राज्यपुनरेचनेचा प्रश्न आणि संयुक्त-महाराष्ट्राची कहाणी डॉ. य. कृ. सोवनी 


श्री, शंकरराव देव 
डॉ. प्र. न. जोशी 


झानवाच्या सज्जनतेवरील निष्ठा 
संतांचा साम्यवाद 


विश्वमानव डरेग्मसू , 1 , , _ प्रा. सु. गो. देशपांडे 
देवपुत्र कनिप्काचा पुराणोक्त इतिहास . , श्री. अ. ज. करंदीकर 
ठोकद्यादही आणि लोकमत . , , __, प्रा, वी. डी, महाजन 
फ्रान्सम'यीळ राजकारण : कांहीं विचार . , डॉ. चार्ल्स काटू 
के. विठ्द्रत्न डॉ. के. ल. दप्तरी , . प्रा, सुरेश डोळके 


-क्रबिता, सारसंकळन 


(“% (0 ( हर क ढ 
वाषिक वगणी ९ रु. ] [ किरकाळ अक १ रु, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


ककरळुंगघड) 2>* पन 
"“रढडटच्ा१ 
हि--->' 1 खरलवड 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका 


सुलभ राष्ट्रीय ग्रेथमालेच्या विश्वस्तमंडळाचं मासिक 


वर्षे नववें माचे 
अंक सहावा १९७५६ 
संचालक : श्री, शंकरराव देव 
सपादक-मडळ 
आचार्य स. ज. भागवत-श्री. हरि कृष्ण मोहनी-प्रा. गोवधन पारीख 
प्रा, वि. म. बेडेकर का. संपादक 
संतांचा साम्यवाद डॉ, प्र, न. जोशी १--ट 
लोकशाही आणि लोकमत प्रा, वी. डी, महाजन ९-११ 
शिशिर -! श्री, माधव गोविंद काटकर ११ 
देवपुत्र कनिष्काचा पुराणोक्त इतिहास श्री, अ, ज, करंदीकर १२-१८ 
विश्वमानव इरॅस्मस्‌ ' प्रा. मु, गो, देशपांडे १९-२६ 
मानवाच्या सज्जनतेवरील निष्ठा श्री. शेकर॑राव देव २७-३० 
मळ्यांतुन खळ्यामध्यें ! श्री. दत्ता कदम ३० 
फ्रान्समधील राजकारण : कांहीं विचार डॉ. चार्ल्स कादू ३१-३५ 
राज्यपुनरेचनेचा प्रश्न 
आणि संयुक्त-महाराष्ट्राची कहाणी डॉ, य. कृ. सोवनी ३६-५८ 
के. विद्रद्रत्ल डॉ. के. ल. दप्तरी प्रा, सुरेश डोळके ५९-६३ 
: नवभारत ? निधि : विनंति दड 


बार्षिक रु, ९ सहामाही रु, ५ अंकास रु. १ 


हें मासिक श्री. म. द्वा. साठे यांनीं दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथ छापून प्रा, वि. म. घेडेकर 
यांनीं सुलम राष्ट्रीय ग्रंथमालेच्या विश्वस्तमंडळाकरितां तेथेच प्रसिद्ध केलें 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कार्येकारी संपादक, 'नबभारतः मासिक, 
९०६ शिबाजी नगर, पुणें ४ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ? मासिक, 


९€/० प्राज्ञ प्रेस बाई ( द. सातारा ) 


ळी 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क्श्टी 
मारे 

नवभारत ( 
नज १ ७५ चत 
न्य अमृतमहोत्सवी, 

रत रल 
> देश" 

कि. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


र्क्ट् 


“नवभारत? मासिक, मार्च १९५६ 
--लेखक-परिचय-- 


[ खालीं दिलेल्या ठेखकांशिवाय, या अंकांतील इतर लेखकांचा परिचय या वर्षी यापूवी त्यांचे लेख आले 
त्या वेळीं दिला आहे-- का. सं. ] 


डॉ. प्र, न. जोशी एम्‌, ए. पीएच्‌. डी. - पुणे येथील नूतन मराठी विद्यालय हायस्कूलचे उपप्रमुख, 
प्रा, वी. डी. महाजन - औरंगावाद येथील “ मिलिन्द-महाविद्यालया*मध्ये अथश्ास्र व राजकारण यांचे 
प्राध्यापक, 
श्री. मा, गो. काटकर - वी. ए. एस्‌.टी. सी. - सोलापूर येथील * विद्याविकास ? हायू स्कूलचे संस्था- 
पक, * जयजयवन्ती ? या काव्यसंग्रहाचे लेखक. 
श्री, अ. ज. करंदीकर ( पुणे ) - * दाहराजयुद्ध २, “ महायुद्धाचा इतिहास ', ' लढाऊ राजकारण ? 
| इत्यादि पुस्तकांचे लेखक, 
प्रा. मु. गो. देशपांडे - नाशिक येथील हं, प्रा, ठा, कॉलेजमध्ये इंग्रजीचे प्राध्यापक, 
श्री. दृत्ता कद्‌म - यंदा मुंबई विद्यापीठाच्या एंमू. ए. ला रुहया कॉलेजमधून बसणार आहेत. 
“ ७८ कविता ? हा कवितासंग्रह प्रकाशनाच्या मार्गावर आहे, 
डॉ. य. कृ. सोबनी - वाड्ञय-आयुर्विद्राविशारद ( टि, म, वि, ) - मुंबई येथीळ “ संयुक्तमहाराष्ट- 
परिषदे'चे कार्यवाह, ' संयुक्त महाराष्ट्राची माहिती ? या पुस्तकाचे लेखक, 


% सानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस पोषक होईळ अशा 


प्रकारें महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्कृतीचा विकास करणें, हें या मासिकाचे 
थ्येय व उद्दिष्ट आहे. 


% या मासिकांत येणाऱ्या लेखांत कोणत्याहि विशिष्ट मताचा, वादाचा, पक्षाचा 
किंबा पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतु नाहीं. 


% मासिकांत प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणांत सत्यनिष्ठा, सं 


यम आणि 
सहिष्णुता असतीळ अशी काळजी घेतली जाईल, 


ळी 


अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनु नणय मव ७. 
रड राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


रं ७ 
५ ९ 6 क 
क़ अिव्ण्त्ल> ी ल 
च ह्प्य ही 
कद १ ७५ 20803. 
०५7 (अपृतमहोत्सवी१->% 
१) टक्क वर्ष 
र क कि के 
/ शक 
री ७ 
क 60%: 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


र्श्ट् अ 


रभ 


साम्यवादाचा मथितार्थ 

महाराष्ट्रीय सतांच्या कामगिरीचे वणन अनेक 
दृष्टींनी आजपर्यंत झाळें आहे. संत हे साक्षात्कारवादी 
असून त्रह्मसुखांत दंग होऊन जाणारे होते, आत्म- 
सुखाचा अनुभव घेतल्यानंतर आपल्याबरोबर इतरे 
जनांनाहि संतपैण घडवून तृप्त करण्यासाठीं संतांनी 
लोककल्याण साधिळें, परचक्रापासून समाजाचें व राष्ट्रा- 
च रक्षण व्हावें म्हणून संतांनी चळवळ सुरू केली, 
संत हे वृत्तीने मूलतः कलावंत वा कवीच होत, काव्य- 
निर्मितींत स्वानंद मानणें याच हेतूनें ते प्रेरित झालेले 
होते, दीन, दरिद्री शेतकऱ्यांना विद्ठलभक्तीच्या 
गुगींत जखडून टाकून त्यांना निष्क्रिय बनविणारे संत 
हे जमीनदारांचे व अमीरउमरावांचे हस्तक होते, इत्यादि 
मतप्रवाह आपल्या चांगल्याच परिचयाचे आहेत. 
८ संतांचा साम्यवाद? या विषयाच्या अनुरोधाने 
वरीलप्रमाणेच एखाद्या नव्या दृष्टीनें संतकार्याचें 
समालोचन करावें व आज सवंत्र पसरत असलेला व 
लोकप्रिय होत असलेला साम्यवादहि महाराष्ट्रीय 
संतांनीं प्रतिपादन केला असे सांगावें म्हणून हा लेख 
नाहीं. 

लेखाच्या हेतूचे स्पष्टीकरण व्हावें म्हणून “ साम्य- 
वाद ? या राब्दाचा अर्थ या ठिकाणीं अगोदर स्पष्ट 
केला पाहिजे. साम्यवाद म्हणजे समतावाद्‌. सवे प्राणि- 
मात्र एकाच अंश्यापासून निर्माण झालेले असून 
त्यांच्यांत केवळ जन्मामुळे एक कनिष्ठ व दुसरा श्रेष्ठ 
असा भाव असूच शकत नाहीं. कोणी एक मनुष 
अमक्या जातींत जन्मास आला म्हणून त्यानें अमकें 
छत्य करूच नये, अमका विचार बोळूंच नये, अमक 
शास्र एर्कच नये, अद्या प्रकारचे निर्बंध साम्यवादांत 
राहूच रकत नाहींत. सोयीसाठी माणसामाणसांच्या 
जाती म्हणजे वर्ग पाडण्यास हरकत नाहीं; पण जन्मा- 
वरूनच जातींची निर्मंति ज्या काळीं स्थिर झाली त्या 
काळापासून सामाजिक विप्रमतेनें आपलें उग्न स्वरूप 


न भा, ९ 


अनुक्रमणिका 


डॉ. प्र. न. जोशी 


संतांचा साम्यवाद 


प्रकट करण्यास प्रारंभ केला. माणसाच्या कृत्यावरून 
वा कर्मावरून जात ठरली तर त्याचा अनर्थ होत नाहीं 
पण जातीवरून एखाद्यास एखादें कर्म हटकून करा- 
वयास लावणें यांत मात्र अनर्थाचीं बीजे रुजत राहतात. 
तेव्हां माणसामाणसांत तरी जन्मामुळे विषमता 
नसावी हें साम्यवादाचे प्रमुस्व तत्त्व मानळें जाते. गरीब- 
श्रीमत, सुरिक्षितअडाणी, अधिकारी-सेवक, पुढार- 
लेळे-मागासळेळे याप्रमाणें विषमता सर्वत्र आजहि 
दिसून येत असली तरी केवळ जन्म अमक्या 
कुळांत वा जातींत 'झाला म्हणूनच जातिनिणय 
ठरविण्याच्या पद्धतीमुळे समाजांतील तीनःचतुर्थाश वर्ग 
कित्येक शतके अतृप्त राहिला, मूक राहिला, कष्टी 
राहिला, या उपेक्षित, दुलेक्षित,त दलित समाजाला 
हाती घरून त्यासहि सामुदायिक जीवनांतील सर्वोत्तम 
सुखाचे वांटेकरी होऊं देणें हा साम्यवादाचा मथितार्थ 
आहे. या दृष्टीनें महाराष्ट्रीय संतांनीं काय केळें ? एका 
बाजूला सर्व जग एकाच अव्यक्त बीजापासून निर्माण 
झालेळें असल्यामुळें एक श्रेष्ठ व एक कनिष्ठ असा 
भावच नाहीं असें सांगणारे तत्त्वज्ञान; तर दुसर्‍या 
बाजूस हा त्राहाण, हा वबड्य, हा ]राट्र, याळा अमक. 
अमुक अधिकार, अमुक असुक याची वांटणी, हा 
ब्रह्मदेवाचे मुख, याची उत्पत्ति पायापासून, हा उंच 
हा नीच, हा शुद्ध हा चांडाळ, हा पवित्र हा पापकर्मी 
अशा प्रकारच्या भेदांनीं बुरसटलेळें आणि विकृत झालेलें 
सामाजिक जीवन ! अस्पृ्याची सांवलीहि माणसांना 
दूषित वाटूं लागली, मध्ययुगीन काळांत जीवनांतील 
सवात मोठें मानळें गेळेळे वेभव निःसंशय आध्यात्मिक 
स्वरूपाचे होतें. एका बाजूस या सुखाचा अनुभव 
समाजांतील कांहीं विशिष्ट वर्गच घेत राहिळा, आणि 
दुसऱ्या बाजूस पसरलेला अज्ञानी, दुःखी, कष्टी, पीडित 
सुकेलेठा असा जनसागर ! समाजांतील या दोन 
टोकांतीळ अंतर कमी करण्याचे प्रयत्न संतांनी केळे 
काय ? संत साक्षात्काराादी असोत बा लोकांच्या बा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«टि 
वाणात 
नवभारत १ र 
ब्ह्द १ ७५ >> 
न्य अमृतमहोत्सवी 
रत (लल ओज 


तक्र 
की; क “५ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


रभ 


नवभारत 


राष्ट्राच्या उद्घारारथ झटणारे पुढारी असोत, सामाजिक 
साम्युवादाबद्दल त्यांनीं कांहीं उद्‌गार काढले आहेत 
काय ? साम्यवादाचा पुरस्कार कोणा संताने अऱ्हासानें 
केला आहे काय ? जन्मावरून ठरलेल्या जातिभेदाविरुद्ध 
कोणी बंडाचा झेंडा उभारून चळवळ केली आहे काय ! 
तशा प्रकारचे प्रचारक संत होते काय ? - यांसारख्या 
प्रश्नांची उत्तरें कांही थोड्या प्रमाणांत. मिळतात कौ 
काय ते पाहूं. 


या दृष्टीनें संतांच्या चरित्राची व वाड्ययाची पाहणी 
केल्यास अनक मनोरंजक व उद्‌घोधक गोष्टी नव्याने 
ध्यानीं येऊं लागतात. ' स्वान्तःसुखाय ? अक्षा प्रकारचें 
ब्रह्मतुख भोगल्यानंतर तेंच सुख इतरेजनांना 
मिळावे अशी तीव्र इच्छा संतांच्या मनांत होतीच 
आणि मग त्या प्रकारच्या सुखाचे वणन इतरेजनां- 
च्या भाषेंत करणे हे क्रमप्रासरच होते. येथून 
बंडाल्य प्रारंभ आहे. संस्कृत भाषेतच परमा थ- 
विचार सांगावा व तो रैवाणकांनाच उपयोगी व्हावा 
असा जेथें आग्रह तेथे अर्थातच प्राकृत आणि अपभ्रेंशा- 
भाषेत तत्त्वज्ञानाचा फुलोरा फुलला आणि त्याच्या अंननु- 
भूतपूर्ण अशा सेवनाने स्त्रीद्यूद्रादिक संतुष्ट झाल्याचा 
एक विलक्षण चमत्कार संतचळवळींत दिसून येतो. 
परमेश्वराच्या द्वाराचीं कवाडे युगानुयुग वंद होतीं; पण 
मध्ययुगीन काळांत त्याचें दीन सर्वांना सुलभ झालें, 
सर्वांना त्याच्याशीं सलगीने बोलतां येऊं लागले, 
भगवट्‌गीतेनें ही सवलत थोड्या अस्पष्ट स्वरूपांत पुढें 
केळी आणि ज्ञानेश्वरांनी तिचा भावार्थ स्पष्ट रीतीनें 
विवरून सांगितला, भक्तीच्या प्रान्तांत जे जे येऊन 
दाखळ झाले ते ते मग स्त्नीश्यूद्रादिक असोत किंवा 
पापकर्मी असोत ते मळाच येऊन मिळतात ही साग्य- 
बुद्धि स्वत: भगवंतांनींच आपल्या मुखाने प्रकट 
केल्यानंतर ज्ञानेश्वर त्याचा खुलासा वारंवार करीत 
असतांना दिसतात. ज्ञानदेवांना समाजाने कोणती 
वागणुक दिली होती, जञानेश्वरादि भावंडे चावुर्वर्ण्या- 
च्या विरुद्ध प्रत्यक्ष नसतांना सुद्धां त्यांच्या शिकव- 
णुकीचा परिणाम कसा झाला या सर्व प्रकारांची 
चिकित्सा ज्ञानदेवांच्या काळीं सामांजक विषमता 
पराकोटीला पोंचळी होती हें ध्यानांत ठेवून करतां 
येण्यासारखी आहे. 


अनुक्रमणिका 


' जातीं व्यक्ति पडे बिंदुळें 

गीतेतील ९ व्या अध्यायाच्या २२ व्या “छोकावर 
टीका करीत असतांना ज्ञानदेव सांगतात:- 
“म्हणोनि कुळ उत्तम नोहावें । जाती अंत्यजद्दी व्हावें । 
वरि देहाचेनि नांवें । पश्ूचेही लाभो ||? -९ . ४४१, 
“उत्तम कुळ नसलें तरी चालेल, आणि जन्माने अंत्यज 
असला तरी ह्रकत नाहीं, देह पद्मूचा असला म्हणून 
काय झालें १ ! एक भक्ति असली कीं माणसामाणसांत 
समानता असते. अगदीं खालच्या जातींत जन्म 
असेल, पण माझेकडे चित्त असेल तर तो कृतार्थच 
समजावा असा भावार्थ ज्ञानदेवांनी येथून पुढल्या 
ओव्यांतून स्पष्टपणे निवेदन केला आहे 
* अगा नांब घेतां वोखटीं । जं आधवेय अधमांचिये 

शेबटीं | 

तिये पापयोनीद्दी किरीटी । जन्मले ज ॥| 
ते पापयोनी मूढ । मूर्ख ऐसे ते दगड | 
परि माजे पार्यी दृढ | सर्वभावे | ! - ९.४४३-४४४ 
पण माझ्या ठायीं ज्यांची भक्ति जडली आहे त्यांचे 
पापकम वा त्यांची जाति पाहूंच नये. 
* म्हणोनि जाति कुळवणे । हें आधवेंचि गा अकारण । 
एथ अलुना माजेपण | सार्थक एक || ? - ९.४५६ 
मला जोंपर्यंत मिळाल्या 


मला नाहींत तोंपर्यंत फार तर 
वेगब्रगळ्या जाती दिसतील; परंतु एकदां मला येऊन 


मिडल्यानंतर भेदाभेद उरतच नाहीं. 

* तेसे क्षत्री वेश्य स्त्रिया । कां शूद अंस्जादि इया | 
जाति तंवचि वेगळालिया | जंव न पावती मातें ॥?९.४६० 
मग जाती व्यक्ति पडे बिंदुळे । जेव्हां भाव होती 
क. मज मीनले । 
जस लवणकण घातले । सागरामाजी ॥ २ - ९.४६ १ 
कोणत्याहि जातींत जन्मावे ब भक्तिभावाने माह 
स्मरण केल्यास जीवांचें कल्याणच होईल असा निष्क 
शानदेवांच्या विवेचनाचा आहे. 

५ आणि भळतिया जातीं जन्मावें | मग भजिजे कां 


विरोधावे । 
नट ९ *४७ 4 


परि भक्त कां वैरिया व्हावे । माजियाचि ॥ 
र ' क 3 घे क 
अघुना | कां चेश्‍्य शूद्र अगना । 


यालागीं पापयोनिहि 

माते मजतां सदनां | माझिया येती || ! क ९,४७४, 
ना भक्तीच्या प्रान्तांत तरी जातिभेद उरत 

नाहो, त्रीद्यूहरादिकांना व पापकर्मीथांना परमेश्वराचा मार्ग 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1 
१ ९ र न १ 
ह प्लस > 
कि यो ( 
ग्त्नत ७५ घि ४* 
५६५ अमृतमहोत्सवी >७ 


हिं 
क; र वर्ष 
७*”"पछ.. ०4 क 
.) २४? र 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


संतांचा साम्यवाद 


मोकळा आहे ही घोषणाच क्रांतिकारक होती. समाजां- 
तील अनेक थरांना यामुळे स्फुरण चढळलें आणि 
ज्ञानदेवांच्या काळांत प्रत्येकं जातींत एक एक संत 
निर्माण झाला. कुटुंबांत एखादा पोरगा कतृंत्ववान्‌ 
निपजला कीं सबंध कुटुवच्या कुटुंब वर येतें. त्याच- 
प्रमाणे परमेश्वराच्या दरबारांत मानाचें स्थान मिळवणारा 
संत आपल्या जातीचा उद्धार करता झाला, तेवव्या 
तरी प्रांतांत आजवर चालत आलेली विषमता संपली, 
नामदेव दिंपी, दासी जनी, गोरा कुंभार, सावता माळी, 
सेना न्हावी, नरहरी सोनार, चोखा मेळा इत्यादिकांचें 
वोड्यय या दृष्टीने वाचण्यासारखे आहे. परंपरेने 
चालत आलिला प्रस्थापित धम मोठा चमत्कारिक व 
संकुचित होता. महारादिकांना जवळ देखील उभे 
करूं नये असे तत्त्वज्ञान आकारास येत असतांना व 
त्याप्रमाणें शेकडों वर्षे प्रत्यक्ष वागणूक मिळत असतांना 
संतांनी या प्रकारच्या साम्यवादाचा पुरस्कार करण्यास 
आरंभ केला, ी 
साम्यवादाची सोनेरी पताका 
ज्ञानदेवांच्या काळांतच चोखामेळा महार म्हणून 
त्याची कितीतरी हेटाळणी झाली, ब्राह्मणादिकांनीं 
त्याचा छळ केला, त्याचेवर नाना प्रकारचे आळ घेतले, 
त्याला मारहाण केळी, आणि हा सवे प्रकार कशासाठी ? 
तर अस्पृदय मनुष्य भक्तीच्या प्रान्तांत येऊं पाहतो 
हें मोठें विपरीत वाटले त्यावेळीं ! 
चोखा महाराने करुणवाणीनें एके प्रसगीं विनवणी 
केली आहे :- 
€ घांव घाळी विट आतां चाळू नको मंद । 
बडवे मज मारिती ऐसा कांहीं अपराध | 
विठोबाचा हार तुझे कंठीं कैसा आला । 
शिव्या देती महारा म्हणती देव बाटवीला ॥ 
अहो जी महाराज, तुमचे द्वारींचा कुतरा । 
नका जी मोकळूं, चक्रपाणी जिमेदारा || 
जोडोनिया कर चोखा विनवितो देवा । 
बोलिलों उत्तरे परि राग नसावा | 
आणखी एका अभंगांत हीच सामाजिक तक्रार 
त्यांने स्पष्ट तर्‍हेनें मांडली आहे. 
“ याती होन माझी देवा । केसी घडे तुझी सेवा । 
मज दूर दूर हो म्हणती । तुज भेटू कवण्या रीतीं । 
माझा लागताचि कर । सिंतोडा, घेताती करार । 


अनुक्रमणिका 


माझ्या गोविंदा गोपाळा | करुणा भाकी चोखामेळा || ? 

चचोखोबाचा मुल्गा कर्ममेळा हा ताज्या तरण्या रक्ताचा 
महार संत या बाबतींत थोडा चिडलेलाच दिसतो. 
परमेश्वरास या जन्मजात विषमतेचा जाब कठोर 
शब्दांनी त्यांने विचारलेला आहे: 

* आमुची केली हीन याती । 

तुज कां न कळे श्रीपती ॥ 

जन्म गेला उष्टे खाता । 

लाज न तुमच्या चित्ता ॥ ? 
आणखी एके ठिकाणीं तर कर्ममेळ्यानें व्यावहारिक 
सुखाच्या भूमिकेवरून विषमतेची चोकशी केली आहे: 

€ तुमच्या संगतीचें काय सुख आम्हां । 

तुम्हां मघरयामा न कळें कांहीं ॥ 

हीनत्व आम्हांसी हीनत्व आम्हांसी । 

हीनत्व आम्हांसी देवराया | 

गोड कधीं न मिळेंचि अन्ने । 

सदा लाजिरवाणे जगामध्ये ॥ 

तुम्हांसी आनंद सुखाचा सोहळा । 

आमुचे कपाळा वोस्टपण ॥ 

चचोखियाचा म्हणे कर्ममेळा देवा । 

हाचि आमुचा ठेवा भागाभाग ॥ ? 
महाराचा विटाळ सवीना होऊं लागला, त्याची संगत, 
त्याची सावली सवाना वाधूं लागली तेव्हां हा विटाळ 
आहे तरी काय ? कोठून आले हें विटाळाचें प्रकरण १ 
सवे एकाच अव्यक्ताचा विस्तार म्हणतात तर एक 
सोवळें व एक ओवळें हा भेद कोठून आला १- असे 
प्रश्न चोखोबाच्या मनांत निर्माण होणारच. “ एक 
बिंदुरस विश्व रच्या है, को बाहमन को श्यूदा ? असा 
प्रश्न पुढें कबीरानें रोकठोकपणें उपस्थित केलेला आहे. 
चोखा महाराने तर या विटाळाचें तत्त्वञानच उभें 
केळें आहे. असेळ तर सर्वच ओवळें किंबा सोवळे 
आहे. एक ओवळें व एक सोवळे हें संभवणारच नाहीं, 

“ पंच ही भूतांचा एकचि विटाळ ! 

अवघाचि मेळ जगीं नांदे । 

तेथें तो सोवळा ओवळा तो कोण । 

विटाळाचें कारण देह मूळ । 

आदि अंतीं अवघा विटाळ सांचला । 

सोंवळा झाला कोण न कळे । 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


गह“ अमृतमहोत्सवी > 4७ 
(20. वर्ष 2 

*₹- 2 7” 

*- /» क 
8८ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


, स्त । 
कद ॥ी ७५ 02.19). 


- - "नवभारत 


चोखा म्हणे मज नवल वार्टते । 
विटाळापरतें आहे कोण १ ' 
सोवळें.ओवळें हें ज्याच्या त्याच्या पाहण्यावर अवलं- 
वून असून सोवळ्या-ओवळ्या पलीकडचा देव मी 
पाहिला असें एके ठिकाणीं चोखोत्रा सांगतात : 
“ नीचाचे संगतीं देव विटाळला । 
पाणिये प्रक्षाळोनि सोंबळा केला । 
मुळींच सोबळा, कोठे तो ओवळा | 
पाहतां पाहणें डोळा जयापरी | 
सोंवळ्याचे ठायीं सोवळा आहे | | 
ओवळ्याचे ठायीं ओवळा कां न राहे ? 
चोखा म्हणे देब दोहींच्या वेगळा ॥ 
तोचि म्यां देखिला दृष्टिमरी ॥ ? 
चोखा महाराचे विटाळावरीळ अभंग फारच श्रेष्ठ 
दर्जाचे आहेत. त्यांची तात्विक भूमिका एवढी तर्कशुद्ध 
आहे कीं साम्यवादाचा भरभक्कम पाया संतांनीं कोणत्या 
वाबतींत उभारला या गोष्टीचा निणेय येथे व्हावा. 
जन्मज्ञात जाति ही संतांनी प्रमाण मानळी नाहीं. 
चोखा अंत्यज जातींत जन्मला; पण कर्माने तो एवढा 
मोठा झाला कीं त्याच्या पायावर व्राह्मणानंहि डोकें 
ठेवावे. चोखा वरून ' डोंगा ? असला तरी प्याच्या 
मनांतील भाव मात्र श्रुद्ध होता, आणि या शुद्ध 
भावामुळेंच मानवी जीवितास सोंदर्य प्राप्त झाले आहे. 
बंका हा चोखोबाचा मेहुणा. त्यानें एके ठिकाणीं 
चोखोबाचें महत्त्व उत्तम रीतीनें वर्णन केळे आहे : 
* चोखा चोखट निमेळ । तयां अंगी नाहीं मळ | 
चोखा सुखाचा सागर | चोखा भक्तीचा आगर | 
चोखा प्रेमाची माउली । चोखला कृपची सावली | 
चोखा मनांने मोहन । बंका घाळी लोटांगण टे 
चोखा महाराचें हे आध्यात्मिक वैभव म्हणज 
संतांनी पुरस्कारळेल्या साम्यवादाची सोनेरी पताकाच 
होय. 
चोखा जातीने महार म्हणून हीन योनीमधीळ. तर 
कान्होपात्रा बोळून चाळून पापकर्मात रुतळेळी नायकीण. 
पण पतितपावनाच्या दारीं तिचे लक्ष लागल्यावरोबर 
ती इतर संतांच्या मालिकेत जाऊन स्थिर झाली, ती 
स्वतःच एके ठिकाणीं म्हणते, 
“ पतित तूं पावना, म्हणबीसी नारायणा | 
तरी सांभाळी बचन, त्रीद बागवीस जाण | 


अनुक्रमणिका 


याती भ्रुद्ध नाहीं भाव, दुष्ट आचरण स्वभाव | 
मुखीं नाम नाहीं । कान्होपात्रा शरण पायीं ॥। 
दीन पतित अन्यायी । शरण आल्य विठाबाई । 
मी तों आहे यातीहीन । न कळे कांहीं आचरण।॥ 
मज अधिकार नाहीं । भेटी देई विठाबाई । 
ठाव देई चरणापाशीं । तुझी कान्होपात्रा दासी ॥ 
आणि कान्होपात्रेच्या या प्रार्थनेचा उपयोग होऊन 
तिच पापकम धुऊन निघाळें, परमेश्वराच्या दरबारांत 
तिलाहि मानाचे स्थान प्राप्त झाले. 
“* जातीकुळ नाहीं तयासी प्रमाण ! 
याप्रमाणे केवळ जन्मामुळे एखाद्यास समाजापासून 
दूर राहावें लागते, हा विचारच संतांच्या साम्यवादांत 
उरला नाहीं. त्यांनीं तत्त्प्रचारहि याच मार्गाने केला 
व त्याप्रमाणें कांहीं हीनयाती संतांना भ्रष्ट प्रकारचे 
आध्यात्मिक सुख प्राप्तहि झालें, तुकारामब्रोबांनीं तर 
म्राह्मण कोण आणि दादर कोण याचा निर्वाळा त्या त्या 
कर्मावरूनच दिला आहे : 
* जिहीं म्हणविळें हरिचे अंकित । 
जातीचे ते होत कोण तरी ॥ 
जातीकुळ नाहीं तयासी प्रमाण | 
अनन्या अनन्य तुका म्हणे ॥ २ 
याप्रमाणे हरीचे दास जातिभेदातीत असतात असे 
सांगून बोवा एके ठिकाणीं म्हणतात --- 
* महारासी शिवे, कोपे तो ब्राह्मण नव्हे 
तया प्रायश्चित्त कांहीं, देहत्याग करितां नाहीं । 
नातळे चांडाळ त्याचा अंतरीं विटाळ । 
ज्याचा संग चित्तीं तुका म्हणे तो ते याती || 
म्हणजे आपली जाति आपले करभ ठरविते, जन्म 
नाहों, असेंच तुकोत्रांना सांगावयाचें आहे. 'उत्तम क्‌ळीं 
जन्म क्रिया अमंगळ' असेल तर कांहीं उपयोग नाहीं. 
€ जातीचा ब्राह्मण न करितां संध्यास्नान | 
तो एक नांवाचा ब्राह्मण होय हीनाहूनी हीन ॥ ? 
एकदां परमेश्वराचे नामस्मरण केळे कीं हरिभक्त 
ही एकच जाति उरते असें सांगून हीन यातींत जन्मास 
आलेल्यांची नामावळीच एके ठिकाणीं तुकोबांनी दिली 
आहे! 
* पवित्र तें कुळ पावन तो देश 
जेथे हरिचे दास जन्म घेती । 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


._) 
-/ ९ र 26 
ण बरश्त्यत्े, ७ 
3.&*नवभारत भ्र । 
कन १ ७५ _:3०१९ 


.) ८ ९ त व. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


संतांचा साम्यवाद 


कर्मधर्म त्याचा झाला नारायण 
त्याचेनि पावन तिन्ही लोक । 
वणे अभिमानें कोण झाले पावन 
ऐसें द्या सांगून मजपाशी । 
अंत्यजादि योनि तरल्या हरिभजने 
तयाचीं पुराणें भाट झालीं | 
वेश्‍य तुळाधार गोरा तो कुंभार 
घागा हा चांभार रोहीदास । 
कबीर मोमीन लतिफ मुसलमान 
सेना न्हावी जाण विष्णुदास । 
कान्होपात्रा खोदु पिंजारी तो दादु 
भजनीं अभेदू हरिचे पार्यी । 
चोखामेळा बंका जातीचे महार 
त्यासी सर्वेश्वर ऐक्य करी | 
नामयाची जनी कोण तिचा भाव 
जेवी पंढरीराव तिये सवें । 
मैराळ जनक कोण कुळ त्याचें 
महिमान तयाचें काय सांगो ? 
यातायातीं धर्म नाहीं विष्णुदासा 
निर्णय हा ऐसा वेदशास्त्र । 
तुका म्हणे तुम्ही विचारावें ग्रेथीं । 
तरिले पतित नेणों किती ॥ 
आणि एकदां ही समानतेची भूमिका पत्करल्यानंतर 
भक्तीच्या वा परमार्थाच्या प्रान्तांत तरी जन्मजात 
जातिभेदामुळे निर्माण झालेली विषमता संपली. 
: अवघीं भूतें साम्यां आलीं ' अशी अनुभूति तुकारा- 
मास यऊ लागली. परमेश्वराच्या दारांत कोणाचीहि 
मिरासदारी कवळ जन्मावर आघारलेल्या श्रे्-कनिष्ठ- 
त्वावर अवलंबून नाहीं हाच उद्घोष मराठी संतांनी 
वारेवार केलेला आहे. सामान्यतः आपली समजूत अशी 
कीं, पुरुष हा प्रगतिशील व स्त्री मात्र सनातनव्रत्तीला 
चिकटून राहणारी. पण संत कवयित्री बहिणाबाई हिने 
व्राह्मणधर्माचें विवेचन केलें आहे ते वाचून तर्कप्रवण 
'पुरुषानेंहि चकित व्हावें अशी त्याची योग्यता 
आहे. बहिणाबाईंच्या मर्ते केवळ जीव धारण करणारा 
तो ब्राह्मण नव्हे. कारण पद्युपक्षी, चांडाळ यांत सारखाच 
जीव असतो. देहत्व ही पण ब्राह्मण्याची सूण नाहीं. 
ब्राह्मण हा वर्णातीत आहे. अमुक एका जातींत जन्म 
झाला म्हणूनहि तो ब्राह्मण नाहीं, पौडेतगिरी एखाद्या- 


अनुक्रमणिका 


धु 


नें केली म्हणजे तो ब्राह्मण झाला असे नव्हे. अर्से 
वारंवार सांगून तिनें शोबटीं निर्णय दिला आहे कीं 
८ ब्रह्म जाणे तोचि ब्राह्मण बोलिजे! आणि हें ब्रह्म 
कोणत्याहि जातींतील माणसाने जाणलें कीं तो त्राह्मण 
झाला असा मोठा क्रांतिकारी विचार बहिणाबाई 
विस्ताराने सांगितलेला आहे. जन्माने सर्वजण समान- 
भूमिकेवरच असून पुढें आपल्या कर्माने त्यांचे त्याचें 
महत्त्व ठरत राहतें हा साम्यवादाचा मुख्य सिद्धान्त 
संतांनीं अनेक वेळां उदाहरणे देऊन निवेदिला आहे. 
अध्यात्माकडून ऐहिकतेकडे 

जातिभेद मोडण्यासाठींच एखांदे मंडळ स्थापावें, 
प्रचार करावा, व्याख्यानें द्यावींत, सहभोजनें करावींत, 
मिश्रविवाह सरसहा सुरू व्हावेत, मंदिरप्रवेशासाठीं 
उपोषणे करावींत असा आधुनिक प्रचाराचा देखावा 
संतचळवळींत शोधणं अर्थातच अनुचित होणार 
आहे, किंवा, असेंहि म्हणतां येणार नाहीं कीं या 
एकाच ध्येयाने प्रेरित होऊन संतांनी जातिभेद 
अमान्य केला व साम्यवादाच्या पुरस्कारासाठी ते सिद्ध 
झाले. इंश्वरप्रासि करून घेणें ब इतरेजनांनाहि तेंच 
सुख प्राप्त करून देणे हाच त्यांच्या चळवळींचा सुख्य 
भाग होता. पण या ध्येयसिद्धीसाठीं जातिभेद 
आड आला, अस्पृद्यत्व आड आलें तर साधु- 
संतांनी त्याविरुद्ध परंपरेस व प्रस्थापित धर्मा- 
च्या रूढीस सोडून क्रांतिकारक विचार बोठून 
दाखविळे व प्रसंगी आचरणहि केलें. चातुवेर्ण्या- 
विरुद्ध कडाक्‍्याने कोणी प्रहार केले नाहींत, पण भक्ती- 
च्या क्षेत्रांत त्याचा उगाच बडेजावहि माजवून ठेवला 
नाहीं, परमेश्वराचीं लेकरे असणारीं सर्वे माणसे एकाच 
समान भूमिकेवर असून त्यांच्यांत भेदभाव करतांच 
येणार नाहीं हें मुख्य सूत्र संतांच्या साम्यवादाचें होतें. 

या ठिकाणीं आणख्ी एका प्रश्नाचा विचार करावयास 
पाहिजे, संतांनी साम्यवादाचा-समतावबादाचा पुरस्कार 
केला, जातिभेदाचीं सर्वे बंधने शिथिल केलीं, अस्पृद्यता 
मानली न'हीं या सर्व गोष्टी खऱ्या; पण हा सर्व आध्या- 
त्मिक साम्यवाद होता. जातिभेद भक्तीच्या क्षेत्रांतून 
हद्दपार झाला, परमेश्वराच्या द्वारांत उघनीचता संपठी, 
पण समाजाच्या व्यावहारिक जीवनांत काय फरक झाळा ? 
सामाजिक साम्यवाद निर्माण होण्यासाठीं कोण्या 
संताने चळवळ केली ? परमेश्वराच्या दारांत अस्पृदय 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


३ स्त 
कद १ ७५ 3०९ 
न्ट< अमृतमहोत्सवी&जु >२७ 
७०० “क 


|) डर $$ हर क 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट भे 


नवभारत 


शोर असेंलहि पण त्याच्याच गांवांत तो अस्पृरयच होता 
ना १ एक आध्यात्मिक क्षेत्र सोडलें तर इतर व्यावहारिक 
किंवा ऐहिक बाबतींतील विषमता जी खरी दूर 
व्हावयास पाहिजे ती मराठी संतांनीं दूर केली काय ? 
- या एका महत्त्वाच्या आक्षेपाचा थोडक्यांत परामर्श 
घ्यावयास पाहिजे. 

एक गोष्ट पहिल्यानें ध्यानांत घ्यावयास पाहिजे कां 
ज्याला आपण व्यावहारिक वा ऐहिक जीवन म्हणतां 
तं संतांच्या काळीं कोणत्या अर्थाने होतं ? पारमाथिक 
वा आध्यात्मिक जीवन हाच एक प्रमुख असा भाग 
होता. बाकी संवे जीवन जणु गून्यवत्‌ बनून राहिले 
होतं. सहसमुखांनीं विस्तारलेल्या आजच्या ऐहिक 
वैभवाचें स्वमहि मध्ययुगीन लोकांना नव्हते. थोडाफार 
तरवारीच्या जोरावर पराक्रम करावा आणि आध्यात्मिक 
सुखाची भूक भागवावी याच काय त्या जीवनाच्या 
दोन प्रमुख बाजू होत्या, यांखेरीज जी जी व्यावहारिक 
जीवनाची बाज होती तींत संतांच्या साम्यवादाचें, 
आध्यात्मिक समतावादाचे प्रतिबिंब उमटले होतें काय ! 
व्यावहारिक जीवनांत सवत्र समानता दिसून येत होती 
काय १ संतांनींहि व्यावहारिक साम्यवादाचा प्रचार 
केला काय ? - या प्रश्नांची उत्तरं पाहणें मोठें मनोरंजक 
होणार आहे. रोजचीं कामें नीटनेटकीं होणें, प्रापंचिक 
संकटें सह्य होणें किंवा तीं सुळींच न येणें, रोगराई दूर 
होणें, रोजच्या जेवणाची चिंता नसणें इत्यादि प्रकारांनी 
जर व्यावहारिक जीवनाचा अथत्रोध होत असेल तर 
त्याहि प्रांतांत संतांनी साम्यवादाचा प्रचार केळेला 
दिसून येतो. परमार्थाच्या विभागांत समान भूमिकेवर 
असणारा हीनयातींतील संत इतर व्यवहारांत अस्पृद्यय 
म्हणूनच राहिला काय १ समकालीन लोकांनीं त्या 
अस्पृदयसंतांना कसे वागविले हे आपण पाहिलेंच. 
पण या संतांची वणंनें व्यावहारिक दृष्टीने ज्यांनीं ज्यांनीं 
केलीं त्यांनीं त्यांनीं व्यावहारिक जीवनांतील साम्यवादहि्‌ 
मान्य केला होता हें दिसून येतें. चोखा महाराचेंच 
उदाहरण उद्बोधक असे आहे. 
: नीच याती न साने कांहीं 

चोखोबाच्या स्त्रीच्या बाळंतपणार्‍चा प्रसंग नामदेवांनी 
वर्णन केला आहे. प्रत्यक्ष विठाबाई सुगीचे रूप घेऊन 
चोखोत्राच्या घरीं आळी आणि तिनें सर्व व्यवस्था 
चोखोबा आपल्या खऱ्या बहिणीस आणावयास गेलेला 


अनुक्रमणिका 


असतां केली. बंका महाराने चोख्याच्या घरीं विद्ठलानें 
८ सहभोजन ? केल्याचे विस्ताराने वर्णन केलेलें आहे. 
दीनवृद्ध त्राहमणाचें सोंग घेऊन परमेश्वर चोखा महारा- 
च्या घरीं आला आणि सोयरांबाईस ब्रोलला, ' क्षुधा बहु 
मज लागली साजणी । देई कांहीं आणूनि फराळासी । «. 
सोयराब्राईस नवळचं वाटलें, जातीचा ब्राह्मण आणि 
आपल्या घरीं जेवण मागतो १ ती म्हणाली, ' आम्ही 
हीन याती महार, आपण आमच्या हातचें जवू नय. 
पण ब्राह्मण बोलला : ' माझे प्राण कासावीस होत आहेत;. 
मला जातीची कांहीं पर्वा नाहीं. ? सोयराबाइस विचार 
पडला : ' जेवावयास द्यावे तरी लोक मारपीट करतील. 
कारण ब्राह्मण बाटविला. बरें, न द्यावे तर ब्राह्मण उपाशी 
राहतो. विन्मुख निघून गेला तर पति रागावेल ! * तेव्हां 
तिनें पुनः विनवणी केली : 

“: आम्ही तो जातीचे आहेती महार । 

तुम्ही तो थोर उंचवणे । 

अन्नपाणी देतां निंद्तील जन । 

करतील ताडण मजलागी | ” 
यानंतर पांडुरंगाने तिची समजूत केल्यानंतर तिनें 
वाटीभर दहींभात देऊन वृद्ध ब्राह्मणास संतुष्ट केळे 

अशा प्रकारे परमेश्वराने भक्ताच्या घरीं अनेक वेळां 

जेवण केल्याचीं वणन आपणांस वाचावयास मिळतात. 
दासी जनीचीं तर सर्वच कामे चक्रपाणि भगवंतच 
करीत असे. चोखा महार हा व्यावहारिक जीवनांतहि 
व्राह्मणापेक्षां श्रेष्ठ होता. किंबहुना जेळोक्यांत त्याच्या- 
एवढा श्रेष्ठ कोणीहि नाहीं, या तत्त्वाचा प्रचार 
एकनाथांनी एक सुंदर कथा सांगून केला आहे. 
स्वर्गातील इंद्रदेवाचं अमृत एकदां नासून गेळे. आतां 
हें. अमृत शुद्ध कोठून होणार ? घाणीचा भपकारा 
आणि किळसवाणा रंग या अमृतास येत आहे. याला 
पूर्वीचं वैभव कोण प्राप्त करून देणार १ - या चिन्तेंत 
इंद्रदेव असतांना नारदमुनि आले व त्यांनीं एक उपाय 
सुचविला, पृश्वीलोकावर पंढरपूर नांवाचे एक क्षेत्र 
आहे तेथेंच हें अमृत द्ध होईल. स्वर्गातील देवांचा 
राजा इंद्र ! त्याने यः:कश्चित्‌ पृथ्वीकडे यावयाचे १ पण 
इलाज नव्हता. हा. अडला हॉरे ' अमृताचा कलश 
घेऊन पढरपुरास आला, इंद्राला वाटलें प्रतयक्ष 
विहठळच हें अमृत दुद्ध करून देईल, पण त्याने चो 
महाराकडे बोट दाखविलें ! स्वर्गातीळ इंद्राचे नोस 


लँ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


णी. 
कुण्या 
र नवभारत 
कद १ ७५ . > ६ 
न्य अमृतमहोत्सवी /७/->२७ 


रत (लल ओज 
री रज 


रू क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


(आह 


संतांचा साम्यवाद 


अमृत थुद्ध करण्याचें काम चोखामहाराचें |! 
यांतीळ भावार्थ ध्यानांत येण्यासारखा आहे. 
चोस्तोबा. अंतरींच्या प्रेमाचे भक्त होते. त्यांनीं 


विठ्ठलाच्या मनांतील भावार्थ ओळखला व त्याचेंच 
स्मरण करून अमृताच्या कलशास स्पर्श केला व त्याला 
पूबस्थिति प्राप्त करून दिली. ' चोखयाच्या घरीं गुद्ध 
होय अमृत ? या घटनेचा अर्थ मननपूर्वक ध्यानांत 
घ्यावयास पाहिजे. नीच यातींत जन्मलेल्या भक्ताच्या 
आध्यात्मिक व व्यावहारिक जीवनांतील सर्वे गोष्टी 
परमेश्वर सांभाळतो हाच भावार्थ एकनाथांनी एका 
अभंगांत निवेदन केला आहे. 
“ चोखियाची भक्ति केसी । प्रेमे आवड देवासी | 
ढोरे ओढी त्याचे घरीं | नीच काम सर्वे करी । 
त्याचे स्रीचे बाळंतपण | स्वयें करी जनादन । 
ऐसी आवड भक्ताची देखा | देव भुलले तया सुखा । 
नीच याती न माने कांहीं । एका जनादनीं भूळला पाही ॥ ' 
अक्शा प्रकारे आध्यात्मिक क्षेत्रांतील समतावाद्‌ 
व्यावहारिक क्षेत्रांतहि उतरू पाहात होता. एक दांका 
या ठिकाणीं येणें रास्त आहे. चोखोब्ाच्या चरित्रांतील 
या सर्वे घटना म्हणजे भाकडकथाच नसतील कशावरून. १ 
यांपैकीं एकहि घटना प्रत्यक्ष घडलीहि नसेल, परमेश्वर 
सोयराबाईचें बाळंतपण करतो, तिच्याबरोबर जेवतो या 
गोष्टी भोळ्याभाळ्या बायांनाच पटण्यासारख्या आहेत. 
इंद्राचे अमृत चोखोवाने शुद्ध केळे ही पण अशीच 
एक न घडलेली चमत्कारिक घटना कथाकार आणि 
पुराणिक यांना उपयोगीं पडावी म्हणून एकनाथांनी 
दिली. या भाकडकथांवरून का सामाजिक, व्यावहारिक 
समता अजमावयांची १- या प्रकारचा आक्षेप अगदीं 
खरा आहे. वर वणेन केळेली कोणतीच घटना खऱ्या 
अर्थानें घडली नाहीं असेंच आपण समजूं. पण 
चोख्याच्या घरीं परमेश्वराने भोजन केळे, आणि 
चोख्याच्या बायकोचे बाळंतपण करून परमेश्वराने 
अस्ग्इ्यता दूर सारळी या केवळ * कल्पना ' असल्या 
तरी त्याहि क्रांतिकारक आहेत. अस्थृदयांना दडपून 
टाकण्याची पद्धतशीर योजना असतांना त्या काळीं 
न्त्यक्षे परमश्वर अस्पुद्याच्या घरीं केवळ तो संत म्हणून 
जेवण करावयास जातो व भक्ताच्या व्यावहारिक अड- 
चणी.दूर करतो या नुसत्या * कल्पना ' जरी नामदेव 
किंवा एकनाथ यांना सुचल्या तरी त्यांचें मोळ 


अनुक्रमणिका 


विशेष आहे. ज्या समाजांत अस्पृदयांना जीवनंच 
उरले नव्हते तेथे जनीचे केस विंचरणें, कत्रीराचे 
शेले विणणे, चोख्याच्या महारीचे बाळंतपण करणं 
हीं कामे सोंवळ्यातला सोंवळा मानल्या गेलेल्या पर- 
मेश्वरानें केलीं या कल्पना ? वाड्य़यांत स्थिर होणें 
याहि घटनांना फार मोठा अर्थ आहे, | 
एकनाथांचा साम्यवाद 

अध्यात्माची आणि ऐहिकतेची सीमारेषा कोणती 
हें सांगणं कठिण आहे. पण आध्यात्मिक प्रान्तांतील 
समतावाद व्यावहारिक जीवनांत कसा उतरूं पाहात 
होता हें एकनाथांच्या चरित्रावरून तर स्पष्टच होणारें 
आहे. एकनाथस्वामींची महती ही कीं त्यांनीं हा 
साम्यवाद प्रतिपादन तर केलाच पण प्रत्यक्ष व्यवहारांत 
स्वतः ( परमेश्वराकरवीं नव्हे ) हरिपंडितांचा विरोध 
पत्करून आचरणांत आणून दाखविला, गंगास्नानाला 
निघाळेळे असतांना मह!राच्या रडक्या शेंबड्या पोरास 
उन्हाचा त्रास होऊं नव म्हणून त्यांनीं कडेवर घेतलें. 
आपल्या उपरण्याने त्याचें तोंड पुसळें ब त्याच्या आई- 
वापांचा शोध करून त्यांचे स्वाधीन त्यास करून 
टाकलें, राण्या महाराचा शुद्ध भाव पाहून एकनाथ- 
स्वामी त्याच्या घरीं जेवावयास गेले. व्राह्मणांनीं टीके- 
चचा गदारोळ करतांच नाथांनी सांगितळें, *' त्याचें 
अनामिकपणाचें ज्ञान । मज तंव न दिसे ओळखण | 
दिसतो आत्मत्वे परिपूर्ण । सर्वासमान सारिखा ” 
€ केदवकूत नाथचरित्र, अ० १७-२६ ), वडिलांच्या 
श्राद्धाच्या समयीं केलेलें पक्वान्न या महात्म्याने महार- 
वाड्यांतील क्षुधितांना घाळून टाकलें. नाथांच्या चरित्रां- 
तील याहि ' घटनांना? ऐतिहासिक पुराव्याचा 
आधार नसल्यास त्या खोट्या ठरतीलहि; पण त्यांतील 
भावार्थ किंवा कथा रचणाऱ्याच्या मनांतील हेतुहि 
खोटा आहे असे आपण म्हटलें तर आपली रसिकता 
व मार्मिकता संपळी असंच समजावें लागेल. 

माणसामाणसांत विषमता आणि ती मागें सांगितल्या- 
प्रमाणं जीवनाच्या सवे क्षेत्रांत असावी हेंच सर्द 
अनर्थाचे मूळ मानळें जातें. घम, अर्थ, वर्ण, अधि- 
कार, देश, भाषा, संस्कृति, ज्ञान, इत्यादि विविध 
कारणांनी माणसाम!णसांत फरक पडत राहतो. पण 
विषमतेचाच धम बनविणे ब या विषमतेमुळेंच 
जीवनास वैचित्र्य व त्यायोगे शोभा प्रात्त झाळी आहे, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५ केक. ण 
ब्र पर्स _ 


नवभारत रे 1 
कद ण १ ह 


७५ द > 
५६५ अमृतमहोत्सवी >२७ 


9 (ञ 
> प्त वर्ष क ७ 
1.) तात र 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


परमेश्वरानेंच जेथें भरपूर विषमता निर्माण केली 
आहे तेथे आपण बापुडे मानव ती कशी दूर करणार १ -- 
अशा प्रकारच्या तत्त्वज्ञानाचा पाया आजकाल ढांसळूं 
लागल्याचे आपण पाहतोंच. माणसाने एकमेकांत 
केवळ जातीवरून, वर्णावरून, पेश्यावरून, धर्मावरून 
भेद-उपभेद करावेत व त्यांत पुनः एक श्रेष्ठ दुसरा 
कनिष्ठ असं जन्मावरून ठरवावे ही रीत अगदींच 
विपरीत व माणुसकीस लांछन आणणारी आहे. केवळ 
जन्म अमक्या जातींत झाला म्हणून एखाद्या व्यक्ती- 
च्या मनांतील नवविचारांचे कोंवळे अंकुर बाहेर 
येण्यास संधीच न देणें हा शुद्ध स्वाथ आणि समाजा- 
च्या दृष्टीनें घातकारक उपाय आहे. या विलक्षण 
समाजरचनेमुळें कित्येकांची जीवने उदास होऊन 
गेलीं, कित्येकांची मुखें काळवंडून गेलीं, शतकेंच्या 
दातके निघून गेलीं आणि मानवप्राण्याच्या एका 
फार मोठ्या विभागास सवे सुखांना वंचित होऊन 


राहावे लागलें. माणसाने माणसाला किती हीनदीन 
करून टाकलें ! विद्या नाहीं, पैसा नाहीं, घम खऱ्या 
अर्थाने नाहीं, व्यावहारिक सुख नाहीं -असे हे 
लाजिरवार्णे जिणे माणसांनी जगावे तरी कसें ? पशू 
च्या पेक्षां आपण कांहीं वेगळें आहोंत ही जाणीवच 
त्यांना उरली नव्हती. ती करून देणारा पहिला 
महात्मा गोतम बुद्ध, आणि त्याच्याच म्हणण्याचा 
अनुवाद निदान या बाबतींत तरी कां होईना पण तो 
देशी भाषांना आध्यात्मिक वैभव व लावण्य प्राप्त 
करून देणाऱ्या साधुसंतांनी केला ब आध्यात्मिक साम्य- 
वादाबरोबस्च व्यावहारिक समतेची कल्पनाहि लोकांना 
आणून दिली. मराठी संतांची या बद्दलची कामागैरी 
आपण पाहिली. पुढें केव्हांतरी समकालीन भारतीय 
संत या साम्यवादाचा पुरस्कार कोणत्या मार्गानें करीत 
होते ते पाहूं. 


--“ 


वीस लाख मराठी भाषिकांचा प्रश्न 


बस्तरची लोकसंख्या ९ लाख असून, त्यांपैकीं २ 
लाख ६० हजार हळवी मातृभाषीयांचा चांदाला व 
भंडाऱ्याला लागून असलेला प्रदेश महाराष्ट्रांत येणें 
अगदीं न्याय्य आहे. हळवी बोली ही मराठीची 
पोटभाषा आहे. हळबी ही हलब म्हणजे हलबाहक 
( शेतकरी ) लोकांची भाषा आहे. व संपूर्ण बस्तर- 
प्रदेशाची ती व्यवहारभाषा आहे. हळबी बोलींत 
मराठी शब्दांचे प्रमाण शो. ७३ आहे. 

छिंदवाडा जिल्ह्यांतील सोंसर तहसीळ, नेमाडमधील 
बऱ्हाणपूर तहसील, बेतूळमधीळ मुलतापी व भैसंदेही या 
तहसिलळी आणि बालाघाट जिल्ह्यांतील वारादिवनी 
तहसिली - मिळून २ लक्ष २५ हजार मराठीभापी 
आहेत. यांना लागून असलेल्या इतर तहसिलींतील 

अनेक खेडीं पूणे मराठी आहेत. 
आदिलाबाद ब बिदर या दोन जिल्ह्यांतील निलंगा, 


अहमदपूर, उदगीर, किनवट, राजुरा आणि उतबूर या 


अनुक्रमणिका 


सहा तालुक्‍यांत ५ लाख ८५ हजार मराठीभाषी 
आहेत. याचच दोन जिल्ह्यांतील द्विमापी तालुक्यांत 
२ लाख १४ हजार मराठीभाषी आहेत. 


बेळगांव जिल्ह्यांतील ५६८ खेड्यांत आणि कारवार- 
मधील कारवार, सुपा व हल्याळ तालुक्‍यांत ७ लाख 
मराठी-माषी आहेत. 


अशा रीतीनें हळव्रीसहित विद्भातील "५ लाख, 
मराठवाड्यांतील ८ लाख व बेळगांब-कारवारम'धील 
७ लाख- अशा वीस लाख मराठीभापिकांना हिंदी, तेलगु, 
कानडी प्रदेशांत दडपण्यापूर्वी रा. पु. समितीने थोडा 
तरी विचार करावयास नको होता काय ? 
-- डॉ. शे. दा पेंडसे 
[ पंढरपूरच्या म. सा. संमेलनांतीळ अध्यक्षीय 
भाषणांतून (२० १२। ५५) . 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


व 


च वळ १५ > 


"नवभारत 
भ्ह्र १ ७५८ पै 3५ 
<< अमृतमहोत्सवी] >२७ 


च २5% “ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. बी. डी. महाजन 


लोकमत आणि लोकशाही 


अब्राहम लिंकननें लोकशाहीची व्याख्या केलेली 
प्रसिद्ध आहेः “ लोकांचें, लोकांकडून, आणि लोकांकरतां 
असलेलें सरकार म्हणजे लोकशाही. ' लोकशाहीची ही 
व्याख्या फक्त सरकारपुरती मर्यादित आहे. लोकशाही 
हा राब्द* इतक्याच मर्यादित अर्थानें वापरला जात 
नाहीं. त्याला ह्याशिवाय विशाळ अथेहि आहे. 
लोकशाही हें जीवन जगण्याचें एक महान्‌ तत्व आहे. 
लोकशाही-सरकार आणि लोकशाही तत्त्वानुसार जीवन 
हीं एकमेकांची पूरक आहेत. “ लोकशाही-सरकार ? व 
€ होकशाही तत्त्वानुसार जीवन ह्यांमध्ये लोकमताचें 
काय स्थान आहे ह्याचें स्पष्टीकरण करण्याचा प्रयत्न 
प्रस्तुत लेखांत करावयाचा आहे. 
आजची लोकशाही 

आजची लोकशाही ही प्रातिनिधिक स्वरूपाची 
लोकशाही आहे. लोकांनीं घटनेच्या कायद्यानुसार 
ठराविक मुदतीनंतर प्रतिनिधी निवडून द्यावयाचे व 
त्यांनीं राज्यकारभार हांकावयाचा, प्रतिनिधी हें लोकांनीं 
निवडून दिलेले असल्याकारणानें ते लोकांना जबाबदार 
असतात. ह्याचाच अर्थ असा कीं, ते जे निर्णय घेतात 
ते लोकमतानुसार घेतात. अशी राज्यव्यवस्था ही 
टिकाऊ, कल्याणकारी व सवीचा उद्य होण्याच्या दृष्टीने 
योग्य अशी असते, असल्या लोकशाहीमध्ये सरकार 
अगर कायदेमंडळें हीं सावभोम नसतात. तत्त्वतः 
लोकमत हे सावभौम असतें. प्रस्यक्षांत वेळोवेळीं 
कायदेमंडळांत जे निणय घेतले जातात ते बहुमताने 
घेतळे जातात., निणय घेण्याची दुसरी कोणतीहि पद्धति 
अगर तत्र ह्यापेक्षा समाधानकारक व सर्वमान्य नसल्या- 
कारणानें ह्याच तंत्राचा अवलंब केला जातो. ह्याचा 
अथ मात्र असा नव्हे कीं, जे बहुमत तेंच लोकमत ! 
अलीकडे बरेचसे लोक बहुमतालाच लोकमत समजून 
बहुमताळा वाजवीपेक्षा जास्त किंमत देतात. परंतु ही 
गोष्ट लोक्ाहीच्या दृष्टीने फारच विघातक आहे. अद्शा 
परिस्थितींत लोकमत याचा खरा अर्थ कोणता आहे 


न, भा, ९ 


अनुक्रमणिका 


हें समजून घेणें फार आवश्‍यक आहे. 
लोकमत म्हणजे काय ९ 

लोकमत हा शब्द जरी सोपा दिसत असला तरी 
त्याचा अर्थ सांगणें ही फार कठीण गोष्ट आहे. राब्दराः 
लोकमत म्हणजे लोकांचें मत असा जरी वरवर अर्थ 
असला तरी लोक व मत हे दोन्ही राब्द फार संदिग्ध 
व कठीण असे आहेत. कांहींच्या मते लोक म्हणजे 
राष्ट्रातील सवे नागरिक. लोक ह्या शब्दामध्ये सब नाग- 
रिकांचा जर समावेश केला तर सवे नागरिकांना मत 
म्हणून असते हें बरेचसे लोक नाकवूल करतात. 
अश्या विचारसरणीच्या लोकांचे म्हणणं असे कीं, 
“ ळोकांना काय पाहिजे किंबा त्यांचे मत काय 
ह्याची त्यांना कल्पना असूंच शकत नाहीं. म्हणून 
राज्य-( 8182 )-संस्थेने लोकांकरितां काय करावयाचें 
अगर काय करावयाचें नाहीं ह्याचा निणय ध्यावा. हा 
निर्णय एकदां घेतल्यानंतर लोकांचें कार्य फक्त तो 
निर्णय अमलांत आणण्यास सहकार्य करण्याचें रहाते. 
सहकार्य लोक स्वेच्छेने जर देत असतील तर राज्य- 
संस्थेने त्यांचें सहकार्य मिळवून ध्यावे. ' ही विचारसरणी 
त्रेकशाहीच्या मूळ तत्त्वांशी विसंगत अश्यी आहे. 
लोकशाहीमध्ये प्र्येक व्यक्तीला मत असते व लोक- 
शाहींत निर्णय जे घेतले जातात त्यावर व्यक्तींच्या 
मतांचा परिणाम होत असतो. असें सुद्धां म्हणतां 
येईल कीं हे निणय सर्व व्यक्तींच्या मतांच्या परिणामांचे 
फळ असतें, ह्यामध्ये अडचण निराळीच आहे. मत 
म्हणजे बुद्धिशील माणसानें स्वतंत्र विचारसरणीने 
घेतलेला निर्णय. हा अर्थ मानला तर सर्व व्यक्ती 
असलें मत बनवू शकतात अगर बनवण्यास पात्र 
असतात हें सद्यःपरिस्थितीवरून खरे बाटत नाहीं. 
ग्रॅहम वेल्स ह्याने आपल्या ' ॒ 11197) ७072 
17 7०01101052 ह्या पुस्तकांत असे दशविण्याचा 
प्रयत्न केला आहे कीं, माणूस राज्यव्यवहारविषयक 
बाबींमध्ये निर्णय घेतांना विवेकशक्तीच्या आधारेच 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


७५ पै >१५ 
०६५ अमृतमहोत्सवी 4७ 
श्र वर्ष 2: 
*री , षत. 
*-/ ४4५. % 

कि. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मत बनवतो अंस नव्हे; तर भावना ( 1111101018 ) 
जपेरणा ( ॥१७७ए'७] 1081111018 ) ह्यांचा 
पगडा त्याच्या मनावर असतो. व निणेय घेतांना त्या 
कार्यशील बनन त्याप्रकारे निणेय बदलवीत असतात 
बरेच वेळां आपल्याला असें आढळून येते कीं माणूस 
हा ज्या व्वक्तिसमूहांत अगर संस्थेत राहतो त्या व्यक्ति- 
समूहाच्या मतांचा अगर संस्थचा परिणाम त्याच्या 
मतावर होतो. मार्क्सच्या म्हणण्याप्रमाणे व्यक्तीचे मत 
हें ती ज्या वर्गातील ( (21558 मधील ) असेल त्या 
वर्गांचे मत असतें. व्यक्तीचं निराळें असें मत नसतें. 
व्यक्तीच्या मताला भांडवलशाही समाजव्यवस्थेत कांहीं 
अर्थ नसतो. ते निष्प्रभावी असतें. म्हणजे व्यक्तीच्या 
मतांवर भोंवतालीं असणाऱ्या परिस्थितीचा अत्यंत प्रभाव 
असतो. ह्या सर्व अडचणी लक्षांत ठेवून आपणांस असें 
म्हणतां येईल कीं लोकमत म्हणजे वस्तुस्थितीचे 
आकलळन करून, त्याचें तार्किक दृष्टया विवेचन करून 
नेतिक कसोटीच्या आघारें घेतलेला निणय, लोकशाही 
ह्या असल्या लोकमतांवर आधारलेली असते, 
ह्या लोकमताचा व दररोजचे निर्णय ज्या बहुमताने 
घेतळे जातात त्या बहुमताचा परस्पर काय संत्रेंध 
असतो तो पाहूं या, 
लोकमत आणि बहुमत 
ह्या वाबतींत आपल्याला असे म्हणतां येईल कीं 
(१) वहुमत आणि लोकमत हीं मिन्नमित्न अस- 
तात; (२) बहुमत हें लोकशाहीमध्ये लोकमताने 
मर्यादित असते; (३ ) वहुमत हें लोकमताप्रत जाण्या- 
र्‍चा प्रयत्न करीत असतें. 
बहुमत आणि लोकमतांमधील फरक म्हणजे बहु- 
मत हें संख्याधिक्यावरून ठरविलें जाते; परंतु लोकमत 
संख्याधिक्यापेक्षां गुणविशेयांवरून ठरविलें जाते. गुणा- 
चें (तृण्षीणिचे) मोजमाप करणे अत्यंत अवघड 
असल्याकारणाने बहुमताने निणव घेतळे जातात. वहुमत 
आणि लोकमत ह्यांमध्ये जर विरोध निर्माण झाला तर 
लोकशाहीमध्ये सरकार-वदळल होत असतो. जवाबदार 
राज्यपद्धतीमध्ये सत्तारूळ असळेला पक्ष सार्वत्रिक 
निवडणुकीच्या वेळीं लोकमत त्याच्या विसद्ध असल्या- 
कारणाने बाजूला फेकला जातो. व त्या जागीं दसरा 
पक्ष सत्तारूढ होता, सत्तारूढ असलेल्या पक्षा 


त्या पक्षाला आपलें 'वोरण यडास्वी करण्यास चांगली 
संधि प्राप्त होते. ह्यावरून लोकमत हें बहुमतापेक्षां 
1 टर नट ४५ सूर २-_ (0 

श्रेष्ठ व शक्तिमान्‌ असतें असें दिसून येईल. 


रश्षियासारख्या हुकुमत्ाही राष्ट्रांमध्ये देखील 
बहुमताने निर्णय घेतळे जातात. ह्यावरून एक 
गोष्ट स्पष्ट होते. ती ही कीं, बहुमताने निणेय 
घेणं हे लोकशाहीचेच लक्षण नव्हें. हुकुम 
शाही राष्ट्रांमध्ये वहुमत म्हणजे आज जो पक्ष 


सत्तारूढ असेल (-हुकुमशाही राष्ट्रांत एकाच पक्षाला 
मान्यता असल्यामुळे दुसर्‍या पक्षाचा प्रश्न उपस्थित 
होतच नाहीं-) त्याचें मत लोकमतानें मर्यादित नसून 
लोकमत हें बहुमताने मर्यादित असते. तेथे लोकमत 
आणि बहुमत ह्यांमध्ये जर विरोध उत्पन्न झाला तर 
बहुमताला लोकमताप्रत नण्याचा प्रयत्न होत नाहीं; तर 
उलट, लोकमताला बहुमताप्रत खेचण्याचा प्रयत्न होत 
असतो. अर्थात्‌ तेथे ळोकमत हें चाकटोंत ( 0४१- 
11170त ) ब्रसविलें जातें. ते स्वतंत्र असे नसते, 
लोकशाहीम'धील लोकमत हें स्वतंत्र असते. लोकशाहीं- 
तील प्रत्येक माणूस स्वतंत्ररीत्या विचार करून आपलें 
मत बनवितो. अश्ा सवे व्यक्तींची मते मिळून एक 
नवीन मत निर्माण होतें. हे जं नवीन मत तयार होतें 
तै म्हणजे समाजांतील सर्व व्वक्तींच्या मतांची नुसती 
बेरीज नसते अगर त्यांपैकीं बहुसंख्याकांच्या मतांची 
ब्रेरीज नसते. तर हें नवीन मत जें तयार होतें, तं 
प्रत्येकाच्या मताचें इतरांच्या मतांशी समिश्रण होऊन 
त्यामधून सर्वेसंमत असे नवीन मत तयार होते तें 
होय. हें मत सवेसंमत अक्का सामाजिक, राजकोय, 
व नेतिक मूल्यांवर आधारलेळें असतें, 
रशियासारख्या हुकुमशाही राष्ट्रांमध्ये पण प्रत्येक 
माणसाला मत असते असे ग॒हीत घरलेलें आहे. 
परतु तेथ, कक ळी संकेताप्रमाणे ज्या- 
प्रमाण कलामडळाम'वीलळ सब कल 1 
हाळचाळ करावी लागते मजशी क. 
हीं व्यक्तीं एका माणसाच्या 
अगर काह व्यक्तींच्या कमेटीच्या शि 
प्रत्येकाला आपळें मत वनवितां मतप्रदशनानुसार 
यत व प्रदाशेत करतां 


येते, दिग्द्शकाच्या संकेत! 
वसद्ध मत प्रद! 
तेथे वाव नसतो रात करण्याला 


ल चे मत आपले जै मत ्रोकशाहीमध्ये मात्र प्रत्येकाला 
म्हणजे बसमत जर लोकमत असेल 
जे बहुमत जर लोकमताशीं सहमत असलें तर असतो, इतकेंच नुर व प्रदाशित करण्याला ह 
त्याप्रमाणे वागण्यार्च 
१० 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
व; राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७ 
मारे 
ह फर नवभारत 
> १ 
3 


७७५ न 
न्ह< र अमृतमहोत्सवी, 


26061 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


लोकमत आणि लोकशाही 


( ठराविक मर्यादा सांभाळून ) मोकळीक असते. लोक- 
शाहीमध्यें अल्पमताला चिरडतां येत नाहीं. हुकुम- 
शाही राष्ट्रांमध्ये मात्र अल्पमत चिरडून टाकलें जातें. 
लोकत्राहीमध्ये बहुमताच्या विरुद्धसुद्धां प्रत्येक व्यक्ती- 
ला अगर पक्षाला आपलें मत स्वतंत्ररीतीने प्रतिपादितां 
यावें म्हणून हक दिळेळे असतात, ह्या हककांचं जतन 
राष्ट्र करीत असतें. ह्या हक्कांवर दुसर्‍या कोण्या व्यक्तीने, 
संस्थेने अगर प्रत्यक्ष सरकारनें आक्रमण केलें तर त्या 
व्यक्तीला कोटात दाद मागतां येते. 

बहुमतवाल्या हुकुमशाहीला धोका 


आतांपर्यंत आपण लोकशाहीमधीळ लोकमताचे 


तात्त्विक भूमिकेवरून विवेचन केलें. सध्यां लोकशाही 
म्हणवणाऱ्या राष्ट्रांमध्ये लोकमताचें काय स्थान आहे 
ह्याविषयी जर अभ्यास केला तर बराच फरक आढ- 
ळून येतो. ह्या राष्ट्रांतून स्वतंत्र व जागरूक असें लोक- 
मत अस्तित्वांत असलेलें आढळून येत नाहीं. ह्याच्या 
कारणमीमांसेविषयीं जर विचार करूं लागलां तर असे 
आढळून येतें की, आज सवसाधारण माणसाच्या 
दिवसांतील तीन चतुथाश अगर लाहिपेक्षां ज्यास्त 
वेळ पोट भरण्याचे उद्योग करण्यांत खर्च होतो. त्याला 
राजकीय, सामाजिक अगर आर्थिक अक्या निरनिराळ्या 
प्रभ्तांवर आपळें मत स्वतंत्ररीतीनें अभ्यास करून 
बनविण्यास वेळ नसतो व कुवत पण नसते. म्हणून 
मतप्रचाराचा परिणाम फार होतो. तयार केलेलीं मतें 
लोक स्वतः होऊन कबटाळतात. व तीं आपलींच मतें 
आहेत असें मानतात. आज मतप्रचाराचीं जितकीं कांहीं 
साधनें आहेत ( उदा० वतमानपत्रे, रोड ओ, सिनेमा, 
टेलिव्हिजन इत्यादि ) तीं कांहीं ठराविक लोकांच्या हातीं 
आहेत. त्यामुळें त्यांना जीं मते ग्राह्य असतील तेवल्यां- 
चाच प्रचार खूप जोराने होतो. सत्तारूढ पक्ष अर्थातूच 
आपल्या अनुकूल परिस्थितीचा फायदा घेऊन प्रचारा- 
चीं सर्व साधनें आपल्या हातीं कशीं राहतील अज्ली 
व्यवस्था करीत असतो. हीं साधनें ज्यांच्या ताब्यांत 
असतात ते आपलें मत इतरांवर परिणामकारक रीत्या 
लादू आकतात, व लोकमत आपल्या बाजूळा वळवू 
शकतात. लोकमताचें स्वातंञ्य अक्या रीतीने नकळत 
हिरावून धतल जातं. सध्यांचें बहुमत आपली हुकुम- 
शाही स्थापन करते. आज लोकशाहीला विशेषतः 
भारतासारख्या नवलोकशाहीला खरा धोका हा असल्या 


११९ 


अनुक्रमणिका 


बहुमताच्या हुकुमशाहीपासून आहे. ह्या धोक्यापासून 
लोकशाहीचे जर रक्षण करावयाचें असेल, तर वहु- 
मताच्या हुकुमशाहीला सुरुंग लावायला पाहिजे. 
म्हणजेच लोकमत बनवणारीं जेवढीं कांहीं साधनें 
असतील त्यांवरील थोड्या लोकांची अगर एकाद्या 
पक्षाची आज जी कंत्राटदारी दिसून येते ती नष्ट 
करून सर्वांना त्यांचा उपभोग घेतां येईल, अशी 
परिस्थिति निर्माण केळी पाहिजे. अश्या परिस्थितींत 
खरें स्वतंत्र लोकमत निर्माण होईल. असल्याच लोक- 
मतांवर लोकशाहीची उभारणी ज्या वेळीं होईल 
त्याचवेळीं खरी लोकशाही अस्तित्वांत येईल. मेनकेन 
यांनीं म्हटल्याप्रमाणे लोकशाहींतीळ वाइंट गोष्टी काढून 
टाकण्यावर एकच मार्ग व तो म्हणजे पुन्हां जास्त 
लोकशाही : * ५1७ ७प॥९ 10" ऐ९ €णाडर्ज 
तद्य000180४ 15 11078 061100090४ ! ” 


नन्न-->->& 


४>>__ (२ 
[शाशार 


थंडीच्या कांटेरी मिठींतुन 
निखडुन धांवे धुक पांघरुन 
बोंचक वारा ! 

कंपित करि तृणपणेफुळांना 
संथ जळांवर घाळुन फुंकर 
बघतो वलयें ! 

अलछुड अवखळ, निजस्प्ाने 
उघड्या अंगांवरी उसलवी 
नाज़क काँटे ! 

वर्षाकालीं 

कुशींत जपलेल्या बीजांतुन 
हिरव्या झालेल्या भूमीवर 
गर्भवती सम 

वढू लागली 

पुनवेच्या चंद्राची कांति | 
अनिमिष बघतो 

निशिदिनि उजळुन आकाशाचा 
निरभ्न निळसर विशाळ डोळा ! 


>” माधब गोविद काटकर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व्ह १ ७५ पै क 
५६५ अमृतमहोत्सवी 4७ 


७”... वर्ष फु 
*९ , शेष “१ 


ढं डर $$ हर क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. अ. ज. करंदीकर 


देवपुत्र कनिष्काचा पुराणोक्त इतिहास 


९५१ मधील फेब्रुवारीच्या * सह्याद्री'त ' बुद्धाचा 
वंश ? या विषयावर एक लेख लिहून मी अर्से दाखवून 
दिलें होतें कीं गोतम बुद्ध हा पीतवर्णी मोंगोलियन्‌ 
समाजांत जन्माला आला होता आणि तेव्हां उत्तरपू्े 
भारतांतील आयाचा पीतवणीं टोळ्यांशीं जो प्राणांतिक 
लढा चाळू होता, त्यांत बुद्धाची सहानुभूति पूर्णपणे 
पीतवणीं समाजाच्या पक्षाला होती. इतकेच नव्हें तर 
मगधांतीलळ आयसमाजाचा अपकपे व्हावा, आणि 
मोंगोलियन्‌ समाजाचा उत्कर्ष व्हावा. या हेतूनेच 
बुद्धाने आपला सारा धमप्रचार चालविला होता. त्या 

* ळेखांतील हीं महत्त्वाची प्रमेये भारतीय विद्याभवनाच्या 
वतीने नंतर प्रसिद्ध झालेल्या ' ७५७ ०. 1110९- 
का एए ? (' साम्राज्ययुग? ) या ग्रंथाचे 
एक प्रमुख संपादक डॉ. रमेशचंद्र मुजुमदार यांनींहि 
बहुतांशी मान्य केलीं आहेत. त्या ग्रंथाच्या ३६३ व्या 
पानावर ते लिहितात : * ॥॥७ 18881 38 
ठा पाता, ९ए९] पाळा 81४81168९0, 
076९5९17ए९त ०0781१6181018 011९121088 
10011 1010187108 7 ०01181722९, 
801110 8187167118 8106 6ए]४॥7/8 8110 
र8छ पपात०्प७0९त]र 8६1७8 ९ 
०णांट्रांण ७ ९ ४४० ॥७(९7/0002 86618 
ग ॥॥18 7९४४ एलष्टाण्ा, 1006 308778 
ळाळाी 180. ७॥००७७0]7 8 ऐळा१टूण्ाछ 
हॉयछां] उग ॥)७17 191000. ? म्हणजे “ पूव 
भारतांत आये संस्कृतीचा प्रसार झाल्यानंतर सुद्धां इतर 
आर्यावर्तात आणि त्या भागांत भाषा, वंश॒ आणि 
संस्कृति या सर्वाच्या दृष्टीनें महत्त्वाचे प्रभेद राहून 
गेळे होते. यामुळेंच त्या भागांत बोद्ध आणि जेन या 
वेदविरोधी पंथांचा प्रादुर्भाव झाला. ज्या शाक्य समाजांत 
गोतम बुद्ध जन्माला आला, त्या समाजांत बहुधा 
मोंगोलियन्‌ रक्ताचे मिश्रण झाळें होते. ” * साम्नाज्य- 
युगाच्या मुख्य संपादकांनी ऐतिहासिक सत्याला इतपत 
मान दिला असला तरीसुद्धा बुद्धाच्या देगतच तत्कालीन 
मँगधसप्राटू अजातदात्रु याने पाटलीपुत्राचा दुग बांधून 
त्या दुर्गाच्या आश्रयाने लिच्छतरी, शाक्य, मल्ल इत्यादि 


कन 


या अंकांतीळ प्रवुस्त ळेख हा पूर्वाध आहे. पुढीळ अंकी उत्तराधे ये 


१२ 


अनुक्रमणिका 


»*५ ५९ र 
केळे, भारतीय आयांच्या 


पीतवरणी टोळ्यांवर जो अविस्मरणीय विजय मिळविला, 
त्याचें वास्तविक महत्त्व त्या अधिकारी इतिहासलेवकां- 
ना अद्यापि कळून आलेलें नाहीं, अजातरात्रूच्या 
मृत्यूनंतर पराजित पीतवर्णी टोळ्यांच्या नायकांनीं 
कोलेरियन्‌ समाजांतील गुंडांच्या नेतृत्वाखाली त्याचा 
पुत्र उदायी याच्याविरुद्ध वंड उभारले आणि पुढें 
मारेकऱ्याच्या हातून उदायीची हत्या _झाल्यानंतर 
पाटलीपुत्र हस्तगत करून तेथे अनार्य-राज्य प्रस्थापित 
मगधघांतील वर्चेस्वाला 
मोंगोलियन्‌ आणि कोलेरियन्‌ टोळ्यांनी चालविलेला 
विरोध वुद्धनिर्वीणानंतर सरासरी शभर वर्षेपयंत तसाच 
चालू राहिला. सरते शेवटीं शेछ्ुनारि काकवणे राजाने 
या अनार्य टोळ्यांचा संपूर्ण पराजय लरून या विरोधा- 
चीं पाळेंमुळें खणून काढलीं, या कामांत काकवण 
राजाला प्रास्त झालेलें यश इतकें चिरस्थायी होतें कीं 
त्यानंतर तो स्वतःहि उदायीप्रमाणेंच मारेकऱ्यांना 
बळी पडला तरी त्याच्यामागे त्या अमनाय 
टोळ्यांना मगधांत अराजक निर्माण करतां आलें 
नाहीं. याप्रमाणे पूर्वमारतांत शेकडों वर्षे चाललेल्या 
संग्रामामध्ये पीतवर्णा मोंगोलियन्‌ टोळ्यांचा संपूर्ण 
पराजय झाल्यानंतर त्यांनीं भारतीय सीमेवर आक्रमण 
करण्याकरितां इशान्य सीमेपेक्षां वायव्य सीमाच अधिक 
उपयुक्त असल्याचें ग्रीक-शकादिकांच्या उदाहरणांवरून 
ओळखून तिकडेच आपलाहि मोर्चा वळविला, भारता- 
बरील कुषाणांच्या आक्रमणाची ही पूर्वपीठिका लक्षांत 
घेतल्यावांचून तत्कालीन इतिहासाचा उलगडा होणार 
नाहीं, अशा समजुतीनेच कीं काय कोण जाणे, प्राचीन 
बोद्ध लेखकांनी कुपाणसम्राटू कनिष्क हा गोतममुद्वा- 
च्या वंशांतील असल्याचा उल्लेख करून ठेविला आहे. 
कनिष्क वाणासुर - जालंधर 

बुद्धोत्तर भारताच्या इतिहासांत कनिष्काच्या इतके 
विराट्‌ व्यक्तित्व असलेला अन्य कोणीच सम्राट झाला 
या 
0. तेरा यर्भान पण पडळ ताही, 
हरिवंद्या'त बाणासुराच्या नांवाने, 'पद्मपुर 


"तेया त वाशीत णां" जालं- 
थर दत्याच्या नांवाने, किंवा “ गणेशपुराणांत सिंधु 


इल, - का. सं. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


>. _) 
दी र त्रे 
ण ढिव्णत्ट> ७ 
र णक क 
शस ७५ पै क] 
<< अमृतमहोत्सवी >२७ 
द. वष 


भट सदा १ 
) डर $$ डर 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


देवपुत्र कनिष्काचा पुराणोक्त इतिहास 


दैत्याच्या नांवाने सनातनी हिदूंनीं आपल्या सर्वांत 
श्रेष्ठ ातरूंची जीं अविस्मरणीय आख्याने लिहून ठेविलीं 


आहेत, त्यांवरून स्पष्ट कळून येतें. त्याचें वणन करतांना 
भागवतःकारांनीं * शिवभक्तिरतः सदा । मान्यो 


वदान्यो धीमांश्व सत्यसंधो हढनतः? |। असे सार्थ आणि 
सामिप्राय शब्द वापरले आहेत. “* पद्मपुराण'कारांनींहि 
जालंघराच्या म्हणजे कनिष्काच्या राज्याची अगदीं 
निर्मत्सर मनानें स्तुति केली आहे. ' मंगल तत्र 
सर्वेषां न कश्चित्‌ वधत्रंधनम्‌ । मरणं न च हिंसाइस्ति 
न कश्चित्‌ केन बाध्यते | ? ही केवळ अर्थवादात्मक 
स्तुति आहे, असें कोणी समजतील. पण' वस्तुस्थिति 
तशी नाहीं. कनिष्काचा एक महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ 
याच्या शिलालेखांत त्यानें स्वतः अशीच प्रतिज्ञा करून 
ती पाळल्याचा उलेख आढळतो. 'सर्ववणेरमिगम्य रक्ष- 
णाथ पतित्वे चतेन आप्राणोच्छ्ञासात्‌ पुरुष्रवधनिवृत्ति- 
कृतप्रतिज्ञेन अन्यत्र संग्रामेपु ' म्हणजे “ प्राणांत प्राण 
असेपर्यंत संम्रामाव्यतिरिक्त अन्य प्रसंगीं पुरुषव'घ 
करणार नाहीं अशी प्रतिज्ञा करून ' ती खरी केल्याचे 
स्पहणीय उदाहरण घालून दिल्याचा उल्लेख आला 
आहे. प्राणिहिंसेवरील निबंध न पाळल्याबद्दल अश्योका- 
ने मानवांना देहान्तशासन केल्यामुळें राज्याभिषरेकांत 
ही प्रतिज्ञा घालावी लागली. गुप्त सम्राटू तर देहान्त 
शासनच काय, पण नुसता देहदंड सुद्धां अपराध्यांना 
करीत .नसत, असे फाहियान या चिनी प्रवाइ्या- 
नें लिहून ठेविलें आहे. “ एवं जालंघरः क्रत्वा 
देवान्‌ स्ववदावातिनः । घघर्मेण पालयामास प्रजा: 
पुत्रान्‌ इवोरसान्‌ | “पद्मपुराणांसतील  जालं- 
घराख्यानांत परस्त्रीलोलपतेमुळें जालंघराचा अधघः- 
पात झाला असे वर्णन आलें असलें तरी तें पातक जालं- 
घर देशाच्या पहिल्या सम्राटाच्या हातून घडळें नसून 
त्याच्या वंशजांच्या हातून घडलें होतें ही वस्तुस्थिति 
त्या पुराणक!रांना सुविदित होती. पण कुप्राण घराण्या- 
चा उदयास्त एकाच आख्यानांत समाविष्ट करतांना 
यांनीं 'तकड थोड दलक्ष केलें आहे 

कनिष्काचें साम्राज्य मध्य आश्ियापासून मगधा- 
पयंत पसरळे असतांना पद्मपुराणकार आणि भारतांतील 
बांद्गपथार्‍चा इतिहास लिहिणारे लामा तारानाथ हे त्याळा 
अनुक्रमे जालंधर आणि जालेघराधीश कां म्हणतात 
यांचा प्रथम विचार केला पाहिजे, ' पद्मपुराण'कारांच्या 


मताप्रमाणे जाळेंधर देश व्यापण्यापासून कनिष्काच्य़ा 


1 


१३ 


अनुक्रमणिका 


कठृत्वाचा प्रारंभ झाला आणि त्यामुळेंच बहुधा त्याला 
जालंधर ही संज्ञा चिकटली असावी. ' पद्मपुराणा*च्या 
उत्तरखंडांतील पांचव्या अध्यायांत भागवानें जालंधरा- 
चा पिता जो सिंधु, त्याला उपदेश करतांना म्हटलें 
आहे : “ तवात्मजो विक्रमेण त्रेलोक्यं भोक्ष्यते ६रवम्‌ । 
जेबुद्दीपे महापीठं योगिनीगणसेवितम्‌ । आष्ावितं 
तव्रयेदानीं मुंच जालंधरालयम्‌ । तत्र राज्यं प्रयच्छास्म्े 
तनयाय महार्णब । अजेयश्चाप्यबद्धश्व तत्रस्थोड्यं 
भविष्यति ॥ ” अर्थातू “ तुझा पुत्र आपल्या पराक्रमा- 
नें त्रेलोक्याचा उपभोग घेईल. जंबुद्वीपांतील योगिनी- 
गणसेवित जालंधर नामक महापीठ आतां तूं जे 
व्यापळें आहेस, तें मोकळें करून तुझ्या पुत्राला दे, 
जालंघराचा राज्ञा झाला म्हणज तो अजेय आणि 
हो ल. ” 

यौथेय - त्रिगर्त 

येथे पहिला महत्त्वाचा प्रश्न हा उद्भवतो कीं प्राचीन 
काळचा जालेंघर दद कोठें होता १ कोशावरून जालंघर 
देशाला 'त्रिगते' असेहि अपरनाम असल्याचें कळून 
येते. या त्रिगतांची वसति आधुनिक पंजाबांतीळ 
लाहोर, जालंधर आणि कांग्रा या साऱ्या जिल्ह्यांतून 
होती. योधेयत्रिगतांच्या जोडीचा पाणिनीच्या सूत्रांतून 
एकत्र उल्ले येत असल्यामुळें त्या दोन आयुधजीवी 
गणांचा प्रदेश परस्परांसन्निध असून त्यांचे परस्परांशी 
सख्यहि होते, असें दिसते. महाभारतांत त्रिगरतांच्या 
शोर्यांची अतिशय स्तुति केली असूनहि खिस्तोत्तर 
काळांतील मारताच्या इतिहासांत त्यांचा नुसता 
उल्लेवहि आढळत नाहीं. आपल्या इतिहासांतील हें 
कोडें उलगडण्याचा आजपयंत कोणी प्रयत्नहि केला 
नाहीं. पण मला वाटतें कां ' पद्मपुराणांस्तील वर 
उतरून घेतलेल्या छोकांवरून हें कोडें उलगडतां येते. 
त्या छोकरातील माहितीवरून असें कळून येतें कां 
कनिष्काचें जेव्हां स्वाऱ्या करण्याचे बय झालें, तेव्हां 
जालंधर अथवा त्रिगते देशांत सवेत्र जलप्रलय होऊन 
त्याला महार्णवाचें स्वरूप प्राप्त झालें होते. अशा 
आणीबाणीच्या प्रसंगीं त्रिगताना योघेयांनी आपल्या 
देशांत आश्रय दिला. त्यामुळे योघेय आणि त्रिगर्व हे 
समाज जवळजवळ अभिन्न आणि एकजीव होऊन गेले 
म्हणून कुषाणकाळांतील युद्धातून एकट्या योधेयांचेंच 
नांव ऐकूं येतं. मात्र त्रिगतीच्या पृथक्‌ अस्तित्वाची 
खूण म्हणून त्यांच्या प्रदेशांत घडलेल्या योधेयांच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ट्<« धं अमृतमहोत्सवी >२७ 
क. वष ४ 
प ह > 
चका र 
कि. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


नाण्यांवर ' त्रि) हें अक्षर खोदलेले असते. योघेयांच्या 
कांहीं नाण्यांवर 'त्रि' आणि द्वि? हीं अक्षरें आढळून 
येतात, ही गोष्ट जनरळ कनिंगर्हैम्‌ यांनीं उघडकीला 
आणल्याला सरासरी एक शातक लोटले असलें तरी 
त्या अक्षरांचा आमच्या इतिहासकारांना अद्यापि अर्थ 
लावतां येत नाहीं. असो, त्या अक्षरांपेकीं ' त्रि) हें 
अक्षर त्रिगतीचे निदररीक आहे, हें एकदां ओळखले 
म्हणजे द्वि? हें अक्षर द्विगतांचें निदर्शक असल्याचें 
लगेच लक्षांत येतें. हा द्विगते गण डोग्रा रजपुतांच्या 
रूपानें अजून टिकून राहिला आहे, इतकेंच नव्हें तर 
आपल्या शोर्याची कीर्तिहि त्यानें अजून टिकविलळी 
आहे, हें उत्तरेकडील विद्वानांना सुविदित आहेच. या 
सव गोष्टी लक्षांत घेतल्या म्हणजे त्रिगतांच्या पश्चिभे- 
कडील प्रदेश व्यापून बसलेल्या कुपाणांनीं एका जल- 
प्रलयानंतर रावी नदी ओलांडून त्रिगतींचा सारा देश 
व्यापून टाकला आणि कुषराणांच्या या आक्रमणाचा 
नेता कनिष्क असल्यानें * प्मपुराण'कारांनीं त्याला 
ज्ञालंघर ही संज्ञा दिली, हा डातेहास उजेडांत येतो. 


आपल्या पुराणकारांना कनिष्काच्या राज्याची 
चांगली माहिती होती, हें 'विष्णुपुराणांःतील इतिहास- 
कथनांत ' स्त्रीराज्यत्रेराज्यजूषरिकजानपदान्‌ कनकाव्हयः 
भोक्ष्सति? असा जो उल्लेख आला आहे, त्यावरूनहि 

सिद्ध होतें. येथे उलछेखिळेला कनक हा दक्षिगेंतील 
कदंव घराण्यापैकीं कंगवर्मा असावा, असें के. काशी- 
प्रसाद जायस्माळ यांनीं आपल्या इतिहासांत ठरविलें 
असलें तरी तिथे त्यांची दिद्याभूल झाली आहे. स्त्री- 
राज्याचे स्थान निश्चित करतांना श्री, नंदलाल दे हे 
आपल्या भौगोलिक कोद्यांत लिहितात: ' "1181 811 
1010701181) 1९11120011) ९218९6 11 ॥॥८९ 
एघड-रय9187७1 उल र्ला ९ 
3, ४७३ ळात ७7 पापाला 318110 
18 0011100006 097 १५08४०8 पाच- 
1878101 1018171018, ? म्हणजे सतळज नदीच्या 
उगमाकडील हिमाल्याच्या प्रदेशांत युआन च्यांगने 
म्हटल्याप्रमाणे खरोखरीच एक स्त्रीराज्य होते, हो 
गोष्ट अँट्किन्सनूच्या हिमालयांतीळ जिल्ह्यांच्या वणीना 
वरून सिद्ध झाळी आहे. स्त्रीराज्यानेतरचें तैराज्य हें 
एकट्या नैगतोचि राज्य होऊं शकेल, किंवा वर सुच- 


१४ 


अनुक्रमणिका 


विल्याप्रमाणें त्रिगरत-द्विंगते-यीधेयांचे सयुक्त राज्य असू 


दाकेल, सिंधच्या उत्तरभागाला प्राचीन काळीं मूषिक 


ही संज्ञा होती. या संज्ञेचा उछेख टॉलेमी, स्ट्रावो 


यांच्यासारख्या ग्रीक-रोमन लेखकांनींहि केला आहे. 


परस्परांशी संलझ़ असलेल्या या तीन देणांवर राज्य' 


करणारा कनक हा अश्वधोषाच्या महाराजकनिकलेखां- 
तील कनिक म्हणजे कनिष्कच आहे हें सिद्ध करण्या- 
चीहि आवदयकता नाहीं. अवतरणांतील ' त्रेराज्य 
शब्दाच्या अर्थाविषयीं कोणाला शंका असल्यास 
वायु आणि व्रह्मांड पुराणांतील ' स्त्रीराष्ट्रं भोजकांश्विव 
भोक्ष्यते कनकाव्हयः' या वचनाने तो दूर 
होईल. योधेय हे यादवकुळांतले असल्याने यादवांची 
भोज इत्यादि नांवेंहि त्यांना लावीत असत. या 
नांवांपेकीं डार हें नांव त्यांना अत्यंत प्रिय असून त्या 
नांवाला साजशी च आपली कोर्ति असाबी, याविषयीं 
त्यांचा फार कटाक्ष होता. कनिष्काचा एक महाक्षत्रप 
रुद्रदामन्‌ यानें योधेयांचा पराजय केल्याची बढाई 
सांगतांना *' सर्वेक्षत्राविष्कृतवीरशव्दजातोत्सेक-झवि- 
घेयानाम्‌ ' म्हणजे साऱ्या क्षत्रियांमध्यें बीर या 
वेशिष्टयपूर्ण संज्ञेने ओळखले जात असल्यामळे 
उद्दाम झालल याधय, अस त्यांचे वणन केळें आहे 


यांधेय हा गण असल्याने त्यांच्यांत एकछत्री राजे 
नव्हत. तयांच्या एका महाराज महासेनापतीचा उछे 
मात्र एका शिलालेखांत आढळतो, त्यामुळे देव- 
सेनापति स्कंद कातेकेयाचीच ते मुख्यत्वेंकरून उपासना 
करीत असत. महाचीन, मध्य आशिया आणि 
अफगाणिस्थान या सवे दशातून आलेल्या शककपाणां- 
च्या टोळधाडीने रुद्रदामनाच्या गेतृत्वाखालीं खिस्ताव्ट 


१५० च्या सुमाराला योधेयांचा पराजय करून त्यांचा 


उच्छेद केल्याची बढाइ मारली असली तरी त्यानंतर 
एका शतकाच्या आंतच योधेयांनीं कुप्राणांची सत्ता 
छुगारून देऊन आणि आपलीं स्वत 
पुनश्च एकवार योघेयगणाच्या 
व क अस डो. आळतेकरांनीं आपल्या सशो'धना- 
त. च्या आहे. त्यांनीं रचलेल्या पायावरच 

पुत्न कनिष्काच्या पुराणोक्त इतिहासाची उभारणी 
कशी करतां येईल, याची रूपरेखा तरी या अधिकारी 
इतिहास-छलखकांना दाखवावी, या अपेक्षेनेच मी माझ्या 


ले नाणीं पाडून 
वेजयाची दंदमि 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ली. 
ण्यात 
फर नवभारत 
भट १ ७५ . १९ 
न्य अमृतमहोत्सवी /७/->२७ 


ष्् क वर्ष ० > 
भ्र. री र 


रू क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


देवपुत्र कनिष्काचा पुराणोक्त इतिहास 


साहसी संश्योधनाला आज प्रव्रत्त झालों आहे. 
कातिकस्वामीचें रुधिरपुर 
कोर्तिकेयाचे महाभक्त असलेल्या योघेयांचा कुप्राण 
साम्राज्याच्या आद्यंतांशीं असलेला अविच्छेद्य संबंध 
लक्षांत घेतला म्हणजे हरिवशदि पुराणांतून संग्रहीत 
केळेळा कुष्ाणांचा इतिहास आपल्याला थोडाफार 
उलगडं लागतो, ' हखिंद्यांतील बाणासुराच्या आख्याना- 
च्या आरंभीच जनमेजयाने वेदीयायनाला विचारळें आहे 
थं च देवदेवस्य पुत्त्वमसुरो गतः । ' म्हणजे या 

असुराला देवदेवाच्या पुत्राची पदवी कशी प्राप्त झाली ? 
हा प्रश्न बाचतांच कोणाहि इतिहाससंदयोधकाला या 
आख्यानाच्या ऐतिहासिक महत्त्वाची कल्पना 
यावयाला पाहिजे, या प्रश्नाला वैदपायनानें दिलेलें 
उत्तर वाचले कीं आपण समक्रालोन ऐतिहासिक 
पुराव्याच्या क्षेत्रांत संचार करीत असल्याची मनाला 

एणीव होते 

दृष्टा वपुः कुमारस्य क्रीडतश्व महात्मन! । 

बल्पित्रो महावीर्या विस्मर्य परमं गतः । 
तस्य बुद्दिः समुत्पन्ना तपश्चतु सुदुष्करम्‌ । 
रुद्रस्याराधनार्थाय देवस्य स्यामू यथा सुतः | ” 

म्हणजे देवासन्षिध एकुलता एक कार्तिकस्वामी क्रीडा 
करीत असलेला पाहून वलिपुत्रालाहि आपण देवपुत्र 
बनण्याची इच्छा झाली आणि आपल्या तपस्वी 
भक्तांची मनीषा नेहमींच सफळ करणाऱ्या शांकरानें 
थोड्या फार विलंबाने ती सफळहि केली. त्याने पार्वतीला 
सांगितळेंः: “ कनीयान्‌ कार्तिकेयस्य पुत्रोडयं प्रतिग्ह्य- 
ताम्‌। ” म्हणजे “कार्तेकेयाचा धाकटा भाऊ म्हणून तूं 
याचा स्वीकार कर, ” कारण * यत्रोत्थितो महासेनः 
सो5मिजो रुधिरे पुरे । तत्रोद्देशे पुरे चास्य भविष्यति 
न संदायः '. म्हणजे 'कात्कियोचा उदय ज्या रुधिरपुरांत 
झाला, त्याच देशांत याची राजधानी होईल, याविषयीं 
पेशय नाहीं. ' येथे उल्लेखिलेले रधिरपूर म्हणजे महा- 
भारतांत का्तिकेयाला अत्यंत प्रिय म्हटलेळें रोहितक्र 

थोत्‌ आधुनिक पंजञात्रांतील रोहटक असलें पाहिजे 
सभापवात नकुलाच्या दिग्बियांचे वणन करतांना म 
भारतकारांनी म्हटळें आहे : “ पहिल्यानें नकल रोहितक 
पर्वेताप्रत प्रात झाळा. तो रसणीय पर्वत घनधान्यधेनूनीं 
संपन्न असून कातिकेयाला मोठा प्रिय आहे.” खिस्त- 
कालाच्या तिसऱ्या दातकांत सहारानपूर, डेहराडून, 


अनुक्रमणिका 


दिल्ली, रोहटक, कांग्रा, ळुधियाना इत्यादि जिल्ह्यांतून 
योघियांचीच सत्ता चालत होती, असें त्यां प्रदेशांतून 
योघियांचीं नाणीं विपुल प्रमाणांत सांपडल्यानें सिद्ध 
झाळें आहे. योघेय़र हे मुख्यतः सतलज आणि यमुना 
यांच्या तीरांवरील प्रदेशांत रहात असत. त्रिगतांची 
वसति विशेषतः रावी आणि सतलज यांच्या 
धील प्रदेशांत होती. 'द्विः आणि 'त्रि' या अक्षरांनी 
अंकित असलेलीं योघेयांचीं नाणीं सामान्यतः सतलज 
नदीच्या पश्चिमेला सांपडतात, असें डॉ. विमळाचरण 
लाहा यांनीं आपल्या प्राचीन -भारतांतीळ कुलांवरील 
ग्रंथांत लिहिले आहे. ही माहिती खरी असल्यास तीं 
नाणीं योधेयांत समाविष्ट झालेल्या त्रिगतद्विगतातच 
प्रामुख्यानें चाळत असल्याचें समजून येतें आणि त्या 
अक्षरांचा मीं लाविलेला अथ खरा असल्याचें प्रत्येतर 
मिळते. असो. कार्तिकस्वामीला प्रिय असलेल्या 
देशांतच दिछीचाहि समावेश होतो. त्या नगरीच्या 
लीं त्याच्या माता कृत्तिकाच बसलेल्या आहेत 
याचा येथ उलेख केल्यावांचून राहवत नाहीं. 
ज्योतिपशास्त्रदृ््या रोहितक प्रदेशावर कृत्तिकांचें 
आधिपत्य चाळत असल्यामुळे हा विशिष्ट प्रदेश 
कातिकेय़ाला अत्यंत प्रिय असणं साहाजिक आहे 
देवपुत्र या पदवीचें मूळ 

कातिकस्वामीच्या रुधिरपुराची चर्चा संपवून आतां 
वरील “छोकांतील देवपुत्राकडे वळलें पाहिजे. भारताच्या 
प्राचीन इतिहासांत स्वतःला देवपुत्र म्हणवून घेणाऱ्या 
एकमेव कुप्राण घराण्याची मातृभूमि महाचीनच्या 
परिसरांत असल्यामुळें तेथील संस्कृति आणि महतच्त्वा- 
कांक्षा त्यांच्या हाडींमासीं खिळल्या होत्या. आपल्या 
घराण्याची देवपुत्र ही पदवीहि कुषाणांनीं चीनम धूनच 
आणली होती. या देवपुत्र पदवीचे ऐतिहासिक 
महत्त्व लक्षांत न आल्यामुळे आजपयत भारतीय 
विद्वान्‌ बाणासुराच्या शोधाप्रीत्यथ॑ इराकच्या यात्रा 
करीत आले आहेत. उदाहरणाथ, ' प्राचीन 
भारतीय साहित्यमैे पुरातन इराककी राजधानीयॉ 
( विज्ञाल-भारत, जून, १९५० ) या लेखांत श्री 
अमृत पंड्या लिहितात £ *' हरिवंदापुराणो ल्िस्वित 
णासुरकी र!जवानी होणितपूर या रुधिरपूर इराककी 
निनेवा ? हे. बाणासुर संभवतः असोरियन्‌ राज- 
वंशावळी का अश्बुर बानीपाल हे.? हा उव मी 
नागरी प्रचारिणी सभेच्या पत्रिकेवरून ( २००७ स॑ 
अंक २ ) घेतला आहे. मूळ ळेख मीं पाहिलेला नाहीं, 


१५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ह ७४ 
क्ट कमच्ण 


नवभारत 
ग्त्नर ७५ न क्र 


“र अमृतमहोत्सवी, 


रू क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


या अवतरणावरून तरी वरील लेखांत खऱ्या ऐति- 
हासिक संशोधनापेक्षां आपल्या कहपनाशक्तीलाच 
श्री. पंड्यांनी अधिक वाव दिलेला दिसतो. संस्कृत 
वाड्य़यांतील असुरांसंब्रंधीं असा एक सामान्य नियम 
घाळून देतां येईल कीं, ज्या असुरांचा उल्लेख वेद- 
ब्राह्मणांतेन आढळतो, त्यांचें मूळ इराक-इराणांत 
शोधणे शहाणपणाचे असलें तरी पुराणांतून शंकराच्या 
वरानें मदोन्मत्त झालेळे जे नवीन असुर भेटतात, ते 
सारे वंशानें मोंगोलियन्‌ अथवा कोलेरियन्‌ असण्याचा 
आणि, त्यांचें वसतिस्थान भारताब्राहेर असल्यास, तें 
चीनच्या परिसरांत असण्याचा संभव अधिक. हिमा- 
लयनिवासी शंकराचा हिमालयाच्या उत्तरेकडील 
मोंगोलियन्‌ वंशाद्रीं असलेला निकटचा संबंध आज- 
पर्यंत आपल्या इतिहाससंद्योधकांच्या ध्यानांत कां 
आला नाहीं, मला कळत नाहीं. फार काय, शंकराच्या 
* जटा? सुद्धां मोंगलच आहेत, वाब्रर बादशहाचा 
मावसभाऊ मिर्झा हैदर याने लिहिलेल्या मोंगलांच्या 
इतिहासावरून असे कळतें कीं हिमालयाच्या उत्तोरे- 
कडील चिनी तुर्कस्थानांतील मोंगलांना आणि त्यांच्या 
देशाळाहि जटा म्हणत असत. महाभारताच्या 
आरण्यकपर्वात बबद्रिकाश्रमाजवळ पांडवांना आणि 
द्रौपदीला जटासुरानें पळवून नेण्याचा प्रयत्न केल्याचें 
एक आख्यानहि आहे. त्यावरून मिर्झा हैदरच्या 
ग्रंथांतीळ “ जटा? अगदीं वरद्रिकाश्रमापर्यंत पसरले 
होते हें कळून येते. आणि मग गंगावतरणाच्या प्रसगीं 
शेकरानें गंगेला कोणत्या जटांमध्ये गुरफटून टाकलें, 
किंबा दक्षयश्ञविध्वेसनाच्या प्रसगीं शेकराने कोणत्या 
जटा आपटून वीरभद्राला निर्माण केळे याचा स्वाभा- 
विक रीतीने उलगडा होतो. हे स्वतःला जटा म्हणवि- 
णार मांगरळ वीरभद्राच्या काळीं हिंसक यजविरोधक 
होते आणि गोतम बुद्धाच्या काळीं अहिंसेचा अभ्रा 
पांघरळेळे यज्ञविरोधक बनळे इतकेंच काय ते ! वेल्टर 
हौमेल्टनच्या ' जिओग्रॅफिकळ, स्टॅटिस्टिकळ अँड 
हिस्टेरिकल डिस्क्रिप्रान ऑफ इंडिया ? या ग्रेथाच्या 
दुसर्‍या खंडांतील ६६८ पानावरील माहितीवरून असं 
समजते कीं, किरात, जरा, कीचक हीं सारीं नेपाळांतील 
सोंगोळियन्‌ टोळ्यांची नांवे आहेत. यांच्यापैकी 
किराताच्या ख्पानें दोकर अजुनाशीं लढला, पांडवांच्या 
काळीं कोचकांनीं मत्स्य देश कसा व्यापून टाकळा 


अनुक्रमणिका 


होता, हें सर्वांना माहीत आहेच. हे कीचक 'किपूचक?* 


या नांवाने अजून मध्य आशियांत राहतात. मिर्झा 
हेदरच्या ग्रंथावरून असें समजतें कीं “किपूचक' ही श्वेत 


4 क अ वर ण < ४७ क 
हूणांचीच एक संज्ञा आहे. या श्वेत हूणांपको भारतावर 


स्वारी करणारे तोरमाण आणि मिहिरगुळ राजे शिव- 
भक्त म्हणून ओळखले जातात. बुद्धाप्रमाणेंच शेकरहि 
यज्ञाचा आणि मदनाचा शत्रु मानला जात असल्याने 
मोंगोलियन्‌ समाजांत त्या उभयतांच्या उपासनांची 
स्वाभाविकपणेंच एक अदूभुत खिचडी बनली होती. 
डॉ. रघुवीर यांना त्यांच्या चीनच्या प्रवासांत बोद्धशौव 
पंथांच्या संमिश्रणाचा कसा साक्षात्कार झाला, हें 
त्यांनीं आपल्या “सरस्वतीविहारा'च्या ( कार्तिक शुक 
प्रतिपदा, सं. २०१२) एका अंकांत वर्णिळें आहे. 
फार काय, पोकंग राज'धानीच्या मध्यवस्तींत अजूनहि 
महाकालाचे पुरातन मंदिर अस्तित्वांत असल्याचें 
अनपेक्षित हृश्य त्यांना तिथें पहावयास मिळालें. या- 
वरून अशी मात्र कोणी कल्पना करूं नये कीं कोणा 
भारतीय सम्राटाला चीन जिंकण्याची इच्छा झाल्यामुळें 
त्यानें पेकिंगला आपले प्रचारक पाठवून महाकाल- 
मंदिराच्या निमित्ताने भारताच्या हितसंत्रंधी लोकांचे 
तिर्थे एक केंद्र निर्माण करून ठेविलें होतें ! त्याच्या 
उलट, कुषाणमोंगलांच्या भारतावरील आक्रमणाला 
विशाल स्वरूप प्रास होण्यापूर्वीच त्यांच्या पक्षाला 
मिळालेल्या सनातन धर्माच्या शत्रूनीं आपल्या देशांत 
मोंगलांच्या एकजटा, महाचीनतारा, उग्रतारा महा- 
नीलसरस्वती - इत्यादि देवतांची आयात करून त्यांच्या 
आक्रमणाची भूमिका सिद्ध करून ठेविली होती. एक- 
जटा देवीची उपासना तर स्वतः आरयनागार्जुनपादांनीं 
भोट देद्यांतून उद्धार करून (' आर्यनागाजुनपादे: 
मोटेपु उद्‌धृतम्‌ ? ) आणली होती, असा स्पष्ट उछेख 
सांपडतो. या साऱ्या चिनी देवतांच्या प्रचारामागील 
भूमिका काय होती, हें के. महामहोपाध्याय हरप्रसाद- 
शास्त्री यांनीं कुव्जिकातंत्रांतील म्हणजे खुजा मोंगोलि- 
यन्‌ लोकांसाठी लिहिलेल्या एका तंत्रांतीळ ' गच्छ त्व 
भारते बघे अधिकाराय सर्वतः । पीठोपपीठस्थानेपु कुरु 
सृष्टिमनकधा ' हा छोक उद्धृत करून स्प दाखवून 
दिळे आहे, या वचनावरून तांत्रिकांचीं महापीठे म्हणज 
भारतशात्रूंची कद्र होतीं, हें रहस्य अगदीं स्फुटरहस्य 
झाळ आहे. कनिष्काने जाळंधर देशा व्यापण्यापूर्वाच 


१६ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


॥ी ७५ प >) 
गह“ (अमृतमहोत्सवी 4७ 
(20. वर्ष 2 
*री रेषा, “१ 
*-/ ४4५. % 

अधू. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


देवपुत्र कनिष्काचा पुराणोक्त इतिहास 


जालंधर हें तांत्रिकांचे महापीठ आणि योगिनीगण- 
सेवित असें देशद्रोह्यांचें एक प्रमुसत केंद्र बनलें होतं, 
हें पद्मपुराणांतील वर उतरून घेतलेल्या -छोकांवरून 
स्पर्ट झाळेंच आहे. या साऱ्या गोष्टी लक्षांत घेतल्या म्हणजे 
श्री. अमृत पंड्यासारख्या अभ्यासकांना सहज कळून 
येईल कीं, हरिवंशादि पुराणांतून बाणाला असुर म्हटलें 
असलें तरी त्याच्या राजधानीच्या शोधासाठी इराकला 
जाण्याची फारशी आवदयकता नाहीं. बाणासुराच्या 
राजधानींत पीतवर्णाचे प्राबल्य होते, ही गोष्ट हरिवंश- 
कारांनी अगत्यपूर्वक सांगितली आहे. बाणासुराच्या 
राजधानीला पोंचल्यावर बलरामाला 'चोंहीकडे निस्तेज 
ही पिवळी छटा फेलावळी ' असल्यानें विचित्र हृदय 
दिस लागलें, तेव्हां त्याने कृष्णाला विचारलें: * संवे 
कनकवर्णाभाः सव्रत्ताः स्म न संशय: | किमिदं ब्रहि 
नस्तत्व किं मेरोः पावंगा वयम्‌ || ! म्हणजे “आम्हां सवी- 
वर पिवळी छटा दिसू लागली आहे, तर आपण मेरू 
पर्वतासन्निध आलों आहोंत कीं काय? ” तेव्हां कृष्णा- 
ने उत्तर दिलें कीं आपण बाणासुराच्या नगरीसन्निध 
आलो असल्यानें असला भास होऊं लागला आहे. 
त्याचप्रमाणें पावसाळ्याचे चार मास लोटल्यानंतर 
अनिरुद्ध बाणाच्या अटकेंत असल्याची वार्ता कृष्णाला 
कळली आणि त्यानंतर तो श्ोणितपुरावर चाळून गेला, 
या भागवतांतीळ माहितीवरूनहि बाणाची राजधानी 
भारतीय आर्याच्या नेहमीच्या युद्धक्षेत्रांत असल्याचें 
अनुमान निघते. कृष्ण जेव्हां बाणासुराला मारायला 
सिद्ध झाला, तेव्हां ( “'तन्माता कोटरा नाम नयना मुक्त- 
शिरोरुहा । पुरो5वतस्थे कुष्णस्य पुत्रप्राणरिरक्षया ' ) 
बाणासुराची माता कोटरा ही पुत्राचा प्राण वांचविण्या- 
करितां विवस्न होऊन कृष्णापुढें उभी राहिली, या 
भागवतांतीळ वचनावरून वाणाची माताहि भारतीय 
असल्याचें कळून येते. कारण मोंगळ लोक चित्रळ 
आणि त्याच्या शेजारचा काफिरिस्यान या प्रदेशांना 
कटोर ही संज्ञा लावीत असत, असें बाबर बादशहाच्या 
आत्मचरित्रावरून आणि इतर अनेक ग्रंथांवरून 
समजते. अल्बिरुणीनें तर कनिष्काच्या घराण्याळाच 
कटोर घराणें म्हटळें आहे. याचें कारण असं दिसते काँ 
कुष्राण साम्राज्य प्रस्थापित होण्यापूवी युएची टोळी- 
च्या पांच शाखांची जीं पांच निरनिराळीं लहान 
लहान राज्यें होतीं, त्यांत कनिष्काच्या कुषाण ज्ञाखेचें 
राज्य चित्रळ आणि काफिरिस्थान याच प्रदेशांत होतं 


राणी अनोपम्या व त्रिपुरनाश 

ह्रिवंदा आणि पद्म या पुराणांनीं बाणासुराला 
अनुक्रमे शोणितपूर आणि जालेघर येथील राजा म्हटल 
असलें तरी मत्स्यपुराणकारांनीं त्याला ' त्रि'पुरांचें 
आधिपत्य अपेण केळे आहे. कारण बाणासुर कनिष्काची 
एक राजधानी चीनच्या सीमेवरील मोंगोलियन्‌ 
वस्तीच्या भागांत होती, दुसरी मध्य आदियांत आणि 
तिसरी भारतांतील त्रिगतांच्या प्रांतांत होती. या 
शेवटच्या राजधानीला अनुलक्षूनच मत्स्यपुराणकारांनीं 
नेहमीचें परंपरागत त्रिपुरासुराचें आख्यान अन्यत्र 
वणिळें असूनहि बाणासुराळा ' त्रि'पुरांचा अधिपति 
बनविले आहे. या पुराणाच्या १८७ व्या अध्यायांत 
नमदातीरनिवासी महेश्वरालळा क्रण्रि सांगतात : 
*: अतिवीर्या महाधोरो दानवो वलदर्पितः । बाणो 
नामेति विख्यातो यस्य वै त्रिपुर महत्‌ | गगने सततं 
दिव्य भ्रमते तेन तेजसा | ततो भीता विरूपाक्ष त्वामेव 
शरणं गता; || ” म्हणजे त्रिपुरांचा अधिपति जो वाण, 
त्याच्यापासून या नर्मदातीरनिवासी मुनींना भय उत्पन्न 
झालें होतें. ' आश्वास्य स तु तान्‌ सर्वांन्‌ नमंदातटमा- 
श्रितः । चिंतयामास देवेशास्तदर्धं प्रति मानद ॥? 
तेव्हां त्या सार्‍या क्रपींना आश्वासन देऊन 
नमंदातीरनिवासी देवेद्यानें वाणाचा कांटा 
कसा काढावा याचा विचार आरंभिला. दककुपाणांचें 
आक्रमण भारतावर चाळूं असतांना भारतीय शैवांचें 
केंद्रस्थान कैळासमानसक्षेत्रांपासून ढळून नर्मदातीरावरीळ 
दऱ्याखोऱ्यांत आलें होते, ही ऐतिहासिक दृष्ट्या 
अतिशय महत्त्वाची घटना आहे. ' गणेदापुराणां तहि 
दांकराने केलासाचा त्याग करून दक्षिणेतील त्रिसंध्या 
क्षेत्राचा आश्रय केल्याचा उल्लेव आढळतो. तोहि या 
ठाककुपाणांच्या आक्रमणालाच अनुलक्षून आहे. 
उत्तरेतील सनातनी रोवांनीं या काळीं नर्मदातीरीं 
आश्रय घेण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तिथें त्यांना 
दक्षिणापथांतील शोवपंथी शालिवाहन राजांचा 
आधार लाभत होता. “ गाथासस्तदाती'त म्हटलेच 
आहे * आपन्नाने कुलानि द्वावेवे जानीत उनतिं 
नेतुम्‌ । गोर्या हृदयदयितो5थवा ज्ालिवाहननरेन्द्रः | ? 
शाकांच्या आक्रमणाने आपन्नविपन्न झालेल्या शालि- 
वाहनकुलाचा गोतमीपुत्रानें पुनरुद्धार केल्यानंतर ही 
गाथा रचली गेली आहे, हें उघड आहि. असो. 


न, भा. ३ १७ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


कि स्त । 
क्त १ ७५ 9 >१९ 
चि अमृतमहोत्सवी, ् 
चं अमृतमहोत्सवी 4७ 
र्ग् प वर्ष 2 
*₹) पतात क 


|) डर $$ हर क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


क्रघींचें गाऱ्हाणे ऐकून देवानें नारदाला बोलावून त्याला 
आज्ञा केळी : “ गच्छ नारद तंत्रेव यंत्रेतत्‌ त्रिपुर 
महत्‌ । बाणस्य दानवेंद्रस्य शीघ्र गत्वा च तत्कुरु ॥ 
ता भवेदेवतास्तत्र स्त्रियश्राप्सरसां समा: । तासां वै 
तेजसा विप्र भ्रमते त्रिपुर दिवि ॥ तत्र गत्वा तु विप्रेंद्र 
मतिमन्यां प्रचोदय । देवस्य वचनं श्रत्वा मुनिस्त्वरित- 
विक्रम: ॥ स्त्रीणां हृदयनाशाय प्रविष्स्तत्पुरं प्रति) ” 
म्हणजे बाणासुराच्या नगरींतील स्त्रियांची मति 
अन्यत्र प्रचलित केल्यावांचून त्याचा पराजय करतां 
येणार नाहीं, असें ओळखून शंकराने नारदाला त्या 
कामगिरीवर पाठविलें. हा कानमंत्र घेऊन त्रिपुर- 
नगरीला गेलेल्या नारदाने बाणासुराची पत्नी अनो- 
पम्या हिची भेट येऊन तिला त्रतवेकल्यांच्या नादीं 
ठावळें आणि आपलीच भक्ति करण्याचा उपदेश 
केला. '* एवं तासां मनो हृत्वा सवोसां तु पतित्रतात्‌ । 
जगाम भरतश्रेष्ठ स्वकीयं स्थानकं पुनः ॥ ” नारदा- 
च्या या अगदींच किरकोळ कामगिरीमुळे अनोपम्ये- 
च्या पातित्रत्याचा भंग कसा झाला, हे आमच्या 
अर्वाचीन वाचकांना समजणे अवघड आहे. तरीसुद्धा 
५ [९ 1017 00 011४ ७710 8182 107 ७.१ 
11) 11111 ) या मिल्टनच्या ' नष्टनंदनां'तील ओळीचे 
स्वारस्य त्यांना समजलें असलें, तर 'मत्स्यपुराणःकाराच्या 
म्हणण्याचा आदायहि त्यांना कळूं शकेल. इतकेच 
नव्हें तर अनोपम्येची जी थोडीफार माहिती 
उपल्ध आहे, तिच्याशी मत्स्यपुराणांतील आख्यान 
अत्येत सुसंगत आहे. आपल्या अनुपस्थितीत आपली 
पत्नी परपुरुषाच्या नादों लागली असल्याची रोका 
जरी सेनिकाला आली तरी तो अघाडीवर लढण्याला 
सर्वस्वी निरुपयोगी होतो, असं आधुनिक मानस. 
शास्त्रज्ञांच्याहि आतां अनुभवाला आले आहे. या 
मानसद्वास्त्रांतीळ अनुभवाचा विस्तार पद्मपुराणकारांनीं 
जालेंधरपत्नी वृंदा हिच्या आख्यानांत केला आहे. 
पण नुसत्या परपुरुषाच्या चिंतनानेंच नव्हें तर परात्पर 
पुरुषाच्या चिंतनानेंहि स्त्रीच्या पातित्रत्यालळा बाधा 
पोचते, असे मिल्टनप्रमाणेंचे मत्स्यपुराणकारांचेहि 
मत होतें. असो. नारदाच्या उपद्ञाने अनोपम्या 
आणि तिच्या सख्या यांची मति चळल्यानंतर 
ठांकरानें आतां. पुन्ह! त्रिपुरांतक होण्याचा समद्र 
सल्षिय आला असें ओळखून त्या नगरीवर बाण 
सोडला, त्या बाणाने आपली तोीनहि पुरे जळू 
छागलेळीं पाहून बाणासुर दांकराला शरण गेला, तेव्हां 


देबानें कृपा करून त्याचे आणि त्याच्या तीन पुरांपैकीं 
एकाचे संरक्षण केळे, असे मत्स्यपुराणांत सांगितलें आहे. 
हैं आख्यान अर्थात्‌ कुघ्राणकुळाच्या इतिहासावरच 
आधारलेले आहे. या कुप्ाणांची मूळची टोळी जी 
युएची ती महार्‍चीनच्या स्वोतान प्रांतांत नांदत असतांना 
तिचे हूणांशीं वैर झाळें होतें. त्या हू्णांनीं एका युद्धांत 
युएची कुळाच्या खोतान आणि मध्य आशिया या देशां- 
तील राजघान्यांचा संपूर्ण विध्वंस केला. तेव्हां कांहीं 
काळ त्यांना भारतावांचून अन्यत्र आधार उरला नव्हता. 
या घटनेप्रमाणेच बाणासुराची पत्नी अनोपम्या हिचे 
नांव एतिहासिक असावे, असें वाटतें. ' सवेतथागताधि- 
छानवुद्धक्षत्रसंदर्शनव्यूहूम्‌ ? नांवाच्या एका सुप्रसिद्ध 
महायानसूत्रांत अनोपमा महायक्षिगीला प्रास झालेला 
मंत्र आणि तो मंत्र साध्य करून घेण्याकरितां 
तथागताची आराधना करण्याचा तिने वर्णिलेला 
विधि सविस्तर सांगितला आहि. ( इंडियन 
हिस्टॉरिकल कार्टलीं, वर्ष नववे, पान ५७५). या 
अनोपमेच्या महायक्षिणी या नांवावरून ती यक्षांची 
राणी होती, हें उघड आहे. कुषाण घराण्याची जननी 
असलेल्या ज्या चिनी टोळीला तिच्या इंग्रजी अक्षर- 
वाटिकेवरून आपण युएची अशी संश्रा देतो, तिलाच 
बौद्ध इतिहासकार यक्ष ? म्हणत असत. 'मंजुश्रीमूल- 
कल्प'कारांनीं कनिष्काच्या पूर्वजांना यक्षराजेच म्हटलें 
आहे. या यक्षघराण्यांतीलच एक राणी अनोपमा 
महायक्षिणी असली पाहिजे, हें तिच्या महा या 
विशेषणावरून उघड आहे आणि तिचा उललेख 
वाद्धांच्या महायानसूत्रांतून नवीन उपासनेच्या 
निमित्तानं येत असल्यानं एकतर ती कनिष्ककालीन 
असावी, नाहींतर तदुत्तरकालीन असावी, असे अनु- 
मान काढण अपरिहार्य होतं. महायानसूत्रांतून अनोपमा 
क, उपल्ब्ध होणाऱ्या माहितीत मत्स्य- 
राणांतील हि्‌ र - 
र भजकयी करक ह जर हर ऱ् क 
गाल चती ५016 त म्हणावें लागते. कनिष्क 
प्रभावाला बळी पडला अ तता 
ड सावा. कनिष्काची राजधानी 


11. तच 
जाळेथर हे बोडयोगिनींचे महापीठ होते हें वर आलेच 
आह, 


शट 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


(कि 

51 स्त र्व 

कद १ ७५ 3०९ 

न्ट< इअपृतमहोत्सवी | >के७ 

५ ळे १) 

(रक. वर्ष 02 

* | दतत 

|) क क 
अयन 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


ध्ययुगाचा अस्त आणि पुनरुज्जीवनाच्या नवीन 
युगाची सुरुवात ज्या निवडक, प्रमुख युरोपीय 
विचारवंतांच्या प्रयत्नांनी घडून आली, त्यांपेक्री इरॅस्मस्‌ 
(१४६६-१५२६) हा एक प्रमुख होय. या रॉटरडेमच्या 
विद्वान्‌ परमतसहिष्णुतेचा आणि विवेकशीलतेचा 
प्रचार करणाऱ्या युगपुरुप्राचें ऐतिहासिक महत्त्व 
दिवसेंदिवस अधिकच वाहूं लागलेळें आहे. स्टीफन्‌ 
इवाइग सारख्या प्रथितयद्य चरित्रकारानें असहिष्णु 
घर्मध्रत्तीवर निश्चयात्मक परंतु सूक्ष्म चिमटे घेणाऱ्या 
ब नवविचारांची प्रेरणा देऊन आधुनिक युरोपच्या 
घैचारिक उत्थापनाची सुरुवात करून देणाऱ्या या 
पंडितांचे अत्यंत मार्भेक, प्रमाबी असें दु्शन एका 
चरित्राने घडविलेळें आहे. याखेरीज ज्यांना ज्यांना 
म्हणून मानवतावादी दइृष्टिकोनाबद्दल आस्था किंवा 
आकर्षेण वाटते त्यांनी मानवतावादाचा मागोवा 
घ्यावयाचे ठरविल्यास त्यांना जगाच्या आधुनिक 
इतिहासांत या युरोपीय पंडिताची दखल घ्यावीच लागेल, 
मामि अश्शी इरॅस्मसूळा नव्हती, असें म्ह्टले 
तरी चालेल. त्याची जन्मतारीखहि अनिश्चितच 

आहे, परंतु १९४६६ च्या सुमारास तो जन्माला आला 
असावा असें म्हणतां येईल, इंग्लंडमधील मागील 
दातकांतील एका कादंबरीकारानें आपल्या प्रसिद्ध 
कादवरीमध्ये इरॅस्मसूचा जन्म, त्या कादंबरीतील नायक 
व नायिका यांच्यापासून झाळा असल्याचें दाखविलें आहे, 
पण त्यांत काल्पनिकताच अधिक आहे. तो अनोरस 
मुलगा होता खरा, परंतु तरीहि त्याचे पालक लवकर 
वारल्यामुळें या दासी पुत्राचे मरणपोषण धर्मंगुरूंच्या 
देखरेखीखाली होऊं लागलें. शेवटपर्यंत इरॅस्मस्‌ हा 
धमातील ढोंगीपणावद्दल, असहिष्णुव्रृत्ती बद्दल, अनी ति- 
मयतेब्रदृढ आणि अंधश्रद्धेबद्दळ ओरखडे निघावेत 
असे लेखन करीत असला, तरी चचंचा सेवक म्हणूनच 
राहिला होता. फक्त पाद्रयाचा विशिष्ट पोशास्व्र अंगा- 
वर चढविला जाण्याची सक्ति खुबीने त्यानें 


१७ 


अनुक्रमणिका 


प्रा. मु. गो. देशपांडे 


विश्वमानव इरॅस्मस्‌ 


टाळली, आणि अश्शा रीतीनें खुद्द 'मंसंस्थेमध्यें 
त्यानें भरपूर आचार-व-विचार-स्वातंतरय अनुभ विले, 
त्यानें जवळजवळ सर्व युरोपभर प्रवास केला म्हटले 
तरी चालेल, आपल्या आश्रयदात्यांचे मन वळवून 
पारेससारख्या विद्यापीठामधून अभ्यास करण्याची 
संधि त्यांने प्राप्त करून घेतली. त्यावेळच्या वसति- 
ग्रहांतील वातावरण त्याला अप्रिय वाटले आणि ढेकूण 
व पिसवा यांच्या उच्छादामुळें रात्रीची झोंप ब्रिघडते, 
अशा तक्रारी त्याने पत्रांतून केल्या असल्या तरी विचयेची 
उपासना त्यानें अब्यमिचारीपर्णे कली, त्या वेळच्या 
शिरस्त्याप्रमाणे त्यांने आश्रय मागणारी पत्रें किती- 
तरी लिहिळेलळीं आहेत. या पत्रांमुळे इरॅस्मसूच्या अंगीं 
कणखरपणा कमी होता असे भासतें. परंतु त्याने स्वतः- 
चा लिलांव होऊं दिला नाहीं, हें आपण ध्यानीं ठेवलें 
पाहिजे. त्यानें आपलें स्वातंञर्य कधींहि गमावले नाहीं, 
म्हणूनच तर हॉलंड, इंग्लंड, जर्मनी, इटली व स्वित्झ- 
&ड असा एका देद्यांतून दुसरीकडे त्याला आपला तळ 
हळवावा लागला. वेगवेगळ्या विद्यापीठांची 
प्राध्यापकीव कामाची विनंति त्याला त्याच्या आंतरराष्ट्रीय 
कीतींमुळें त्याच्याकडे सहज चाळून आली असती, 
परंतु असें स्वतःला बांधून घ्यावें हें त्याला बरें वाटले 
नाहीं. इंग्लंडमध्यें इरस्मस्‌ आला तो १४९९ या वर्षी. 
इंग्लंडलळाच आल्यामुळें त्याला मतस्वातंत्र्य पूर्णपणे 
प्रगट करतां आले, आणि इंग्लंडमधील कांहीं 
समन्मित्रांची व त्याची गांठ पडून मानवतावादी 
वृत्तीच्या घर्मप्रवण विद्वानांचा एक संघ स्थापन होऊं 
शाकला. इंग्लंडांत इंरॅस्मसू आला आणि त्याच्या 
अंगांतीळ मध्ययुगीनपणा अजिब्रात लोपला असें 
म्हटलें तरी चाळेल. इंग्लंडकडे तो आकर्षिला, याचे 
कारण जिथें जिथें संस्कृतीची, विचेची आणि शास्त्राची 
जोपासना होत होती, अश्या ठिकाणीं जाणें हा 
त्याचा मनोधर्मच होता. परंतु तो थोडासा पुस्तकी 
पंडितच म्हणावा लागेळ, कारण संगीताची व चित्रर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


यि 


| नवभारत टेके ! ( 
नज न ७५ 0803. 


न्ट< अमृतमहोत्सवी र 


१” 
ष्€ ऱ्क, वर्ष 
'् ् दशा 


* कूक 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


कलेची त्याला माहितीहि नव्हती आणि मातव्वरीदेखीळ 
वाटत नवहती. ज्या ज्या देशांतून त्याने प्रवास केला 
तेथल्या ग्रंथालयाशीं तो समरस झाला, पण तेथल्या 
लोकांशीं अथवा चालीरीतींश्ीं तो तितकासा समरस 
होऊं शकला नाहीं. तसें पहिले तर व्हॉल्टेअर किंवा 
लेसिंग यांचें वैचारिक स्वातंत्र्य किंवा पास्कळ किंवा 
ल्यूथरची आध्यात्मिक बंडखोरी आणि हादरे देणारी 
शक्ति ही त्याच्या अंगीं नव्हती. इरॅस्मसूच्या ळेखना- 
मध्ये विद्वत्ता आणि मार्मिक विनोद यांचें मिश्रण 
अधिक आहि. विनोदाच्या झालरीमुळे त्याच्या लेखनाचा 
कांटेरोपणा चटकन्‌ उमगतां येण्याजोगा नव्हता. पण 
कांहीं वेळां त्याला अतिदाय बलाढ्य अशा प्रतिस्पर्ध्याशीं 
खंबोरपणे झगडाहि करावा लागळा आहे. आणि 
म्हणूनच मानवतावादी विचारांचें प्रवर्तन करणाऱ्या या 
युगपुरुषाची महती असामान्य आहे. 

त्याच्या स्वतःच्या काळामध्य त्याला फार मोठा 
बहुमान लाभळा असल्याचे अनेक दाखले आहेत. 
त्याचीं तेळचित्रे अनेक प्रसिद्ध चित्रकारांनी रंगविली 
आहेत; इतकेच नाहीं तर या ' विश्वमानवाःचे तैलचित्र 
रंगविण्याची संधि मिळणें हा त्या त्या चित्रकारांचा 
बहुमान समजला जात होता. इरर्मसूचीं जीं चित्रे 
उपल्ध आहेत तीं त्यानें ज्या एका लेग्वन-शास्त्रावर 
भर दिला, तें सूचित करणारीं आणि तें सन्निध अस- 
ठेळों अश्ली आहेत. कुणी त्याच्या शेजारीं एक पुस्तक 
असडेळें दाखविलें आहे, कुणी असंख्य पुस्तकें 
दाखविळीं आहेत, कुणी तो ग्रंथलेखन करीत असलेला 
दाखविला आहे, कुणी तो डाव्या हातांत दोत आणि 
उजव्या हातांत टांक घरून लिहीत असतांना 
दाखविला आहे- आणि या सर्वातून एकच ध्वनित 
होत आहे कीं, नवविचारांचा प्रसार अविरतपणे 
करीत रहाणे हें अमोघ शास्त्र इरॅस्मसूळा अस्संत प्रिय 
होतें. तसें पाहिळें तर हा माणूस उसळत्या रक्ताचा 
असावा अस कधीं दिसत नाहीं. त्याचे पातळ ओठ, 
बांकदार नाक, हिरूया धमन्या दिसणारे हात लहानसर 
आणि जवळजवळ झांकळेळे डोळे यांकडे पाहिलें 
तर त्यानं कधी मोठी घोडदोड केळी असेल 
किंवा मदुंमकी गाजबिळी असेल ह गराक्यच वाटत 
नाहीं. 1 एक खोळ विचार करणारा, एकाकीपणाचें 
जीवन कंठीत असणारा, विचेशींच ज्याचें लय़ झाळे 


२० 


अनुक्रमणिका 


आहे असा ब्रह्मचारी कांहीं नवीन विचार ओठ घट्ट 
दावून घरून, धिमेपणानें कागदावर उतरबीत आहे, 
असा ठसा उमटल्याशिवाय रहात नाहीं. सर्वसामान्य, 
अगदीं यथातथाच प्रकृति असलेल्या माणसाप्रमाणे 
तो थंडीच्या दिवसाबद्दलळहि तक्रार करी, उप्म्यानें 
जिकीरीला येई किंवा दोभर मेलावर लांब्र कुठे प्लेगाची 
सांथ असली तरी घात्ररून जाऊन तेथून पळ काढी 
किंवा अंगावर कुठें थोडीशी पुटकुळी उठली तरी 
बैचेन होई. असा तो होता खरा. म्हणूनच वीरपुरुषाला 
साजेसे वतन त्याच्या हांतून घडेळ असे भासलें नसते. 
पण त्याची काम करण्याची शक्ति मात्र जबरदस्त होती. 
दवरत्मतूची विक्षण प्रसिद्ध अशीं पुस्तकें थोडीं 
आहेत. त्यांपैकीं * इन्‌ प्रेन ऑफ्‌ फॉली * या 
पुस्तकाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. * इन्‌ प्रेजू 
ऑफ्‌ फॉली ' हें उपहासात्मक असें पुस्तक असल्याने 
त्यांतीळ विनोदमिश्रित टीका अतिदाय झोंबणारी 
आहे. पुस्तकाची कल्पना अश्नी आहे कीं, राणी 
मंदमति हिनें प्राथ्यापकीय प्रावरण अंगावर घेऊन, 
आणि डोक्याबर विवूपकाची टोपी घाळून, स्वतःच्या 
स्तुतीला प्रारंम केलेला आहे. तिच्या मदतनीस अशा 
दोन दासी म्हणजे खुषमस्करी आणि आत्मछाघा. 
राणी म्हणते : '* माझ्याबांचून जीवन अशक्य आहे. 
प्रजा राजनिष्ठ राहणार नाहीं, चाकर धन्याला मानणार 
नाहीं, मुलगा गुरूचे ऐकणार नाहीं, बायको नवऱ्याचे 
मानणार नाहीं. थोडक्यांत म्हणजे एकमेकांनी एकमेकांना 
फसविळें नाहीं तर एकमेकांचा सहवास सुसह्य करून 
घेऊन जीवन जगणे अशक्यच होईल. या फसवणुकीचा 
प्रकार कांहीं वेळां खुप्रमस्करीपणाचा असेल, कांहीं 
वेळां शरण गेल्याच्या देखाव्याचा असेल, पण जो तो 
ज्ञी धडपड करीत असतो तिच्यामागे कांहींतरी पखर 
पणा असल्याखेरीज ती धडपड होणार नाहीं. व्यापारी 
जो धंदा करतो, त्याचें कारण पेश्ाची किंमत त्याला 
बाजी क्षा जास्त वाटते म्हणून, कवि कांहीं खरडतो, 
नाचे कारण आपण अमर होणार असे त्याला वाटते 
म्हणून, योद्धा घेथ दाखवितो, याचें कारण मोठेपणाची 
सवभ तो उराशी बाळगतो म्हणून, बास्तविक कोठेंहि 
7110100 
“१ 'नलचून पळ काढीळ, पण तसें घडत नाहीं. 
तचे कारण मी राणी मंदुमति प्रसयेकाच्या डोळ्यावर 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


, स्त 
कद १ ७५ 3०९ 
चि अमृतमहोत्सवी, ् 
चं संतती: 4७ 
"स वर्ष 3:26 
र्ष“ स्का रि क 
ड्‌ व्शतातफ्रिर | 


|) डर $$ हर क 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


विश्वमानव इरॅस्मस्‌ 


झांपड घाळून त्याला जितके आविवेकीपणानें जगतां 
येईल, आणि आपल्याच भावनांतिरेकांत वाहून जाता 
येईळ अर्से वागावयास शिकविते. माणसें घुंद होऊन 
वागतात, आणि म्हणनच जीवनांत जी एक लञ्ञत 
निर्माण होते ती ओरच असते ! जो विकारवश होत 
नाहीं, त्या माणसाच्या आयुष्यांत काय राम आहे £ 
माझ्या मताने तर जे लोक विचारांच! स्पष्टपणा, दृष्टीची 
पूर्वग्रहरहितता, सरळपणा प्रामाणिकपणा यांची 
तरफदारी करतात ते अगदींच मूख आहेत! कारण या 
गुणांमुळे कडवटयणाच वाढलेला दिसून येतो. म्हणून 
विवेकरहितता हीच जीवनाची गुरुकिळी आहे. ” हे 
उपहासात्मक चित्रण दाखवितांना राणी मंदमतीने 
ज्यांच्या ज्यांच्याबद्दळ उद्गार काढळे आहेत त्यांत 
शब्दांचा कीस पाडणारे वकील, विश्व जणू काय आपल्या 
खिशांत आहे असे मानणारे तत्त्ववेत्ते, आपण उच्च- 
कळीन आहोत असा टंभा मिरविणारे, पेसा खाणारे 
युद्धपिपासू , जुन्या पद्धतीचे पढिक पंडित आणि 
लेखक, भावनेने वाहून जाणारी माणसें आणि प्रेमवीर 
यांचा समावेद्या होतो. यांमधून कोणत्याहि तऱ्हेचा 
मानवी आचरटपण।चा प्रकार सहसा सुटलेला नाहीं, 
वरून ही जरी थट्टा दिसली, तरी या पुस्तकाने समाजा- 
ला भयंकर ओरस्वडे काढले आहेत यांत शंका नाहीं, 
या पुस्तकांत जितकें इरॅस्मसू्चे विचार-सत्त्व उतरळें आहे, 
तितके त्याच्या दुसर्‍या पुस्तकांत उतरलेले दिसत नाहीं. 
हें पुस्तक अतिशय स्फोटक ठरून, त्यामुळेंच धर्म- 
सतांच्या सुधारणेचे दरवाजे मोकळे झाले. विदूषकाच्या 
टोपीखालीं भर्यकर टीका दडलेली लोकांच्या लक्षांत 
आली 

घर्मसधारणा करण्याच्या दृष्टीनें त्याने विघायक 
असे जें पस्तक लिहिले आहे तेंहि तितकेच महत्त्वाचे 
आहे. ते म्हणजे-' 0] ॥1811ए81 1९ 
0118181) 1111४1)? हें होय, एका वाक्यांत 
त्यांतीठ घमीधेषयक दृष्टिकोनाविषयीं सांगावयाचें 
झाल्यास असें म्हणतां येईल कीं, जिथे जिथे सत्य 
दिसेल तो खिश्चन धर्म होय, असे इरॅस्मसूचें मत होतें 
यामुळें साहजिकच ल्यूथर, डिविंगळी किंवा काल्व्हिन्‌ 
यांच्या अंगीं असलेला कडवेपणा आणि पंथाभिमान 
त्याला अस्वीकार्य वाटत होता. अमुक एक पंथ 
हाच खिश्चन धर्माला अभिप्रेत आहे किंबा अमुक 


पद्धतीचा, प्रार्थनामंदिरांत 
म्हणजेच काय तो खरा धर्म असें मानणें 
म्हणजे भिशक्षकशाही किंवा मध्ययुगीन पढिक 
पंडितांची अधिसत्ता अंधपणें चाळू ठेवणें होय, असें 
त्यांचें मत होतें. नवा धर्म खऱ्या अर्थानें अध्यात्मवादी 
आणि मानवतावादी विचारसरणीचा होता. फक्त 
धमगुरूंनींच लॅटिन भाषेत लिहिलेल्या धमग्रेथांचे 
वाचन करावें आणि सामान्य जनतेने त्यांच्या मुखांतूनच 
तें ऐकावे, शेतकऱ्याला किंवा विणक्रऱ्याला ते स्वतः 
वाचण्याचा हक असूं नये किंवा संधि लाभू नये, 
आणि त्याची वेगवेगळ्या भाषांत भाषांतेर होऊं नयेत, 
हे इरस्मसूला जुळमीपणारचे वाटलें. ज्या सामान्य 
जनांच्या कळवळ्याने मराठी संतांनीं संस्कृत भाषमधीळ 
आपले धर्मविचारांचें भांडार मराठी भाषिकांना मोकळे 
करून दिलें, तीच प्रेरणा आणि तोच कळवळा 
इरॅस्मस्‌ ब त्यांचे समक्रालळीन इतर मानवतावादी पंडित 
यांनीं दाखविला आहे. म्हणून खिस्ती धर्मे खऱ्या 
अर्थाने कोणता आहे, हें सांगणारं इरॅस्मसूचे 
हें पुस्तत जले मोलाचे आहे, तसेंच त्याने, 
बायत्रळचें वेगवेगळ्या प्रचलित भाषांतून भाषांतर 
होण्याच्या आधीं त्याची चुद्ध प्रत तयार होणें अवइय 
आहे आणि टीकेसह एक नवीन लटिन्‌ भाषांतर 
करणें अवदय आहे, हें जाणून असें लॅटिन भाषेतील 
भाषांतरदेस्रीळ छापून काढलें हेंहि महत्त्वाचें आहे, 
त्यानें मायभाषा वापरली नसली तरी त्याचा हा कळवळा 
कमी प्रतीचा ठरत नाहीं. इरॅस्मसूचे जे अत्यंत 
उलेवनीय असे तीन ग्रंथ ते हेच होत. 

इरॅस्मसूला ल्यूथरसारख्या बलाढ्य प्रतिस्पर्थ्याशीं झुंज 
द्यावी लागली, मार्टिन्‌ ल्यूथर एक मोठा आणि ज्वळंत 
घमसुधारक होता. शोतकऱ्याच्या कुळांत जन्मलेला 
असून तो दणकट, धडाडीचा आणि अमाप उत्साहाने 
भरलेला होता. त्याच्या शब्दांशब्दांतून वादळ आणि 
तुफान यांची प्रचीति येत होती. तो युयुत्सु होता. उलट 
इरॅस्मस्‌ त्या मानाने अगदींच कमकुवत भासणारा 
आणि थंड प्रकृतीचा होता. दोघांच्या मनःपिंडांमध्येहि 
विलक्षण वैधम्ये होतें. इरॅस्मसूचे मन सर्वसमावेशक 
होतें. तर ल्यूथरचें विश्व मर्यादित होतें. सात्र त्यांत 
त्याची सारी शक्ति एकवटलेली होती. इरॅस्मसूच्या 
शब्दांमुळे विद्वानांना विवेकश्ीळता प्राप्त होईल तर 


सांगितला जाणारा 


२९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ट्<« ह अमृतमहोत्सवी, ज्र >२७ 


9०% कर. वर्ष र 
कि १ 


रू क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


व्यूथरच्या गडगडाटांतून युद्धगजंना केल्याचा भास 
होईल, अश्या मनःप्रवत्तींचीं माणस एकाच थ्येयानें 
प्रेरित झालीं असलीं तरी, त्यांच्यांत संघर्ष आल्या- 
शिवाय रहात नाहीं. द्वेष किंवा सूडवुद्धि ही मानवता- 
वादी ख्विश्चनधर्माचा प्रसार करणाऱ्या इरॅस्मसूला विप- 
रीत वाटत होती. स्वभावानेंच तो शांततावादी होता. - 
एवढेंच नव्हें तर संशयी किंवा चिकित्सक वृत्तीने सर्व 
अद्धा| तपासून घ्याव्यात अशी त्याची वृत्ति होती. मग तो 
कसा अशा प्रतिस्पर्ध्याश्ीं लढत वसणार ? ल्यूथरच्या 
अतिरेकी आणि झेझावाती धर्मप्रचाराळा कांहींसा 
आळा असावा आणि योग्य त्या मर्यादेनें धर्मप्रसार 
वहावा अशी सूचना इरेस्मसूने करून पाहिली. 
ल्यूथर आणि इरेस्मस्‌ यांच्या भेटी किंवा पत्नव्यवहार 
फारस झाले नाहींत. परंतु ल्यूथरने सुरुवाती-सुरुवातीला 


त्याच्याविषयी जीं पत्रे इरव्मसूला लिहिलीं त्यांत 
इरस्मसविपयी प्रशांसापर 


उद्गार काढले आहेत. 
विशेषतः ल्यूथर जेव्हां अत्येत मोठ्या अडचणींत 
सांपडला होता, तेव्हां त्यानें इरेस्मसूला जै पत्र लिहिले 
आहे, त्यांत त्यानें स्वतःकडे कमीपणा घेऊन, इरॅस्मसूचा 
मोठेपणा बिनरात मान्य केळा आहे. परंतु त्यांचे 
संबंध फारसे निकटचे होऊं शकले नाहींत. इरस्मसचे 
म्हणणें असें होतें की, ल्यूथरनें भडका उडवून देतांनाहि 
कांहीं मर्यादा पाळाव्यात, एका वाजून तो ल्यूथरळा 
सोम्यपणा सुचवीत होता, तर दुसर्‍या बाजूला पोपचेहि 
मन वळविण्याचा त्याचा यत्न होता. पण जमनीमधल्या 
एका कोंपऱ्यांत उठणारे सुरुवातीचे गडगडाट पोपच्या 
कानीं गेळे नाहींत. 


याच वेळीं जर्मनींत एक मोठी राजकीय परिषद 
नोळविण्यांत आली होती. या ठिकागीं ल्यूथरच्या 
वंडाळीचा विचार होणार होता. ल्यूथर ज्या परगण्यां- 
तळा होता, त्या परगण्याचा एक सरंजामदार प्रतिनिधि 
परिषदेला जात असतां वाटेंत इरॅस्मसूला येऊन भेटला, 
या ल्यूथरप्रकरणीं कोणत्या बाजूनें मत द्यायचे या 
बाबतींत त्याळा सला हवा होता. मनांतून त्याला 
ल्यूथरने चाळबिळेली धर्मसुधारणा पसंत होती. पण 
परिषदेत जर राजाचे मत ल्यूथरच्या विरुद्ध असेल 
तरीसुद्धा ल्यूथरला पाठिंत्रा खावा काय, हा त्याच्या- 
पुढें प्रश्न होता ! तसें करायला ह्रकतहि नव्हती, 


34 


अनुक्रमणिका 


कारण लष्करी हष्ट्या राजा तर कमकुवतच होता. पण 
इतके करायचें तर या धर्मसुधारक ल्यूथरचा पाठीराखे- 
पणा करण्याएवढा ल्यूथर हा नवीन धार्मक सुधारणा 
घडवून आणणारा होता किंवा नाहीं हें त्याला 
समजून घ्यायला पाहिजे होतें. असतें मत ल्यूथर- 
विषयीं इरॅस्मसशिवाय कोण देऊं शकणार होता ? 
म्हणून वाटेंत मुद्दाम थांवून या सरंजामदारानें 
मध्यस्थामार्फत इरॅस्मसूचें मत अजमाविठें, पण स्पष्ट 
“ होय किंवा * नाहीं ? असें सांगून टाकण्याचे 
इरॅस्मसूच्या स्वभावांत नव्हते. शिवाय कोणतेहि उत्तर 
दिलें तरी त्यांत इरॅस्मसूला धोकाच दिसत होता. 
इ्रॅस्मसूच्या ' हो ' किंवा * ना? वरच ल्यूथरचें मवितव्य 
अवलंबून होतें. ५ नोव्हेंबर, १५२० हा तो निर्णायक 
दिवस होता. युगप्रेरणेला डावळूं नये असें दोन्ही 
वाजूनीं कांहीं विचार मांडून इरॅस्मसूने सूचित केल 
आणि या प्रश्नाची एवढी घिसाडघाई न करतां दोन्ही 
बाजूच्या मंडळीकडून तो चर्चिला जावा, असे त्याने 
सुचविले. ६ नोव्हेंबरला फ्रेट्टीकन ' इरॅस्मसूची पुस्तके 
एवढ्यांत जाळूं नका आणि चोकश्ी-समिति नेमा ? 
असे सांगितळें. ल्यूथर मात्र निर्भय होता. त्याने 
हसऱ्या दिवशीच्या सभेमध्ये छातीठोकपणे आपले. 
प्रतिपादन मांडळे, यावेळीं इरॅस्मस्‌ सभेस आला नाहीं. 
तो आपल्या अमभ्यासांतच निम्न होता. पण 
इतिहासांतल्या या अत्यंत निर्णायक क्षणीं गैरहजर 
राहिल्याने, इरॅस्मसनें खवतःला अत्यंत प्रिय असलेल्या 
सहिष्णुताप्रथान धर्माचा दी्घैकालपर्यंत घात केला ! 
आणि ल्यूथरचा प्रॅटेस्टंट कडवा मार्ग मात्र गिळक 
राहिला. पन्नाशींत आलेल्या इरस्मसूनें या पुढें स्वतःला 
केवळ पुस्तकांतच गाडून घेतले, त्यामुळें कांहीं लोक 
त्याला ल्यूथरच्या बाजूचे समजू लागळे, तर कांहीं लोक 
त्याला पोपच्या बाजूचे समजू लागळे. जिकडे तिकडे 
त्याच्याविरुद्ध निदर्शने होऊं लागलीं. त्याचें स्वास्थ्य 
अजिबात नाहीसे झालें. त्या ऐतिहासिक महत्त्वाच्या 
क्षणीं धेर्याने इरस्मस्ने कोणती तरी एक बाजू 
घेणे आवइयक होते. पण इतर सद्गुण असले तरी 
बदन हू त्याच्याजवळ नव्हते । 

_ साहजिकच सबंध गांव त्याचा देष करूं लागला. 
नंतर हा भटकणारा ब्रह्मचारी पंडित आपल्या मोजक्या 
वस्तू बरोबर घेऊन पुन्हां गांबोगांव हिंडूं लागला, या. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


_) ९ र र > 
ब पर्स > 


१ यो 
| 


शी ७५ ति>* 
५६५४ अमृतमहोत्सवी >१७ 


हिं 
9९: प्त वर्ष ९०% 
क क (2 ह 5०% ह क 
.. ८ प्ट> < र 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


विश्वमानव इरॅस्मस्‌ 


झगड्यापासून अलिप्त असलेल्या स्वित्झलंडमध्यें तो 
गेला. घासळ्‌ येथे कितीतरी वर्षे तों राहिला. इथें 
त्याला जसें पाहिज तसें वातावरण होतं. इथलीं त्याचीं 
आठ वर्षे हीं अत्युत्तम लेखनाची अशीं वर्षे म्हणतां 
येतील, इथेच प्रख्यात चित्रकार होळविन्‌ आणि सुद्रक 
फ्रोविनियस्‌ त्याला मेटळे. इरॅस्मस्‌ एक छापखान्यांत 
तरी असायचा, नाहींतर त्याच्या राहत्या घरीं झुम्‌ 
लफ्ट * टापा 111७ ? येथे तरी असायचा, 
वास्तविक इरॅस्मसने सुरू केळेलळा झगडा हा आज- 
तागायत चाळूंच आहे. कुठलाहि पक्ष न घेता स्वतंत्रपणें 
विचार मांडणारा माणूस समाजाला नकोसा झालेला 
आहे. माणसें आपल्या बाजूचीं तरी असलीं पाहिजेत, 
किंवा विरुद्ध तरी असलीं पाहिजेत, असा ठोकळ 
समज आज रूढ आहे. इरॅस्मसूच्या शक्तीविषवीं आणि 
प्रभावाविषयीं दोन्ही वाजूंना संशय नव्हता, आणि 
म्हणून आपापल्यापरीने दोन्हींकडूनहि त्याला पत्र येत 
होतीं कीं, या अत्यंत आणीबाणीच्या प्रसंगीं त्यानं 
पुढाकार घेऊन आपल्या बाजूचे समर्थन करावे | 
ल्यूथरच्या पक्षांतील - म्हणजेच धमंसुधारणावाद्यांची 
फार मोठी अपेक्षा होती कीं, ल्यूथरनं चाळविलला लढा 
पुढें इरॅस्मस्‌ चालवीळ! आणि पोपच्या ब्राजूनेंहि त्याच्या 
विनवण्या सारख्या चाळूच होत्या. पण त्याचा 
समन्वयवाद दोन्ही पक्षांना समजण्यासारखा नव्हता, 
निर्णायक असें कांहीं न लिहितां समन्वय सुचविणारीं 
पत्रे तो लिहीत राहिला. बहुतेकांना तो असें थोपवू 
शकला. पण घमे-सुधारणेला इंरॅस्मसूची नक्की मदत 
मिळावी याकरितां एका हुटेन नांवाच्या तरुणाने त्याचा 
पिच्छा पुरविळा. वास्तविक हुटेन हा त्याचा पूर्वीचा 
शिष्य होता, आणि त्यांचे संब्रंध अत्यंत जिव्हाळ्याचे 
होते. तरुण हुटेनला राजकीय जहालपणामुळे कोठेंहि 
थारा नव्हता. पू्यी कविता करणारा आणि आज 
राजकारणांत आवेशाने शिरलेला हा ल्यूथरचा अनुयायी 
असेळ तिथून शोधून काढावा आणि त्याला शिक्षा 
द्यावी असे हुटेनच्या बाबतींत हुकूम सुटे होते. 
हुटेन इंरॅस्मसूचाहि निस्मीम भक्त होता. पण इंरॅस्मसूने 
त्याला आश्रय दिला नाहीं. कारण कोणत्याहि बाजूला 
हिरीरीने पडायचें नाहीं, या इरॅस्मसूच्या वृत्तीला 
त्यामुळे बाध येणार होता. पण हें खरें कारण स्पष्ट न 
सांगतां इरॅस्मसर्ने ' मला मूतखडा झाला आहे, पोटूळा> 


२३ 


अनुक्रमणिका 


ची व्यथा आहे, ' अश्या स्वतःच्या हजारों संत्री 
सांगितल्या व हूटेनळा घरांत थारा दिला नाहीं. 
पूर्वी या तरुणाने जव्हां कविता केल्या होत्या, तेव्हां 
इरॅस्मस त्याला डोक्यावर घेऊन नाचला होता ! 
पण आज मात्र तो त्याला अगदीं नकोसा झाला होता! 
हूटननें अखेर तें गांव सोडून झ्ञूरिच्‌ येथे डिंवगलीचा 
आश्रय गांठला, आणि मरण्यापूर्वी इरॅस्मसच्या तत्त्व- 
च्युतीबद्दल आणि भीरतेवद्दळ कडकडून लिहिलें. पोकळ 
धर्मसुधारक म्हणवून घेण्यापेक्षा उघडउघड पोप'ा पाठी- 
राखा असें सरळ सरळ इरॅस्मसनें म्हणवून ध्यावे, अक्षी 
त्यानें इरॅस्मसची निर्भत्सना केली, पण त्याबरोवरच 'तें इरॅ- 
स्मसूला शक्‍य नाहीं, क!रण पूर्वीचा इरॅस्मस्‌ हा आमचा- 
च होता' हेहि त्याने म्हटले. या हळ्यामुळें मात्र इरॅस्मस्‌ 
थोडा डगमगला, यांत कांहीं दका नाहीं, हुटेनच्या 
या हछ्याला उत्तर म्हणून त्याने लांबलचक प्रत्युत्तर 
दिलें. त्या उत्तरांतच त्याची व्यक्तिवादी विचारसरणी 
उत्तम रीतीने प्रकट झाली आहे. तो म्हणतो $ ' मी 
स्वातंत्र्याचा भोक्ता असून मला कुठल्याहि पक्षाची 
तरफदारी करतां येणार नाहीं, किंवा पक्षाशी अंघ- 
निष्ठा दाखवितां येणार नाहीं. ' अशा रीतीनें इरॅस्मस- 
ला उत्तर देणें भागच पडलें व ल्यूथरचा आणि त्याचा 
सामना सुरूं झाला. 

हा झगडा म्हणजे श्रद्धा, अनुयायित्व यांविरुद्ध विवेक 
दाक्त, विचक्षणपणा आणि स्वातंत्र्य यांमधील ज्गडा 
होता. येथूनच कडवे धर्मसुधारक आणि मानवतावादी 
घर्मसुधारक यांच्यांतील मेद जगजाहीर झाला. या 
रणधुमाळीनंतरहि समन्वयवादी दृष्टिकोन यडास्वी 
होण्याचीं चिन्हे निर्माण झालीं होतीं. मागें ज्याप्रमाणें 
एक परिषद्‌ भरविण्यांत आली होती, तक्लीच दुसरीहि 
एक परिप्रदू भरविण्यांत आली. या परिष्रदेचा सूर 
वास्तविक समन्वयवादीच होता. कारण दरम्यानच्या 
अनुभवाने आणि सुधारणावादी पक्षांत वेगवेगळ्या 
प्रत्रत्तींचे लोक शिरल्याने, ल्यूथरचा पूवीचा जोम 
ओसरला होता. पुराणमतवाल्यांनाहि समन्वय हबा 
होता. ल्यूथर हजर न राहतां त्याच्या वाजूने अधिक 
चतुर असा मेलॅन्कथॉन्‌ हा हजर रहाणार होता. तो 
सोम्य प्रकृतीचा, उदारधी असा ल्यूथरचा सहायक 
होता, आणि इरॅस्मसूचाहि निष्ठावान्‌ शिष्य होता. 
या सभेला हजर राहण्यासाठी इरॅस्मसूला खास आमंत्रण 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


यि 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


देण्यांत आलें होतें. पण येथेंहि त्यानें पूर्वीचीच वृत्ति 
धारण करून तो गैरहजर राहिला. ध्येयासाठी शिर- 
कमळ हातीं घेण्याची प्रेरणा त्याला कधीं झालीच 
नाहीं, दोन्ही वाजूंच्या लोकांना त्यानें पत्रे लिहिलीं 
खरीं. पण तो प्रत्यक्ष मात्र हजर नव्हता. साहजिकच 
सभेत फुटीरपणा बळावला आणि सहिष्णुतावाद, संयम, 
समन्वयवाद, व्यक्तिवादी विचारसरणी या इरॅस्मियन्‌ 
विचारांचा लोप झाला, बृद्धावस्थेंत, जीवितध्येय 
म्हणून जपलेल्या मानवतावादी ध्येयाचा चुरगळा 
झालेला तो पहात होता. त्याचे बरोवरीचे इतर सह- 
कारीहि वळी पडले होते किंवा धारातीर्थी पतन पावले 
होते. जिकडे तिकडे थैमान घातलें जात होतें. 
म्हणून इरॅस्मसळा वाटत होतें कीं, ' आपलळेहि हृदय 
जणु कांहीं बंद पडलें आहे. आतां यापेक्षां आणस्बी 
वृद्धावस्थेत दिवस काढणें शाक्य नाहीं. ! पण तरीहि 
सत्तरीच्या घरांत आलेल्या या पंडिताला आणखी 
एकदां गांव सोडावं लागलें, बास्तविक मायभूमि अशी 
त्याला कधीं नव्हती, तरीहि अखेच्या दिवसांत ही थकली- 
भागळेली कुडी जेथें जन्म पावली तेथे जाण्याची 
मनीषा बाळगून मार्ग क्रमू हागळी. पण त्याची मनीपा 
पुरी व्हायची नव्हती. बायकांच्यासाठीं सर्वसाधारणपणे 
उपयोगांत आणल्या जाणाऱ्या लहानदया गाडींत बसून 


तो जाऊं लागळा, पण वाटेत अतिदाय वतरफे 
पडळें. प्रवासांत बासळू येथेच त्याचा मुक्काम 


पडला होता, तेथील स्निग्ध वातावरणांत फिरून 
त्याचें मन रमून गेलें. अखेरच्या दिवसांत जगाने 
आपली उपेक्षा केळी, असें त्याला वाटलें. कारण त्याला 
आतां कोणीहि सल्का विचारीत नव्हते. अद्या या 
अस्बेरव्या दिवसांत एक विलक्षण विस्मयजनक पत्र 
त्याला मिळालें, अतिशय आदरपूर्वक आणि प्रेमानें 
तें लिहिलें होतें! त्यांत म्हटलें होतेः 'मी जं जे 
कांहीं करतों, माझा जो मनःपिंड बनळा आहे तो 
सर्वी आपण घडविलेला आहे, प्रांजळपणें मी अशी 
कबुली दिली नाहीं, तर सीं कृतघ्न ठरेन, सत्याचा 
अजिंक्य उपासक आणि कलांचा प्रोत्साहक म्हणून 
आपण मला अतिशय वंदनीय आहांत. 
- आपला नप्न खेल. ? 
असेच दुसरें एक पत्र इरॅस्मसूळा आलें. तें उघड- 
तांच त्याच्या पातळ ओठांवून एक तिरस्कारयुक्त 


२४ 


अनुक्रमणिका 


स्मित त्राहेर पडलें आणि त्याने ते पत्र फेंकून दिलें. कारण 
त्या पत्रांत असें होतें : “ नवा पोप त्याला कार्डिनलची 
तांबडी टोपी, भरपूर पैसे मिळतील अश्यी एकादी 
अधिकाराची जागा सप्रेम भट म्हणून देऊं करीत 
होता ! ”, इरॅस्मस्‌ म्हणत होता : ' मळा कार्डिनळची 
टोपी कशाला हवी ? मी स्वातंत्र्याचा उपासक आहे, 
एक नागरिक या नात्यानें मिळणारे स्वातंत्र्य मला पुरे 
आहे.? असे वृद्धावस्थेंतील दिवस कंठीत आणि अखेर- 
पर्यंत काम करीत, ज्ञानाचे श्वास घेत आणि ज्ञानाचेच 
उच्छूवास बाहेर टाकीत, अल्येत शांत चित्ताने तो निवन 
पावला. मरतेसमयीं एक थोडासा विस्मय वाटणारी 
अशी गोष्ट घडली. घशाला घरघर लागली असतांना, 
ज्यानें जन्मभर लेंटिनमध्येच लिहिलें आणि 
लॅंटिनमध्येंच विचार केला त्या या विद्वानाने बालपणचे 
अगदीं सुरवातीचे जे डच मातृभाषेतील बोल होते त्यांत 
“ हे इश्वर, ) असे म्हटलें व तो मरण पावला. 
दुरेस्मसच्या "गा कांह ठा जाए'या 
" अथाच्या स्वरूपासंतंधीं वर संक्षेपाने माहिती 
दिलीच आहे आणखी दोन पुस्तकांसंत्रंथीं थोडक्यांत 
र माहिती दिल्यास ती उपयुक्त होईल, त्यांपैकी 
पहिले, 'मॅन्युअळू ऑफ दि खिश्चन नाइट (11) ०1)19 
हें पुरक सोप्या वादविवादरहित हाळ 
ख्रिश्चन धर्माचें सारतत्त्व सांगणारे असं आहे. यांत 
एकंदर बावीस नियम ख्रिश्चन माणसाच्या वतेणुकीसाठीं 
म्हणून दिळे असून ते पुराणांतील किंबा ग्रीक व 
शटिनू या क्यातील दाखले देऊन थोडक्यांत विद्राद 
केलेल आहेत. सवसाधारणपणे जो उगेपणा किंवा जे दुरुण 
भयुष्याच्या अंगीं निर्माण होतात, त्यासंबंधी हे २२ 
नियम आहेत. खेरीज काम क्रोध लोभ, दंभ आणि 
*) 2 1 
सत्तेची हाव या विशिष्ट दुष्पव्वत्तींना कावूंत राखण्यास 
काय करावे यासंबंधींहि मननीय उपदेश केला 
आहे. त्यावरून इरेस्मसच्या सुसंस्कृतपणाची आणि 
छालीनतेची व खऱ्या धमंप्र्नत्तींची ओळख निःसंशय 
यी 0 न 
होते. सवसामान्य जनतेसाठी धर्माचे सारतत्त्व 
काढून द्यावे या कल्पनेने इ, स. १५० १ च्या 
सुमारास त्यानें हें छोटेसे पुस्तक लिहिले, आणि 
१५१८ मध्ये तं प्रसिद्ध करतांना त्याच्या 
अर्पणपत्रि्केत “आज पढिक पंडितांत वितंडवाद माजले 
आहेत, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


| ४ 
स्वतःस धघमंगुरू म्हणवून मिरविणारे लोक. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


यि 


0.2/ ) 
र्ग् र क वर्ष छि भु 
। र तरत४> & 


की. 6१% 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


विश्वमानव इरॅस्मस 


लोभी व असहिष्णु बनळे आहेत, त्यांची नीतिमत्ताच 
ख्वालावळी आहे, ” अद्या वेळीं सामान्य जनाच्या 
आकलनदाक्तींत असलेलें पुस्तक लिहिण्याची 
आवदयकता किती तीव्रतेने भासत होती, हें थोडक्यांत 
सांगितळें आहे. या पुस्तकाच्या प्रेरणेमुळेंच खऱ्या 
घर्माची ओळस्य सामान्य जनतेला झपाट्यानं होऊं 
शकली. पण इरॅस्मसूची प्रतिभा मात्र विशेषत्वाने 
कुठें रंगत असेल तर ती त्याच्या खुमासदार अशा 
: फॅमिलिअर कोलोक्वीज ? या छोट्या छोट्या 
संवादाच्या पुस्तकांत होय. मानवी जीवनांतील विविध 
नमुने येथे चातुर्याने, उपरोधपूणेतेनें पण शेवटीं 
धर्माची खरी ओळख करून देण्याच्या हेतूनें मांडलेले 
आहेत. हे संवाद अत्यंत चटकदार, वस्तुस्थिति- 
निदर्दाक आणि संसारांतील कोणत्याहि परिस्थितीमध्ये 
उद्‌भवू राकतील असे आहेत. उदा०- एक महिन्याची 
बाळंतीण असलेल्या अद्या एका स्त्रीचा संवाद इरस्मसने 
दिलेला आहे. हा खूपच प्रदीध आहे. यांतली 
सुरुवातीची चर्चा, पुरूष श्रष्ठ कीं स्री भ्रष्ठ, ही आहे. 
त्यांतला खालील संवाद पहा : 

युट्रापिळसू - सर्वसाधारणपणे पुरुष स्त्रियांपेक्षा 
धघष्टपुट्र असतात. 

फेबुला -- पण उंट तर त्यांच्याहूनहि बलवान्‌ 
असतात. 1 

युट? पण देवानें पुरुष अगोदर निर्माण केले 
आहेत. 

फॅ० - म्हणूनच खिस्त अडमनंतर जन्मला. 
नंतरची कलाकरृति ही केव्हांहि श्रेष्ठ ठरते ! 

युट्‌०- परंतु देवानें स्रीला पुरुषाच्या हुकुमती- 
खालींच ठेवळें आहे. 

फॅ -- हुकमत चालवतो म्हणून पुरूष श्रेष्ठ 
ठरत नाहीं. खरा दुर्बळ कोण ? जो शरण जातो तो 
कीं ज्याला डारण जातो तो १... 

इरॅस्मसूच्या या संवादावरून एक विशेष गोष्ट लक्षांत 

येते ती ही कों, गेल्या ५०० वर्षांत काळ झपास्यानें 
पालटला आणि आजच्या समस्या कांहीं वगळ्या 
आहेत असे जें आपण सवंगपणानें मानतों तें यंत्राच्या 
आगमनापुरतेंच बहुराः खरे असून, इतर बाबतींत 
इरॅस्मस्‌ हा आजच्या इतकाच आधुनिक आहे असें 


न, भा, ४ 


अनुक्रमणिका 


२५ 


म्हटलें पाहिजे. या बाळंतिणीच्या संवादांतील पुढील 
उपहासात्मक थोडासा भाग पहा : 

युटापिलस्‌ : तो तुझा मुलगा कुठें आह! 

फेघुला - शेजारच्या खोलींत. 

युट? - एक महिन्याचे पोरे अन्‌ शेजारच्या 
खोलींत १ हा काय चमत्कार आहे ? 

फुला - तो आपल्या दाइंजवळ आहे. 

युट ० - म्हणजे आईव्यतिरिक्त आणखी दाई 
आहे कीं काय १ _ 

्फॅे० - ती हछींची फेशनच आहे. ! 

यानंतर पुढें जो संवाद आहे, त्यांत स्वतःचें स्तनपान 
देणाऱ्या मातेची महति अतिशय बहारीनें ब अतिशय 
तन्मयतेने पण खुमासदार संवादांत गाविळेली आहे. 

शिकारी, रणांगणावर लढणारे ज्रिपाइ, मेजवान्या 
झोडणारे उमराव, पश्चात्ताप झालेल्या प्रेमिका-प्रमिक, 
विवाहानंतर कुढणाऱ्या बायका, वेश्या, विदुषी 
स्त्रिया, कवि, वेद्य, भिकारी, मासे खाणारी मंडळी, 
वैयाकरणी, विजोड दांपत्य, ढोंगी माणसें, कायदे- 
मैडळ स्थापणाऱ्या स्त्रिया, कटर माणूस, खादाड - अद्या 
अनेक तऱ्हेच्या स्त्री-पुरुषांची अनेक मनोरंजक 
संभाषणे, आणि त्या संभाषणांतून जीवितांतील भुक 
किंवा गंभीर अक्या प्रत्येक प्र्षावर अगदीं आज देखीळ 
रोचक वाटणारी चर्चा इरॅस्मसूने कढी आहे. चिक्कू 
माणसाची गंमतीदार टिंगळ इरॅस्मसूनं केली आहे 
एक कंजूष शेठ रोजचं लागणारं गव्हाचं पीठ - अगदीं 
निकृष्ट प्रतीचं व जे कोणीहि घेणार नाहीं - ते घ्याय- 
चा. तें काळपट दिसायचं. त्याचा काळपटपणा घाल- 
विण्यासाठीं गव्हाच्या पिठाच्याच रंगाचा जो खड्डू 
मिळतो तो तिसरा हिस्सा या प्रमाणांत मिसळून 
तें पीठ वापरायचे ! किंवा काटकसर करण्याची त्याची 
दसरी एक युक्ति होती. ती म्हणजे स्वतःला लागणा- 
ऱ्या पाव-रोट्या तो घरींच करायचा. त्याहि महिन्यांतून 
दोनदांच ! मग दगडासारख्या झाल्या तरी वेहेत्तर ! 
एखादे वेळीं पाहुणे घरीं आले म्हणजे पोटदुखीच्या 
सबबीवर हे राजश्री ! आपल्याला जेवायचे नाही? 
सांगायचे. मग पाहुणे कसे जेवणार | 

दफनविषीसंत्रंधीं इरॅस्मसूच्या उपरो'धाचा नमुना 
पहाण्यासारखा आहे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मृत्युपंथाळा लागणाऱ्या जॉर्ज नांवाच्या एका मित्राच्या 
शय्येजवळ जमलेल्या दहाबारा डॉक्‍टरांनी अगोदर फीचा 
तगादा लावला, पैसे मिळाल्यानंतर या डॉक्‍टरांनी 
सांगितलें कीं, “ आतां त्याला सद्गति मिळावी 
म्हणून धामिक विधि करायचे ते कलून ध्या. कारण 
तो थोड्याच क्षणाचा सोबती आहे. ” त्याबरोबर जार्ज 
हताशापणानें त्यांच्याकडे पाहू लागला. तेव्हां डॉक्टर 
म्हणाले, 'डॉक्टर म्हणजे कांहीं देव नाहीं. आम्ही माणसें- 
च आहोंत. आम्हीं आतां दुसऱ्या खोलींत रोग नेमका 
कोणता आहे ते ठरविण्यासाठी थांबतो ! ?' दुसऱ्या 
खोलींत त्यांचे जोरजोराने भांडण सुरूं होते. एक 
म्हणतो “ जलोदर आहे. ? दुसरा म्हणतो * वात- 
विकार आहे. ? तिसरा म्हणतो “ आंतड्यांत दोष 
आहे. ? - यानंतर त्यांनीं त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचें 
शवविच्छेदन करण्यासाठीं त्याच्या बायकोजवळ 
परवानगी मागितली. इतक्यांत वेगवेगळ्या पंथाचे 
घमगुरू दाराशी येऊन ठेपले, एकमेकांना ते 
* गद्धे > म्हणून शिब्या देऊं लागळे, कोणी वहिवाट 
तर कोणी पांडित्य सांगू लागला, एकमेकांची 
नालस्ती करतांना प्रत्येकाने ठेवलेल्या बायकांचा पण 
त्यांत उद्धार झाला. अखेर आजारी माणसाला तें सहून 
न होऊन, हात वर करून तो सर्वांना शांत राहावयास 
सांगतो. पण भिन्न संप्रदायाचे जमलेले लोक ! त्यांच्यांत 
ह्यांतता कसची राहणार ? जातां जातां इरॅस्मसूने या 
सृत्युपंथास लागलेल्या माणसाने संपत्ति कशी जमा केली 
होती व म्हणून त्याच्या भोवतीं या माद्या कशा 
घोटाळत होत्या, तें सांगतांना म्हटले आहे; “ या 
जौजेला गणित फार चांगळे अबगत होतं. जिथे फक्त 
सात हजार शिपाई होते तिथे तो तीस हजारांचा 
हिशोब करायचा, शिवाय सात हजारांफेक्री काहींचे 
वेसे तो देतच नसे. शिवाय तो मुद्दाम लढाई 
ळांबवायचा आणि मित्रांकडूनहि पेसे उकळायचा व 
रात्रूकडूनहि पैसे उकळायचा, ” धर्माच्या नांवाखाली 
चाललेल्या दांभिकतेची इंरॅस्मसूळा भयंकर चीड 
आली होती. म्हणूनच त्याच्या लेखणीला उपरोधाची 
एवढी धार चढली आहे. 

एका भिकराऱ्यांच्या संबादांत मिकाऱ्यांच्या एका 


२६ 


अनुक्रमणिका 


अजब कलेचें मार्मिक वर्णन इरॅस्मसूने केलें आहे. दोन 
भिकाऱ्यांपेकीं एकाने भीक मागण्याचें सोडून देऊन 
आणि भीक मागण्याच्या थेद्यांपैकीं खिसेकापूपणाचा 
शिरस्ता सोडून देऊन, सोनें आणि चांदी मिळवून 
देण्याच्या भूलथापा मारण्याचा धंदा सुरूं केला आहे. 
इरस्मसने जीं सामाजिक शब्दचित्रे रंगविळीं आहेत 
त्यांत त्राटिकेसारख्या स्त्रिया, दांभिक धर्मगुरू, खुद्याल- 
चेडू माणसें इत्यादि असून त्यावरून या ब्रह्मचारी 
विद्यापूजकाळा जगाची रीत आणि सर्व थरांतील 
माणसांची खरीखुरी ओळख कशी झालेली होती , हें पाहून 
कोतुक वाटतें. कांहीं वेळां इरॅस्मसचा उपरोध इतका 
तीब्र ज्वलंत होतो कीं, पाजी धर्मगुरूविषयीं बोलतांना 
तो म्हणतो, “ त्यांना फादर्स ? म्हटलें जाते, आणि 
*ल़् न करूं इच्छिणारी तरणस्त्री) या संवादांत 
त्या शब्दाची साता सिद्ध होते. ” 

युदें लढण्याचा मूर्खपणा माणसानें टाळला पाहिजे. 
खोटा देशाभिमान, अतिरिक्त भाषाभिमान यांमुळे 
एकमेकांतील निर्माण झालेला द्वेष आणि कलह इरॅस्मसू- 
सारख्या “ विश्वमानवाला ? बालिशपणाचे वाटत. 
ज्याने शांतताबादाचा अब्याहत पुरस्कार केला असा 
इरस्मस्‌ हा पहिला साहित्यसेवक म्हणतां येईल. 
“जनावरे जर अश्शी एकमेकांवर तुटून पडलीं तर तें क्षम्य 
आहे. पण माणसें युद्धाला प्रशरत्त होतात, हे मीं समजं 
शकत नाहीं ” असे तो म्हणत असे. आपण म्हणतों, 
* न्यायासाठीं आमचें युद्ध आहे. ? परंतु सत्य आणि 
न्याय यांना अनेक बाजू असतात. म्हणून त्यांच्या 
प्रस्थापनेसाठीं युद्ध करणें हे केवहांहि गर्हणीय आहे, 
असे त्याचें म्हणणे होतें. संकुचितपणा आणि कदेष 
यांचा इरॅस्मसूला अतिशय तिटकारा होता. 
मनुष्याच्या अंगीं रागद्वेषांचे ज्वालामुखी आहेत, 
म्हणूनच तर भडका होऊं नये यासाठीं ज्यायोगे 
भेदाभेद होईल अशी शिकवणूक न देतां, ज्यानें 
सवोमध्यें सलोखा निर्माण होईल, अशीच शिकवणक 
दिली पाहिजे, कोणतेंहि मत मांडण्याची मुभा दिली 
पाहिजे, अस्त त्याचे म्‌त होते. विरोध झाला म्हणजे 
आठच आढ हे मानणें कोत्या बुद्धीचे लक्षण आहे, 
अल इरस्मसचा मानवतावाद शिकवितो. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


-/ ९ र त त्रै 
भ्र येक के 


» नवभारत ् ९ 
कद १ ७५ 3०९ 


.) ८ ९ त व. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


गांधीजींची जीवननिष्ठा : श्री. शेकरराव देव 


मानवाच्या सञ्जनतेवरील निष्ठा 


आज महात्मा गांधींची पुण्यतिथि आहे. जीवना- 
च्या अंतकालापर्यंत आपल्या निष्ठेवर स्थिर राहाणाऱ्या 
पुरुषाचें जीवन सफल होतें, असें म्हणतात. गांधीजीं- 
च्या जीवनांत केवळ मरणापयंतच नव्हें तर प्रत्यक्ष 
मरणांतदेखील त्यांनी आपली जीवननिष्ठा स्थिर 
ठेविली, हें त्यांच्या जीवनसाफल्याचें विशषेष कोतुक 
होय. म्हणून गांधीजींची पुण्यतिथि ही त्यांच्या 
जीवननिष्ठेची जयंतीच समजली पाहिजे. गांधीजी 
आपणाला सत्याचे उपासक समजत. अहिंसेच्याच द्वार 
जीवनांतील सत्याची प्राप्ति होऊं शकते असा त्यांचा 
जीवनसिद्धान्त होता. म्हणून ते आपणांला अहिंसेचे 
पुजारी असेंहि समजत. अहिंसेच्या द्वारा जीवन- 
सल्याचा शोध या मार्गाला त्यांनीं सत्याग्रहमार्ग असेहि 
संबोधलेळें आढळतें. गांधीजींच्या या सल्याग्रह- 
मार्गांचे स्वरूप थोडक्यांत सांगण्याचा मी आज 
अल्पसा प्रयत्न करणार आहे. 
मनुष्य मुळांत सज्जन 

माझ्या दृष्टीनें गांधीजींची सत्याग्रहनिष्ठा म्हणजे 
मनुष्यमात्राच्या मूलभूत सज्जनतेवरील श्रद्धा होय 
माणस मूलतः सत्पत्चत्त असतो त्याचा मळ स्वभाव 
सज्जनपणांत आनंद मानणारा असतो. असा विश्वास 
1 गांधीजींच्या सत्याग्रह-दरानाचा गाभा आहे 
अज्ञानाने, लोभानें आणि मोहाने माणसाच्या या 
मूलभूत सज्जनतेवर आवरण येतात आणि त्याच्या 
स्वाभाविक सठवृत्ती प्रगट होण्याला अडथळा निर्माण 
होतो. इतकेंच नव्हे तर नाना प्रकारच्या विकृतीहि 
त्याच्या चित्तांत निर्माण होतात आणि तो अत्यंत 
दृष्टपणाच्या प्रद्वत्तींत कित्येकदा गढळेला आढळतो 
स्वच्छ जलादायावर जसे शेवाळ माजावें तशीच 
माणसाच्या चित्ताची स्थिति झालेली असते. शेवाळ 
काढून टाकलें, कचरा दूर केला म्हणजे पाण्याचे शुद्ध 


रूप दिसूं लागतें. त्याप्रमाणें माणसाच्या मनांतील 
अज्ञान आणि विकुत भावना दूर करतां आल्या तर 
माणसाच्या अंगची स्वाभाविक सज्जनता प्रभावी- 
पणाने प्रगट झाल्यादिवाय राहणार नाहीं, अशी 
गांधीजींची दृढ श्रद्धा होती. तसें पाहिलें तर माणसा- 
च्या सुधारणेचा मार्ग उपदेशिणारे सर्व विचारवंत अशी 
श्रद्धा बाळगतातच. कारण माणूस मुळांतच दुष्ट 
असेल तर त्याला सुधारण्याची आश्या नाहो. सारे 
शिक्षणद्रास्त्र या श्रद्धेवस्च काम करीत असते. जगांतील 
सर्व घम हाच सिद्धान्त मानून आपल्या कार्याला 
प्रवरत्त झालेळे आढळतात. आणि म्हणूनच आपण 
कांहीं नवेंच सांगत आहोंत असा गांधीजींचा दावा 
नसे. जीवनाचे सनातन सत्यच मी आचरण्याचा 
प्रयत्न करीत आहे असे ते नेहर्मी म्हणत. 

गांधीजींच्या प्रयत्नाचें वैशिष्ट्य म्हणून असें सांगतां 
येईल कीं, त्यांनीं जीवनाच्या सामाजिक क्षेत्रांत या 
सनातन सत्यांचा वापर करण्याचे आग्रहाने ठरविले, 
अलीकडच्या काळांत मानवसमाजांत जे राजकीय व 
आर्थक अन्याय विशाल प्रमाणांत वाढळे आहेत 
त्यांच्याविरुद्ध अन्यायपीडितांना लढण्याची शिकवण 
देतांना गांधीजींनी मानवाच्या मूलभूत सज्जनतेवर 
सबोत अधिक भर देण्याचें काम केळे. आधुनिक 
जगाला गांधीजींची ही फार मोठी देणगी समजली 
पाहिजे. 

माणूस हा कांहीं एकटा जन्माला येत नाहीं, 
एकटाच आपले जीवन जगू शकत नाहीं. त्याला 
इतर माणसांशीं संबंध ठेवावेच लागतात, हे संबंध 
ठेवण्याच्या निमित्ताने नाना प्रकारच्या सामाजिक 
संस्था माणूस निर्माण करतो. या संस्था नेहमींच 
माणसाच्या स्वाभाविक सज्ञनतेच्या आविष्काराला 
पोषक ठरतातच असें नाहीं. कित्येक वेळां त्या 


गेल्या २० जानेवारी, १९५६ ला गांधीजींच्या सातव्या निर्याणदिनीं पुणें नभोवाणीवर श्री, शकररब देव 
यांचें जे भाषण झालें तें पुणें नभोवाणी-अधिकर्‍्यांच्या अनुज्ञेनें येथे दिळें आहे --- का, सं. 


७ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


व ७४. 
प्लस 
नवभारत त ९ 
नज १ ७५ चत 


न्य अमृतमहोत्सवी, 


रू क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


माणसाच्या सज्ञनतेळा प्रतिवेथ करतात: इतकेंच नव्हें 
तर त्यांना दुष्टतेच्या मार्गावर नेण्यालाहि कारणीभूत 
होतात. अश्या वेळीं माणसाच्या सज्ञनतेच्या रक्षणासाठी 
बाह्य संस्थांशीं झगडून त्यांत क्रांतिकारक बद्ल 
घडवून आणावे लागतात. मानवसमाजाच्या इतिहासांत 
अशा प्रकारच्या अनेक क्रांत्या झालेल्या दिसून येतील. 
पण या क्रांतीच्या साधनांत कित्येक वेळां अज्ञानाने 
अथवा नाइळाजानें सज्ञनतेचा विनाश होईल अज्ञा 
प्रव्तींचा स्वोकार केला जातो. त्यामुळे बाह्य क्रांति 
होऊनहि सज्ञनतेचा व्हावा तितका जव होत नाहीं. 
कित्येक वेळां तिचा पराभवहि झालेला दिसून येतो. 
सामाजिक क्रान्यांचे हें वैफल्य दूर करावयाचें असेल 
तर क्रांतीच्या साधनांत सज्जनताविरोधी प्रवरत्तींचा 
समावेश करण्याचा मोह क्रांतिकारकांनी कटाक्षाने 
टाळढा पाहिजे. तरच क्रांति मानवतेच्या द्ष्टीने 
यशस्वी होईल व मानव-जीवन सज्जनतेच्या विकासाला 
अनुकूळ होईल. गांधीजींच्या सत्याग्रह-मार्गाचे हे 
वेशिष्ट्य सव सामाजिक सुधारकांनी आणि क्रांति- 
कारकांनीं समजून घेतलें पाहिजे. 
द्वेताचा सहिष्णुतेनें स्वीकार 

हिंदुस्थानसारख्या संमिश्र समाजांत निरनिराळे 
मतमभेदांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सत्याग्रहाचाच मार्ग 
स्वीकारळा पाहिजे. आधींच येथे नानाप्रकारचे भेद 
आहेत. घमभेद आहेत, भाषाभेद आहेत, जातिभेद 
आहेत. कोणताहि मतमेदात्मक प्रभ सोडबितांना येथील 
लोकांच्या मनांत जर प्रक्षोभ उत्पन्न झाला तर मतभेद 
दूर होण्याऐवजी त्यांत मनाची कटुता आणि द्वेष या 
विकृती शिरण्याचा धोका आहे. द्वेतांत अंद्रेत पाहण्याचा 
तत्त्वज्ञानाचा मार्ग सामाजिक व्यवहारांत आणावयाचा 
म्हणजे दवेताचा प्रेमानें व सहिष्णुतेने स्वीकार 
करावयाचा असा अर्थ होतो, द्वेत म्हणजे विवि'ता. 
अद्या अर्थानें भारतीय समाज नेहमींच द्वेतमय राहील, 
आपण अभिनिवेश्याच्या आहारी जाऊन भारतीय 
समाजाला एकल्प वनविण्याचा अट्टहास करतां कामा 
नये. विविधतेमध्ये खभावतःच विरोध येतो असें 
मानण्याचे कारण नाहीं. विविधता स्वीकारूनहि 
परस्परांशी समेजसपणानें, न्यायाने आणि सहिष्णुतेने 
वागणे दाक्य आहे. जेथें अन्याय होईळ तेथें विचार- 
विनिमवाच्या मार्गाने, हृदयपरिव्तनाच्या प्रक्रियेने तो 


दूर करण्याचा प्रयत्न झाळा पाहिजे. सज्जनतेचां 
परिपोष करूनच आमचे सामाजिक प्रश्न लोकर 
सोडवितां येतील, 

गांधीजींचा सत्याग्रहाचा प्रयोग प्रामुख्यानें राजकीय 
क्षत्रांत झाला, पारतंत्र्याच्या विरुद्ध करावयाच्या 
झगड्यासाठीं सत्याग्रहाचे कार्यक्रम म्हणून ज्या गोष्टी 
पुढ आल्या त्यांत सामुदायिक प्रक्षोभ वेळोवेळीं प्रगट 
होत गेला. त्यामुळें सत्याग्रह म्हणजे प्रक्षो भात्मक 
आंदोलने अश्शी आपल्यांतील पुष्कळ लोकांची समजूत 
झाली आहे. पण सत्याग्रहाचे खरे मर्म प्रश्षोम हें 
नाहीं. उलट, होत असलेला प्रक्षोभ शामविण्याचा 
प्रयत्न करणें हेंच सत्याग्रहाचे मुख्य कार्य आहे. सत्या- 
ग्रहांत कोणालाच शत्रु मानतां येणार नाहीं. म्हणून 
शत्रूचा निःपात करणें, त्याची कायमची खोडकी 
जिरविणें इत्यादि भावनांना सत्याग्रहांत स्थान नाहीं. 
जशास तसें हा सत्याग्रहाचा मार्ग नव्हे. आपल्या 
सोजन्याची अभिवृद्धि करून जेथ डुजनता आहे असे 
वाटते तथहि सुस्त अंसलेली सञ्जनता जागृत करणें हेंच 
सत्याग्रहाचे तंत्र आहे. अन्याय करणारा माणूस अन्याय 
करीत राहातो याचें कारण त्याला आपण अन्याय करीत 
आहोंत याची बहुघा जाणीव नसते. अन्याय दूर 
करण्यासाठीं प्रयत्न करणाऱ्या सत्याग्रही पुरुषाला 
अन्यायी माणसांतहि जाणीव निर्माण करावयाची 
असते. असं करतांना स्वतः कोणताहि अन्याय करतां 
कामा नये. असत्याशीं असत्य, कपटाशीं कपट आच- 
रिल्यानें क्रचित्‌ प्रसंगीं व्यावहारिक जय झालेला दिसला, 
तरी अन्यायाचें सूळ दूर होण्यास त्यामुळें कसलीच 
मदत होत नाहीं. असत्याचा सत्याने, द्वेषाचा प्रेमाने 
आणि अन्यायाचा न्यायाने विरोध केल्यानेंच असत्य 
ब अन्याय यांचे निमूलन होतें. विरोधी व्यक्तीच्या 
व गटाच्या हृदयांतील. सदूमावना जाग्रत होईपर्यंत 
स्याग्रही माणसाला आपला विरोध चाळू ठेवावा 
लागतो. यासाठीं सत्याग्रहाच्या मार्गात सवूरीची विदोष 
महती मानली जाते. उतावीळपणा हें सजन) 


नली जा ह सञनतेळा मारणारे 
विष आहे. मतभेदाच्या प्रसंगी आपल्या चित्ततत्तींत 
उतावीळपणाचा विख 


वार शिरणार नाहीं याची दक्षता 
व्यावी लागते. 


आत्मौपम्याचा सिद्धान्त 
सर्‍याग्रहमचा मार्ग हा मनुष्यांतीळ मूलभूत सञनते- 


र्ट 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


._) 
च / १ र 0 
र्र कुस त्> > 
गर ह ह. 
श््न् ७५ ह्यो 
नट अमृतमहोत्सवी& > 
त 


भट ऊरी * 
"अव 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


मानवाच्या सज्जनतेवरील निष्ठा 


च्या विकासाचा मार्ग असल्यामुळें तो संपूर्ण नैतिक 
मार्ग आहे. दुसऱ्याने जसं आपणाशी वागावे अशी 
आपली अपेक्षा असते तसें आपण स्वतः त्यांच्याशीं 
वागणे हा नीतिमार्ग होय. “ जसें आपणांला तसेच 
इतरांना ? हा आत्मोपम्याचा सिद्धान्वहे हाच माग 
सुचवितो. म्हणून नीतिमागात आपल वतेन सापेक्ष 
असूं शकत नाहीं. दुसरा चांगला वागत नाहीं म्हणून 
मी त्याच्याशीं 'चांगळा वागणार नाहीं, हा नीतिमागं 
नव्हे. ती व्यावहारिक अडवणूक म्हणतां येइल. पण 
अश्ली अडवणूक करण्यासाठीं आपण सतत वांकड्या 
मार्गाने जाण्याचे ठरविळें तर शेवटीं आपलाहि व्याव- 
हारिक नाश झाल्याशिवाय राहात नाहीं. कारण जीवना- 
चा सर्व व्यवहार दोवटीं प्रामाणिकपणावरच आधारलेला 
आहे. सत्य हें सर्वे व्यवहाराचे आधारभूत तत्त्व आहे. 
त्या सत्याचा लोप झाला म्हणजे व्यवहारहि बिघडतो 
म्हणून नीतिमागात नीतीचे आचारण निरपेक्षपणेच 
करावयाचें असतें. आपली सज्जनता कधींहि न सोडतां 
विरोधकाला आपलें म्हणणे न्यायाचे आहे हें पटवून देणें 
हाच खरा व्यवहार-मार्ग ठरतो. तात्पुरत्या व्यावहारिक 
लाभासाठी सज्जनतेचा त्याग केला असतां आधीं 
सज्जनता जाते आणि मग व्यवहारहि बिघडतो. म्हणून 
सज्जनतेची संदेव जपणूक करणें हाच यक्नाचा राजमार्ग 
ठरतो. 

सत्याग्रहाचे स्वरूप समजून घेतांना या तात्विक 
विचारात्ररोबर्च गांधीजींचे सारें जीवन तपासून 
पाहिळें तर आपणांला आणखी कित्येक गोष्टी स्पष्ट 
दिस लागतात. एखादा लढा उत्पन्न झाला म्हणजे 
सत्याग्रहपद्धतीने करे वागावें या प्रश्नाचे उत्तर केवळ 
तार्किक बुद्धीने मिळण्यासारखें नाहीं. सल्याग्रह ही 
एक जीवनपद्धति आहे. ज्याने आपल्या जीवनांत 
सत्याची व सौजन्याची सदेव जोपासना चालविली 
असेल त्यालाच एखाद्या विवक्षित प्रसंगा सल्यामग्रह्मन 
कर्से तोंड द्यावे ह सुचू राकत गांधीजींच्या जावन- 
विकासाबरोबरच त्यांच्या सत्याग्रह-मागाच॥ह ।वकास 
होत गेला असे आपणांला आढळून येत. सत्याग्रह 
हा एक जीवन-विचार आहे. आणि जौवनाच्या 
विकासाबरोबरच त्या विचाराचाहि विकास होणें हा 
त्याचा स्वभावच आहे. गांधीजी तरुण वयांत दक्षिण 
आफ्रिकेत गेले, तेव्हां त्यांच्या पुढें कोणताहि सामाजिक 


२७ 


अनुक्रमणिका 


प्रश्न नव्हता. केवळ चरितार्थाच्या साधनासाठींच ते 
गेळे होते. पण तेथे गेल्यावर हळूहळू त्यांना तेथील 
सामाजिक जीवनाच्या प्रश्नांनी घेरून टाकलें. व्यक्तिगत 
अपमान गिळून टाकून केवळ सुखाचा संसार चालवि- 
ण्याचीच त्यांनीं इच्छा धरली असती तर त्यांचें जीवन 
अगदींच वेगळें झाळें असते, पण गांधीजींनी आपल्य! 
जीवनांत सुखापेक्षा कतेब्याला श्रेष्ठ स्थान दिळें आणि 
त्यामुळेंच त्यांना सत्याग्रह-मार्गाचा शोध लागला. 
सामाजिक जीवनाशी एकरूप होण्याची त्यांची वृत्ति 
त्यांच्या कर्तव्यभावनेतूनच जन्म पावलेली दिसते. जर 
ते व्यक्तिगत जीवनांत गुरफट्टन राहिले अतते तरी 
देखील त्यांना सत्याग्रह-मार्गाची साधना सुचली नसती. 
व्यक्तिगत सुखाच्या प्रेरणेतून नैतिक प्रश्नाची निर्मिति 
होत नाहीं. व्यक्ति जेव्हां कतेव्याच्या जाणिवेने स्वतःच्या 
वाहेर पाहूं लागते तेव्हांच नेतिक जीवनाची निर्मिति 
होते. आपळें जीवन कतेव्यभावनेवर उभारले गेलें पाहिज 
ही गांधींची स्वाभाविक प्रेरणा होती. त्यांच्या बालपणी 
त्यांच्यावर झालेले संस्कार या कतेव्यमावनेला पोषकच 
होते. मात्र, गांधीजींच्या जीवनांत कतेब्यभावनेने 
फार मोठें सामाजिक स्वरूप घारण केळे आणि म्हणून- 
च त्यांचे जीवन ही एक सामाजिक जीवनाचे प्रश्न 
सोडविणारी प्रयोगशाळा बनली. 
नेतिक जीवनाचा मूलमंत्र 
गांधीजींचा बहुतेक जीवनकाळ राजकीय क्षेत्रांतील 
अन्याय निवारण्याच्या कामीं खर्ची पडला असला लरी 
त्यांची जीवनाकडे पाहण्याची दृष्टि केवळ राजकीय 
नव्हती. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत सत्य प्रस्थापित व्हावे 
अद्ी त्यांची तळमळ असे, सामाजिक जीवनांतील 
सर्वे अन्याय दूर व्हावे, आर्थिक क्षेत्रांतील सव पिळव- 
णूक दूर व्हावी आणि माणसा-माणसांचे परस्पर व्यव- 
हार सज्जनतेच्या आ'धारावर चालू व्हावेत असें त्यांचे 
जीवनाचे भव्य स्वप्न होते. मानवांतील स्व कृत्रिम 
भेदांच्या मिंती फोडून त्यांची दृष्टि विश्वांतीळ महा- 
मानवावर स्थिर 'झाली होती. धम, राष्ट्र इत्यादि 
भदांनीं त्यांच्या बुडीला संकुचित केळे नऱ्हतें. कसल्या- 
हि प्रकारचा आपपर भाव त्यांच्या मनांत उरला 
व्हता. म्हणून त्यांना जगांतील सवे राष्ट्रांनीं आपले 
मानळें आणि त्यांच्या प्रयोगांत लक्ष घातळें. आज- 
पर्यंत चालत आलेल्या विश्वकुटुंबवादी विभूतिपरंपरेंत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


._) 

भृ ध्‌ र त्रा 

|. च्य र्क ळव तरि > 

१ नवभारत 
ट्स ७५ 


अधू. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


गांधीजींचे स्थान मान्य करण्यांत आलें आहे. आज 
सारें जग आधुनिक शोधांनीं जवळ आलें आहे. 
विशानाच्या साधनांनीं माणसाचे दारिद्य दूर होण्याची 
शक्‍यताहि निर्माण झाली आहे, पण भोतिक विपुलते- 
च्या या काळांत जगभर मानवांत नैतिक जीवनाचें 
दारिद्य दूर करण्यासाठीं नैतिक जीवनाचाच आधार 
व्यावा लागेळ, धम, इश्वर, अध्यात्म इत्यादि अनेक 
विचार॑ मानवाला नेतिक जीवनाची दीक्षा देण्याचे प्रयत्न 
करीत असतात. परंतु कोणाहि साध्याभोळ्या माणसाला 
कसल्याहि गूढ अथवा जटिल समस्येंत न जातां 
नेतिक जीवनाचा अर्थ समजून घ्यावयाचा असेळ तर 
त्यानं आपल्या हृद्यांतील सज्जनतेचा विकास करावा 
म्हणजे झालें, सज्जनतेवरील श्रद्धा हाच नैतिक जीवना- 
चा मूलमंत्र आहे. प्रत्येक मनुष्यमात्रांत सज्जनता 
भरून राहिलेली आहे आणि आपण दुसऱ्याशी सज्जन- 
तेनें वागळें असतां त्याची प्रतिक्रिया सज्जनतेचीच 
झाली पाहिजे एवढी श्रद्धा पुरशी आहे. बौद्विकदृष्ट्या 
तत्त्वज्ञानाचा कीस काढण्याची नेतिक जीवनाला गरज 
नाहीं. चांगल्याचे फळ चांगळेंच आणि बाईटाचें फल 
वाईट असाच सृष्टीचा व्यवहार आहे. म्हणून जें 
चांगळे वाटेळ त्याला घट्ट धरून राहाणें एवढाच 
घर्ममार्ग आहे. 

पण या चांगल्याचा अथवा सजनतेचा प्रत्यक्ष 
अनुभव पाहिजे. ज्या माणसाला आपल्या हूदयांत 
सज्जनतेचा अनुभव येतो तो * अंतरीं निमळ आणि 
वाचेचा रसाळ? सहजच बनतो. आज भारतांत आणि 
विशेषतः महाराष्ट्रांत आपणाला या साधनेची तीत्र 
गरज आहे. आपल्या सामाजिक जीवनांत अनेक 
प्रकारचे अभाव आणि अनेक प्रकारचे दोष 
दिसत आहेत. हे अभाव आणि हे दोष घालविण्या- 
साठीं आपण जाणीवपूर्वक प्रयत्न केळे पाहिजेत. 
व्यक्ति-जीवनांतच गुरफटल्यामुळें आपल्यांतीळ सामुदा- 
यिक विकासाचे प्रयत्न खुरटत आहेत. महाराष्ट्रांत 
बुद्धि आहे, त्याग आहे, चिवटपणा आहे; पण हे 
सारे सद्गुण सामाजिक विकासासाठी निरपेक्षपणे 
आपिंण्याची निष्ठा वाढविली पाहिजे. गांधीजींच्या 
चरित्राच्या अवळोकनानें आपणाला अश्शी निष्ठा संपा- 
दितां येईल, गांधीजींचा मार्ग नवा नाहीं. साधुसंतां- 
च्या परंपरेला तो विरुद्ध नाहीं, फक्त आजच्या काळा- 


२० 


अनुक्रमणिका 


च्या गरजेसाठीं तो व्यापक झालेला आहे. व्यक्ती> 
प्रमाणेंच समाजाला व राष्ट्रालाहि चारिञ्याची गरज 
असते. आणि चारिव्याचा आधार सज्जनता हाच 
असतो. ही सज्जनता प्रत्येक व्यक्तीच्या अंगीं 
बाणल्यानेंच आपल्या समाजाचा व राष्ट्राचाहि सर्व 
बाजूंनीं उद्धार होणार आहे. 

गांधीजींच्या पुण्यतिथीच्या दिवशीं आपण सर्वांनी 
आपलें जीवन सज्जनतेनें परिपूर्ण व्हावें अशी इच्छा 
घराबी व त्यासाठीं प्रयत्नपूर्वक झटावे. थोर पुरुषांच्या: 
जीवनाचें स्मरण यासाठींच करावयाचें असतें. 


पम 


मळ्यांतुन खळ्यामध्यें ! 


गवताची लाण झाली 
कवळाचें भारे आले 
घुमसली भाजावळ 
जरा ऊर झेपावले 


आगोटचे मस्तलेले 

कोसळले ढग खालीं 
जोत जोते जुंपूनिया 

पेरणी सर्वत्र झाली 
भ्ाठ दिशीं फोफावली 

जित्रापाची मायावती 
लोंबरांचीं कणसांचीं 

जिणीं भ्षत्तां हांसवती 
मळ्यांतुन खळ्यामध्यें 

श्रमांचे हं दिव्य आलें 
जरा कुठे डोळ्यामध्ये 

श्रांत अतां शांत झालें | 


"ण दृत्ता कदम 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५ 2 

र. ळय ळा 
१ नवभारत 
> 


शस ७५ . >%५ 
५६५ अमृतमहोत्सवी >२७ 


अ; र र 
७“ प. वर्ष _ छे > 
*र काता क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


डो. चाळेस काढू 


फ्रान्समधीठ राजकारण: कांहीं विचार 


राजकारणाविषयीं बोलणे वा लिहिणे हें नेहमीच 
कठिण असते. कारण, राजकीय जीवनच मुळीं 
गुंतागुंतीचे आहे. त्यांत पुन्हां दहा वर्षे इतक्या 
कालावधीच्या राजकारणाचा आढावा घेणें हे जासीच 
कठिण, कारण त्यांत अनेक गोष्टींची भेसळ झालेली 
असते. त्यांतहि पुन्हां फ्रान्ससारख्या देशाच्या अस्थिर 
राजकारणाविषयीं लिहिणे हें तर काम महाकठिणच. 
म्हणून प्रस्तुत लेखांत फ्रेंच राजकारणांतील घडामोडींचा 
सविस्तर आढावा न घेतां त्यांतील कांहीं प्रमुख 
प्रवृत्तींसंबंधीं कांहीं स्फुट विचार प्रकट करावयाचें 
योजिलें आहे. 11 

त्यांतहि पुन्हां फ्रेंच राजकारणांतील अंतगत प्रशत” 
चेच प्रामुख्यानें विवेचन करावयाचा उद्देश आहे. 
'फ्रान्सच्या राजकारणांतील अंतर्गत धोरणाच्या मानानें 
फ्रान्सच्या राजकारणांतील परराष्ट्रीय धोरण पुष्कळच 
स्थिर आहे असे म्हणतां येईल, १९४५ ते १९५४ 
या अवधींत फ्रान्सचे परराष्ट्रीय मंत्री श्री, बिडोल्ट 
आणि श्री. छुमन हे दोघेच होऊन गेले 
आणि तेहि एकाच रिपब्लिक पॉप्युलर पक्षाचेच 
होते. परंतु अंतगत राजकारण खूपच बदलतं, अस्थिर 
होतें. अस्थिरता हाच त्याचा स्थायी भाव आहे, अर्स 
म्हटलें तरी चालेल. 

१९४५ सालीं नात्सींचा पराभव होऊन दोस्तांचा 
विजय झाल्यावर, फ्रान्समध्ये सावेत्रिक विजयानंदाचे 
वातावरण दुमदुमू लागलें. त्यांत, अगदीं सामान्य 
- माणसापासून तों राजकारणी नेत्यांपर्यंत सर्वांच्या मनांत 
साहजिकच नवीन चैतन्य खेळू लागलें. नात्सींच्या 
विरुद्ध केलेल्या ' रेझिस्टन्स चचळवळींत फ्रान्समधील 
सर्व प्रकारचे लोक सामील झाले होते व खांद्याशीं 
खांदा देऊन लढले होते. विजयानंतर फ्रान्समध्ये 
राजकीय जीवनाची नवी घडी कशी बसवावयाची हाच 
विचार लोकांपुढें प्रामुख्याने होता, आणि या बाबतींत 
सर्व विचारवंतांची व कार्यकर्त्यांची एकवाक्यता होती. 


हाच विचार प्रामुख्यानें यायला कारणेंहि तशींच 
होतीं. १९४०-४४ या कालांत फ्रान्समध्ये सर्वा- 
घिकारश्याही व संधिसाधु राजकारणाचे जे नाना प्रकार 
घडून आले त्यांविषयोंची लोकांची स्मृति ताजी 
तशीच अत्यंत कटु अशी होती, फ्रान्सच्या मागल्या 
म्हणजे तिसऱ्या रिपब्लिकच्या घोरणाने जो अनर्थ 
ओढवला तो सवाना भोंवला होता. म्हणून जुन्या 
घोरणाला कायमची तिलांजलि देऊन, ज्यांत लोकांना 
खराखुरा अधिकार प्रात्त होईल, राज्यकारभार करणारें 
सरकार स्थिर राहील व फ्रान्समध्ये खरीखुरी राजकीय, 
सामाजिक व आर्थिक लोकशाही स्थापन होईल अती 
एक नवीन राजकीय घडी बसवावी हेंच ध्येय स्वो- 
पुढें प्रामुख्याने होतें 
याच ध्येयाने प्रेरित होऊन ४ थ्या फ्रेंच रिपब्लिक- 
ची घटना आंखली जाऊन, तिच्यावर फ्रेंच जनतेचे 
मत घेतलें गेळें ब तिची २७ ऑक्टोबर १९४६ 
रोजीं जाहीर घोषणा झाली. न 
९४६ सालीं झालेल्या फ्रान्सच्या ४ थ्या रिपन्लिक- 
च्या घटनेचा प्रमुख उद्देरा फ्रान्समध्ये लोकशाहीवर 
आधारलेळें मजबूत व स्थिर सरकार प्रस्थापित करणें हा 
होता. त्याच उद्देशानें पूर्वीच्या राजकीय घटनेंत बदल 
केला गेला. पूर्वी तिसऱ्या रिपन्लिकच्या घटनेप्रमाणे 
फ्रेंच पार्लमेंटच्या दोन्ही सभागृहांना -अँसंव्ठी ब 
सेनेट यांना समान अधिकार होता. पण नवीन ४ थ्या 
रिपब्लिकच्या घटनेनुसार एकच म्हणजे नॅरानल 
असेन्ली * (11810762 065 12688? हीच 
सर्वशाक्तिमान्‌ बनविण्यांत आली. तिलाच कायदे करायचे 
सर्व अधिकार देण्यांत आले. दुसरें सभागृह जें रिपब्लिक 
कौन्सिल किंवा फ्रेंच सीनेट त्याल्या केवळ सल्ामसलत 
देण्याचे काम राहिले. ी मंत्रिमंडळांत उलथापालथ 
करायचे सीनेटला सामथ्ये नाहीं. चोथ्या रिपव्लिकच्या 
घटनेप्रमागे स्थापन झालेल्या फ्रेंच संघराज्याची 
घटना व उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे आहे $ “ फ्रेंच संघराज्य 


"डे. चाल्य काढू हे फ्रान्समधून भारतांत अभ्यास करण्याकरितां आले आहेत. ते हछीं पुणे बिद्यापीठांत 
फ्रँच शिकवीत असून, कायदा व घटना यांचा अभ्यास करीत आहेत. युद्धसमातीनंतरच्या गेल्या दहा वर्षातील 
फ्रेंच राजकारणावर डॉ. चार्ल्स कादू ( 09त0ए> ) यांनीं * इंडिअन कौन्सिळ ऑफू वल्डे अर्फेअस ? च्या पुरणे 
झखेपुढें एक भाषण नुकतेंच केळें त्या भाषणाच्या टिपणांच्या आधारें प्रस्तुत लेख तयार केला आहे. - का, सं. 


अनुक्रमणिका 


३१ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


॥ ७५ पै >१९ 
०६५7 ६अग्ृतमहोत्सवी|% 4७ 
"स वर्ष ल्क 
*९ » ऐश * 
*-/ ४4५. % 

कि. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


हें अनेक राष्ट्रांचे व लोकांचें संघराज्य आहे. या सदीनीं 
आपल्या जवळची साधनसंपत्ति एकत्रित करून तिचा 
विनियोग आपली संस्कृति व आपळें कल्याण यांचें 
संवर्धन करण्याकरितां व आपली सुरक्षितता रारण्या- 
करितां करावयाचा आहे. सर्वीनीं स्वतःचा कारभार 
पहावा, सर्वाना स्वयेशासनाचे स्वातंत्र्य असावे याच 
हेतूने फ्रान्स लोकांना मार्गदर्शन करीत राहील, ” 


वरील उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीनें, फ्रान्सच्या 
कक्षेतील सवव मुल्लांचें पुन्हां वगीकरण करून त्या त्या 
मुल्यांतील लोकांना प्रतिनिधित्वाचे अधिकार देणें 
प्रात होतें. पूर्वीच्या वसाहतींना आतां समान दर्जा 
देणें अवइय झाले, वस।हतवाद संपुष्टांत आला. 
* वसाहती र? अशा राहिल्या नाहोंत. फ्रेंच साम्राज्य 
जाऊन त्याऐवजी सारख्या दर्जाचे घटक एकत्र 


संघराज्य अस्तित्वांत आलें. त्यामुळें जुन्या “ वसाहती ! 
म्हणून गणल्या गेलेल्या मुळुखाचे नवीन वर्गीकरण 
करणें अवदय झालें, फ्रान्सच्या कक्षेत जे निरनिराळे 
मुळ होते त्यांची संस्कृति व प्रगति समान नव्हती. 
त्यांची राज्यकारभाराची अंतर्गत रचना निरनिराळी 
होती. त्यांचे आर्थ्रक हितसंत्रंघहि निराळे होते. त्यांची 
ऐतिहासिक व भोगोलिक पार्श्वभूमीहि निराळी होती. 
त्यामुळें घटनेत त्यांचे निरनिराळे वग पाडले गेले ते असते : 
(१) समुद्रापळीकडील प्रदेश (07९5885 '€1- 
710088. ). यांत पश्चिम व मध्य आफ्रिका, 
मादागास्कर आणि ओशिआनिक टेरिटरी यांचा 
अंतर्भाव होतो. उत्तर आफ्रिका यांत समाविष्ट नाहीं. 
(२) संत्रद्ध प्रदेश (5500102 '['217101125)- 
पूर्वी जमेनांच्या ताब्यांत असलेले कॅमेरॉन-टोगो व 
संब्रद्ध राज्ये ( ५७5०001812 58168 ) ६ पूर्वीचे 
इंडोचावना, (३) ओव्हरसीज खातीं : अंटिछास- 
रियुनिअन- हीं संपूर्णपणे फ्रान्सचा भाग गणली गेलीं. 
कारण तेथील लोक पूर्वा फ्रान्तमधून निर्गत झाळेळे 
फ्रेचच होत. (४) अश्जीरिआ- त्याचे तीन विभाग 
पाडण्यांत आळे व तो फ्रान्सचाच एक भाग गणला गेला. 
यामागे उदेश हा कीं अल्जीरिअन लोकांना फ्रेंच 
नागरिकत्वाचे अधिकार देऊन त्यांना फ्रान्सचाच 
एक घटक करून घ्यायचे. (५) ट्युनिशिआ व 


मोरोक्को : यांना फक्त संरक्षित राज्ये ' म्हणण्यांत 
आलें. फ्रेंच संघराज्यांत त्यांचा समावेकञ करण्यांत 
आला नाहीं. - अर्थात्‌ वरील वर्गीकरण हें गुंतागुतीचंच 
आहे. ते करतांना त्याच्यामागे ऐतिहासिक, आर्थक, 
राजकीय असे अनेक विचार होते. 


समुद्रापलीकडीलळ या प्रदेशांतील लोकांना एक 
* प्रादेशिक लोकसभा ? निवडण्याचा हक्‍क देण्यांत 
आला, त्या प्रादेशिक लोकसभेत, त्या त्या प्रदेशांतील 
लोकप्रतिनिधींबरोबर फ्रेंच प्रतिनिधींना जागा देण्यांत 
आल्या, शिवाय समुद्रापलीकडील या प्रदेशांची फ्रान्स- 


मध्ये व्हसलाय या शहरीं एक सेंट्रल असंब्ली व “हायू 
,कोन्सिळ फॉर फ्रेंच युनिअन ' हीं स्थापन करण्यांत 


आलीं. त्याचा अध्यक्ष फ्रच रिपब्लिकचाच अध्यक्ष 
आहे. या नव्या मंडळांमुळे फ्रान्स व फ्रान्सज्ाहेरचे. 
मुळुल यांची प्रगति परस्परांच्या मदतीने व परस्पराव- 
लंबित्वाने साधली जावी, हा हेतु होता, 


सारांडा, १९४६ च्या चोथ्या फ्रेंच रिपब्लिकच्या- 
राज्यघटनेचा उद्देश द्विविध होता : एक म्हणजे कांहीं 
थोडेच राजकीय पक्ष बनावेत, त्या पक्षांच्या द्वरे लोकां- 
ची सत्ता प्रकट व्हावी. त्यांतून निवड गेलेले राज्य- 
कारभार करणारें मंत्रिमंडळ स्थिर रहावे; ते फक्त 
नॅशनल अँसेब्लीलाच जब्राबदार रहावें. व दुसरा हेतु 
म्हणजे समुद्रापलीकडील प्रदेशांतील लोकांना प्रति- 
निघित्व देऊन त्यांचे जे व जसजसे प्रश्न उत्पन्न 
होतीळ ते सोडविण्याकरितां प्रतिनिधींच्या 
सल्ला यांचा उपयोग व्हावा. 


इ्च्छाव 


४ थ्या रिपव्लिकची घटना होऊन आतां १० वर्षे 
लोटतील, परंतु पूर्वीच्या तिसऱ्या रिपळ्लिकच्या वेळ 
च्या परिस्थितींत कोणताहि फरक पडलेला नाहीं. 
राजकीय पक्षांच्या अनेक चिरफळ्या झाल्या असून 
त्यामध्ये संघर्ष सारखे चाळूच आहेत. त्यामुळें फ्रेंच 
मंत्रिमंडळांची अस्थिरता अजून आहे तशीच कायम 
आहे. गेल्या २ जानेवारी १ ९५६ ठा फ्रान्समध्ये ज्या 
साववरिक 'गवडणुका झाल्या त्यांतून १८ पक्ष पुढें 
क आहेत, अर्थात्‌ या पक्षांतीळ बारीकसारीक 
भद वगळून स्थूळ मानाने बघितल्यास तीन-चार गट 
पडतात. फोर नेते असलेल्या € राइट-संटर गटाला' 


३२ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


शन ही 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


फ्रान्समधील राजकारण : कांहीं विचार 


१८२ मत, मॉंदेस फ्रान्स नेते असलेल्या ' लेफ्ट-सेंटर ? 
गटाला १६१, कम्युनिस्टांना १४५ अशीं मतें 
मिळाली आहेत. या निवडणुकीतील आणखी एक 
विलक्षण गोष्ट म्हणजे एका वर्षापूर्वीच स्थापन झालेला 
पूजाद, ( 10ए]80151 ) पक्ष-या फॅसिस्ट गटाला 
५२ जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळ कोणत्याहि 
गटाला खसामर्थ्यानें मंत्रिमंडळ बनवितां येणार नाहीं. 
असें म्हणतात कीं, गेल्या शांमर वर्षांच्या काळांत 
६५ फ्रेंच मंत्रिमंडळें होऊन गेलीं; त्या अवधींत 
एका मंत्रिमंडळाचे आयुर्मान सरासरीने ७ महिन 
२४ दिवस पडते. या उलट, १९४६ पासून जीं 
मंत्रिमंडळें होऊन गेलीं त्यांचें सरासरी आयुर्मान 
सुमारें जमतेम ७ महिनेच पडतें ! 

अनेक पक्षांचा बुजबुजाट असलेल्या नॅरानल 
अँसेब्लीला जबाबदार असलेल्या मंत्रिमंडळांतील मुख्य 
नेत्याला आपल्या मंत्रिमंडळाच्या धोरणाला बहुमत 
मिळवायचे झाळें तर अनेक पक्षांशी सवदेबाजी 
करावी लागते. सगळ्यांनाच खूष करावे लागत 
असल्यामुळें महामंञ्याळा हृढनिश्वयी व करारी राहून 
घडाडीनें कांही योजना आंखून ती पार पाडणे 
अदाक्यच होतें. म्हणून कांहीं अपवादात्मक परिस्थिति 
सोडल्यास, साधारणपणें कांहीं काळ टिकून निभावून 
नेणारा मंत्रिमंडळाचा मुख्य नेता हा उजव्या-डाव्यांना 
सर्वांनांच 'होय? म्हणून नाखूष न करणारा, अभि- 
वचने देऊन, सवदे करून डावपेंच लढविणारा असा 
हिकमती स्वभावाचा गृहस्थ निवडला जातो. फ्रेंच 
नॅशनल अँसेंग्लीला जणूं करारी, दृढनिश्चयी, बाणेदार 
मुख्य मंत्र्याचे वावडेंच आहे ! याचा परिणाम असा 
झाला आहे कीं, राजकीय दृष्टया प्रगतिश्ुन्य (?101- 
हशा ७ 101000111811) ) अशीं मॅन्स कीव्हिल 
किंवा लॅनिएट यांसारखी माणसें नेतृत्वपदीं थतात व 
राजकारणाचा गाडा आहे तेथेंच रुतून रहातो, मंत्रि- 
मंडळाच्या अस्थिरतेमुळें राजकारण कर्तव्यशून्य बनते, 
सरकारची धडाडीने कार्य करण्याची दाक्तिच 
कुंठित होते. अश्या अस्थिर राजकीय परिस्थितींत 
फ्रान्सच्या मुख्य मंत्र्याची स्थिति मोठी अनुकंपनीय 
होते, यांत इंका नाहीं. त्याचे सहकारी ज्या निर- 
निराळ्या पक्षांचे प्रतिनिधि म्हणून आलेले असतात 
ते आपापल्या पक्षनेत्यांचे आदेश मानीत 


न, भा. ५ 


अनुक्रमणिका 


असतात ! सुख्य मंत्र्यांना जबाबदार राहून शिस्तीचे 
पालन करण्याची त्यांना आवद्यकता वाटत नाहीं. 
त्यामुळें मंत्रिमंडळ एकजीव वा एकसंध न रहातां 
अनेक पक्षप्रतिनिधींची एक मोट किंवा कडबोळे 
बनून रहाते. मुख्य मंत्र्याला बिचाऱ्याला एका बाजूला 
नॅंरानळ अँसेब्ठीला तोंड द्यावें लागते तर दुसऱ्या 
बाजूला आपल्या मंत्रिमंडळाची मोट कशीबद्ी 
टिकवून ठेवावी लागते ! 

पक्षांच्या या बुजबुजाटाचा व मंत्रिमंडळें सारखी 
वारंवार गडगडण्याचा परिणाम असा झाला आहे कीं; 
फ्रान्सचा सर्वसाधारण मतदार हा उदासीन बनला 
आहे. मंत्रिमंडळाच्या वारेवार होणाऱ्या बदलांमुळे फ्रेंच 
भाषेंत अशा अर्थाची एक म्हणच पडून गेली आहे कीं, 
“ जितका जितका बदल कराल तितर्के तितकें येरे 
माझ्या मागल्या ! ”. या उदासीनतेचें प्रत्यंतर सावत्रिक 
निवडणुकीच्या वेळीं दिसून येतं. कित्येक ठिकाणीं 
अल्प मतदान होतें. फ्रान्समध्ये सवाना मतदानाचा 
हक्‍क फार जुन्या काळापासून मिळालेला आहे. 
त्यामुळेंच जणूं मतदानाच्या हक्काचे कांहीं कोणाला 
वाटेनासं झालें आहे ! फ्रेंच राजकीय जीवनांत कांहीं 
प्रश्न मात्र लोकांना अत्यंत महत्त्वाचे वाटतात व 
त्यांचा विचार चाळू असतांना फ्रेंच मतदार खडबडून 
जागा होतो ब कांहीं काळ त्याच्या ठिकाणीं चैतन्य 
संचरल्यासारखें दिसते. उदाहरणार्थ, कम्युनिस्ट 
व कम्युनिस्टेतर हा भेद अत्यंत खोल व जिव्हाळ्याचा 
असून या दोन विचारसरणी कोणी जोडदुव्याने 
जोडूं म्हणेळ तर तें शक्‍यच नाहीं, - दुसरा एक प्रश्न, 
जो फरेंच मतदारांना जिव्हाळ्याचा वाटतो, तो म्हणज 
फरान्सम'धील कॅथॉलिक स्कूल्सचा. परान्समध्ये कॅथॉ- 
लिक शाळा असंख्य आहेत. पण प्राथमिक शिक्षणाच्या 
बाबतींत सरकारचे धोरण धर्मनिरपेक्ष (5060181 ) 
आहे, त्यामुळें या कॅथोलिक शाळांना सरकारनें मदत 
करावी कीं नाहीं ह्या प्रश्नावर फरान्समध्ये खूप वादंग 
माजळे आहे. जर मदत केली तर सरकारच्या 
घमीनिरमेक्ष धोरणाला बाध येतो; बेर, 
जर मदत केली नाहीं तर कॅथोलिक शाळा जे 
शिक्षणकाये करीत आहेत. तें काय करणें सरकारच्या 
रेपतीपळीकडीळ असल्यामुळें शिक्षणकार्याचीच हानि 
होईल ! अशा परिस्थितींत कॅथॉलिक स्कूल्समधीळ 
विद्यारथ्यींचा पालकवर्गच मुळीं सरकारनें मदत दिली 


३३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


(5) स्त । 
कद १ ७५ १५९ 
न्श्भ अमृतमहोत्सवीहतु >१७ 
र्य्€ प वर्ष 2 
* ८ ऐशा 


ढं डर $$ हर क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पाहिजे या धोरणाचा पुरस्कार करतो. एम्‌. आर्‌. पी. 
सारख्या पक्षाचा इतर कार्यक्रम जरी मतदाराला मान्य 
नसला तरी तो पक्ष कॅथॉलिक शाळांना मदत द्यावया- 
च्या बाजूचा आहे, याच कारणास्तव कॅथोलिक मतदार 
त्या पक्षाला मत द्यावयाला तयार असतो. तततेंच दारू- 
बावतच्या धोरणालाहि गेलीं ५ वषे फार महत्त्व प्राप्त 
झालें आहे. नवीन परिस्थितींत अल्जीरियांतील द्राक्षां- 
चे मळेवाले दारूच्या विक्रीवावत स्पर्धा करीत असून 
अडवू पहात आहेत. व त्यामुळें दारूच्या उत्पादनावरच 
अरिष्ट कोसळूं पहात आहे. 

फ्रेंच राजकारणांतील अस्थिरतेचें ब्रीज परेच 
लोकांच्या मनोव्रत्तींतहि आहे. फ्रेंच मनुष्य हा तकी 
शुद्ध विचार करणारा तत्त्वप्रिय मनोवृत्तीचा 'काटेंशिअन' 
समजला जात असला तरी त्याच्या स्वभावा- 
ची ठेवण व्यक्तिवादी आहे. आपल्यासमोरील प्रश्नांचा 
तकंगुद्ध विचार जरी त्याला समजत असला, तरी 
व्यक्तिवादी मनोवृत्तीमुळें त्याला तो उमजत नाहीं. 
त्यावर मत देतांना तकंशुद्ध विवेकापेक्षां आपले पूर्व- 
विकार, भावना ब संस्कार यांना अनुसरूनच तो मत 
देत असतो. जी गोष्ट व्यक्तीची तीच पक्षाची. केवळ 
एका गोष्टींत जरी मतभेद झाला तरी पक्षांत दुफळी 
होऊन, भिन्न पक्ष बनतात. फरेंच मतदाराच्या या 
चमत्कारिक भावनात्मक प्रतिक्रियेचें उदाहरण म्हणून 
पूज़ादिझम-( ?०ए]01810) )-च्या उद्याचे देतां 
येईल, सत्ताधारी पक्षाला कंटाळून त्यांत बदल 
करायच्या भरांत, पूजाद-( 0?०ए]७त6 ) 
सारख्या सामान्य कागद-व्यापाऱ्याला व त्याच्या 
अनुयायांना निवडून दिला, या पूजादळा राजकीय 
ध्येय वा कार्यक्रम कांहींच नव्हता. तो स्वतःला 
* गरीव्रांचा नेपोळलिअन ? म्हणवतो, सरकारला कर 
देऊं नका एबढाच त्याचा प्रचार व कार्यक्रम होता. 

फ्रेंच राजकारणांतील अस्थिरता ज्या पक्षबाहुल्या- 
मुळें निर्माण झाली आहे, तें पक्षवाहुल्यहि नव्या 
निवडणुकपद्धतीचाच परिणाम आहे. नवीन चोथे 
फ्रेंच रिपब्छिक स्थापन करतांना, जुनी बहुमताची 
पद्धत जाऊन, तिच्याऐवजीं * प्रमाणानुसारी प्रतिनिधि- 
पद्धति) ( ळण छी 1३९॥९5821119- 
00 ) आली, अर्थात्‌, ही नवीन निवडणूकपद्धति 
चाळू करण्यामागीळ हेतु हा होता कीं, फ्रेंच 
मतदारांमधीळ कोणत्याहि प्रमुख विचारांची सुस्कट- 


दाबी न होतां, त्यांचे प्रतिबिंब नेशनल असेब्टी- 
मध्ये ब॒शासनसत्तेमध्ये उमटून राज्यकारभार 
खराखुरा लोकशाही व्हावा. त्याप्रमाणें युद्धसमासती- 
नंतर पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकींत १९४७ सालीं 
१ रिपब्लिक पेंप्युलर मूव्हमेंट किंवा एम्‌, आर्‌. 
पी. (समाजवादी कॅथे[लिक) २ सोशलिस्ट ३ कम्युनिस्ट 
असे तीन मोठे पक्ष निवडून आले. मार्गे तिसऱ्या 
रिपव्डिकच्या अमदानींतील सत्ताधारी असलेल्या 
रेडिकल पक्षाचा पार धुव्वा उडाला, पण पुढें निर- 
निराळ्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर देशांत नानाप्रकारचे 
भिन्न विचार व भिन्न पक्ष उत्पन्न झाले. दुसऱ्या 
९५९१ च्या सावेत्रिक निवडणुकींत ४ वषीपूर्वी 
नेस्तनाबूत झालेला * रॅडिकॅलिस्ट हा पक्ष, त्याखेरीज 
मॉडरेट पक्ष, ' गॉलिस्ट? पक्ष हे निवडून आले. 
या पक्षांतहि पुन्हां मतभेद उत्पन्न होऊन ह्यांच्या 
चिरफळ्या झाल्या. १९५५ पर्यंत ' गॉलिस्ट ' पक्ष तर 
अस्तंगतच झाला. त्यांतून तीन पक्ष निघाले. मॅडरेट 
पक्षांत विचाराने थोडेफार परस्परांजवळ असलेले 
पण भिन्न असे तीन पक्ष झाळे, रेडिकल पक्षाचीहि 
एक डलादिए्रच्या नेतृत्वाखाली व दुसरं हेरिअटू- 
च्या नेतृत्वाखाळी, अशीं दोन झाकले झालीं. 
युद्धसमाततीनंतर जे चोथे रिपब्लिक स्थापन झालें 
त्याच्या घटनेनुसार घोषित झालेल्या फ्रेंच युनिअन- 
मध्ये, फ्रान्सबाहेरील समुद्रापलीकडील (०ए९॥७९898) 
फ्रान्सच्या सुखाचा अंतर्भाव करण्यांत आला. 
पूवाचा ' वसाहत ? शब्द काहून टाकण्यांत आला, व 
या समुद्रापलीकडील मुलुवाची वाढ फ्रान्सच्या सह- 
कार्याने व्हावी, त्या मुळुवांतील लोकांना फ्रेंच नागरि- 
कत्वाचे समान हक्क देण्यांत यावेत असंहि घोषित 
करण्यांत आलें. तदनुसार आल्जीरियाच्या राज्य- 
कारभाराची पुनरचना करण्यांत यावी अक्या अर्थाचा 
एक कायदा २० सेप्टेंबर १९४७ रोजीं पासहि झाला, 
परंतु त्याची अंमळ्भजावणी मात्र होऊं शकली नाहीं. 
फरान्समध्य पाडड्या बदलणाऱ्या मंत्रिमंडळांना 
आपल्याच प्रश्नांना तोंड द्यावें लागळें व तच ती 
काशा र वागळे र; त्यांतच र्त 
येथील परिस्थिति अधिकाचिर ०4064 आह्जी रिया, 
1 र डतच गेलो. 
ता आशद्िया व आपफिरकालंडांतून राष्ट्रवादाचा उठाव 
गोगिन होत आहू व त्याचे पडसाद फरान्सच्या समुद्रा- 
बाहेरील मुठुखांतून उमटत असल्यास नवल नारी, 


२४ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमाणका नप कया मव ७. 
रड राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हीन स्त 
कद १ ७५ दि पी 
चं अमृतमहोत्सवीनी > 4७ 
प्त वर्ष छि 4 
पशा, रज 
| "ह 1 
65. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


र्ट भे 


फ्रान्समधील राजकारण : कांहीं विचार 


या मुळुखांतीळ लोकांचा वंश, संस्कृति, धम, आर्थिक 
परिस्थिति भिन्न भिन्न प्रकारची आहे. त्या सर्वाना 
समान दर्जा देऊन एकत्र निगडित करण्याचे कार्ये 
थ्येयदृष्ट्या जरी योग्य व प्रशंसनीय असलें तरी प्रत्यक्ष 
अमलांत आणण्याच्या दृष्टीनें पहातां तें कठिण व 
कालावधीचे आहे. त्या मुळवांतील लोकांना शिक्षण 
दिलें पाहिजे व आर्थिक जीवनमान वाढविले पाहिजे. 
उत्तर आपिरकेंतील मुलुखाचा, विशेषतः आल्जीरिआचा 
ब्रश्न हा मुख्यतः सामाजिक-आर्थिक आहे. आल्जीरिआ 


व फरान्स यांची अर्थव्यवस्था एकमेकावर अवलंबून 
आहे. आर्थिक विकासाबरोबर तेथील लोकांच्या जागृत 
झालेल्या राजकीय आकांक्षाहि परेंचांनीं लक्षांत घेतल्या 
पाहिजेत. फ्रेंच युनिअन स्थापन होऊन दहा वर्षे 
लवकरच होतील. फरान्समध्यें मूळ उद्‌भूत झालेल्या 
स्वातंत्र्य, समता व न्याय या कल्पनांचे लोण त्या 
मुल्खांप्यत जाऊन साहजिकच पोहोंचळें आहे. त्या 
कल्पना आतां तेथें प्रत्यक्ष अमलांत कशा आणतां 
येतील याचा फरेंचांनीं विचार करणं अगत्याचे झालें आहे. 


ळे €-> ९.० -4 म. 
सोव्हिएट युनिअनचें परराष्ट्रीय धारण 


माशील स्टॅलिनच्या मृत्यूनंतर सोव्हिएट कम्युनिस्ट 
पक्षाची पहिळी परिषद्‌ नुकतीच मॉस्को येथें 
१४ फेब्रवारी १९५६ ला भरली. त्यांत सोव्हिएट 
कम्युनिस्ट पक्षाचे चिटणीस निकिता कूशेव्ह यांचें 
मुख्य भाषण झालें, रशियाचे परराष्ट्रीय व अंतर्गत 
घोरण या दृष्टीने, हें भाषण फार महत्त्वाचे आहे. 
त्या भाषणांतीळ कांहीं मुख्य मुद्दे पुढें दिळे आहेतः 

« आमच्या प्रयत्नांचे मुख्य उद्दिष्ट व वैदिष्स्य 
हें आहे कीं समाजवाद ( 3001811811 ) एका 
देशाच्या चौकटींतून बाहेर पडावा ब तो जगभर 
पसरून त्याचें जागतिक पद्धती-(५/०7]0 87७९1)” 
मध्यें ल्पांतर व्हावे. पण असा प्रयत्न करतांना 
आम्हांस एका देश्यांतून दुसऱ्या देशांत क्रान्तीची 
( 76ए०ापए४० ) निर्यात _ (९६७० 3) 
करावयाची नाहीं. क्रान्तीची तशी निर्यात करूं पहाणें, 
क्रान्तीचा हुकूम काढून आयती हुकमी क्रान्ति घडवून 
आणतां येईल असें वाटणें हास्यास्पद होय. आम्ही जेव्हां 
असे प्रतिपादन करतों कीं, भांडवलशाही व समाजवाद 
यांच्या स्पर्धेत रोवटों समाजवादाचीच सरशी होणार, 
तेव्हां त्याचा अर्थ असा नव्हे कीं, समाजवादी देशांनी 
भांडवलशाही देशांच्या अंतर्गत कारभारांत शास्त्नास्त्रांच्या 
बळावर खुद्याल हस्तक्षेप करावा ! समाजवाद किंवा 
साम्यवाद याचाच दोवटीं विजय होणार या आमच्या 
आपम्मविश्वासाच्या बुडाशीं ही ढळढळीत वस्तुस्थिति 
आहे कीं भांडवलाही उत्पादनपद्धतीपेक्षां समाजवादी 
उत्पादनपद्धतींतील फायदे निश्चित अधिक आहेत. हे 
फायदे लक्षांत धेऊन जगांतील सर्व कामकरी पुरुष व 
स्त्रिया समाजवादी समाजव्यवस्था निर्माण करण्याचाच 
प्रयत्न आज ना उद्यां करूं लागतील, असा आमचा 
विश्वास आहे, 

“: माकसंवादाचा एक ग््हीत सिद्धांत असा आहे 


कीं, जोपर्यंत साम्राज्यवाद जिवंत आहे, तोंपर्यंत युद्ध 
अटळ आहे. म्हणजे या सिंद्धान्ताप्रमाणे जोपर्यंत 
साम्राज्यवाद शिछक आहे, तोंपर्यंत युद्धजनक आर्थिक 
विषमता ही शिलूक रहात असल्यामुळें, युद्ध हें अपरि- 
हार्य होऊन बसते. परंतु आज हा सिद्धान्त लागू 
पडण्यासारखी परिस्थिति नाहीं. पूर्वी एक वेळ पहिल्या 
व दुसऱ्या महायुद्धांपूवी हा सिद्धान्त खरा होता. 
त्यामुळेंच सोव्हिएट युनिअनला जागृत व सुसज्ज 
रहावें लागलें, पण आज युद्ध अटळ मानण्याचे कारण 
नाही. आज सामाजिक व राजकीय उक्ती 
इतक्या बलाढ्य झाल्या आहेत कीं जर कोणी साम्राज्य- 
वादी राष्ट्रं युद्धाची सुते जगावर सोडायचे 
मनांत आणील तर त्याला प्रतिरोध करण्याचे प्रभावी 
साधन आज त्यांच्याजवळ आहे. 

८: आमच्या परराष्ट्रीय धोरणाची पुढील पांच 
उद्दिें आहेत: ( १ ) शांततामय सहजीवनाचें कांटे- 
कोर पालन. (२) '* पीपल्स डेमोक्रसीं'शीं चांगले 
संबंध सर्वतोपरि बलवत्तर करणें. (३) भारत, 
ब्रह्मदेश ब अफगाणिस्तान या देशांशी मैत्रीचे संबंध 
दृढ करणे. आणि ज्या देशांना “ आक्रमक गटां'त 
जायची इच्छा नाहीं त्यांना पाठिंबा देणे, (४) 
अमेरिका , ब्रिटन व फरान्स या देशाबरोबर आर्थिक व 
सांस्कृतिक जीवनांतील विविध क्षेत्रांत संत्रेध सुधारणे. 
( ५.) शांततामय सहजीवनांत जे अडथळा आणीत 
असतील त्यांच्यावर सक्त नजर ठेवणें व त्यावरोबरच 
सोव्हिएट युनिअनचें संरक्षणसामर्थ्य वाढवून सोव्हिएट 
राज्याची सुरक्षितता अब्राधित राहील अशी हमी घेणें. 

८ अंतर्गत कारभारांत, कमी पगारवाल्या काम- 
कऱ्यांचे पगार वाढविणे, सात तास कामाचा दिवस 
करणें, घराची व्यवस्था सुधारणे या गोष्टी आम्हांस 
करावयाच्या आहेत. ” 

( टाइम्स ऑफ इंडियाःवरून ता. १५२१५६) 


३५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1 
4/., प प्र 
क ९१0ातू व्र> 
१... वि थ्क्ट ७ 
औत कतो 
| ७५ पै 4९ 
७ 


*€<2हिअमृतमहोत्सवी/$ 
/% २ वर्ष वि 40 
* ८ ऐशतर 
) ऱ्ँ १ हर ची 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ. य. कृ. सोबनी 


राज्यपुनरचनेचा प्रश्न आणि संयुक्त महाराष्ट्राची कहाणी 


[ राज्यपुनरंचनासमितीच्या शिफारशींचा विचार करून भारतीय सरकारनें सुंबईबाबत आपला निर्णय 


रण...0 


देऊन टाकला आहे. भारतीय सरकारचा हानि 


च्या प्रयत्नांचे अखेरचे पवे सुरू झालें आहे 
पासून गेल्या चार महिन्यांत ज्या घटना घडून 


१ 


णय भारतीय लोकसभेपुढें जाईल व तेथें त्याचा विचार होऊन, 
जें ठरेल त्यावर लोकसभेचे अलेरचें रिक्‍कामोतैब होईल, म्हणून आतां 


* मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या विषयीं” 


असे म्हणतां येईल. - रा, पु. समितीच्या शिफारशी प्रसिद्ध झाल्या- 
आल्या, जे लोकमानसाचें व 


व्यक्तिमानसाचें दरोन झालें, तो 


विचाखंतांना एक मोठा विदारक, अपूर्व अनुभव म्हटला पाहिजे, गेल्या चार महिन्यांतील घटनांचा इतिहास 
ताजा असला तरी तो इतका भराभर घडून आलेला व त्यांतील अनेक प्रवत्तींमळें इतका गुंतागुंतीचा झाळा आहे कीं 
सामान्य अभ्यासु वाचकांस त्याचें आकलन होण्याच्या दृष्टीने या इतिहासाची क्रमवार सुसंगत अशी संक्षिप्त 
कथा एकत्र * एका नजरेत ? पहायला मिळणें आवदयक झाले आहे. - त्या दृष्टीने प्रस्तुत प्रदीधे लेखांत डॉ. य. 


क. सोवनी यांनीं “ संयुक्त महाराष्ट्र! विषयक घटनांचें 


विश्वास वाटतो. -- का. सं. ] 


ता. १० आक्टोबर १९५५ रोजीं राज्य-पुनरचना- 
समितीचा अहवाळ अधिकृतपणे प्रसिद्ध झाला. हा 
अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर गेल्या चार महिन्यांत 
महाराष्ट्रांत तत्संबर्बी ज्या घडामोडी झाल्या त्यांचा 
थोडक्यांत परामशी घेण्याचा या लेखांत प्रयत्न केला 
आहे. समितीच्या प्रमुख दिफारसींचा येथे गोषवारा 
देण्याची गरज नाहीं, रा. पु. समितीने भारतांतीळ 
राज्यांची जी पुनरचना सूचित केली त्यामुळें संयुक्त- 
महाराष्ट्रवायांची किती घोर निराशा झाली, या 
अहवालासंब्रंधींच्या महाराष्ट्रांतील व एकंदर भारतांतील 
प्रतिक्रिया काव झाल्या त्याहि येथे देण्याची गरज 
नाहीं, कारण यासंबंधाने यापूर्वी अनेकांकडून अनेक 
ठिकाणीं लिहिळें गेळें आहे. समितीच्या शिफारसींचा 
अखेर परिणाम भारतांत एकूण १६ राज्ये निर्माण 
होण्यांत होणार असून त्यांतील मुंबई, पंजाब व 
आसाम या राज्यांखेरीज बाकीचीं सर्व राज्ये प्रामुख्यानें 
एकभाप्रिकांची वस्ती असणाऱ्या प्रदेशांची बनटेळॉ 
आहेत. आसामी लोकवस्तीच अशी आहे कीं कितीहि 
प्रयत्न केला तरी तेथ एकभापिक प्रदेशाचे राज्यच 
निर्माण होणें शक्‍य नाहीं ब आसामी भाषिकांची 
तशी मागणीहि नव्हती. पंजाबचा प्रश्न हा फारसा 
भाषिक नसून जातीय आहे; कारण पंजाबी भाषा 


अनुक्रमणिका 


२.) ७८ 


केलेलें सिंहावलोकन वाचकांस स्वागता वाटेल असा 


बोलणाऱ्या मोठ्या लोकसंख्येचा -'पजान्नी हिंदूंचा - 
पंजात्रीभाषी राज्यास विरोध आहे, म्हणजे प्रश्न राहतो 
फक्त सुवई राज्याचा. अशा रीतीने भारतांतील सर्व 
राज्ये प्रामुख्याने एकभाषिक प्रदेशाची बनवून मुंबई 
राज्य तेवढेच द्विभाषिक ठेवण्यांत आले, 
महाराष्ट्राची भयंकर निराशा 

अहूवाळ ता. १० आक्टोबरला अधिकृतपणे प्रसिद्ध 
झाला तरी त्याचा गोषवारा किंबा त्यांतील महत्त्वाच्या 
शिफारसी त्यापूर्वी आठदहा दिवस अनधिकृतपणे कां 
होईना वृत्तपत्रांतून बाहेर फुटल्या होत्या. किंबहूना 
शिफारसी एकदम कळल्यानंतर जनतेमध्ये होणारी 
तीव्र प्रतिक्रिया अंदाजून त्या हळूहळू अनधिकृतपणे 
प्रसृत करून नंतर अधिक्रतपणे जाहीर केल्यास जनते- 
ची प्रतिक्रिया तेवढी तीत्र व प्रक्षोभक होणार नाहीं 
असे पद्धतशीर धोरण ठरवूनच कों काय सरकारने ही 
प्रसिद्धीची योजना आंखली असें वाटते, मुंबई 
सरकारनें या प्रसिद्धीच्या वेळीं एवढा पोळीस-यंदोवस्त 
ठेवला होता कों जनतेला या शिफारसी आवडणार नाहींत 
अस सरकारला आधींच कळलें होतें असें म्हणण्यास 
हरकत नाहीं. पण या वेळीं लोक कांहीं प्रक्षोभक अगर 
अल्याचारी कुथे करून आयली नापसंती व्यक्त करतील 
हा सरकारचा अंदाज मात्र खोटा ठरळा, उलट, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1 

-/ ९ र न १ 

५ फम्त्णातक > 
फर कप ह 

कद १ ७५ द ३०१९ 

५६५ अमृतमहोत्सवी >२७ 
(23 ऱ्क वर्ष 2 

शाक्त क 


“ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


.) 


“५, 


राज्यपुनरेचनेचा प्रश्न आणि संयुक्तमहाराष्ट्राची कहाणी 


-कमिशानच्या शिफारसींपेक्षां ठेवलेला पोलीस-वंदोबस्तच 
लोकांमध्ये प्रक्षोभ उत्पन्न करीत आहे असें वाटूं 
वागळे. महाराष्ट्रांतील यआ्चयावत्‌ राजकीय पक्षांनी व 
प्रमुख व्यक्तींनी महाराष्ट्रांसंवबंधींच्या शिफारसींचा 
धिक्कार केला. एकादादुसरा अपवाद वगळल्यास 
बहुतेक मराठी वृत्तपत्रांनींहि त्याबद्दल तीव्र नापसंती 
व्यक्त केली. कांहीं तत्वें अगर सिद्धांत मूलभूत मानून 
त्याप्रमाणे समितीने आपल्या शिफारसी केल्या आहेत 
असें दिसले नाहीं. संत्रंधित प्रश्नांचा त्यांनीं साकल्याने 
विचार केलेला असला तरी महत्त्वाच्या किंवा वादग्रस्त 
प्रज्नासंवंधानें घेतलेळे निणेय न्यायदृष्टीपेक्षां राजकीय 
दृष्टीनेंच घेतलेळे आहेत असे दिसून आलें. भाषा- 
वारीचे तत्त्व त्यांनीं तात्विक दृष्ट्या आधारभूत 
मानळें नसले तरी प्रत्यक्ष घेतलेळे निर्णय पाहतां 
बहुतेक सर्व ठिकाणीं हें तत्व आधारभूत माठून 
राज्यांची रचना सुचविली आहे असे दिसून आले 
दोन राज्यांच्या सरहद्दीवरील प्रदेशासंत्रंधांचे निणेय 
मुख्यतः भाषिक तत्त्व पुढें ठेवूनच घेतलेले दिसले, 
भाषिक तत्त्व लागू करतांना किमान प्रादेशिक घटक 
एक गांव धरावें हें तत्त्व त्यांनी मान्य केळें नसले तरी 
त्यापेक्षां मोठा असा ताळुका अगर जिल्हा हा घटक 
घेतांना त्यांनीं ही वाटणी भाषिक तत्त्वानुसार प्रामुख्याने 
केल्याचे दिसून येत आहे. किंबहुना द्विभाषिक मुंबई 
राज्याचा निर्णय देण्यास अगर सरहद्दीवरील कांही 
अपवादात्मक ठिकाणीं निणेय देण्यास अडचणीचे 
भासूं. नये याचसाठीं केवळ हें भाषावारीचे तत्त्व 
आधारभूत मानण्यांत आले नाहीं असें दिसून येतें. 
समितीच्या शिफारसी जाहीर करण्यांत आल्या त्या वेळीं 
सरकारतफे अर्से सांगण्यांत आळे कीं, ' याबाबत 
अंतिम निणय अखेर पारटेमेटच घेईल. एवढया भ्र, 
विद्वान्‌ व्यक्तींच्या समितीने दीड वष श्रम घेऊन व 
या प्रश्नाचा सवागीण अभ्यास करून जो नि्णेय दिला 
आहे त्याचा सर्वांनी शांतपणाने विचार करावा. कांहीं 
निर्णय संब्रंधित लोकांना पसंत नसल्यास त्यांच्या 
भावना व विचार लक्षांत घेऊन सर्वेसमत असा मागे 
काढण्याचा प्रवत्न केला जाईल व अंतिम निर्णय 
अर्थात्‌ पालेमेटच देईल. 

अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर ता १२१३ आकटोबर- 
ला कॉँग्रेस वकिंग कमिटीची बैठक झाली व त्यांत या 


अनुक्रमणिका 


अहवालावर चर्चा झाली. महाराष्ट्र प्र. कॉंग्रेसचे 
अध्यक्ष श्री. देवगिरीकर यांनीं या रिफारसीमुळें 
महाराष्ट्राची केवढी तीत्न निराशा झाली आहे हें 
वर्किंग कमिटीच्या निद््ीनास आणले, मुंबईसह संयुक्त 
महाराष्ट्राची मागणी कशी न्याय्य व त्कश्युद्ध आहे 
हे त्यांनीं वार्किग कमिटीसमोर अत्यंत मुद्देसूदपणें 
मांडळे. समितीच्या 'दिफारसीमुळे निर्माण झालेली 
निराद्या दूर करण्यासाठीं महाराष्ट्रांतील संयुक्त महा- 
राष्ट्रवादी कॉग्रेस नेत्यांना वाटाघाटीस बोलवावे अशी 
त्यांनीं सूचना केली. त्याप्रमाणे श्री. दोकरराव देव, 
श्री. भाऊसाहेब हिरे, श्री.-कांकासाहेब गाडगीळ, श्री. 
यदावंतराव चव्हाण, श्री. नानासाहेब कुंटे ब डॉ. 
नरवणे ही मंडळी दिलीस वाटाघाटींसाठीं गेली. श्री. 
देवगिरीकर व पाटसकर ही मंडळी तेथे होतीच. 
मोठ्या द्विभापिक राज्याचा पयोय 

ता. १७ ते १९ आक्टोबरपयंत त्यांच्या या वाटा- 
घाटी चालूं होत्या. या मंडळीत्फे श्री. शकरराव देवांनी 
महाराष्ट्राची बाजू पं. नेहरू, पं. पंत, मौ. आझाद व 
कॉँग्रेसचे अध्यक्ष श्री. ढेवर या कॉंग्रेस वरिषठांपुढे 
मांडली. अत्यंत सलोख्याच्या व बंधुत्वाच्या वातावरणां- 
त या वाटाघाटी झाल्या. श्री. दुकरराव देवांनीं 
आपली बाजू अत्यंत कळकळीने, मददेसूदपणें व गांधी- 
अनयायास साजेऱ्या उच्च पातळीवरून मांडली, 
आपल्या मागणींतील न्याय्यता व नैतिकता मान्य केळी 
जावी असें त्यांनीं आग्रहाने सांगितलें. ती एकदां 
मान्य केल्यावर त्याप्रमाणें प्रत्यक्ष व्यवस्था करतांना 
कांहीं अडचणी येत असल्यास त्याचें निवारण परस्पर- 
विचाराने व सोईंनें होऊं रकते, असेहि त्यांनीं सांगि- 
तले. प. नेहरू व इतर कॉंग्रेस-श्रेष्ठींवर शकररावजींच्या 
निवेदनाचा प्रत्यक्ष फलनिष्पत्तीच्या दृष्टीनें काय परि- 
णाम झाला हें सांगणे कठीण आहे. कारण, या निवे- 
दनाचा त्यांच्यावर कांहीं परिणाम ज्ञाढा असें म्हणावें 
तर त्यावेळीं त्यांनीं सुचविळेला पर्याय व पुढें त्यांनीं 
वेळोवेळीं स्वीकारळेळें धोरण पाहतां दाकररावजींचे 
म्हणणे त्यांनीं शांतपणाने ऐकून घेतलें, एवढेंच. यापेक्षां 
अधिक कांहीं परिणाम झाला असावा असे दिसत 
नाहीं. मराठी-माध्रिकांच्या आकांक्षांच्या न्याय्यतेतद्दळ 
ब॒ त्यांच्या उदात्त हेतूवद्ल पंडित नेहरू ब त्यांचे 
सहकारी यांनीं निर्वाळा दिला म्हणून आनंद मानावा 


३७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अ. ३ 

ळ« बुफ्त्फित्ल> य 
*.&£ व्र को 
| 'नवभारत ९ ग । 

क्ट न ७५ 3:9१ 

नट (.अप्ृतमहोत्सवी टॉक 


र हं 
श् १ प्त वर्ष ($ 
>. आलि > 
*₹ 2 ता 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


तर पुढें त्यांनीं याब्राचबत टाकलेली पावलें 
अनाकलनीय व विसंगत दिसतात, महाराष्ट्राची 
मागणी लगेच मान्य करण्यांत काय अडचणी 
आहेत हें कॉंग्रेसश्रेष्ठींनीं विशाद करून सांगितलें 
ब व्यापक आणि राष्ट्रहितेषी दृष्टीनें या प्रश्नाचा 
बिचार करणें आवश्‍यक आहे यावर त्यांनीं भर दिला. 
चर्चेच्या ओघांत त्यांनीं महाराष्ट्रीय पुढाऱ्यांपुढें त्रि- 
राज्याची योजना मांडली. सोराष्ट्र, कच्छ व मुंबई राज्यां- 
तील सवे गुजरातीभाषी प्रदेशांचे मिळून होणारें महा- 
गुजरात राज्य, मुंबईशाहराखेरीज मुंबई राज्यांतील सर्व 
मराठीभाषी प्रदेश, हैद्राबाद राज्यांतील मराठवाडा व 
विदर्भाचे आठ जिल्हे मिळून होणारें संयुक्त महाराष्टर- 
राज्य व तिसरें मुंबई राहर राज्य अशी ही त्रिराज्य- 
योजना होती. पांच वर्षांनंतर मुंबईशहर महाराष्ट्रांत 
समाविष्ट करावयाचें की पुढें तसंच वेगळें ठेवावयाचे 
याचा पुनः विचार करतां येईल असेंहि सांगण्यांत 
आलें. अर्थात्‌ ही योजना महाराष्ट्रीय पुढारी-मंडळींना 
संमत होण्यासारखी नव्हती. शांततेच्या व सदिच्छेच्या 
वातावरणांत हा प्रश्न सोडवावा हें कॉंग्रेस वरिष्ठांचे 
आवाहन लक्षांत घेऊन व व्यापक राष्ट्रहिताच्या दृष्टीवर 
त्यांनीं जो भर दिला तोहि लक्षांत घेऊन संयुक्त महा- 
राष्ट्राचा प्रश्न समाधानकारक रीतीनें सुटण्याच्या मार्गी- 
तीळ एक पायरी म्हणून शंकरराव देवांनीं मुंत्रईसह 
संयुक्त महाराष्ट्र व महागुजरात या दोहोंचे मिळून 
म्हणजे सर्व मराठीभाषी व सर्व गुजरातीभाषी प्रदे- 
शांचे मिळून एक द्विभाषिक राज्य करण्यांत यावें अश्नी 
पर्यायी योजना कॉंग्रेस वरिष्ठांसमोर मांडली. ही पर्यायी 
योजना तेथें गेलेल्या कांहीं महाराष्ट्रीय पुढाऱ्यांना बिल 
कूळ पर्संत नव्हती. भाषिक राज्याचें मूळभूत तत्त्व 
आपण सोडून देत आहोंत असें त्यांचें म्हणणे होतेव 
पत्यक्ष व्यवहारांत असें राज्य कार्यक्षम रीतीनें चालविणे 
शकय होणार नाहीं असेंहि त्यांना वाटत होतें. रा. पु. 
समितीने महाविदर्भाचें वेगळें राज्य शिफारसिले होतें. 
कॉंग्रेस वरिष्ठांनी त्रिराज्ययोजना सुचविली, त्यावेळीं 
विदर्भाचे वेगळें राज्य न करतां तेथीळ लोकांनीं 
संयुक्त महाराष्ट्रांत सामील होण्याबाबत त्यांचें मन 
वळविण्याचे आश्वासन देऊन त्यांनीं ती जबाबदारी 
स्वीकारली होती. परंतु महत्ताचें मुंबई शहर त्यांत 
नसल्यामुळें ही योजना स्वीकारणे महाराष्ट्रीयांना शक्‍य 


नव्हतें. तेव्हां जेणेकरून मुंबईसह सवे मराठीभाषी 


प्रदेश एका राज्यांत येईल व एकप्रकारे संयुक्त महाराष्ट्रा 
चा गाभा तयार होईल अशी सर्व मराठीभाषी व 
सर्व गुजरातीभाषी प्रदेश एकत्र आणणारी ह्रिभाषिक 


राज्याची पर्यायी योजना श्री, देकरराव देवांकडून पुढें. 


मांडण्यांत आठी, या द्विभाषिक राज्यांतून महागुजरात- 
ने पांच वर्षांनीं किंवा त्यापूर्वीही त्यांची तशी इच्छा 
असस्यास बाहेर पडावे, अशीहि योजनेंत तरतूद होती. 


तसे झाल्यास मग महागुजरात व मुंबईसह संयुक्त- . 


महाराष्ट्र अशीं दोन राज्यें आपोआप निर्माण होतील. 
ज्या महाराष्ट्रीय पुढाऱ्यांचा यास विरोध होता त्यांनींहि 
अखेर त्यास संमति दिळी. पण त्यावेळीं तेथे जे 
गुजरातचे पुढारी आले होते त्यांनी आपणांस असलें 
द्विभाषिक राज्य मान्य होणार नाहीं, यांत महाराष्ट्रीयांच 
उघडउघड दोन तृतीयांशाइतकें संख्याधिक्य आहे व 
पांच वर्षांनीं महागुजरातला फुटून वेगळें होण्याची 
दिलेली सवलत म्हणजे या संख्याधिक्याच्या जोरावर 
महागुजरातला बाहेर हांकडून काढण्याची आंखटेली 
पद्धतशीर योजना असून मुंबईसह 'संयुक्त महाराष्ट्र 
पुढें आपोआप पद्रांत पडावा अशा दुष्ट काब्याने ती 
करण्यांत आली आहे. असे त्यांनीं बोळून दाखविलें. 
मुंबई कॉंग्रेसच्या पुढाऱ्यांनींहि ती संमति दर्शविली 
नाहीं. कॉंग्रेस वरिष्ठांची यावरील अधिक्कत प्रतिक्रिया 
त्यावेळीं कळली नसली तरी ही द्विभाषिकराज्ययोजना 
मान्य होण्यासारवी नाहीं असे पं. फ्तांनीं महाराष्ट्रीय 
पुढाऱ्यांना दिल्ली सोडण्यापूर्वी कळविलें होतें, 
असें कळते. फक्त श्री. ढेबर म्हणाळे होते 
की, योजना विचार करण्यासारखी अंसून, कांहीं 
काळ विचारासाठीं ती ठेवण्यास हरकत नाहीं. 
अश्ा रीतीने महाराष्ट्रीय पुढारी दिछीहून परतले 
त्यावेळीं त्यांच्यापुढे कॉँग्रेस वरिष्ठांची त्रिराज्य -योजना 
व त्यांनीं सुचविलेली सर्वे मराठी व सर्व गुजराती- 
भाषी प्रदेशांची द्विभाषिक - राज्य - योजना असे 
दोन पर्याय होते. रा. पु. समितीने सुचविलेले 
द्विभाषिक राज्य मागें पडले होतें. 

बाटाघाटींसाठीं दिळीस गेळेली महाराष्ट्र कॉग्रेसची 
पुढारीमंडळी १९ ऑक्टोबरला परतली, ता. २० 
रोजीं पुणं येथें महाराष्ट्र प्रदेश कॉ. कमिटीच्या कार्य- 
कारिणोची ब 


ड्ट 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ता. २१ रोजीं सर्वसाघारण- सभेची 


$ सत र 
कद १ ७५ घ् १९ 
1 कह अमृतमहोत्सवीहजु > 4७ 


१८ (जि 
क प वर्ष च ति > 
च तार 


|) डर $$ हर क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


राज्यपुनरेचनेचा प्रभ आणि संयुक्त महाराष्ट्राची कहाणी 


घेठक झाली. वॉँग्रेसवरिष्ठांशीं झालेल्या चचेचा वृत्तांत 
त्यांनीं कथन केला व दोकरराव देवांच्या मुंबईसह सर्व 
मराठीभाषी वसव युजरातीभाषी प्रदेश एकत्र 
आणणाऱ्या द्विभाषिक राज्याच्या पर्यायास महाराष्ट्र 
प्रदेश कॉग्रेसने ठराव करून पाठिंबा दिला. रा. पु. 
समितीच्या शिफारसीव्राबतहि ठराव करून संयुक्त 
महाराष्ट्राच्या मागणीव्रावत समितीचा दृष्टिकोण चुकीचा 
असून त्यांनीं दिलेले निर्णय मराठी भाषिकांना 
अन्याय करणारे आहेत असे स्पष्ट नमूद करून रा. पु. 
समितीने सुचविलेल्या द्विभाषिक मुंबई राज्याची 
योजना महाराष्ट्र्‌ प्र, कग्रेसला नामंजूर आहे असे त्या 
टरावांत म्हटलें. तसेंच कॉँग्रेस वरिष्ठांनी सुचविलेला 
त्रिराज्य - योजनेचा पर्यायहि आपणांस पसंत नाहीं 
असे त्या ठराबांत म्हटलें व मुंबड शहराची मोगोलिक 
रचना व त्याचा महाराष्ट्रांशीं असणारा सामाजिक 
आणि आर्थिक संबंध लक्षांत घेतां, तसेंच खुद्द र. पु. 
समितीनेंहि मुंबईचे वेगळें शहर-राज्य करण्याविरुद्ध 
केळेळा समर्पक युक्तिवाद लक्षांत घेऊन मुंबईचे वेगळें 
शहर-राज्य म. प्र. कॉँग्रेस कमिटीस संमत नाहीं असेंहि 
त्या ठरावांत स्पष्टपणें म्हटले आहे. शंकरराव देवांच्या 
द्विभाषिक राज्य-योजनस महाराष्ट्र प्र. कग्रेसचा अखेर 
पाठिंबा मिळाला तरी तो देतांना कार्यकारिणीच्या 
-सभासदांत बरीचशी चर्चा झाली. विरोध असणाऱ्यांनींहि 
पाठिंब्रा दिला तो केवळ एक डाव ( स्ट्रॅटेजी ) म्हणून 
व जवळजवळ हा पर्याय संबंधित पक्षांना मान्य होणार 
नाहीं या अंदाजाने दिला असावा असें वाटते. पुढें 
घडलेल्या कांहीं 'घटनाहि या विधानास बळकटी 
आणतात. एकमाषिक तत्त्व आपण सोडलें नसलें तरी 
कॉँग्रेसभ्रेष्टींनीं सुचविल्याप्रमाणे व्यापक राष्ट्रहिताच्या 
दृष्टीनें या द्विभाषिक राज्याचा प्रयोग आपण प्रामाणिक- 
पणे करून पाहावा अशी श्री. शंकरराव देवांची भूमिका 
दिसली. या भूमिकेवरूनच पुढें श्री, दांकररावजी या 
द्विभाषिक राज्याचा प्रचार करीत राहिले. 
संयुक्त-महाराष्ट्र-परिषदेच्या 
/_ कार्येकारिणींतील मतप्रवाह 
महाराष्ट्ू-प्रदेश-कॉँग्रेस-कमिटीच्या सभेनंतर संयुक्त- 
महाराष्ट्रपरिषदेच्या कार्यकारिणीची सभा मुंबई येथे ता, 
२३ ऑक्टोबर रोजीं भरली. कार्यकारिणीच्या या 
सभेत रा. पु. समितीच्या अहवालासंतंधानें एक 


दहा-कळमी ठराव मंजूर करण्यांत आला. या ठरावांत, 
शिफारसींचा एकूण परिणाम म्हणून रचना जवळजवळ 
पूणपणे भाषिक तत्त्वानुसार होत असल्याबद्दल व 
हैद्राबाद व मध्यप्रदेश यांचें विमजन होत असल्या- 
बहल समाधान व्यक्त करण्यांत आलें. तसंच तेल्यूव 
मराठी यांखेरीज इतर सवे प्रादेशिक भाषांचे प्रदेश 
( अर्थात्‌ हिंदी भाषा सोडून ) एका राज्यांत येत 
असल्याबद्दल व तेलगूभाषिकांना पुढें एकत्र एका राज्यांत 
येण्याची मुभा दिल्याबद्दल समाधान व्यक्त केळे. राज- 
प्रमुखपद नष्ट केल्याबद्दल व राज्यांच्या दर्जांतील भेदाभेद 
नाहींसा केल्यावद्दळ समाधान व्यक्त केलें, मराठी- 
भाषिकांच्या बाबतींत तेवढा वेगळा न्याय लागू 
करून सर्व मराठीभाषिकांचे एक राज्य न केल्याबद्दल 
व पुढेंहि त्यांना एकत्र येण्याची इतरांप्रमाणे संधि न 
ठेवल्याबद्दल खेद व्यक्त करण्यांत आला, व विदर्भाचे 
वेगळें राज्य करण्यासाठीं दिलेलीं कारणें अत्यंत पक्ष- 
पाती असून एकाच मराठीभाषिक राज्यांत येण्याची 
बहुसंख्य विदर्भीयांची इच्छा डावलल्यावद्दल सं. म. 
परिषदेच्या कार्यकारिणीने खेद व्यक्त केला. मुंबई- 
शहर महाराष्ट्रापासून वेगळें काढणें अशक्य आहे, 
हें रा. पु. समितीने कबूल करून त्या शहरांतील 
अल्पसंख्याक जमातींना आव्यक तें संरक्षण देण्याची 
सं. म. परिषदेने मांडलेली योजना समितीला पटत 
असली तरी कांहीं अल्पसंख्य जमातींच्या मोघम 
आरोपांना व भीतीला अवास्तव महत्त्व देऊन मुंबईसह 
संयुक्तमहाराष्ट्राची मागणी नाकारण्यांत आल्याबद्दळ 
सं. म. प. कार्यकारिणीने खेद व्यक्त केला व ज्या 
पद्धतीने हा निर्णय देण्यांत आला त्यामुळें संघराज्याच्या 
एका घटकाची बदनामी करून संघराज्याच्या मूलभूत 
पायावरच आघात करण्यांत आला आहे असे नमूद 
केलें. मुंबईसह संयुक्तमहाराष्ट्राच्या मागणीचा. पुनरुच्चार 
करून ती मिळविण्यासाठी सवे शांततेच्या व सनदशीर 
मार्गांनी प्रयत्न करण्यावद्दळ लोकांना आवाहन केलें, 
बेळगांव, कारवार वगेरे सरहद्दींबरील मराठी-भाषी 
प्रदेश्याबद्दळचे समितीचे निर्णय चुकीचे असून कोणत्या- 
हि तकययुडू पायावर ते देण्यांत आले नाहींत हें नमूद 
केलें, व शेवटी महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेसच्या पुढाऱ्यांनी 
कॉग्रेस वरिठांशी केलेल्या वाटाघाटींची दखळ घेऊन 
महाराष्ट्रूपासून सुंबई वेगळी काढण्याच्या योजनेस 


२९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ष्टी क 
“र हलले के 
ह ही यो 0 
>याला ७५ 9५५९ 


स्व अमृतमहोत्सवी (> 


८ 8 
रष र ऱ्क वर्ष > 
(क गक चिफ क 
*र ८ तात 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नबंभारत 


त्यांनीं जो विरोध केला त्यास पाठिंबा दर्शविला. पण 
महाराष्ट्र-कॉँग्रेसने सर्वे मराठी-गुजरातीभापिकांच्या 
द्विभाषिक राज्याच्या जो ठराव केला त्यास पाठिंवा न 
देतां फक्त त्याची दखल घेतली व गुजराती भाषिकां- 
च्यापेक्षां मराठीभाषिकांना वेगळा न्याय लागू करून 
त्यांना एका राज्यांत न आणतां त्यांची विभागणी 
करून त्यांच्या न्याय्य आकांक्षा धुडकावण्याच्या 
समितीच्या पक्षपाती धोरणाचा उछेख केला. 

सं. म. परिषदेच्या कायकारी मंडळाच्या या त्रेठकीं- 
त प्र. कॉंग्रेसने मंजूर केलेल्या द्विभाषिक राज्याच्या 
ठरावास पाठिंबा द्यावा असा एक विचारप्रवाह दिसून 
“आल, पण असा पाठिंब्रा देणारा ठराव करणें हे 
संयुक्त-महाराष्ट्रपरिषदेच्या ध्येयाशीं विसंगत झालें 
असते. तसंच या बेठेकींत हजर असलेल्या कॉंग्रेस 
पक्षाच्या लोकांनींहि असें सांगितलें कीं स॑. म. 
परिप्रदेने त्यास पाठिंबा देण्याची गरज नाहीं, 
कॉंग्रस-संघटनेने विशिष्ट परिस्थिति लक्षांत घेऊन तो 
ठराव केलेला आहे व त्यास यश कितपत येईल याची- 
हि खात्री नाहीं; अश्या परिस्थितींत स्वतःच्या ध्येयाशीं 
विसंगत असा सं. म. परिषदेने ठराव करण्याची गरज 
नाहीं इतर-पक्षीय सदस्यांचा या द्विभाषिक योजनेस 
विरोधच होता. या परिस्थितींत खुद्द कॉँग्रेस-पक्षीयांनींच 
वरीलप्रमाणे भूमिका घेतल्यामुळे वादंगाचा प्रसंग 
आपोआप टळला, ठरावांत फक्त त्या घटनेची दखल 
घेण्यांत आली. संयुक्त-महाराष्ट्रपरिषेदेचें पुढील काये 
व धोरण यासंबंधानेंहि नंतर चर्चा झाली. येथपर्मंत 
निवेदन सादर करण्याचीच मुख्य कामगिरी परिषदेने 
करावयाची होती. त्यामुळें येथपर्यंत परिषदेस सर्व- 
पक्षीय भूमिकेवरून हें काम करणें दाक्य झालें, पण 
आतां रा. पु. समितीचा निर्णय संयुक्त-महाराष्ट्र-निर्मि- 
तीच्या विरुद्ध गेल्यामुळें सं. महाराष्ट्र निर्माण करण्या- 
साठीं प्रत्यक्ष कृति करण्याची वेळ आली. परिषदेंत 
सामीळ झालेल्या निरनिराळ्या राजकीय पक्षांची 
धोरणे पाहतां, प्रत्यक्ष कृतीचे बावतींत अगर चळवळी- 
साठीं परिप्रदेच सर्वपक्षीय व्यासपीठ कितपत टिकू 
केळ याची शंका निर्माण झाली, विशेषतः कॉँग्रेस- 
पक्षीय मंडळी निवेदन करण्याच्या मर्यादेपर्यंतच इतर- 
पक्षीयांशीं सहकार्य करूं शाकतील, या अर्थाची कॉँग्रेस 
वरिष्ठांनी त्यांवर लादळेली अट त्यांनीं मान्य केली 


० 


अनुक्रमणिका 


'राज्यहि यापुढें बनविणे श्रे 


असल्यामुळें निवेदनानंतर प्रत्यक्ष कोणत्याहि प्रकारच्या 
सर्वपक्षीय चळवळींत ही मंडळी सहभागी होऊं दाकणार 
नाहींत असे दिसून आलें. परिषदेचे ध्येय ब घटना 
पाहतां परिषद्‌ प्रत्यक्ष चळवळीचा कार्यक्रम हातीं घेऊं 
शकत असली तरी तिचें सर्वपक्षीय स्वरूप टिकवा- 
वयाचे तर तिला प्रत्यक्ष चळवळीचा कार्यक्रम 
हातीं घेतां येणार नाही असे दिसून आलें. 
परिषदेत सामील झालेल्या कांहीं अपक्षीय मंडळीं- 
तहि प्रत्यक्ष चळवळीच्या कार्यक्रमांत भाग 
घ्यावयाचा नसल्यास त्यांनाहि बाहेर पडावें लागेल, 
ही सर्वे परिस्थिति लक्षांत घेऊन ब संयुक्त महाराष्ट्रा 
चा प्रश्न अजून वाटाघाटीच्या अवस्थेंत आहे ही 
गोष्टहि लक्षांत घेऊन परिषदेचे कार्य तात्पुरते स्थगित 
करण्यांत यावें व परिषदेच्या कोणाहि सभासदास 
व्यक्तिगाः अगर संघटितपणे आपापल्या राजकीय 
पक्षाच्या व्यासपीठावरून सर्व शांततेच्या व लोकशाही 
मार्गांनी प्रत्यक्ष चळवळ करण्याचें क्रियास्वातंत्र्य असावें 
व यापुढें परिषदेचे सर्वाधिकार अध्यक्ष श्री. शेकरराव 
देव यांचेकडे देण्यांत यावेत असा ठराव मंजूर कर- 
ण्यांत आला. ्ि 
शुजरात प्र, कॉ, कमिटीचे मत 


यानंतर कांहीं दिवसांनीं मेमदाबाद येथ गुजरात प्र, 


कॉंग्रेस कमिटीची सभा झाली व रा. पु. समितीच्या 
द्विभाषिक मुंबई राज्यास त्यांनीं पाठिंबा दिला. व असे 
द्विभाषिक राज्य बनविणे शाक्य नसल्यास महागुजरा- 
तच वेगळ राज्य बनवावे ब त्याचबरोबर मुंबई शहरा- 
चेहि वेगळें राज्य बनवावे, मुंबईराहर कोणत्याहि 
भाषिक राज्यांत घालूं नये असा त्यांनीं ठराव केला. 
महाराष्ट्र प. कोग्नसनं मंजूर केलेल्या द्विभाषिक राज्याच्या! 
योजनेस त्यांनीं जोराचा विरोध केला. खोटी, दुष्ट- 
पणाची व कावेबाज अशी ही योजना असून गुजराती 
भाषिकांवर सतत वर्चस्व करण्याचा अगर 
त्यांतून हाकून लावून मुंब्रईसह संयुक्त 
आपड घ्येय साधण्याचा हा डाव आहे असें त्यांनीं 

2 रा. पु. समितीचे द्विभाषिक 
यस्कर होणार नाहीं असे 
मुंबई- प्रदेश-कॉँग्रेस कमि- 
द्विभाषिक राज्यास पाठिंबा 


महाराष्ट्राचे 


कमिटीचे मत दिसून आले, 
टीनेंहि रा, पु. समितीच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


त्यांना पुढें 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


ब ध्‌ र र > 

|. च्या ळय > 
४ नवभारत हे 
>, ॥ 


ष्य ७५ . > 
न्ट< अमृतमहोत्सवी & २७ 


र र शी 
रष "१९8... वर्ष २०44 क 
क च्य ए्तातर> र 


की. 6१% 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


५ 


राज्यपुनरेचनेचा प्रश्न आणि संयुक्तमहाराष्ट्राची कहाणी 


देणारा व महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेसच्या द्विभाषिक राज्यास 
विरोध दर्शविणारा ठराव पास केला. 
श्री. देव यांचा प्रचार 

महाराष्ट्र - प्रांतिक - कॉँग्रेसकमिटीनें सर्वे मराठी- 
गुजरातीभाषिकांच्या द्विभाषिक राज्याचा ठराव मंजूर 
केल्यानंतर श्री. शंकरराव देवांनीं त्याचा प्रचार करण्या- 
साठीं मुंबईत व इतरत्र मोठमोठ्या समा घेतल्या. 
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या नामतींतीळ एक मधळा 
टप्पा याच दृष्टीनें बहुतेक लोकांनीं त्याचा अर्थ 
घेतला. पण श्री. दोकरराव देव मात्र थोड्याफार 
तात्विक भूमिकेवरून या दिभाषिक राज्याचा प्रचार 
करीत असल्याचें दिसून आलें. मुंबईत त्यांच्या सभांना 
प्रचंड गदा जमू लागली व संयुक्तमहाराष्ट्रनामेती- 
बाबत त्यांच्या नेतृत्वावरील विश्वास वाढत आहे असें 
दिसु. लागलें, विदर्भाकडेहि दंकररावजींनीं दोरा केला. 
नागपूर येथें त्यांना प्रचंड विरोधास तोंड द्यावें लागलें 
व त्यांच्यावर तेथें शारीरिक हलछाहि झाला. रा. पु. 
समितीने शिफारतिलेळें विदर्भाचे वेगळें राज्य मजूर 
असणारा एक प्रभावी गट तिकडे होता, तसेंच संयुक्त 
महाराष्ट्रांत विदर्भाने विलीन व्हावें असेंहि बरेंच मत 
होतें. विशेषतः वऱ्हाडच्या चार जिल्ह्यांत हें मत 
प्रमावी होतें ब तेथील कॉग्रेस - कमिटीनें तसा ठरावहि 
मंजर केला होता. पण नागपूरकडील चार जिल्ह्यांत 
हे. मत एवढे प्रभावी नव्हतें. पण विद्भाकडील 
बहुतेकांना म. प्र. कॉंग्रेसची द्विभाषिक राज्ययोजना 
'पर्संत नव्हती. तिकडील संयुक्तमहाराष्ट्रवादी लोकमत 
असें होते कीं, “ कॉग्रेस-श्रे्ठींची त्रिराज-योजना वूतं 
स्वीकारावी, पुढें मुंबई मिळेळ, पण कोणत्याहि परिस्थि- 
तींत पुनः द्विभाषिक राज्यांत यापुढे जाण्याची पाळी 
येऊं नये.” रा. पु. समितीने हैद्राबादराज्याचें विभजन 
करून मराठवाडा मुंबई राज्यांत सामीळ करण्याची 
शेफारस केली असल्यामुळें त्यांचे ध्येय एकप्रकारे 
साध्य झालेंच होतें. तेव्हां यापुढें मुंबई राज्यांतील 
मराठीभापिकांच्या धोरणानुसारर्‍च ते वागणार हें उघड 
होते. श्री. शोकरराव देवांची द्विभापरिक-राज्य-योजना 
फलद्रूप होणार नाहीं, अखेर त्यांना मुंबईसह संयुक्त 
महाराष्ट्राच्या लढयाचीच तयारी करावी लागेल, असेंच 
बहुसंख्य मराठीभमाषी जनतेस वाटत असल्यामुळें या 
त्यांच्या योजनस विरोध करण्याचे भानगडींत फारसें 


न. भा, ६ 


अनुक्रमणिका 


कोणी पडलें नाहीं. बहुतेक राजकीय पक्षांनाहि असंच 
वाटत होतें. तथापि श्री. इेकररावांप्रमार्णे या योजनेवर 
तात्त्विक निष्ठा ठेवून असें द्विभाषिक राज्य निमोण 
झाल्यास चांगलें अत्ना विचारसरणीचीहि कांहीं प्रमुख 
मंडळी महाराष्ट्रांत, मुंबईत व महाराष्ट्रावोहरहि दिसून 
आली. 
त्रिराज्य - योजना : 
मान्यहि नाहीं, अमान्यहि नाहीं ! 

ता. ८ व ९ नोव्हेंबरला दिलीस कॉंग्रेस-वाकेंग- 
कमिटी'ची बैठक भरून त्यामध्यें राज्यपुनरंचनेवावत 
निर्णय घेण्यांत आला. मुंबई राज्याबाबत रा. पु. 
समितीची शिफारस बाजूस सारण्यांत येऊन महा- 
गुजरात, मुंबई शहर व विदर्भासहित मुंबई राज्यांतील 
सवे मराठीभाषी प्रदेश व मराठवाडा मिळून होणारें 
महाराष्ट्रराज्य अश्या तीन वेगळ्या राज्यांची योजना 
संमत करण्यांत आली. महाराष्ट्र प्र. कॉँग्रेसने सुचविळेली 
द्विभाषिक राज्ययोजना संत्रंधित पक्षांना पसंत नाहीं 
म्हणून ती फटाळण्यांत आली. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष श्री. 
ढेबर यांनीं “ पांचवषांनंतर म्हणजे १९६२ सालीं 
मुंबईशाहरराज्याच्या विधिमंडळांतीळ दोनतृतीयांश 
सदस्यांच्या बहुमताने मुंबईशहर महाराष्ट्रांत विलीन 
करण्याची सवलत राहील ? असे लेखी पत्राने महाराष्ट्र 
प्र. कॉँग्रेतचे अध्यक्ष श्री. देवगिरीकर यांना कळविलें. 
विवाद्य बाबींपैकी पंजाब व विशाळ आंत्र यांबाबत 
निर्णय वेण्यांत आळे नाहींत. इतर बहुतेक ठिकाणीं 
रा. पु. समितीने केलेल्या शिफारसींना मान्यता देण्यांत 
आली. संबंधित पक्षांनी परस्परमतेक्यानें कांहीं बदल 
सुचविल्यास तोहि मान्य करण्यांत येइल अते सांगितलें 
गेले. म्हैसूरच्या लोकांचा संयुक्त कर्नाटकास विरोध होता. 
त्यासंबंधी प्रत्यक्ष 1१णय घेतला नाहीं; तरी म्हेसूरच्या 
लोकांचें मन वळवून संयुक्त कर्नाटकास त्यांचा पाठिंबा 
मिळण्याची दक्‍्यता दिसूं लागली होती. विदभ 
संयुक्त महाराष्ट्रांत विलीन करण्यापूर्वी तेथील लोकमत 
अंदाजळें जाईल, ते विळीनीकरणास संमति देतील ब 
त्यासाठीं खुद्द कॉँग्रेस-वरि्ठ आपलें वजन खचचे करतील 
असेंहि त्या वेळीं सांगण्यांत आलें. 

कॉँग्रेस-वकिंग-कमिटीचा हा निणेय महाराष्ट्रांतीळ 
काँग्रेससह कोणत्याहि राजकोय पक्षाला मान्य नन्हता, 
श्री. देवगिरीकरांनीं बर्किग कमिटींत त्यास कशी 


४१९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


८ शक. ण 
ण णम्ष्णित > 
क “नवभारत रे न हौ 
कद १ ७५ १५९ 
*<< अमृतमहोत्सवी, ६२ 


र्क ऱ्क, वर्ष _ छे 4 
*₹ पता 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


कंवुली दिली याबद्दल महाराष्ट्रांत आश्चर्य व्यक्त करण्यांत 
आलें. श्री. देवगिरीकरांनीं खुलासा केला को आपण 
संमति दिलेली नाहीं. संमति दिली नसली तरी आपलें 
विरोधी मत नोंदविण्याचा आग्रह त्यांनीं धरला नव्हता . 
वर्किंग कमिटीचा हा निणय आपल्या प्रदेशा-कॉग्रेस 
कमिटीपुढें ठेवतों असं ते म्हणाले होते. त्याच वेळीं 
दिलीत असणाऱ्या कांहीं कॉग्रेसपक्षीय महाराष्ट्रीय 
पॉलमेंट-सदस्यांनीं पं. पंत वगेरे कॉंग्रेस-वरिष्ठांस भेटून 
या त्रिराज्य-योजनस महाराष्ट्र-प्रदेश-कॉँग्रेस-कमिटीचा 
पाठिंब्रा मिळविण्याचा प्रयत्न करूं असे सांगितले होतें 
असें म्हणतात. श्री. देवगिरीकर दिछीहून परतल्यावर 
त्यांनीं श्री, शांकरराव देव व इतर महाराष्टर-कॅग्रेसचे 
पुढारी यांना सर्व वृत्त कथन केळे. लगेच ता. १६ 
नोव्हेंबरला महाराष्ट्र प्र. कॉ. कार्यकारिणीची व ता. १७ 
नोव्हेंबरला तिच्या सर्वसाधारण सभेची बैठक पुण्यास 
बोलावण्यांत आली. विदर्भ व मराठवाड्यांतील कॉँग्रेस 
च्या प्रमुख मडळींना या वेठकीस बोलावले होतें. कार्य- 
कारिणींत या प्रश्नावर कित्येक तास चर्चा होऊन एक 
ठराव मंजूर करण्यांत आला. मुंबईराहराचें वेगळें राज्य 
करण्यापुरता त्रिराज्य-योजनेचा भाग वगळून बाकीची 
योजनेबरद्दळ- विदभ॑ महाराष्ट्रांत विलीन करण्याचें 
ठरविल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यांत आलं, सुरवातीस 
महाराष्ट्र प्र. कॉ. ने सुचविलेली द्विभाष्रिक राज्याची 
योजना संमत करण्यांत आली नाहीं, याबद्दल खेद 
प्रदार्शीत करण्यांत आला. नंतर विदभ महाराष्ट्रांत 
विलीन करण्याचें ठरविल्याबद्दलळ व सवे मराठी-माषिकांचे 
राजकीय ऐक्य साधण्याचे स्वप्न बरेचसे साकार होत 
असल्याबद्दळ समाधान व्यक्त केळे. - पण पुढें * मुंबई 
शहराचे वेगळें राज्य करण्याची कल्पना आपणांस 
बिलकूळ संमत नाहीं; भोगोलिक, सांस्कृतिक व 
आथिक वगेरे सव इृष्टींनीं मुंबई महाराष्ट्राचा 
अविभाज्य भाग असल्यामुळें मुंबईलेरीज महाराष््- 
राज्याची आम्ही कल्पनाहि करूं शकत नाहीं; 
तेव्हां मुंबई शह्रावाबतच्या निणयाचा वार्किंग कमिटीने 
केरविचार करावा ?- अक्की त्या ठरावांत विनंति 
करण्यांत आली. पण ठरावाच्या अखेरीस मुंबईसह 
संयुक्त महाराष्ट्राचे ध्येय गांठण्याचे आपले मार्ग 
शांततेचे ब मतपरिवर्तनाचेच राहतील, ल्यासाठीं 
चळवळीचा मार्ग आपणांस संमत नाहीं व कोणत्याहि 


परिस्थितींत आम्ही कॉंग्रेसची शिस्त पाळून व कॉंग्रेसशी 
एकनिष्ठ राहूनच आमचें साध्य गांठण्याचा प्रयत्न 
करूं अस म्हटलें होतें. ता. १७ रोजीं भरलेल्या प्रदेश 
कॉ. कमिटीच्या सर्वसाधारण सभेंत हा ठराव मंजूर 
करण्यांत आला, 

या ठरावाचा अर्थ त्रिराज्य-योजना मान्यहि नाहीं 
व अमान्यहि नाहीं असा होतो अक्षी त्याब्राबत सव- 
साधारण प्रतिक्रिया दिसून आली. आपणांस पसंत 
तेवढ्या भागापुरती संमति, इतर भागास विरोध असा 
त्याचा सरळ अर्थ होत होता. * वबर्किंगकमिटीची 
योजना एक संपूण भाग असून त्यांतील कांहीं स्वीकार्य 
कांहीं अस्वीकार्य असें करतां येण्यासारखे नाहीं, ती 
एक तर संमत आहे म्हणा अगर असमत आहे 
म्हणा* अशीच याबाबत राजधानीच्या व्तुळांतील 
प्रतिक्रिया दिसून आली, महाराष्ट्रांतील इतर सर्व 
राजकीय पक्षांनीं या त्रिराज्य-योजनेस कडाडून विरोध 
केला व महाराष्ट्र प्र. कॉ. च्या घोरणाबद्दळ नापसंती 
व्यक्त केळी. चळवळीच्या व लढ्याच्या अर्थात्‌ 
शांततामय व लोकशाही मार्गानेच आपणांस मुंबईसह 
सयुक्त महाराष्ट्राचे ध्येय साध्य करावे लागेल, असे हे 
पक्ष म्हणूं लागले, तथापि या बाब्रतींत कॉंग्रेसपक्ष पुढारी- 
पण घेऊन, सनदशीर कां होईना, प्रत्यक्ष चळवळीचा 
कांहीं मार्ग ठरवीत असल्यास त्याच्या मार्गात 
कोणत्याहि प्रकारची अडचण येईल अंस आपटे घोरण 
राहणार नाहीं अश्शी निरनिराळ्या राजकीय पक्षप्रमुखां- 
नीं आपली विचारसरणी प्रगट केली होती. 


रा. पु. समितीचा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर व 
पुढ युंबइसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्यास म्हणजे 
मुबई महाराष्ट्रांत घालण्यास पं. नेहरू आदि कॉंग्रेस- 
वरिष्ठ फारसे अनुकूळ नाहींत असे दिसून आल्यानंतर 
महाराष्ट्र - कॅग्रिसमध्ये दोन प्रमुख विचारप्रवाह दिसन 
आले. एक विचारप्रवाहू असा कीं मुंबईसह संयक्त 
महाराष्ट्राचे मडकी गांठण्यासाठीं जरूर पडल्यास 
घटनात्मक पंचप्रसंग घडवून आणून व कदाचित्‌ 
त्यासाठीं कोग्नेस-संघटनेवाहेर जावें लागळें तरी त्याची 
तयास ठेवून हें ध्येय साध्य करून घ्यावें. दुसरा प्रवाह 
असा कीं मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळविण्यासाठी 
अ कांहीं करावयाचें ते कॉग्रेसच्या दिस्तींत व संघटनेत 
राहूनच करावयाचे, संघटनेबाहूर पडून कांहींहि करा- 


४२ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


छे पो 

न १ ७५ 9 
स्व अमृतमहोत्सवीहतु 
र्ट प वर्ष क 


यता 


|) डर $$ हर क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


राज्यपुनरैचनेचा प्रभ आणि संयुक्त महाराष्ट्राची कहाणी 


वयाचें नाहीं. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रावदल्च्या 

य १. 51 0 
महाराष्ट्रीय जनतेच्या तौत्र भावना, तसेंच खुद्द सव 
सामान्य कॉँग्रेसजनांचेंहि याबाबतचे तीन्न मत लक्षांत 


घेतां पहिला विचारप्रवाह महाराष्ट्रकॉँग्रेसमध्यें 
प्रमावी होण्यासारखी परिस्थिति निर्माण होईल असें 
सरवातीस वाटत होते. पण ह्या लोकमतास बोलते, 
कार्यक्षम व प्रभावी करणारें खंबीर नेतृत्व महाराष्ट्र- 
कॉग्रेसमध्ये दिसून आलें नाहीं. म्हणून या विचार- 
प्रवाहाने मधून मधून उसळी खालछ्यासारखे दिसलें 
तरी ते क्षणिक ठरलें. दुसरा विचारप्रबाहच अखेर 
प्रभावी झाल्याचें दिसून येत आहे. श्री शुकरराव 
सध्यां कॉँग्रेस-संघटनेंत नाहींत. त्यांचे पूर्वींचिं उच्च 
स्थान, पूर्वीचे संबंध व त्यांचें स्वतः <। 
व्यक्तिमत्त्व यांचे जोरावर त्यांना महाराष्ट्रकॉंग्रेसशीं 
निकट संबंध ठेवून व तिचे मार्गदशन करून 
जेवढें करतां येणे शक्‍य होतें तेवढें त्यांनीं करण्याचा 
प्रयत्न केला. तथापि वेळप्रसंग पडल्यास मुंबईसह 
संयुक्तमहाराष्ट्राचे ध्येय साध्य करण्यांसाठीं पहिल्या 
विचारप्रवाहाचा जोर वाढेळ अशी शांकररावजींनीं 
निश्चित भूमिका घेतली होती कीं नाहीं हें कळण्यास 
मार्ग नाहीं. महाराष्ट्रकॉंग्रेसमध्ये फाटाफूट न होतां, 
बाहेर पडावे लागल्यास अ. भा. कॉँग्रेस-संघटनेतून 
संध महाराष्टर-कॉँग्रेस बाहेर पडावी असें कदाचित्‌ 
त्यांचें मत असावें. पण असें संघराः निर्गमन प्र्यक्ष 
घडणे राक्‍य नव्हते. महाराष्ट्र-कग्रेसमधील वर 
उल्ेखिळेला पहिला विचारप्रवाह प्रभावी करण्यास 
क्रियात्मक नेतृत्व हवें होते. ते असते तर कदाचित्‌ 
सर्वी संघटनाच त्या मताची झाली असती. कांहीं 
अपवादात्मक व्यक्ती राहिल्या तरी त्यांस मग महत्त्व 
राहिलें नसतें. हें घाडसी नेतृत्व महाराष्ट्र कॉंग्रेसमध्ये 
नव्हतें हें तर आतां स्पष्ट झालेच आहे. परंतु असें 
कांहीं धाडस करण्याची आवश्‍यकता आहे हा विचार 
खुद्द दाोकररावजींनीं आपल्या कॉँग्रेस-मित्रांसमोर 
आग्रहाने मांडला होता किंवा कसे हें कळत नाहीं. 
विधानसभेचे अधिवेशन. मोचौ, गोळीवार ! 
ता. १८ नोव्हेबर रोजीं मुंबईस विधानसभेचे व 
विधानपरिषदेचे खास अधिवेशन रा. पु. समितीच्या 
दिफारसींचा विचार करून त्याबरात्रत आपलें मत 
मध्यवती सरकारला कळविण्यासाठी भरलें. त्यावरील 


वव्चेस सुरवात झाल्यावर त्रिराज-योजना या 
समाग्रहास संमत आहे अश्शी उपसूचना कॉँग्रेसपक्षनेते 
श्री. मोरारजी देसाई यांनीं मांडली. महाराष्ट्राचा व 
मुंबई शहरांतील महाराष्ट्रीयांचा या योजनेस तीव्र 
विरोध होता. कॉंग्रेसेतर राजकीय पक्षांनी पुढाकार 
घेऊन या योजनेच्या निषेधार्थ व विरोधी लोकमत 
प्रदार्शित करण्यासाठीं एक मोर्चा कौन्सिल हॉलवर 
नेला, मिरवणुकीस व मोर्च्यास बंदी होती तरी 


निरनिराळ्या मार्गांनी लोकांचा प्रचंड जमाव 
तेथें जमला. पोलीसांनी लाठीमार केला, अश्र- 
वायु सोडला. से. बापट आदि प्रमुख व्यक्तींना 


पकडण्यांत आळे. विधानसभेत व परिषदेंत विरोधी 
पक्षाच्या सभासदांनी रा. पु. समितीच्या शिफारसीवर 
कडाडून हला चढविला व वकिंग कमिटीच्या त्रिराज्य- 
योजनेसहि जोराचा विरो'ध व्यक्त केला, 

श्री शेकररावजी व इतर संयुक्तमहाराष्ट्रवाद्यांच्या 
प्रचड समा मुंबईत भरत व त्यांना लाखांच्या संख्येनं 
लोक हजर राहत हें पाहून मुंबई-प्रदेश-कॉँग्रेसला व तिचे 
प्रमुख श्री स, का. पाटील यांना आपलें मसुंबइतील 
आसन डळमळते कीं काय असे वाहूं लागले. वर्किंग 
कमिटीने त्रिराज्ययोजनेचा निर्णय घेतल्यावर त्याच्या 
प्रचारार्थ श्री. पाटीळ व मुंबई-कॉँग्रेस प्रत्यक्ष आखा- 
ड्यांत उतरली. ता. २० नोव्हेंबरला त्यांनीं वर्किंग 
कमिटीच्या ठरावास पाठिंबा देण्यासाठीं एक चोपाटी- 
वर जाहीर सभा बोलावली. सभेस प्रचंड गदी जमली. 
पण जवळचे कांहीं श्रोतेखेरीज सर्वे जनसमुदाय सभेत 
सतत व्यत्यय आणून आरडाओरड व गोंधळ करून 
सभा मोडण्यासाठी आला होता असंच दिसलें. संयुक्त 
महाराष्ट्राच्या बाजूने व पाटीलविरोधी घोषणा होत 
होत्या, व्यासपीठाच्या रोखानें दगड, वाळू वेगेरेंचा 
वर्षांव होत होता. अनेकांना जखमा झाल्या, समेतील 
ठाऊडस्पीकर पाडले, कुंपणाचे बांबू मोडून त्यांना 
आग लावली. या गोंधळातच श्री. पाटील व मोरारजी- 
भाई यांचीं भाषणे झालीं. श्री. पाटील अत्यंत प्रक्षो- 
भक बोलले. पांच वर्षांनीं नव्हे तर पांच हजार वषीनीं 
देखीळ तुम्हांस मुंबई मिळणार नाहीं असे त्यांनीं 
उद्गार काढले. अत्यंत गोंधळांत सभा संपली, अनेकांना 
दुंगळ केल्याबद्दल पकडण्यांत आलें, 

मुंबईतील बातावरण तापत चाललें, ता, २१ रोजीं 


४२ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


>. 

५./1. १९ प्र 
ण 00७ 
र ी ब्लु थ्क्ट ७ 
ह औत 2.४ 
“सट्टा ७५ पै >१९ 
नश अमृतमहोत्सवी, के 

व वष 


भट देशा > 
.) डर १! ढे 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


पुनः अँसेंब्डीची बैठक सुरूं झाली, त्या दिवशीं डाव्या 
गटाच्या पुढाऱ्यांनी सार्वत्रिक संपाचा व हरताळाचा 
आदेश दिला, कौन्सिल-हॉलवर पुनः प्रचंड मोर्चा नेण्या- 
चें ठरलें, संपांत यच्चयावत्‌ कामगारवर्ग सामील झाला. 
सर्वे कापड-गिरण्या, रेव्वेवर्क-शॉप, गोद्या व इतर 
लहानमोठे उद्योगधंदे यांतीळ कामगारवर्ग संप करून 
बाहेर पडला. फो्टविभागांतींल बँकांतील व कचेऱ्यां- 
तील मध्यमवगीय नोकरहि मोठ्या प्रमाणांत बाहेर 
पडले. बर्‍याच भागांत हरताळानिमित्त दुकाने बंद 
राहिलीं. मोर्चाचा प्रचंड जमाव फ़ोराफोऊंटनजवळ 
अडविण्यांत आला, अश्नघधूर सोडला, लाठीमार केला, 
गोळीबार केला तरी जमाव हरटेना, लोक संतप्त होऊन 
पोलिसावर दगड फेकू लागले, गोळीवार जोरांत सुरू 
झाला. फ़ोराफाऊंटनला रणभूमीचे स्वरूप आलें. इकडे 
असेंब्छींत रा. पु. समितीच्या अहवालावर चर्चा 
चाळू होती. बाहरची परिस्थिति पाहून सदस्थहि 
अखस्थ झाले. शेवटीं अमूल देसाई, एस्‌. एम. 
जोशी, नोज्षेर भरूचा वगेरे विरोधीपक्षीय सदस्व 
मोर्चातील लोकांना शांत करण्यास बाहेर पडले, 
“ तुमचे मत समभाग्रहास आम्ह कळविलें 
आहे. भाऊसाहेब हिरे व॒ बरेच कॉंग्रेस 
सद्स्थ राजीनामे देत आहेत. राजीनामे देणाऱ्या 
कॉंग्रेस-सदस्थांची संख्या ८०९० पप्नेत गेली आहे. 
आणलखीहि देतील. तुम्ही आतां शांततेने परत फिरा.! 
असेंत्यांनीं मोर्चातील लोकांस सांगितले. त्यानंतर हा दोन- 
अडीच लाखांचा जमाव शांततेने चौपाटीकडे चालला. 
जातांना कांहीं गडबड झाली नाहीं. चोपाटीवर प्रचंड 
सभा झाळी. २-३ लाखांचा समुदाय शांततेने 
पुढाऱ्यांची भाषणें ऐकत होता. कामगारवर्गावरोबर 
मध्यवर्गीय नोकरवर्गहि बऱ्याच मोठ्या प्रमाणांत होता. 
सभा संपल्यावर लोक शांततेने घरी परत गेले, सभेत 
डाव्या गटाच्या पुढाऱ्यांची भाषणें झालीं. या दिवशीं 
फ़ोराफोटन व इतर भागांत झालेल्या गोळीबारांत 
१५१६ माणसें मृत्युमुखी पडलीं. प्रक्षुव्य जमावाने 
बसेस व ट्राम यांची वाहतूक बंद पाडळी. त्यांची 
मोडतोड केली व कांहीं बसगाड्या जाळण्यांत आल्या, 
या दिवशींच्या दंगळींत खाजगी मालमत्तेची लुटालूट, 
मोडतोड अगर जाळपोळ झाली नाहीं. फार तर एकाद्या- 


इुसऱ्या दिवशीं मुंबईतील सर्वे व्यवहार नित्याप्रमाणें 
सुरू झाळे, तसा आदेशा चेपाटीवरील सभेत पुढाऱ्यांनी 
दिलाच होता, दंगलीची कसलीहि भीषण छाया दुसऱ्या 
दिवशींच्या व्यवहारावर दिसून आली नाहीं. दंगलीच्या 
दिवशींच म्हणजे ता, २१ पासून श्री. दोंकरराव 
देवांनीं ता. २० च्या पाटील- मुरारजींच्या सर्भेत जे 
हिंसात्मक व ग्य प्रकार घडले त्याबद्दल प्रायश्चित्त 
म्हणून पांच दिवसांचं उपोषण सुरूं केळे होतें. 
काँग्रेसपक्षीय महाराष्ट्रीयांची 
| अनुकंपनीय स्थिति ! 
ता. १८ रोजीं मुंबईस असंब्ली-अधिवेदान सुरूं झालें, 
तेव्हांपासून कॉग्रेसपक्षीय महाराष्ट्रीय सद्स्यांत पक्षप्रमुखा- 
ने मांडलेल्या त्रिराज्य-योजनेस पाठिंब्रा देणाऱ्या उप- 
सूचनेवाबत कोणतं धोरण स्वीकारावे याबद्दल चर्चा चाळू 
होती. मुंबई वेगळी करण्याची योजना आपणांस संमत 
नाहीं व त्याचा फेरविचार करावा असा प्रदेशाकमिटीनें 
ठराव केला होता. पण पक्षातर्फे मांडलेल्या उपसूचनेच्या 
विरोधी बोलतां येणार नाहीं व विरोधी मत देतां 
येणार नाहीं असें असंन्लींतील पक्षप्रमुखानें सांगितले, 
वर्किंग कमिटीचा तसा आदेशा आहे असें सांगण्यांत 
आले. कॉंग्रेसपक्षीय महाराष्ट्रीय सदस्यांची स्थिति अनु- 
कंपनीय झाली | कॉंग्रेसच्या शिस्तींत राहून सर्व करूं 
असा प्रदेश-कॉँग्रेसचा ठराव होता. लोकप्रतिनिधी या 
दृष्टीने या प्रश्नाबाबतच्या लोकांच्या तीन्र भावना व 
स्वतःचहि मत व्यक्त करण्यासाठीं विरोधी बोलणे व 
विरोधी मत नोंदगे जरूर आहे असें त्यांना वाटत 
होतें. पण कॉंग्रेसच्या शिस्तीशीं हे कसे जमणार ? 
त्यांच्या २ ३ ब्ेठका होऊन या प्रश्नाचा खळ झाला. 
विरोधी बोलण्यास व मत देण्यास परवानगी नसेळ तर 
असेंब्लीसद्स्यत्वाचा राजीनामा द्यावा, असा विचार 
जोराने मूळ धरूं लागळा, मुंबईतील डे. नरवणे व इतर 
काग्रेसपक्षीय महाराष्ट्रीय सदस्यांनी याबाबत जोरान उठाव 
नामा देण्याचे ठरवेडे 6 .पर्‍याच सदस्यांनी 
बुद्धीस तसें वाटेळ त्याने ह हीना प गे, 
सकती आणूं द जॅ मा यावा, दडपण 
नेप अश ठरल, नोव्हेंबर २९ ची 


असंब्डीची _चेठक सुरूं होण्यापूर्वी बऱ्याच जणांनीं 
राजीनामा देण्याचा निणे 


क (५- वि कोळ री रश य व तल व दिवशी 
दुसर्‍या ठिकाणीं किरकोळ खरूपाची झाली असेल. बेक संपेपर्यंत ११८ पेक त. व त्या दिवड 
न पका १९०३ कोग्रेसपक्षीय 
४४ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका "सी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


७५ पै >१९ 
७४ (अमृतमहोत्सवी वढ 
/ (23 वर्ष 2 
*र ८ शता, 
प्र | 
| "ह 1 
अ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


राज्यपुनर॑चनेचा प्रश्न आणि संयुक्तमहाराष्ट्राची कहाणी 


महाराष्ट्रीय सदस्यांनी राजीनामे प्रत्यक्ष दिले होते 
किंवा देण्याच्या तयारींत होते असे म्हणतात. अर्थात्‌ 
हे राजीनामे प्रदेश-कॉग्रेस-कमिटीच्या प्रमुखामाफत 
मध्यवती पार्लमेंटरी बोर्डाकडे जाणार होते. ते 
सरळ स्पीकरकडे द्यावयाचे नव्हते. पण पुनः रात्रीं 
पक्षप्रमुख व महाराष्ट्रीय कॉग्रेस-पुढारी यांमध्ये 
वाटाघाटीस सुरुवात झाली. विरोधी बोलण्यास हरकत 
नाहीं. पण विरोधी मत देतां येणार नाही. एवढी 
सवलत पक्षप्रमुख द्यावयास तयार झाले. मुंबईतील 
वातावरण अत्यंत तत्त होतें. अशा परिस्थितींत ही 
सवलत घेऊन समाधान मानण्याची सदस्यांची तयारी 
दिसली नाहीं. सुरवातीच्या दिवशीच ही सवलत दिली 
असती तर एकवेळ ती घेतली गेली असती. अखेर वाटा- 
घाटींतून असे निष्पन्न झालें कीं फेरविचार करण्याबद्दल 
महाराष्ट्र्‌ प्र. कॉँग्रेसने ठराव केला आहे त्यास धरून 
बर्किंग कमिटी याचा फेरविचार करीपयंत पक्षप्रमुखानें 
कांहीं आदेश देऊं नये व अँसेंब्लीतील चर्चा तहकूत्र 
करावी. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षांशी बोलणें होऊन हा निणेय 
घेण्यांत आला. त्याप्रमाणें नोव्हेंबर २२ रोजीं असेंब्ली 
ब कौन्सिळ या दोहींच्या बैठका बेमुदत तहकूत्र 
करण्यांत आल्या. असेंब्लींत तहकुत्रीची सूचना श्री. 
भाऊसाहेब हिंरे यांनीं मांडली. यावेळीं केलेल्या 
निवेदनांत आदल्या दिवशीं मुंबईत झालेल्या 
अत्याचारांचा त्यांनीं निषेध केला ब शेवटीं, आपण 
कॉम्रसच्या शिस्तींत राहूं ब॒ वर्किंग कमिटीचा जो 
आदेदा येईल त्याप्रमाणे वागे असे जाहीर केलें 

ता. १७ नोव्हेंबरच्या महाराष्ट्र प्र. कॉँग्रेसच्या सभेंत 
मुंबईचराबतच्या निणयाचा वर्किंग कमिटीने फेरविचार 
करण्यासंबंधींचा जो ठराव केला त्या वेळीं जरूर पडल्यास 
महाराष्ट्रातफ॑ एकादें शिष्टमेडळहि कॉग्रेस-वरिष्ठांना 
यासाठीं भेटण्यास जावें अशी एक सूचना आली होती. 
रिष्टमंडळ या स्वरूपांत नसलें, तरी त्या दृष्टीने कोग्रेस- 
वरिष्ठांस भेटून त्यांच्याशीं पुनः बोलणी करण्यासाठीं 
श्री. भाऊसाहेब हिरे व श्री. शेकरराव देव २९ 
नोव्हेंबरला दिलीस गेले. पाळेमेटचें अधिवेशन यावेळीं 
सुरूं होतंच. त्यामुळें पालेमेंटची महाराष्ट्रीय सदस्थ- 
मंडळी व महाराष्ट्र कॉँग्रेसचे अध्यक्ष दिछींत होतेच. 
पं. पंत, पं. नेहरू, श्री. ढेबर यांना देव, हिर प्रभ्रति 
मंडळी भेटली. मुंबईच्या गोळीबारासंबंधीं पाळमेटमध्ये 


विरोधी पक्षाकडून तहकुत्रीची सूचना आणली गेलीच 
होती. ता. १४ डिसेंबरपासून १० दिवस लोकसभेत 
व राज्यसभेत रा. पु. समितीच्या अहवालावर चर्चा 
सुरूं होणार होती. पालमैटमधील महाराष्ट्रीयतर प्रमुख 
लोकप्रतिनिधींना व्यक्तिशः मेट्टून मुंबईसह संयुक्त 
महाराष्ट्राची ब्राजू त्यांना समजावून देण्याचा देव, हिरे, 
गाडगीळ प्र्नतींनीं प्रयत्न केला, सवाना संयुक्त-महाराष्ट्र- 
परिषदेच्या निवेदनाच्या पुस्तिका ब इतर पत्रके 
वाटण्यांत आलीं. रा. पु. समितीच्या अहवालावर टीका 
करणारी प्रा. ध. रा. गाडगीळ यांनीं लिहिलेली एक 
पुस्तिकाहि सवीना वाटण्यांत आली. प्रा. गाडगीळांच्या 
या पुस्तिकेंत समितीच्या सवसाधारण शिफारसींचे व 
विशेषतः तिच्या महाराष्ट्रासंत्रंधींच्या शिफारसांचे 
सडेतोड परीक्षण केळे असून या दिफारसीमुळे महा- 
राष्ट्रीयांना ' हीन नागरिकत्वा'चा दर्जा कसा मिळत 
आहे हें विदाद केळे आहे. मुंबईतील अल्पसंख्य 
जमातींच्या व ओद्योगिक अगर व्यापारी हितसंत्रंधीयां- 
च्या भीती त्यांच्याशी समक्ष वाटाघाटी करून जाणून 
घेण्याचा संयुक्त महाराष्ट्राच्या पुढाऱ्यांनीं कसा प्रयत्न 
केला हेंहि त्यांत दाखविळें आहे. याच अनुरोधाने मुंबई- 
शहराची विशिष्ट परिस्थिति लक्षांत घेऊन मुंबईदाहराच्या 
स्थानिक कारभारांत स्वायत्ततेचे अधिकार जास्तींत जास्त 
प्रमाणांत देणें शकय असून ते कसे व कोणते देतां येतील 
यासंबंधीं संयुक्त-महाराष्ट्र-परिषदेने रा. पु. समितीला 
सादर केलेल्या निवेदनाच्या प्रतीहि पालमेटच्या 
सदस्यांना वाटल्या. याच सुमारास मुंबई शहरावाबतची 
अश्योक-हॅरिस यांची एक योजना लोकांत चर्चिली 
जात होती. ह्या योजनेत नवीन असे कांहींच नव्हते. 
सं. म. परिप्रेदेने सादर केलेली योजनाच अधिक स्पष्ट 
व तपशीलवार होती. पोलीस खाते कोंपोरेशनकडे 
असावे अस अशोक-हॅरिस योजनेंत होतें, सं. म. परि- 
घंदेच्या निवेदनांतहि यासंबंधाने विचार केला होता; 
तत्वतः त्यास विरोध नव्हता. पण मुंबई-शह्राच्या 
कारभाराशीं संत्रे असणाऱ्या तज्श अधिकारी मंडळो- 
च्या सल्ल्यानेच, पोलीस खाते कोर्पारेशनकडे नसावें, अस 
सुचविले होतें. पण ही अशोक-हॅरिस योजनाहि कॉंग्रेस, 
वरिष्ठांनी विचारांत बेतली असे दिसून आलें नाहीं, 
इकडे मुंबईत श्री. पाटलांनीं ता. «७ नोव्हेंबरला 
पुनः चौपाटीवर जाहीर सभा घेतळी, बंदोबस्तासाठी 


४५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


, 3. ३ 
«र पर्स ळा 

१ 'नवभारत से । 
ब्ह्च धं ७५ छि 


स्व अमृतमहोत्सवी (->२७ 


शी त वर्ष (3 
क कर 
क. ता 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


हजारोंनीं पोलीस होते. तरी ५११० मिनिटांतच सभेत 
गोंधळास सुरवात झाली. विरोधी लोक सभा उघळ- 
ण्याचा प्रयत्न करीत होते. -पोलीसांनीं अनेक वेळीं 
अश्रुवायु सोडून गोंधळ करणाऱ्यांना पांगवण्याचा 
प्रवत्न केला, लाठीमारहि केला. गोंधळांतच अखेर 
सभा संपली. या सभेनंतर श्री, पाटील व मुंबई कॉँग्रेस- 
च्या पुढार्‍्यांनीं मुंबईच्या निरनिराळ्या मोहल्यांतून व 
गल्ल्यांतून सभा घेण्याचें ठरावेळें. संपूर्ण महाराष्ट्रीय 
वस्तींत त्यांना सभा घेणेंच राक्‍्य नव्हते. मिश्र वस्तींत 
घेतलेल्या सभांतहि गोंधळ होऊन त्या उधळल्या जात. 
प्रत्येक ठिकाणीं पोलीस-वंदोवस्त मोठ्या प्रमाणांत असे, 
संयुक्तमहाराष्ट्रवादी काँग्रेसेतर पक्षांनी आपली कृति 
समिति नेमून मुंबई शहरांत जोरानें प्रचारास सुरवात 
केली. त्यांच्या मोठमोठ्या सभा होऊन लाखांच्या 
संख्येने लोक उपस्थित रहात व शांततेने पार पडत, 
श्री. शंकरराव देवांच्या धोरणावावत व महाराष्ट्र कॉँग्रेस 
च्या धोरणाबाबत डावे गट जाहीरपणे नापसंती व 
विरोध व्यक्त करूं लागले. श्री. शंकरराव देवांच्या 
संयुक्तमहाराष्ट्रविषयक पुढारीपणाबावत मुंबईतील जन- 
तेच्या मनानें पूर्वी घेतठेली पकड ढिली होत असल्या- 
चें दिसून येऊं लागलें, संयुक्तपरिषदेचे ते सर्वाधिकारी 
असल्यानें लोक त्यांच्याकडे अपेक्षेने पहात. कॉंग्रेस- 
विरहित निवळ डाव्या गटाच्या लोकांना बरोबर घेऊन 
संयुक्त महाराष्र मिळविण्यासाठी प्रत्यक्ष कांहीं कुतीचा 
कार्यक्रम आंखणे श्री शंकरराव देवांना दाक्यच नव्हतें. 
मुंबई शहरांत संयुक्त महाराष्ट्रवादी कॅग्रेसजनांचा गट डॉ. 
नरवणे, घारपुरे यांचे नतृत्वाखालों जोराने वाढत होता. 
पण या लोकांना डाव्या गटांशीं सहकार्य करून कांहीं 
कार्यक्रम आंखणें शक्‍य नव्हतें. कॉँग्रेसजन राहूनच 
आपलें बळ वाढविण्याचा ते प्रयत्न करीत. संयुक्त महा- 
राष्ट्राबाबतर्चे त्यांच काय स्वतंत्रपणे चाले. तथापि कोण- 
ह्याही संयुक्त-महाराष्ट्रविषयक कार्यांत संयुक्त महाराष्ट्- 
वाद्यांत आपापसांत विरोध निर्माण होणार नाहीं 
दोन्हीहि पक्ष लक्ष देत. 
मुंबई कार्पोरेशनचा ठराव 

याच सुमारास मुंबई कापोरेशनमध्ये समाजवादी 
पृक्षातफे प्रा, राम जोशी यांनीं मांडळेळा मुंबईसह 


इकडे 


पाठिंबा दिल्यास हा ठराव कापोरेशनमध्यें बहुमताने 


मंजूर होईल असें दिसून येऊं लागलें, मुंबई-शहरांतील 
लोकमत मुंबई महाराष्ट्रांत सामील करण्याच्या विरुद्ध 
आहे असें श्री. स. का. पाटील व इतर विरोधक नेहमीं 
म्हणत. त्यास उत्तर देण्यास व मुंबईचे मत मुंबई महा- 
राष्ट्रांत विलीन करण्यास अनुकूल असल्याचें दाखवि- 
ण्यास हाच लोकशाही मार्ग होता. संयुक्त महाराष्ट्रवादी 
कंग्रेसजनांच्या गटाने कापौरेशनमधील वॉंग्रेसपक्ष- 
प्रमुखाकडून शिस्तीचे कांहीं बंधन आल्यास, तें झुगा- 
रूनहि या ठरावास पाठिंबा देण्याचें ठरविलें. राजीनामा 
देण्याचा प्रसंग आल्यास त्याचीहि तयारी ठेवून ह्या 
मडळींनीं कंबरा कसल्या, म्युनिसिपल कॉंग्रेसपक्षांत 
या प्रश्नावर खंबीर अश्ली प्रथम ७८ मंडळीच होती, 
पण ही संख्या हळूंहळूं व'ढत गेळी. महाराव्दे, पुप्पाला, 
आचरेकर वगेरे मंडळींनी पुंढाकार घेऊन जोरानें खट- 
पट सुरूं केली. श्री, महादाब्दे यांनीं मुंबईसह संयुक्त 
महाराष्ट्रूस पाठिंबा देणारे अत्यंत प्रमाबी भाषण कार्पो- 
रेशनमध्ये या ठरावावर केळें. अनेक दिवस व किव्येक 
तास या ठरावावर चर्चा झालो. हा ठराव मंजूर होणार 
व आपला पराभव होणार या भीतीनें श्री. पाटील निर- 
निराळी कारस्थाने करून मतदान पुढें ढकलण्याचा प्रयत्न 
करीत होते, वार्डावार्डातून मतदारांच्या सभा होऊं 
लागल्या व आपल्या प्रतिनिधीने मुंबईसह संयुक्त महारा- 
ष्ट्राच्या बाजूनं मत दिलें पाहिजे असा मतदार आदेश 
देऊं लागळे. या लोकमताचा कॉमॅरेसपक्षीय सदस्यांवर 
परिणाम होऊन कार्पोरेशनमधील संयुक्त महाराष्ट्रवादी 
कॉग्रेसपक्षीयाची संख्या वाहू लागली, अखेर ता. 
२२ डिसेंबरला या ठराबावर मतदान होऊन ६३ 
विरुद्ध शून्य मतांनी हा ठराव पास झाला. ठरावास 
विरोध करणाऱ्या कॅग्रसपक्षीयांनीं कांहींतरी निमित्त 
करून सभात्याग केला. संयुक्त महाराष्ट्रवादी २३ 
कॅग्रेसपक्षीयांनीं ठरावाच्या बाजूनें मतं दिलीं, सर्व 
समाजवादी व इतर डाव्या व स्वतंत्र पक्षाच्या 
सभासदांनींहि. ,ठरावाच्या बाजूने मते दिलीं. या 
मतदानाने मुंबईचें लोकमत महाराष्ट्रांत मुंबई सामीळ 
केरयाच्या विरुद्ध आहे हा विरोधकांचा दावा खोटा 


मुंबई 06_ 
न ना ल मइंच्या लोकमताचा कोल म्हणजेच 
संयुक्त महाराष्ट्रास पाठिंबा देणारा ठराव चर्चेस निघाळा कोपोरेशनचें यासंबंधीचे मत मुंबइ स्वतंत्र असावी 

र व ५८*. 4 %५ ४७ (0 

होता. संयुक्त महाराष्ट्रवादी कांग्रेसपक्षीय सदस्यांनी असेच येइल अशी कांहीं दिवसापर्वा: 

इल अशी कांहों दिवसापूर्वीच श्री. पाटील 

४६ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1 _) 

ह विक, २ र 6 
५०-०७ 
ट्र औत वि 
कही ७८ पै 
*-<अमृतमहोत्सवी ४ 

(22 वषे क. > 
*र 2 एता 

र) ४ 
अ £ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


> 
> 4७ 


राज्यपुनरैचनेचा प्रश्न आणि संयुक्त महाराष्ट्राची कहाणी 


- यांनीं वढाई॑ मारली होती. एवढेंच नव्हे तर त्यांनीं 
मुंबई प्र. कॅग्टेसच्या ठरावांतहि तसा उल्लेख केला होता. 
कॉम्रेसमधीळ मतभेद चव्हाठःयाबर आले 

दिल्लीस देव - हिरे प्रभृति मंडळींच्या कॅग्र्स- 

- वरिष्ठांशी वाटाघाटी चाळू असतां उत्तर सातारा 
जिल्ह्यांत फलटण येथे जि. कॅग्रिस-कमिटीची सभा 
- झाळी. त्यांत कांहीं मंत्र्यांनी भाषणें केलीं. ती 
महाराष्ट्रांत बरीच गाजली. महाराष्ट्र्‌ कॅग्रेसमध्ये जे 
दोन स्वतंत्र मतप्रवाह होते म्हणून वर उल्लेख आला 
आहे त्यांपकीं दुसऱ्या विचाराच्या मंडळींचा हा गट 
होता. एकाद्या ठरावाने महाराष्ट्र कॅग्रसनें श्री. 
द्वाकरराव देवांचे अधिकृत पुढारीपण स्वीकारलेंच 
- नव्हतें. त्यांचे पुढारीपण नैतिक स्वल्पाचें होतं. 
त्यांचे पुढारीपण यापुढें आपर्णांस नको, कॅम्रिस - 
संघटनेच्या दृष्टीनं ते हानिकारक होय असें या 
मंडळींना वाटलें. जे विचार अनेक दिंवस महाराष्ट्रा" 
तीळ कांडी कॅग्रेसजनांच्या अगर पुढाऱ्यांच्याहि 
मनांत म्हणतां येईल, सुस्तरीतीनें वावरत होते ते या 
सर्भेत उघड प्रगट झाले इतकेंच, पण दिछीस श्री. 
'शेकरराव वाटाघाटीस गेळे असतां हें मतप्रदशान अनिष्ट 
होते. अर्थात्‌ त्यामुळे तेथील वाटाघाटीचे काय 
बिघडळं असे म्हणण्यास फारशी जागा नाहीं. हे 
मतभेद जाहीर रीतीनें चन्हाठ्यावर आल्यामुळें 
कॅग्रेसवर विसंवून रहाणाऱ्या सवेसामान्य जनतेत ए्‌क 
तऱ्हेची निराशा व चीडहि फेलावली. कॅग्रसविरोधी- 
पक्षांना याकडे बोट दाखवून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र 
साध्य करण्याच्या दृष्टीनं महाराष्ट्र कॅग्रिस असमर्थ 
आहे, अशी टीका करण्यास चांगली संधि मिळाली. 


छोकसभेतीळ चचा | 
लोकसभेतील व राज्यसर्भेतीळ रा. पु. समितीच्या 
शिफारसीवरील चचत मुंबईसह संयुक्तमहाराष्ट्रची वाजू 
प्रतिनिधींनी बरीचशी समाधानकारक मांडली. त्यापैकीं 
लोकसभेत श्री. काकासाहेब गाडगीळ व राज्यसभंत 
श्री. देवगिरीकर महाराष्ट्र[तर्फेचे प्रमुख वक्ते होते. 
मराठवाड्यातर्फे स्वामी रामानंदतीथ्र व विदर्भातून 
डॉ. खेडकर बोलले. विरोधी पक्षांपैकी महाराष्ट्रांतील 
श्री, दाकरराव मोरे बोलले, त्यांनीं आपल्या भाषणांत 
सर्वपक्षीय गोलमेज परिषदेची सूचना या म. 
काणे, आळतेकर, देशपांडे, देवकीनंदन वगेरेनींहि 


चर्वेत भाग बेतला. इतर प्रांतांतील बऱ्याच वक्त्यांनी 
मुंबईसह संयुक्तमहाराष्ट्राच्या मागणीस पाठिंबा देऊन 
त्याची न्याय्यता मान्य केली. विरोधीपक्षीय बहुतेक 
वक्त्यांनी पाठिंबाच दिला, पण पाठिंबा देणार्‍्यांत 
कांहीं कॉँग्रेसपक्षीय महाराष्ट्रीयतर सदस्थहि होते. 
पं. नेहरू व प. पंत यांचींहि भाषणे झाली. पं. नेहरूंनी 
या प्रश्नाबाबत त्यांचीं नेहमींचींच मते मांडलीं. नवीन 
म्हणजे विभागीय मंडळां-( झोनल कौन्सिल )ची एक 
कल्पना मांडली व बहुतेक सभाग्रहाचा तिला पाठिंबा 
दिसून आल्य. पं, नेहरू व पंत या दोघांनींहि 
आपणांस व्यक्तिराः रा. पु. समितीने शिफारसलेली 
मुंबई राज्याची योजनाच पसंत आहे, असे आपलें 
मत सांगितलें. पण कोणतीहि योजना कोणाच्याहि 
गळी बळजबरीने घालण्याची आमची इच्छा नाहीं 
असे ते म्हणाले, रा, पु. समितीच्या अहवालांत 
महाराष्ट्रीयांची मने दुखविलीं जातील अशी कांहीं 
वाक्ये आल्याबद्दल पं. पंतांनीं खेद व्यक्त केला व तीं 
न येती तर बरें झाळें असते असे ते म्हणाले. पॅ. 
पंतांनीं महाराष्ट्रीयांच्या पूवेतिहयासाचा व राष्ट्रीय सेवेचा 
गोखाने उछेत केला. त्याचप्रमाणे गुजरातबद्दलहि 
गोरवाचे उद्गार काढले. या संबंधांत बोलतांना, टिळक, 
गांधीं इत्यादि श्रेष्ठ व्यक्तींचा त्यांनीं नामोच्चार केला, 
दोवटीं दोकरराव, देव, काकासाहेब गाडगीळ व मुरारजी 
देसाई यांचेबद्दळ गौरवोद्वार काढून तिघांनाहि हा 
प्रश्न समाधानकारकरीतीने सोडविण्याबद्दल आवाहन 
करून सवीना संमत होईल असा कांहीं मार्ग 
काढण्याचा त्यांनीं निश्चय प्रगट केला. त्रिराज्य- 
योजना आम्ही मान्य करूं अशी महाराष्ट्राच्या 
पुढाऱ्यांनी आमची समजूत करून दिली होती असेंहि 
पं. नेहरूंच्या भाषणांत आलें. प्रथम मान्य होइल 
म्हणून म्हणतात मागाहून तंच अमान्य करतात, एक- 
जण एक बोलतो तर दुसरा दुसरेच कांहीं सुचवितो 
असे कॉंग्रेस वरिष्ठांचे मत महाराष्ट्रीय पुढाऱ्यांबद्दळ 
झाळें असावें असें कित्येक घटनांवरून वाटतें, कॉंग्रेस- 
वरिष्ठांना दोकरराव देव वेगळे भेटत, देवगिरीकर 
वेगळे भेटत, भाऊसाहेब हिरे कधीं कोणाबरोबर तर 
कधीं एकटेच भेटत, श्री. पाटसकर व इतर महाराष्ट्रीय 
खासदार मंडळीहि वेगळी भेटत ब आपापल्यापरीने 
कांहीं सांगत. सुचवावयाच्या पर्यायाबद्दह अगर 


७७ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ह स्ट 
क़ 000७ 
र... वि थ्क्ट ७ 
&नवभारत भ्र क 
क १ ७५  'त>५५ 


) ८ १ हर र 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


घोरणावद्दळ सववीनीं एकत्र बसून आधीं कांहीं निश्चित 
निर्णय घेतला असल्यास अशा रीतीनें भेटण्यांत कांहींच 
नुकसान नाहीं. पण तसें कांहीं घडत असे कीं नाहीं हें 
कळण्यास मार्ग नाहीं, महाराष्ट्रीय पुढारीपण प्रथम 
दुवळे आणि त्यांतहि पुनः एकवाक्यता नसल्यामुळें 
वाहेर त्यांबद्दल हंसे झाल्यास नवल काय १ 
डॉ. नरवणे यांचा वाणेदारपणा 

ता. २३ व २४ डिसेंबरला दिल्लीस कॉंग्रेस वझिंग- 
कमिटीची सभा झाली, पण तीमध्ये राज्यपुनरंचनेच्या 
कोणत्याहि वादग्रस्त प्रश्नाबद्दल निणेय घेण्यांत आला 
नाहीं. हें निर्णय देण्याचें काम पं. नेहरू, पं. पंत, 
मो. आझाद व श्री. ढेवर या चौघांच्या उपसमितीकडे 
सोंपाविण्यांत आलें. या बैठकीच्या आदल्या दिवशींच 
मुंबईस केंपोरेशनमध्ये मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा 


ठराव मंजूर झाला होता. पण या वेठकींत त्याची - 


फारशी दखल घेण्यांत आली नाहीं. धाकदपटशा 
दाखवून व अत्यंत भीतिग्रस्त बातावरणांत हा ठराव 
मंजूर करून घेण्यांत आला आहे असे निवेदन श्री. 
पाटील यांनीं तेथे केळे, पण लगेच श्री. देवगिरीकर 
यांनीं तें खोडून काढून ज्या कॉंग्रेसपक्षीयांनीं ठरावास 
अनुकूल मते दिलीं त्यांनीं आपण तां स्वखुप्रीने दिलीं 
असल्याबद्दळचें काढलेले पत्रक कमिटीच्या निदरीनास 
आणलें, 

इकडे मुंबईत डो. नरवणे यांचेकडून मुख्य मंत्री 
श्री. मोरारजीभाई देसाई यांनीं ता. २६ डिसेंबर रोजीं 
लांच्या उपमंत्रिपदाचा राजीनामा मागितला. “ चोविस 
तासांत राजीनामा दिला नाहीं तर मी तुम्हांस काढून 
टाकीन * असेहि त्यांनीं कळविलें, ज्याची परिणति 
अत्याचारांत होते अशा हालचाली तुम्ही करतां, त्यामुळें 
तुम्ही माझा विश्वास गमावला आहे असा आरोप करून 
हा राजीनामा मागण्यांत आला. डॉ. नरवणे यांनीं 
मुख्य मंत्र्यांनी केलेल्या आरोपाचा स्थोटेपणा दाखवून 
बाणेदारपणानें ता. २७ रोजीं उपमंत्रिपदाचा राजीनामा 
दिळा, याबावत त्या दोघांचा झालेला पत्नव्यवहारहि 
त्यांनीं प्रसिद्धीस दिला. कोपौरेबानमध्यें मंजूर झालेल्या 
मुंबसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या ठरावाची ही सरकारी 
प्रतिक्रिया होय असाच जनतेने त्याचा अर्थ केला व 
डॉ. नरवणे यांचे जनतेतील स्थान पूर्वीपेक्षांहि उंच 
झाले, मुबई कॉग्रसमधीळ संयुक्त महाराष्ट्रवादी गटाचे 


छट 


अनुक्रमणिका 


डॉ. नरवणे हे पुढारी होते ब दिवसेंदिवस या गटाचे 


सामर्थ्य वाढत होतें. आतां त्यांच्या राजीनाम्यामुळें 
तर ते अधिकच झपाट्याने वाहूं लागलें, या गटाने 
आपलें काम पद्धतशीरपणे सुरूं केळे. या गटाने आपली 
सभासद-नोंदणी सुरू केली व थोड्याच अवधींत 
समासद-संख्या ५०६० हजारापर्यंत गेली. मुंबईत 
प्रचंड सभा होऊन डे. नरवणे यांचा गोरव होऊं 
लागला व संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रचार वाढूं लागला. 
पण खेदाची गोष्ट म्हणजे डॉ. नरवणे यांना या पद्धतीने 
मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागल्यावद्दल मुंबई मंत्रि- 
मंडळांतील एकाहि महाराष्ट्रीय मंत्र्याने बाहेर अगर 
मंत्रिमंडळाच्या बेठकींत याबद्दळ विरोध प्रदर्शित केला 
नाहीं कों जाब विचार विचारला नाहीं ! मुंबइ मंत्रि- 
मेडळाचें कार्य सामुदायिक जबाबदारीने चाळत नाहीं 
असाच याचा अर्थ केला गेळा. पण लोकांना आश्चगी 
वाटले तं महाराष्ट्रीय मंत्री हें निमूटपणे सहन करून 
मंत्रिमंडळांत रहातात याबद्दलचे | 

पुन्हा मोठया द्विभाषिक राज्याचा पर्याय ! 
डिसेंबर अखेर श्री. डेकरराव देव दिल्लीहून 
उबइस परत आले ते लगेच लोकसभेत पंडित पंतांनी 
केलेल्या आवाहूनाचा धागा घेऊन श्री. मुरारजी भाई 
देसाई यांच्याशी वाटाघाटी करून सर्वसंमत असा 
कांहीं मार्ग निघतो का, या प्रयत्नास लागले. दिली 
सोडतांना पंतजींना भेटून त्यांच्या सल्ल्यानेच त्यांनीं 
या हाळ्चाळी सुरूं केल्या. ता. २८ 'डिसेंवरला ते 
मरारजीभाइंना भेटले. एकदोन तास बोलणीं 
झालीं. पण त्या दिवशींच्या भेटींतून कांहींच 
नेष्पन्न झालें नाहीं. ता. २९ रोजीं पंडेत नेहरू 
दक्षिणेतून येतांना वाटेंत मुंबईत कांहीं तास थांबले, 
त्यांचीं व मुरारजीभाईचीं घोलणीं झालीं असावीं व 
मुंबईचा प्रश्नहि चार्चिळा गेळा असावा, कारण ता. ३० 
रोजीं श्री, शेकरराव मुरारजीभाईंना पुनः भेटण्यास 
गेले त्यावेळीं मुरारजीभाईंचा पवित्रा बदललेला दिसल्या. 
कदाचित्‌ सर्वेसंमत अशी तडजोड काढण्याबद्दळ पं. 
नेहरूंनी सांगितले असावे. सुरारजीभाईंना 
स. धु. समितीचे द्विमाषिक राउ 
नव्हे तर ती त्यांनीं सुचविले 
म्हटळें तरी चालेल, 
वर्किंग कमिटीची त्रि 


व्यक्तिराः 
य पसंत होतें, एवढेंच 
लीच योजना होती असें 
पण ती महाराष्ट्राला पसंत नव्हती. 
राज्य-योजनाहि महाराष्ट्राला पसंत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


%२_७७०ण० 
७.&नवभारतर्रे 
कह १ ७५ पै 
नर अमृतमहोत्सवी) 


व्‌ 

र ह्म 
2“. ७४/५) 

भा 2 तात्रिक 


“र्क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


७ 
> 
> 4७ 
त. 


राज्यपुनरेचनेचा प्रश्न आणि संयुक्त महाराष्ट्राची कहाणी 


नव्हती. मुंबई दाहर कोणत्याहि रीतीनें म्हणजे कॉर्पो- 
रेशनला जादा अधिकार देऊन व अब्पसंख्याकांच्या 
हितरक्षणाची तरतूद करूनहि तें महाराष्ट्रांत घालावयास 
मुरारजी भाई तयार नव्हते. गुजरात कॉंग्रेसचे हेंच मत. 
मग मागे महाराष्ट्र प्र. कॉँग्रेसने सुचविलेला सवे मराठी 
- गुजराती - भाषिकांच्या द्विभाषिक राज्याचा पर्याय 
राहिला. पहिल्या भेटींत मुरारजी भाइनीं त्यास संमति 
ददीविली नव्हती. पण पं. नेहरू भेटून गेल्य'नंतर दुसर्‍या 
दिवशीं आपण व्यक्तिशः ती स्वीकारण्यास तयार अस- 
ल्याचें त्यांनीं सांगितळें. पण गुजरात-कॉँग्रेसच्या लोकांशीं 
तुम्ही परस्पर बोला म्हणून सांगितलें व लगेच गुजरात 
प्र, कॉग्रेसचे चिटणीस व दुसरे एक गुजेर पुढारी यांना 
तेथें बोलावें, त्या मंडळींनीं सांगितळें कां गुजरातचा 
त्यास विरोध होईल पण कॉँग्रेस वर्किंग कमिटीकडून ती 
आल्यास आम्ही सखीकारूं. अर्थात्‌ असे द्विभापरिक 
राज्य झाल्यास त्यांत गुजराती लोकांना कोणते संरक्षक 
हक्क असावेत हें वाटाघाटीने ठरवावे असे ते म्हणाले. 
खुद मुरारजी भाई कोणतहि संरक्षण हक देण्याची गरज 
नाहीं या मताचे होते. असें द्विभाषिक राज्य बनल्यांस 
ते चालविण्याची मुख्य जवावदारी श्री, मुरारजीभाई- 
नीच घ्यावी असें श्री. देवांनी त्यांना आवाहन केळं 
होते. गेल्या कांही महिन्यांतील घटना पाहतां हें 
द्विभाषिक राज्य कार्यक्षमरीतीने कसें चालेल याची 
गुजराती पुढाऱ्यांना तेवढी खात्री वाटत नव्हती. 
म्हणून महाराष्ट्राच्या बाजूनें तुम्ही सरकारची जबाब- 
दारी जरूर पडल्यास उचलली पाहिजे असेंहि ते 
शकररावांना म्हणाले. पण मुरारजीभाई दोवटीं म्हणाले 
कीं 'महाराष्ट्राच्या लोकांना ही द्विभाषरिक-राज्ययोजना 
आतां पपतंत पडेल कीं नाहीं हें सांगता येत नाहीं. तेव्हां 
त्याबावत तुम्ही आधीं निश्चित सांगा, मग सुजरातचा 
प्रश्ष, ? दोकरराव हर्षभरानें परतले व सुंबईत असणाऱ्या 
महाराष्ट्रीय कॉग्रस पुढाऱ्यांच्या कानीं त्यांनीं है दृत्त 
घातलें. पण त्या मंडळींची मनें आतां द्विभापिक राज्य 
स्वीकारावयास तयार नसल्यानें त्यांना देकररावांप्रमाणे 
आनंद झाला नाहीं. त्याच रात्रीं म्हणजे ता. २० डिसे, 
ला पे. पंतांच्या कानीं ही हकीगत घालण्यास शंकरराव 
विमानाने दिछीस गेळे व लगेच ३१ डिसे. ला परतले. 
नंतर यासंत्रधीं निश्चित निर्णय घेण्यासाठीं श्री. 
देवगिरीकर यांनीं महाराष्ट्र, मुंबई, मराठवाडा व विदभं 
यांतील काग्रेसपक्षीय पुढारी-मंडळींना ता, २ जानेवारीस 


न, भा, ७ 


अनुक्रमणिका 


मुंबईस बोलावळें. महाराष्ट्र प्र. कॉग्रेसने विदर्भासह 
द्विभाषिक राज्याचा ठरावच केला असल्यानें ती 
भूमिका आतां उघडपणें सोडणें कठिण होतें. परंतु 
त्याविळपेक्षां आतां परिस्थिति फारच बदलली होती. 
मुंबईतीळ ताज्या घटनांनीं संयुक्तमहाराष्ट्रवाद्यांचे बळ 
वाढत होतें. सरकारनें त्रिराज्ययोजना लादली तरी 

पुढें लोकमताच्या जोरावर मुंबई महाराष्ट्रांत विलीन 
करून घेतां येईल असा विश्वास त्यांना वाटूं लागला 
होता. मुंबई-प्रदेशा-कॉ.-कमिटीशीं भांडण करून 
मुंबईतील संयुक्तमहाराष्ट्रवादी कॉँग्रेसजनांनीं हें बल 
वाढविळें होते. अद्या परिस्थितींत पुनः द्वि- 
भाष्रिक राज्य म्हणजे केळेळें सर्वे वाया जाणार ! 
दविवाय हें द्विभाषिक राज्यहि कायम टिकेल ही 
खात्री नाहीं. विदर्भाकडील मंडळींचा तर कोणत्याहि 
परिस्थितींत द्विभाषिक राज्याला विरोध होता. महा- 
राष्ट्र प्र, कॉग्रेसने मागे हा ठराव मंजूर केला त्यावेळींहि 
त्यांनीं आपला विरोध प्रदाशेत केला होता. आणि 
आतां परिस्थिति बदलल्यामुळे खुद्द महाराष्ट्रांतील व 
मुंबईतील पुढारी-मंडळीहि पुनः द्विभापिकावर जाण्यास 
तयार नव्हती, मूलतः या मंडळींनीं पूर्वी या ठरावास 
पाठिंबा दिला होता तो एक डाव म्हणून व तात्पुरती 
योजना म्हणूनच. तात्तविकदृष्ट्या व कायमची अशी ही 
योजना कोणासच पसंत नव्हती. अखेर बरीच वाटाघाट 
होऊन पूर्वी ठराव केला असला तरी हे द्विभाषिक राज्य 
आतां आम्हांस मान्य नाहीं असे शेकररांवांनीं सांगावे 
असे ठरलें. श्री. दौकररावांना अत्यंत वाईंट वाटलें. 
पण ही चर्चा चाळू असतांना जनमताची त्याबद्दलची 
उठलेली प्रतिक्रिया पाहतां ती या योजनेच्या 
पूर्णपणे विरोधी होती. या हालचालीमुळे श्री. 
दोकरराव देव लोकांच्या मनांतत आणखी खालीं 
उतरले, ज्या तात्विक भूमिकेवरून त्यांनीं याचा पूर्वा 
प्रचार केला त्यावेळीं प्रत्यक्षांत असें कांहीं घडेल असें 
न वाटल्यामुळे त्याचा कोणीच गंभीरपणे विचार केला 
नव्हता. संयुक्तमहाराष्ट्रनिर्मितींतील एक मधली 
पायरी व एक डाव हीच बहुतेकांची भूमिका होती, 
आतां सुंबईतीळ लोकमताच्या जोरावर मुंबई महाराष्ट्रांत 
विलीन करतां येईल हा विश्वास वाटूं लागला होता. 
आणि त्यांतच ज्या सुरारजीभाइब्रद्दळ त्यांच्या 
अलीकडील दडप्याही धोरणामुळें महाराष्ट्रीयांचं मत 
कटु झालें होते ते मुरारजीभाईच या द्विभाषिक राज्याचे 


४९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


- ९ र त > 
१० 
ढं ह यो । 
2. ७५ खो9** 
छि अमृतमहोत्सवी, हि 
जकात अमृतमहोत्सवी & > 


9 हिं 
श् १ प्त वर्ष १७४/ 
(क गक चिफ क 
*र ८ तात 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पुनः मुख्य मंत्री राहतील ही सचना रंकररावांनीं 
केल्यामुळें लोकांमध्ये त्याची प्रतिक्रिया फारच वाईट 
झाली, सुंत्रतील अनेक अल्पसंख्य जमातींच्या 
पुढाऱ्यांनींहि दोकररावांच्या या सूचनेवद्दळ नापसंती 
व्यक्त केळी, तिकडे गुजरातमध्येहि या द्विभाषिक 
राज्याच्या कल्पनेस जोराचा विरोध होऊं लागला, 
महागुजरात - समितीच्या लोकांनीं व इतर गुर्जर 
पुढाऱ्यांनी त्याविरुद्ध पत्रके काढलीं. श्री. दोकरराव 
देव मोठ्या खिन्न अंतःकरणाने मुरारजीभाईना 
महाराष्ट्रीय पुढाऱ्यांचे मत कळवावयास गेले. गुजरातचा 
विरोध होईल, ही मुरारजीमाईना जाणीव होतीच 
दोघांसहि पसंत नाहीं मग त्या मार्गानें जाण्यांत काय 
अथ असते म्हणाले, पण महाराष्ट्रीयांनीं पसंत केळे 
असत तर गुजरातच्या गळीं मी तं उतरविण्याचा 
प्रमत्न केला असता असंहि अखेर ते म्हणालेच. या 
वाटाघाटींची ही फलश्रुति पंतजींना इंकररावजींनी 
दिलीस पत्नानें कळविली, व व्यथित अंत करणाने ते 
पुण्यास परत गेले 

मुंबईंचें वेगळें शाहरराज्य होऊं नये असं मुंबईतील 
कांहीं प्रमुख महाराष्ट्रीयेतर उद्योगपतींना व अर्थशास्त्र- 
ज्ञांनाहि वाटत होतें. डॉ. जान मथाई यांनीं एक पत्नक 
काढून आपलें असे मत जाहीर केलें होते. श्री. 
तुळसीदास किलाचंद यांनीं आपल्या लोकसभेतील 
भाषणांत हें मत व्यक्त केळे होतें, कांहींनीं हें आपलें 
मत खाजगी रीत्या बोळून दाखविलें होतें. रा. पु. 
समितीचे द्विभाषिक राज्य महाराष्ट्रीयांना मान्य 
नसल्यास विदर्भासह मोठें द्विमाधिक राज्य करण्यास 
या मंडळींनीं पाठिंबा दिला होता, मुंबई प्र, कॅग्रसचे 
प्रमुख श्री. पाटीलहि या मोठ्या द्विभाप्रिक राज्यास 
मागें त्यांनीं विरोध केळा असला तरी आतां तें 
स्वीकारण्यास तयार झाले होते. पण महाराष्ट्र व ग॒जरात 
1 दोन्हीमधीळ एकंदर लोकमत या मोठ्या द्विभाषिक 
राज्याच्या पूर्णपर्णे विरुद्ध असल्याचें दिसून आलें. हें 
सोठें ह्रिमापिक राज्यहि बनविणे शक्य नसल्यास 
सुंबई महाराष्ट्रांत घालावी असे आपलें मत डॉ 
मथाइ वानी व्यक्त केळें होतें. शंकररावजी कांहीं 
उद्योगपतींना भरले होते ब हें विदर्भासह द्विमापिक 
राज्य स्वीकारण्यासाठी त्यांचीं मनें वळविण्यांत त्यांना 
थांडेफार वशाहे लाभले होते. ही आपली योजना 
आतां आपल्याच लोकांनीं वाजूस सारल्य़ामुळें त्यांना 


जा 


दुःख होणें स्वाभाविक होतें 

मुंबई शहर तात्पुरते क 
कद्रणासित ठेवण्यास मान्यता 
कॅग्रिस-वरिष्ठांची उपसमिति याबाबत अखेरचा 
काय निणय देते इकडे आतां लोकांचे लक्ष होते. 
मध्यंतरी ता. १२ जानेवारीस पुन्हां एकदां देव, हिरे 
गाडगीळ , देवगिरीकर ही मंडळी दिळछीस शिष्टाईसाटीं 
म्हणून गेळी पण तेथे फारसें कोणास न भेटतांच परत 
आली. कांहीं गेरसमजामळें ही गो घडली. याची 
थोडी पाश्चेभूमि अशी : त्रिराज्य-योजना म्हणजे 
इंरह्राचे वेगळें राज्य संमत नाहीं. असा ठराव 
केलेला व त्यासाठों मुंबईत प्रश्नोम व दंगळहि झालेली 
विदर्भासहित मोठया द्विभाषिक राज्याची योजनाहि 
आता मार्गे पडलेळी.-या परिस्थितींत मुंत्रंशाहर 
एकदम आतांच महाराष्ट्रांत घालण्यास कॉँग्रेस-वरिष्ठांना 
काहा अडचणी वाटत असल्यास मुंबईचे आज वेगळें 
राज्य न करतां कांहीं काल मंबई केंद्रशासित ठेवावी व 
पुढें योग्य वेळीं योग्य त्या रीतीनें ती महाराष्टांत सामील 
करावी अशी सूचना श्री. दोकरराव देव प्रमति 
महाराष्ट्रीय पुढारी-मंडळींनी कॉग्रेस - वरिष्ठांना केली 
होती. असें झाल्यास ही योजना महाराष्ट्रास मान्य 
होईल असे त्यांनी सांगितले होते. सामील करण्याची 
व पद्धत मात्र निश्चितपर्णे सांगितली जावी व 
केंद्रशासित ही तासुरती ब्यवस्था असावी पण * अश्या 
रीतीने पुढचें भविष्य स्पष्ट सांगून मुंबई वेगळी मग 
ती केंद्रशासित का होईना ठेवण्यांत का 
मुंवडचे असं अधांतरी राज्य ठेवण्याने तेथील परिस्थिति 
नेहमी अशांत व अनिश्चित रहाणार ? असे दसऱ्या 
वाजूच म्हणणे कोणताहि निकाळ कायमचा ह्वा 
तार्‍पुरत्या निकाढाने पुढें गोंधळाची परिश्थितिच 
तथ संतत रहाणार, “या अडचणीमुळे काग्नेसवरिष्ठ 
विलीनीकरणाची बेळ व पद्धत आज सांगण्यास 
तयार नसल्यास नाइलाज म्हणून आज त्रिराज्य पत्करावे 
चे उड मुबडराज्यांत विलिनीकरणास बहूमत मिळवून 
त राज्य घटनंतीळ तरतुदीनुसार महाराष्ट्रांत विलीन 
कसन ध्यावे, म्हणजे मुंबई कायमची केंद्रशासित करून 
चे"्यापक्षा विराज्य-योजना बरी. घटनेप्रमाणे व ठोक- 
शाही मार्गाने पुढं आपले साध्य गांठतां येईल, असे 
1 महाराष्ट्रीय पुढाऱ्यांचे मत होते. असें कळते कीं 
य्रेसवरिष्ठांनीं यावावत श्री. चिंतामणराव देशमुखांना 


य अथ ? 


ध्5 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमाणका नप कया मव ७. 
रड राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


«शशी 
(चा पळसकर 


नवभारत 
क्ट १ ७५ . »>१५ 
ह 


र अमृतमहोत्सवी /७/->२७ 
ष्टी क 


वर्ष (लल ओज 
री रज 


रू क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


राज्यपुनरेचनेचा प्रश्न आणि संयुक्तमहाराष्ट्राची कहाणी 


विचारळें असतां त्यांनीं सांगितळें कीं ' केंद्रशासित 
मुंबई केव्हां महाराष्ट्रांत सामील करावयाची हें निश्चित 
सांगणार नसल्यास सुंवईऱाहराचें सरळ वेगळें राज्य 
बनवावे, ती केंद्रशासित ठेवूं नये, महाराष्र अखेर हे 
मान्य करीळ.! त्यावर कॉँग्रेसवरिष्ठ म्हणाल्याचें कळतें 
कीं “ तुमचे कांहीं पुढारी म्हणतात € केंद्रशासित ठेवा? 
तर तुम्ही वेगळें राज्य करा म्हणतां- कोणाचें मानावे १” 
त्यावर त्यांनीं असा खुलासा केल्याचे कळतें केंद्रशासित 
ही तात्पुरती व्यवस्था असे धरूनच ही सूचना केली 
गेली होती. श्री. देशमुख्वांनी ही हकिगत मुंब्रईस 
कळविली होती. कॉँग्रेसवरिष्ठांनीं महाराष्ट्रीय पुढाऱ्यांस 
पुनः बोलावले नव्हते. पण तश्ीी समज करून ही 
मंडळी गेली व त्यांनीं जाण्यापूर्वी मुंबईत कित्येक तास 
आपसांत खळ करून अमुक योजना अमुक क्रमाने 
मांडावी असें कांहीं ठरविलें होतें. पण तें मांडण्याची 
घेळच आली नाहीं. कॉग्रेस-वरिष्ठांनीं काय निकाल 
द्यावयाचा ते आधींच ठरवून टाकलें होतें. अर्थात्‌ ते 
अजून जाहीर झालें नव्हतें. 
सरकारी निर्णय 

असेर मुंबईदाहर केंद्रद्यासित करण्याचें ठरविणारा 
तो दुदैवी निर्णय ता. १६ जानेवारी १९" ला रात्रीं 
रेडियोवर पं. नेहरूंच्या सुखाने जाहीर झाला, या 
निणीबांची केवढी भीषण प्रतिक्रिया होईल याचा कांहीं 
अंदाज पुढारी करूं शकले नाहींत का ? पोलीस बंदोबस्त 
करण्यास वेळ मिळावा एवब्यासाठींच निर्णय अधिक्रत- 
रीत्या लवकर जाहीर केला नाहीं असें म्हणतात. 
लोकांनीं पुढार्‍्यांवर विश्वास ठेवून जे अंदाज त्रांधळे ते 
जर चुकळे तर मंग पुढाऱ्यांचेहि लोकांबरद्वलचे अंदाज 
चुकले हें स्वाभाविक्रच म्हणावें लागेल, राज्यपुनरचन" 
च्या प्रश्नाबाबत सरकारनें प्रसिद्धीचे एक पद्धतशीर 
धोरण आंखलेळें दिसले. भैर्णय  अधिक्रतपणे 
जाहीर करण्यापूर्वी तो अनधिकृतपणे अगोदर 
कांहीं दिवस प्रसिद्धिला गेल्यास त्याची प्रति" 
क्रिया तेवढी कमी होते असें सरकारचे मत असावें, 
पण निर्णय पसंत नसणाऱयांना त्याविरुद्ध कांहीं क्रियेची 
तयारी करण्यासहि त्यासुळें अवघि मिळतो. ता. १६ 
पूर्वी ४।५९ दिवस अगोदरच हा निर्णय वृत्तपत्रांतून 
बाहेर फुटला होता. ता, १६ नंतर त्यास अधिक्रततेचें 
दिक्कामोर्तव झालें इतकेच. पण यावेळचा निर्णय केवळ 
कँग्रेस-वर्किंग-कमिटीचा नसून सरकारनें रा, पु. 


अनुक्रमणिका 


समितीच्या शिफारसीबावत घेतलेला निर्णय असें 
त्याचें स्वरूप होतें. या निर्णयाच्या आधारावरच 
पार्डमेंटमध्ये यावयाचे राज्यपुनररचनाविषयक बिल 
तयार होणार होतें व तेंच ब्रिळ संबंधित राज्याकडे 
त्यांचे मत अजमावावयास जावयाचे होतें. या निर्णया- 
नुसार विदर्भाचा प्रश्न आतां अनिर्णीत न राहतां 
विदर्भ संयुक्तमहाराष्ट्रांत कायमचा आला. बृहन्मुंबई 
व मुंबई प्रदेशा-कॉग्रेस कमिटीच्या कक्षेंत येणारी ठाणें 
जिल्ह्यांतील गांवें मिळून मुंबईचा वेगळा राज्यघटक 
केला. पण त्यास राज्याचा दर्जा न देतां तें केंद्रशासित 
ठेवळें, बाकी महाराष्ट्राच्या सरहद्दीवरील प्रदेद्या- 
बाबत राज्यपुनररचनासमितीचे निर्णयच प्रमाण 
मानण्यांत आले. फक्त बिदर जिल्ह्यांतील निलंगा, 
अहमदपूर व उदगीर हे तीन तालुके मराठवाड्या- 
बरोबर महाराष्ट्रांत घातळे, महाराष्ट्रच्या सरहदही- 
वरील मराटीभापी प्रदेशाबद्दळ आपली बाजू कॉंग्रेस- 
वरि्टांपुढें मांडण्यासाठी अनेक रिष्टमंडळें डिसेंबर- 
मध्ये दिछीस गेलीं होतीं. त्या सवांच्या मागणीस वाटा- 
ण्याच्या अक्षताच लागल्या व रा. पु. समितीनें शिफारस- 
लेल्या सरहद्दीच सरकारनें मान्य केल्या; फक्त वरील 
बदल केला. अर्थात्‌ याची प्रतिक्रिया निपाणी, बेळगांव, 
कारवार या भागांत अत्यंत तीन्न झाली. इतर राज्यांचे 
बाबतींत पंजाब्र व विद्लाळ आंत्र यांबावत निणेय पुढे 
देण्यांत येईल म्हणून सांगितलें. रा. पु. समितीने 
द्राफारसलेल्या कर्नाटक राज्यास म्हैसूर हें नांव दिलें 
बाकीची राज्ये रा. पु. समितीने शिफारसल्या- 
प्रमाणेच ठेवून सरहद्दीव्रात्रत कांहीं किरकोळ दुरुस्त्या 
केल्या. सरहद्दीवरील विवाद्य प्रदेश्ांबाबत संबंधित पक्ष 
जर उभयमान्य अशी कांहीं दुरुस्ती सुचवितील तर 
तीहि मान्य केली जाईल असे सांगितले, वेलारीवाबत 
अस्ेरचा निर्णय दिल्ग नाहीं. 

या निणयांचे वेळीं पंडित नेहरूंनी केलेल्या 
निवेदनांत मुंबई हा महाराष्ट्राचा भाग आहे असें 
झान्य केल्यासारखी वाक्यें आहेत ही गोष्ट खरी. 'मुंबई- 
शहर भोगोलिक दृष्ट्या महाराष्ट्राने वेढलेले आहे ब 
हे त्याचा भागहि आहे असें म्हणतां येईल - मुंबईत 
सवीत मोठा भाषिक गट महाराष्ट्रीयांचा आहे, त्यांचें 
नेहमीं प्रमुख स्थान रहाणारच “- पण एवढें म्हणून 
अखेर त्याचा वेगळा राज्यबटक केला तर महाराष्ट्रीयांचे 


य णि “ नन डव 
समाधान कसे होणार £ शिवाय मुंबईवर महा- 


५९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


५ ९ र " त्रै - 


ह | नवभारत टके ) । 
क धर ७५ छी ** 
न्श्भ अमृतमहोत्सवी & ; 
(23 प्त वर्ष 
*९ , ऐशा 


द. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


राष्ट्राची राजकीय सत्ता . राहिली नाहीं तरी त्याची 
राजधानी तेथे राहील अश्शी एक आक्रा होती. पण 
महाराष्ट्राची राजधानी त्याच्याच प्रदेज्ञांत राहील असा 
सरकारी निणेयांत स्पष्ट उलेख असल्यामुळें तेंहि 
समाधान राहिलें नाहीं. मुंबई कायमची केंद्रशासित 
याची प्रतिक्रिया मुंबईतील महाराष्ट्रीयेतर अल्पसंख्य 
जमातींतहि फारशी समाधानकारक झाली नाहीं. 
लोकशाही युगांत मुंबईसारख्या गाहरांत खायत्ततेचा 
हक्क काढून घेगे प्रतिगामी होतें व रा. पु. समितीने 


अपल्या अहवालांत तसें स्पष्ट म्हटलेंहि होतें 
मुंबईतील नागरिकांचा तेथील राज्यकारभाराशीं 


संत्रंध आणून त्यांची सछामसलत घेण्याचा माग 
काढतां येईल असे जरी या निवेदनांत विधान असलें 
तरी त्यांचा लोकशाहीतील मूळ्यूत मतदानाचा हक्क 
हिरावला गेलाच हें उघड होतं. मुंबईस राज्याचा दर्जा 
असता तर तेथील नागरिकांचे लोकशाही हक्क तरी 
राहिले असते. हा निर्णय होण्याच्या आदल्याच दिवशीं 
चोपाटीवर अनेक संस्थांतंफ एक विराटू सभा होऊन 
तेथें मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीस पाठिंबा 
देण्यांत आला होता. एवढी विराटू सभा पं. नेहरूंच्या 
व्याख्यानाखेरीज पूर्वी कधीं झाली नव्हती, श्री, काका- 
साहेब गाडगिळांचें या सभेत भाषण झाले होतेंव 
त्यांनीं केंद्रशासित मुंबई-योजनेस विरोध केला होता, 
पण दुसर दिवशीं तेंच मुंबईचें भवितव्य हा निर्णय 
अधिकृतरीत्या ऐकावयास मिळाला. या पूर्वी पंधरा- 
वीस दिवस मुंबईच्या निरनिराळ्या भागांत प्रचंड 
सभा भरतव तेथे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीस 
जोराने पाठिंबा मिळे, कॉँग्रेसजनांच्या तसेच विरोधी- 
पक्षीयांच्याहि अद्या प्रचंड सभा होत, या परिस्थितींत 
हा निणय अनधिकृतरीत्या आधींच कळला असल्या- 
मुळे आतां लढ्याची भाषणा सर्वत्र ऐकूं येत होती. 
युढारी ळढ्याचा काय आदेशा देतात इकडे लोकांचे 
लक्ष होत. वाटाघाटीच्या गोष्टी अगर हा निणेय 
निमूटपणे सहन करण्याची भाषा लोकांना रुचत 
नव्हती. वजनदार कॉँग्रेस पुढाऱ्यांनाहि सभत हटकलें 
जाऊं लागळें, मंत्र्यांनी व आमदारांनी राजीनामे 
देऊन याच्या प्रतिकारास तयार व्हावें व राज्ययंत्रास 
खीळ घालावी अशीं उघड उघड मागणी लोक करू 
छागळे, पुढाऱ्यांनी सार्ग दाखविण्याऐवजीं जनताच 
आतां. पुढाऱ्यांना मार्ग दाखवीत आहे असे दिसूं 


५२ 


अनुक्रमणिका 


लागळें, या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे , स्वागत कस 
होईल याची कल्पना केली तर नंतर मुंबईत उठलेला 
प्रक्षोमाचा डोंब कदाचित्‌ अनपेक्षित म्हटला तरी 
क्रमप्राप्त किंबा अनिवार्यच म्हटला जाईल. 
उसळलेला प्रक्षोभ म 
सरकारनें एकप्रकरे आपल्या कृतीने हा डोंव भड- 
कावण्यास साहाय्यच केळे. असें म्हणावे ांगेल, ब्रिटिश 
राजवटीचे तंत्रानुसार निणय ता. १६ रोजीं रात्रीं जाहीर 
झाला तर आधीं सकाळींच मुंबइत कम्युनिस्ट पुढाऱ्यांची 
ब संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळींतील इतर प्रमुख 
लोकांची धरपकड केली. सामान्य काय्रेकतेहि बर्‍याच 
प्रमाणांत पकडले. गेळे. निर्णय जाहीर होण्या अगोदरच 
सरकारन या रीतीने आपणहून ठिणगी टाकली. या धर- 
पकडीचे निषेधार्थ गिरण्या बेद पडल्या. कामगार-मागांत 
ह्रताळहि पडला, रात्री. अधिकृत निणव लोकांनीं 
ऐकला. ता. १६ च्या रात्रीपासून दंगा भडकला, ट्राम, 
वस यांबर हे होऊन त्यांची जाळपोळ सुरूं झाली. 
गोळीवारहि सुरूं झाला. पोलिस-बंदोबस्त सकाळपासून 
जय्यत होताच. कामगार-भागांत सभा होऊन पुढा- 
र्‍्यांच्या अटकेबद्दल निषेध करण्यांत आला व पुनः 
संपाचा आदेश देण्यांत आला. पोलीसांवर दगड, 
अंसिड बल्चचा मारा सुरूं झाळा. पोलीसहि बेछूटपर्ण 
गोळीबार करीत. गर्दी हटविण्यासाठींहि गोळीबाराचा 
वापर सरास होऊं लागला. गोळीबार होऊन माणसें 
मेली त्या भागांत दंगळ अधिकच भडके. जमावाचा 
व पोलीसांचा सामना पाडून रणभूमीचे हृद्य दिसे 
तिसरे दिवशीं कोणीतरी डाव्या गटाच्या सामान्य माण- 
सान पुनः संपाचा आदेश दिला, परिस्थिति अधिकच 
विघडत चालली. ट्राम-बस- वहातूक बंद पडली. 
रेल्वे वाहतुकींतहि भ्यकर अडथळे होऊन ती कोठें 
बंद पडली तर कोठें अत्यंत अनियमित चाळू राहिली, 
पहिल्या एकदोन दिवसांत खाजगी मालमत्तेची 
जाळपोळ अगर ठडटाठू्ट फारशी झाली नाहीं. 
पोलिसांवर विशेष रोख होता. सावजनिक मालमत्तेची 
मोडतोड करून वाहतुकींत अडथळा करण्यांत येई 
दोनतीन दिवसांनंतर पुढे मात दंगलीची झळ गुजरा- 
ती जमातीच्या ळोकांना वि शेष ढागूं लागली. त्यांच्या 
दुकानांची, घरांची छुटाळूट होऊन जाळपोळ सुरू 
झाली, कांहीं मारवाडी जमातीचे लोकांनाहि झळ 
छागढी, कामगार-मागांतहि जाळपोळ व ढटाळूट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


9 २ र त > 

| च्या य्य > 
१ नवभारत . 
२१ 


हि ७५ घो 
*€<€ अमृतमहोत्सवी >4७ 


ह 
> र्त वर्ष र 
क भ्या 4 
1...) ध्‌ तु 0५१७०: - हि 


"कक 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


“१ 


राज्यपुनरैचनेचा प्रश्न आणि संयुक्त महाराष्ट्राची कहाणी 


गोट्या प्रमाणांत झाली. मिश्र वस्तीच्या भागांतहि 
दंगळ झाली, पण ळटाळूट व जाळपोळ मोठ्या प्रमाणा- 
वर झाली नाहीं. उपनगर-भागांतहि पुढें दंंगळ पसर- 
ळी ब ठुटाढूट, जाळपोळ सुरू झाली. प्रययक्ष ठुटाळूट 
होऊन गेल्यावरच पोलीस तेथें बहुधा पोंचत. त्यामुळें 
सेथे जो गोळीवार होई त्यांत दंगळखोरापेक्षां इतर वघेच 
मृत्युमुखी पडत. नेहमींच्या सराईत गुन्हेगारांना व 
गुंडांना चांगलीच संघि मिळाली, ता. १८ जाने. पासून 
मुंबईत कर्फ्यू संध्याकाळ ते सकाळ लागू केली. कांहीं 
भागांत दिवसांहि्‌ होती. दंगलीचे प्रमाण २०-२१ 
तारखेपासून कमी होऊं लागलें. फोट भाग प्रामुख्यानें 
व महाराष्ट्रीयेतर वस्तीचा भाग व श्रीमंत वस्तीचा 
मलवारहिलब्राजूचा भाग सोडला तर सव मुंबईत 
ता. १६ पासून जवळजवळ ७८ दिवस दंगठीची 
परिस्थिति होती. लालत्राग, परळ, वरळी-क्डीळ काम- 
गार वस्तीचा भाग व गिरगांव, ठक्सद्रार वा भागांत 
दुंगळ फारच झाली. कामगार-वस्तींतील गरीब गुजरा- 
ती व्यापारी कुटुंबांची परिस्थिति अनुकंपनीय झाली. 
निर्वासित होऊन गुजरातकडे जाणाऱ्यांची रीघ लागली. 
अगर शहरांतच कोठेतरी आश्रयाथ अनेक कुटंब गेढीं. 
पूज्य राष्ट्रीय पुढाऱ्यांच्या प्रतिमांवर पादत्राणांच्या 
माळा घालण्यासारखे हीन अभिरुचीचे प्रकारहि झाले. 
एकंदरींत माणुसक्रीला काळिमा आणणारे सवे प्रकार 
झाले. असे असळें तरी माणुसक्रीनं व स्वतः धोका 
पत्करूनहि अल्पसंख्याकांचे रक्षण केल्याची उदाहरणे 
आहेत. दंगळखोरांचा रोल मुख्यतः गुजराती ग कांहीं 
माखाडी (-कदाचितू गुजराती व माखाडी यांत ते फ्र्क 
करीत नसावित-) यांच्यावरच होता. मुंत्रईत इतर अनेक 
जमातींचे अल्पसंख्य आहेत. पण त्यांना याची झळ 
लागली नाहीं. क्रचित्‌ ठिकाणीं महाराष्ट्रीयांना छळ 
लागळी आहे. झाल्या प्रकाराने प्रयेक सुजाण संयुक्त महार 
राषएवायाला स्वराली पहावे लागले. द्व प्रकार होऊं हिले 
अरे कळतांच त्याचा प्रतिरोध करून शांतता प्रस्थापत 
करण्याचा प्रयत्न संयुक्तमहाराष्ट्रवादी पुढारी व 
कार्यकर्ते करू॑लागळे होते. या दंगलीत पोलीसांनी 
अतिरेक केल्याच्या व वाटेल तसा बेछूट गोळीबार केल्या- 
च्या पुषकळ तक्रारी आहेत. दंग्याचें वातावरण वाढ- 
ण्यास ही गोष्टहि कारणीभूत झाली आहे. अधिकृत 
आंकडा ७०-१५ चा असला तरी यापेक्षां कितीतरी 
जास्त ळोक गोळीव्रारांत मेळे असावेत असें मानण्यास 


अनुक्रमणिका 


जागा आहे. ८००-१००० पर्यंत जखमी आहेत. 
घरपकड तर ६ हजारपर्यंत झाली आहे. कोणासहि 
संशयावरून कोठेंहि पकडीत. चाळींत अश्रुधूर सोडण्या- 
सारखेहि अतिरेक झाळे आहेत. 

महाराष्ट्रांत इतर कांहीं ठिकाणींहि हा निर्णय जाहीर 
झाल्यावर दंगळ झाली. बेळगांव, निपाणी, कोढ्हापूर, 
नाशिक या ठिकाणीं विशेष झाळी, बेळगांवला गोळी- 
बार होऊन ४ लोक मेळे. तेथे कफ्यू जारी करावा 
लागला, कोल्हापूर, नाशिक येथे अल्पसंख्याकांच्या 
विशेषतः गुजरात्यांच्या मालमत्तेची लटाळूट व जाळ- 
पोळ झाली. हरताळ, संप, निपेधसभा तर महाराष्ट्रांत 
सवंत्र झाल्या. 
म. प्र. कॉग्रेस कायेकारिणीची सभा 

निर्णय जाहीर झाल्यावर लगेच तांतडीनें महाराष्ट्र 
प्र. कॉँग्रेसच्या कार्यकारिणीची सभा ता. १९ जाने, ला 
पुण्यास बोलावली. कॉग्रेस वर्किंग कमिटीने व केंद्र सरकारनें 
संयुक्त महाराष्ट्रासंतथीं जो निर्णय घेतला त्यावदल दुःख 
व्यक्त करण्यासाठीं म्हणून मुंबई व मध्यसरकारांतील मंत्री, 
उपमंत्री, आमदार, खासदार यांनीं राजीनामे द्यावेत 
असा ठराव मंजूर करण्यांत आला. मंत्री-उपमंत्र्यांनीं 


ताबडतोब राजीनामे  द्यावेते व आमदार- 
खासदारांनी आपले राजीनामे प्र. कॉंग्रेसचे 
अध्यक्षामाफैत पालेमेटरी बोर्डाकडे पाठवावेत, 
असें ठरळें. सरकारी निर्णयामुळे महाराष्ट्रांतील 


जनता ब कॉँग्रेस कार्यकते यांमध्ये जे असमाधान 
ब नैरादय पसरळें आहे ते व्यक्त करण्यासाठीं कॉग्रेस 
कार्यकत्यीना मोकळा असलेला एकच मार्ग म्हणज 
वरीलप्रमाणे राजीनामे देणें होय असें त्या ठरावांत 
म्हटलें होते संयुक्त महाराष्ट्राच्या मुंबईस व इतरत्र 
झालेल्या दंगळीचा व हिंसक ळृर्‍यांचाहि त्यांत निषेव 
केला होता. शांततेच्या व लोकशाही मार्गानें संयुक्त 
महाराष्ट्राचा प्रश्न सोडविण्याचा महाराष्र कॉग्रेस प्रयत्न 
करील असेहि म्हटलें होतें. शेवटी कॅग्रिस-संस्थेशीं 
आम्हीं निष्ठावान आहोंत व पुढेहि तर्सेच राहू अस 
त्यांत म्हटलें होतें. र कि 

काय्रकारिणीच्या या सभेस मराठवाडा ब विदभो- 
तीळ कॉग्रेसपक्षीय पुढारी व मंत्री निमंत्रित म्हणून 
हजर होते. राजीनामे देण्याच्या धोरणास सराठवाड्यां- 
तीळ कॉँग्रेसमुढार्‍्यांचा पूठिंबा दिसून आला. किंबहुना, 
स्वामी रामानंदतीथ वगेरे तिकडील पुढारी संडळी 
राजीनामे देऊन घटनात्मक पेचप्रसेंग घडवून आणणे 


५३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


८१ र. 
«र यक > 
| नवभारत ) | 
जी धर ७५ द 
्ट< अमृतमहोत्सवी 9 
। ८५७. र. तष 5 
क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


इष्ट आहे या मताची होती. अर्थात्‌ या क्रियेशीं खास 
संबंधित मुंबई-महाराष्ट्रांतील मंडळी असल्यानें त्यांच्या 
एकंदर धोरणाशी जुळवून घेण्याचें तिकडील मंडळींचे 
घोरण दिसून आलें. पण विदर्भातील पुढारी-मंडळी 
मुंबईच्या प्रश्नावर राजीनामे देण्याच्या मार्गोचा अवलंब 
न करतां सध्यां मुंबईखेरीज संयुक्त महाराष्ट्र रीकारावा, 
पुढें मुंबई मिळेळ या मताची होती. विदर्भाचा प्रश्न 
अनिणींत राहूं नये यासाठीं तिकडील मंडळींचे असें 
मत वनणे स्वाभाविक होतें, परंतु या निणैयाने ठो 
आतां. अनिर्णीत राहिला नव्हता. तथापि महाराष्ट्रीय 
कांग्रेस-मंडळींचे राजीनामे देण्याचे धोरण त्यांना पसंत 
नव्हतं. पण या ठराबांतील धोरणाप्रमाणे कॉँग्रेसनिष्ठ व 
प्रसच्या ॥शास्तांत राहून राजीनामे देण्याचा कार्यक्रम 
घडून येणारच नाहीं याची त्यांना खात्री असल्यामुळें 
विशेष विरोध करण्याच्या भानगडीत ते पडले नाहींत. 
नागपूरा महाराष्ट्राची राजधानी करण्याबाबत कांहीं 
मंडळींनी उचळ खाली होती. केच्रुवारीच्या 
पहिल्या आठवड्यांत अकोल्यास विदभ-कॉग्रेसची 
बेठक झाली त्यावेळींही हा प्रश्न निघाला होता. पण 
मुंबई संबंधाचा अस्ेरचा निर्णय लागेपर्यंत नागपूर 
राजधानीचा प्रश्न पुढें आणूं नयें असं ठरले. 
शांतिप्रस्थापनेचें कार्य 
ता. १६ ला राज्यपुनरंचनेसंत्रंधाने सरकारी निर्णय 
जाहीर झाल्यावर महाराष्ट्र कॉँग्रेस आतां काय करणार 
याकडे सवांचे डोळे लागले होते. इतर पक्षांनी तर 
लढ्याचे शिंग फुंकळेंच होतें पण महाराष्ट्र-कँग्रस काय 
ठरबते ब संयुक्तमहाराष्ट्र-परिपद्‌ किंवा तिचे सर्वा- 
धिकारी श्री. दोकरराव यापुढें काय कार्यक्रम ठरवितात, 
काय आदद्या देतात ते पाहून त्यापुढें मग प्रत्यक्ष लब्या- 
चा कायंक्रम सुरू करावा असं त्यांचं धोरण होतें. निय 
जाहार झाल्यापासून महाराष्ट्र-कॅग्रिसच्या पुढाऱ्यांच्या 
सतत वाटाघाटी सुरूं होत्या, मुंबईतले व महाराष्ट्रांतील 
एकंदर वातावरण पाहतां, तसेंच महाराष्ट्रीय कॉँग्रेस- 
जनांच्याह्ि भावना लक्षांत घेतां मंत्रिपदे व आमदार- 
पदें सोडण्याचे ठरविल्याखेरीज जनतेचे समाःधान होणार 
नाहीं हे स्पष्ट दिसून येऊं लागळें होतें. प्रथम किमान 
हौ गोष्ट घडळी तरच मग पुढें शांततेच्या व लोक- 
हाही मार्गानें लढ्याचा अन्य कार्यक्रम ठरविण्यांत 
कांहीं अर्थ होता, निणेय जाहीर झाल्यावर श्री. शंकर- 
राव देवांनी पत्रक काढलें होतें कीं ्यांततेच्या व लोक- 


शाही मार्गानें मुंबईसह संयुक्तमहाराषट्र हें आमचे 


ध्येय आम्ही मिळविण्याचा प्रवत्न करीत राहूं. स्वतः 
श्री. शंकररावांनी गेळे कित्येक महिने मनांत 
योजळेळें दी मुदतीचे उपोपण करण्याचें ठर- 
विळे, त्याचबरोबर सरकारशी संपूण असहकाराचा कार्य 
क्रम जनतेपुढें ठेवण्याचाही ते विचार करीत होते. 
श्री. शंकररावांनी पं. नेहरूंना एक सविस्तर पत्र लिहि- 
ण्याचें ठरवून त्यांत सरकारी निणेयानें आपलें व महा” 
राष्ट्राचे झालेलें असमाधान व स्वतःच्या उपवासाची 
पाश्वभूमि तसेंच जनतेच्या पुढील चळवळीची दिशा 
कळविण्याचें ठरविले होते. पण पुढें मुंबईत घडलेल्या 
भीष्रण घटनांमुळे श्री. शेकररावांचा हा कार्यक्रम बद- 
लळा असें [देसते. सरकारनें कम्युनिस्टांना आधींच 
उचलल्यामुळें त्यांच्याशीं वाटाघाटी करून संयुक्त महा- 
राष्ट्रासंत्रंघींच्या कोणत्याहि कार्यक्रमास अगर चळवळीस 
हिंसक वळण लागूं नये याबाबत प्रयत्न करण्यास वावच 
राहिला नाहीं. एस्‌. एम्‌. जोशी प्रभृति समाजवादी 
महाराष्ट्रीय मंडळींनी शंकररावांना भेटून पुढील 
कायेक्रमासंबंधीं चर्चा केळी होती.  मुंबइतील 
सयुक्त महाराष्ट्रवादी कॉँग्रेसजनहि दांकररावांच्या 
असहकाराच्या कार्यक्रमास पाठिंबा देत होते. 
महाराष्ट्र कॉँग्रेस काय ठरविते इकडे मात्र सर्वांचे 
लक्ष होतें महाराष्ट्र-कॉँग्रेस-पुढाऱ्यांतील दोन विचार- 
यत्राहू लक्षांत घेता किमान राजीनामे देण्या- 
च्या कार्यक्रमावाबतहि एकमत होईल कीं नाहीं याबद्दळ 
अनेकांना दका होती. पण महाराष्ट्रांतील जनतेच्या 
भावना या प्रश्नावर एवढ्या प्रक्षुव्य झाल्या होत्या कीं 
त्यास साद न देणे महाराष्ट्रीय कॉंग्रेस-पुढाऱ्यांना दाक्यच 
नव्हतं. पण राजीनामे देण्याचा ठराव पास केला खरा, 
पण ज्या पद्धतीनें हे राजीनामे द्यावयाचे व टरावांत 
म्हटल्याप्रमाणे अखेर कॉंग्रेससंस्थेशीं एकनिष्ठ राहाव- 
याचे ते कसें घडणार हा प्रश्न होता. 

ता. २० जानेवारीस मुंव्ई येथे संयुक्त मह 
परिपदेच्या कार्यकारिणीची समा बोळाविळी 
पण रेल्वे-वाहतुकींत अड 
मंडळी येऊं शकली नाहीं 
जमली तेवढ्यांनीं अनो 
श्री, दोकरराव ता. 
सं. म. परिपरदेच्य 
होती. पण ती म॑ 


राष्ट 

“९ 
| होती. 
थळ आल्यामुळें परगांवची 
त. मुबईत असणारी मंडळी 
पचारिक चर्चा केली, पुण्यास 
९ रोजीं गेळे होते. तेथ त्यांनीं 
1 काहा प्रमुल मंडळींशी चर्चा केळी 
डळी सभेस येऊं शकली नाहींत. 


५४ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


.च २ र त त्रै - र्र 


१ र्त बर्ष ह, / 
क या ी 
क श्र प्र तात 


की. 6१% 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


राज्यपुनरैचनेचा प्रश्न आणि संयुक्तमहाराष्ट्राची कहाणी 


म्हणून कार्यकारिणीची रीतसर सभा न होतां अनोप- 
चारिक चर्चा म्हणून झाली. श्री. दोकररावांनीं यापुढें 
सर्वपक्षीय भूमिकेवरून परिषदेचे कार्य चालविणे कसे 
कठीण आहे तें विशद करून सांगितलें. हें लक्षांत 
घेऊनच मागील सभेत आपापल्या पक्षीय व्यासपीठा- 
बरून चळवळ करण्याचें स्वातंत्र्य सर्वांना दिलें होते. 
यापुढें ती विसर्जित करावयाची कीं पुनः सर्वेपक्षीय 
भूमिकेवरून कांहीं कार्य करण्यासारखा प्रसंग आल्यास 
त्यासाठीं उपयोगी पडावी म्हणून तूत स्थगित करावया- 
ची यावदूळ निर्णय घ्यावा लागेल असें ते म्हणाले. 
नंतर जमलेल्या मंडळींत यासंत्रेधाने कांहीं चर्चाहि 
झाली. पण ही अनोपचारिक चर्चा असल्यामुळे व 
रीतसर सभा झाल्याशिवाय निणय घेणे शक्‍य नसल्यामुळें 
सध्यां अत्यंत महताचा कार्यक्रम म्हणजे मुंबईत शांतता 
प्रस्थापन करण्याचा आहे व त्यावर येत्या दहा दिवसांत 
सप्रे टक्ष केंद्रित करावें व सर्वानी त्यासाठीं झटावे असे 
ठरवून ही सभा वरखास्त झाली. सभेस हजर असलेल्या 
सरे पक्षांच्या मंडळींनी यास संमति दिली. सभा चाळू 
असतांना बाहेर शेकडों लोक जमले होते व परिषद्‌ 
काय कार्यक्रम सांगते याची आतुरतेने वाट पहात होते. 
सर्भेतून रोकरराव बाहेर आल्यावर त्यांना लोकांनीं 
घेरळे, दोकरराव म्हणाले तूते आम्ही कोणताच 
कार्यक्रम ठरविला नाहीं- प्रथम मुंईत शांतता 
प्रस्थापित केली पाहिजे व त्यासाठी आपण सर्वानी 
झटले पाहिजे एवढेंच तूते ठरविलें आहे. लोक 
खवळले होते.  गोळीवारांत इतकीं माणते मारली 
त्याचा सरकारला जाब कां विचारीत नाहीं. आम्हांलाच 
तेवढी क्यांतता सांगतां, इर्‍यादि प्रत्युत्तर होऊं लागलीं. 
जमावाचे समाधान करणें बरेंच कठिण गळे, 
सभत ठरल्याप्रमाणे शेकरराव देव, सत्रइतील 
संयुक्तमहाराष्ट्र कॉँग्रेसजनपक्षाचे डॉ. नरवणे प्रशञति 
पुढारी व कार्यकर्ते, एसू. एम. जोशी प्रमृुति प्रजासमाज- 
वादी पुढारी व कायकत, मुंबई असंव्छीचे स्पीकर श्री. 
कुंटे, श्री. नोशेर भरूचा व इतरहि अनेक कायकत 
मुंबईत शांतता प्रस्थापूनेसाठीं दंगलग्रस्त भागांत हिंडू 
छागले. पुढाऱ्यांचे लोक ऐकत पण त्यांचेशी अनेक 
उत्तरे प्रत्युत्तरे करण्याची पाळो येई. गोळीबाराने 
माणसें मेळेलीं ब असंख्य लोक पकडलेले यामुळें लोक 
संतत झाले होते. पुढाऱ्यांनी चळवळीचा कार्यक्रम कां 


समजूत घालून प्रथम श्ञांतता प्रस्थापित क्रेली पाहिजे 
हें त्यांना पटवून दिलें जाई, दंगळींत झालेल्या अमानुष 
प्रकाराबद्दल व अल्पसंख्य जमातींवर हले कलन त्यांची 
ळुटाळूट व जाळपोळ केल्याबद्दल त्या भागांत रहाणाऱ्या 
सामान्य कामगार वर्गालाहि वाईट वाटत होतें. खरे 
म्हणजे मुंबईत ' दादा ' समजले जाणारे गुंड व इतर 
गुंन्हेगार प्रव्वत्तीच्या लोकांनीं या अद्यांततचा फायदा 
घेतला होता. पुढें तर याच लोकांच्या हातीं या. चळव- 
ळीचे म्हणजे दंगलीचे पुढारीपण गेळें आहे असें दिसून 
आले, राजकीय अद्यांततेचा आपल्या समाजविरोधी 
कुर्‍यासाठीं ते उपयोग करून घेत इतकेंच, पोलीसांनी 
अतिरेक केले हें मान्य केळे तरी शांतता प्रस्थापित 
करण्याची कामगिरी त्यांनींच बरीचशी केली हें मान्य 
करावें लागेल, ता. २१, २९ पासून गिरण्या हळूहळू 
सुरू होऊन लोक कामावर जाऊं लागले, २४, २५ 
पासून बहुतेक परिस्थिति निवळली व पूववत्‌ व्यवहार 
सुरू झाले असें दिसून आले. 
राजीनामा प्रकरणाचे नाटक ! 

महाराष्ट्र-प्रदेश कॉँग्रेस कार्यकारिणीच्या ठरावाप्रम/णे 
हिरे, चव्हाण या दोन मंत्र्यांनी व दोन उपमंत्र्यांनीं 
राजीनामे दिले, पण ते मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारले नाहींत. 
दिछींत श्री. चिंतामणराव देदामुखांनींहि राजीनामा 
दिला, पण तोहि स्वीकारण्यांत आला नाहीं. आमदार- 
खासदारांनी आपले राजीनामे प्रदेद् कॉंग्रेसमार्फत 
पाळमैटरी बोर्डाकडे पाठविले, पण * प्रदेशा-कॉग्रेसला 
राजीनामे देण्याचा आदिश देतां वेत नाहीं. तो अधि- 
कार मध्यवर्ती पाळैमैटरी बोर्डाचा आहे. मंत्री, उपमंत्री, 
सभासद यांनीं कोणीहि आपल्या जागांचे राजीनामे देऊं 
नयेत? असा कॅग्रेस-वरिष्ठांनीं व बॅकिंग कमिटीने 
आदेश दिला. दिछीला ता. २२, २३ ला वकिग 
कमिटीची बैठक होऊन मुंबईत व इतरत्र ओरिसा 
बगेरे ठिकाणीं झालेल्या दंगलीचा व भारताच्या प्रतिष्ठेस 
व एकतेस वाघ आणणाऱ्या हिंसक कृत्यांचा तीत 
निवेध करण्यांत आल्य; यामुळें आमच्या निर्णयांत बदळ 
होणार नाहीं हे त्यांनीं जाहीर केळे, यांत अनपेक्षित असें 
कांहींच नव्हते. राजीनामे देण्याच्या ठरावाला कॅग्रेस 
वर्किंग कमिटीकडून संमति मिळणें कदापि डाकय 
नव्हते. हा ठराव करून महाराष्ट्र कॅग्रसने आपल्या 
भावना व्यक्त केल्या खर्या, पण कॅग्स्सच्या शिस्ती- 


दिला नाहीं म्हणून सर्वत्र विचारणा होई. पण त्यांची सात. कुति घडून येणें दाक्‍य नाहीं. हें दिसत असता- 
५५ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास महारा्रचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५ ९ र " त्रै - 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


ना असा ठराव करणें म्हणजे जनतेची दिज्याभूळ व 
फसवणूक करण्याचा तो एक मार्ग आहे अद्नीच यासंबंधाने 
महाराष्ट्रांत प्रतिक्रिया झाली. त्यानंतर ता. २८ ला पुणें 
येथें महाराष्ट्र प्र. कॉग्रेसच्या सर्वसाधारणसभेची 
वेठक झाली. कार्यकारिणीच्या राजीनाम्याच्या ठरावा- 
बाबत वकिंग कमिटीने दिलेळा निणीय टक्षांत घेतां या 
सभेत काय घडणार इकडे सर्वांचे लक्ष होतें. राजीना म्या- 
च्या भूमिकेस चिकटून राहून त्याप्रमाणे वागायचे तर 
कॉग्रेस संघटनेंतून बाहेर पडावे लागणार हें उघड दिसत 
होतें. या प्रश्नावर सर्व महाराष्ट्रीय कॉग्रेस पुढारी 
खंध्रीर असते तर महाराष्ट्र कॉग्रेस संघटनाच 
अ. भा. संघटनेतून बाहेर पडली असती. पण 
तशी परिस्थिति नव्हती. किंबहुना, प्रदेश कमिटीत 
अल्पमत अगर बहुमत कांहींहि मिळो, कॉँग्रेस वाशिंग 
कामेटीची परवानगी नसली तरीहि राजीनाम्याच्या 
निर्धारास चिकटून राहण्याची कोणाहि पुढाऱ्याची 
तयारी दिसली नाहीं. त्यामुळें ठराव केळा तोहि पुनः 
दिशाभूल करणाराच. या. टरावांत कार्यकारिणीच्या 
मागील ठरावाची पाश्चेभूमि सांगून कॉंग्रेस-शिस्तीचा 
अगर निष्ठेचा भंग करण्याचा त्यांत उद्देश नव्हता, या 
मार्गाने जनतेच्या दुःखाशी समरस होऊन कोंग्रेस 
विरोधकांनी ब समाज कंटकांनीं लोकांच्या असंतोपास 
विधातक्र वळण देण्याचा जो प्रयत्न चालविला होता 
तो हाणून पाडून कॉग्रेस मजवूत करण्याचाच आमचा 
उद्देश होता, पण या आमच्या भावनांशी वर्किंग कमिटी 
सहमत होऊं शकली नाहीं यात्रद्वळ खेद व्यक्त करण्यांत 
ओढा ब पुन: आमच्या भावना व परिस्थिति लक्षांत 
घेऊन मंत्री, उपमं्नी, आमदार, ग्वासदार यांचे 
राजीनामे मंजूर करावेत अली विनंति केळी. तसंच 
संयुक्तमहाराष्ट्राच्या नांबावर जे अल्याचार ब लाजिर- 
वाण्या गोष्टी घडल्या त्याचा निप्रेंथ करून कॉंग्रेस 
विरोधो संस्था व पक्ष या निमित्ताने कॉंग्रेसला नामगोष 
करूं पहात आहेत त्याचा कॉंग्रेस कार्यकत्यांनी मुकाबळा 
केला पाहिजे असे सांगून कॉँग्रेसच्या द्राराच आम्ह 
मुंबईसह संयुक्त महाराष्राचे ध्येय गांटूं असें या ठरावांत 
म्हटळें होते. दुसऱ्या एका ठरावांत संयुक्त महाराष्ट्र 
परिषदेचे कॉँग्रेसजनांनीं आतां राजीनामे व्यावेत, कारण 
संयुक्तमहाराष्ट्राच्या मागणीसाठी एकमुखी निवेदन 
करण्याचें कार्य संपळें आहे; तेव्हां यापुढें अन्य राजकीय 
पक्ष असलेल्या संस्थेशी कॉग्रेसजनांनीं संत्रंध ठेवूं नये 


५६ 


अनुक्रमणिका 


असें म्हटलें होतें. मुख्य ठरावांतील धोरण पसंत 


नसणारे वेरेच सभासद तेथें होते व त्यांपेको कांहोंनीं 
विरोधी भाषणे करून आपल्या उपसूचनाहि पाठविल्या 
होत्या. अर्थात्‌ त्या सर्व बहुमताने फेटाळल्या गेल्या, 
कॉंग्रेसच्या शिसतीखातर या प्रश्नावर कांहीं न करितां 
स्वस्थ बसल्यास कॅग्टेसकार्यकर्त्यांना महाराष्ट्रांत साबजनिक 
जीवनांतून नामशेष व्हावें लागेल असें स्पष्टपण वा 
सभासदांनी बोळूनहि दाखविळें. पण कोणाहि पुढार्‍्या- 
ची या मुद्द्यावर कॉग्रेसमध्ये व राज्यसरकारांतहि 
पेचप्रसंग घडवून आणण्याची तयारी नव्हती. एवढेंच 
नव्हे तर ज्यांच्या संबंधाने लोकांना कांहीं अपेक्षा वाटत 
होती त्या श्री, भाऊसाहेब हिऱ्यांनींच या विरोधकांना 
धाक घाळून गप्प बसविण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही 
सर्व कार्यकारी मंडळांतून वाहेर पडतो, तुम्ही आमच्या 
जागा व्या, आम्हांस राक्‍य होतें तें सव आम्ही केळे 
आहे, असा धाक घालण्यास त्यांनीं कमी केळं नाहीं. 
पुनः केळी आमची विनंति जर वर्किंग कमेटीनें 
उुनः नाकारली तर आम्ही राजीनामे देणार नाहीं 
हेंहि त्यांनीं स्पष्टपणे सांगितळे. यावरून स्पष्ट कळून 
चुकलें कीं हें राजीनामे-प्रकरण केवळ एक नाटकच 
ठरणार, कोणीहि समक्ष जाऊन व्यक्तिशः विनंति 
केळी तरी वर्किंग कामटी व कॅग्रेस-वरिष्ठ ती मान्य 
करणार नाहींत हें सूर्यप्रकाश्याइतके स्पष्ट असतांना 
असा ठराव करण्यांत जनतेची दिशाभूल करून वेळ 
मारून नेण्याखेरीज दुसरा कोणताहि उद्देश असावा 
असें वाटत नाहीं, महाराष्ट्रांत याची प्रतिक्रिया अल्यंत 
नेराड्यात्मक होऊन जनतेचे साम्य असतांहि लायक 
नेतृत्वाच्या अभावामुळे महाराष्ट्राची उपेक्षा होत आहे 
असे दिसून आलें. 
प्रायश्चित्तारथ उपोपण 

मुंबई व महाराष्ट्रांतील दुःग्वद घटनांमुळे श्री. 
देकरराव देवांनी पूर्वी ठरविलेला ३० दिवसांच्या उप- 
वासाचा निर्णय बदलला व त्याबरोबरच मुंबईसह संयुक्त 
महारा्राच्या भावी चळवळीवात्रत योजिलेले धोरणहि 
त्याना बदलले. मुबई ब महाराष्ट्रांत 
कीस काळिमा लावणाऱ्या प्रकारांनी 
अत्यंत दुःख झाले, व 
प्रायश्चित्त म्हणून ३० 
लांनीं उपोपण केळे महा 
श्री, रावसाहेब पटवधन 


घडलेल्या माणुस- 
त्यांच्या हृदयास 
या सामाजिक दुष्कृत्यासाठीं 
जानेवारीपासून ११ दिवस 
राष्ट्रांतील दुसरे एक पुढारी 
यांनींहि असंच पायश्वित्तार्थ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


9 र र त > 

|. च्या यक्त > 
४ नवभारत हे 
> 


ष्य ७५ . १९ 
न्ट< अमृतमहोत्सवी >७ 


हिं 

93 र्त वर्ष 9 4 
र्ष्ट् अशा क 

भै 1 


की. 6१% 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


राज्यपुनरचनेचा प्रश्न आणि संयुक्तमहाराष्ट्राची कहाणी 


१० दिवस उपोषण केलें. उपोषण सुरूं करण्यापूर्वी 
श्री. शेकरराबांनीं एक पत्रक काहून या दंगलीत घड- 
लेल्या प्रकारामुळे आपल्या हृदयास झालेल्या व्यथेचें 
निवेदन केळें व शांतता प्रस्थापित होऊन बंधुभावाचें 
वातावरण निर्माण झाल्याखेरीज संयुक्त महाराष्ट्रासाठी 
लहान अगर मोठ्या प्रमाणावर शांततामय सत्याग्रहाचा 
कार्यक्रम देखील कोणीहि सुरूं करूं नये, सरकारी धोरणा- 
बद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठीं फार तर आपलीं 
प्रातिनिधिक पदें सोडावींत असें त्यांनीं जाहीर केलें. 
उपवासाच्या सुरवातीच्या पांच दिवसांत शांततेचा व 
बंधुभावाचा प्रचार करण्यासाठीं कोल्हापूर-बेळगांव 
वंगेरे दक्षिण महाराष्ट्राच्या भागांत त्यांनीं दोराहि 
काढला व आपली भूमिका लोकांना समजावून सांगि- 
तली. या उपोषणाची महाराष्ट्रीय जनमतांतींळ सामन्य 
प्रतिक्रिया फारशी समाधानकारक झाल्याचें आढळून 
आलें नाहीं. माणुसकीस काळीमा आणणाऱ्या गोष्टी 
घडल्याबद्दल _:ख झालें तरी या घटनाबाबतची सर- 
कारची जवाबदारी टळत नाहीं. एकंदर हा प्रश्न हाता- 
ळण्याच्या सरकारी धोरणाचा, गोळीवाराचा व पोलीसी 
अतिरेकांचा निषेध न करतां स्वकीयांच्या द्ष्क्ययां- 
बद्दळच तेवढा आटापिटा करीत रहाणे लोकांना पसंत 
पडलें नाहीं. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र[त्रावत श्री. 
डोकरराव व इतर महाराष्ट्रीय कॅग्रेस पुढारी लोकांच्या 
भावना आजपर्यंत चेतवीत आले. त्या विफल झाल्या- 
मळें. होणारा लोकक्षोम उन्मार्गगामी न होऊं देतां 
त्यास योग्य मार्ग दाखविण्याची त्यांच्यावरील जंजाब- 
दारी टळत नाहीं. म्हणून लोकांचे चुकळें असलें तरी 
लोकक्षोमास कारण होणाऱ्या मूळ सरकारी घोरणास व 
कृतीस कांहींच जबाबदार न घर्तां लोकांचीच सतत 
बदनामी करून व त्यांनाच दोषी ठरविण्याच्या या 
पढाऱ्यांच्या वृत्तीबद्दल सामान्य विचारी जनतेत फारत 
समाधान आढळून आल ती मिति 
कौग्रेसेतर पक्षप्रतिनिधींची समिति | 
संयुक्त महाराष्ट्रावाबतचा लढा पुढें चाळू ठेवण 
अवदय आहे असं वाटणाऱ्या महाराष्ट्रांतील सवे 
कॉँग्रेसेतर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची एक सभा 
श्री. एस्‌. एम्‌. जोशी यांच्या पुढाकाराने ता. ६ 
फेब्छ्वारीस पुण्यास भरून शांततेच्या व॒लोकशाही 
मार्गीनीं व मर्यादित सत्याग्रहाचा कार्यक्रम आत हा 
लढा चाळू ठेवण्याचे त्यांनीं ठरविळ ३ त्यासाठीं एक 
संयुक्त महाराष्ट्र समितीहि स्थापन करण्यांत आली. 


न, भा. ८ 


अनुक्रमणिका 


कायदेमंडळें, म्युनिसिपालिय्या, लोकलबोडे व ग्राम- 
पंचायती यांतील सर्व सदस्यांनी संयुक्तमहाराष्ट्रावाबत- 
च्या सरकारी निणेयाचे निघेधाथे राजीनामे द्यावेत असा- 
हि त्यांनीं ठराव पास केला, तसेंच राज्यपुनरंचनेचा 
वादग्रस्त असा हा अखिल भारतीय प्रश्न भारतांतील सर्व 
राजकीय पक्षांना विश्वासांत घेऊन व सवांची एक 
गोलमेज-परिषद्‌ बोलावून पौडेत नेहरूंनीं व भारत- 
सरकारनें सोडवावा असेंहि एका ठरावाने त्यांनीं आपलें 
मत जाहीर केळे. आणखी एका ठरावाने मुंबईच्या मुख्य 
मंव्यांनीं ज्या रीतीर्ने हा दंगलीचा एकंदर प्रश्न हाता- 
ळला त्यासाठीं व मंत्रिमंडळांत सामुदायिक जत्राबदारीचे 
तच्च पाळलें जात नाहीं अशी शांका वाटत असल्या- 
मुळें गव्हर्नरांनीं हे मंत्रिमंडळ बरखास्त करावें, तसेंच 
कायदेमंडळहि बरखास्त करून संयुक्त महाराष्ट्राच्या 
प्रश्नावर पुनः निवडणुकी ध्याव्यात असें या सभेने 
आपलें मत जाहीर केलें. मुंबईच्या मंत्रिमंडळांत सामु- 
दायिक जवाबदारीचें तत्त्व कितपत पाळले जातें याबद्दल 
अलीकडे अनेकांना दांका वाटत होती. ही शांका निवळ 
कॉँग्रेस-विरोधी पक्षांत वाटत होती एवढेंच नव्हे तर 
काँग्रेसपक्षीय जबाबदार मंडळींनाहि वाटत असल्याचें 
दिसून आलें. ता. २८ जानेवारीच्या महाराष्ट्र प्रदेश 
कॉँग्रेसच्या सभत मुंबई असेंन्लीचे स्पीकर श्री. कुटे 
यांनीं ही शांका घेण्यास सबळ पुरावा आहे असें आपलें 
मत जाहीरपणे बोळून दाखविलें होतें. 

संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा चालविण्यासाठी ही 
समिति स्थापन झाली असली व तेंच काम ती करणार 
असली तरी प्रत्यक्ष व्यवहारांत काँग्रेस विरोधी चळवळी- 
चे एक व्यासपीठ अद्नी त्याची परिणति महाराष्ट्रांत 
होईल कीं काव? अशी भीति वाटणे अस्वाभाविक नाहीं. 
परंतु कॉंग्रेस पक्षाचें याबाबतचे एकंदर धोरण व कृति 
पाहतां ही परिणति अपरिहार्य म्हणण्याखेरीज गत्यंतर 
नाहीं. 

बजेवनतर 

संयुक्त महाराष्ट्रवादी घटना 

मैवई शहरांतील संयुक्तमहाराष्ट्रवादी काँग्रेसजनां- 
ऱ्ची संघटना दिवसेंदिवस प्रबळ होत असल्याचें दिसून 
येत आहे. या गटाच्या लोकांनीं कायदेमंडळांतील ब 


आपल्या जागांचे राजीनामे दिलेच 


कार्पोरेशनमधीळ आपल्या न * 
आहेत. मुंबई प्र. कग्नेसन या लोकांवर शिस्तभंगाचा 


इळाज करून त्यांचें कॉँग्रेससभासदत्व रद्द केळें. याचा 
परिणाम या संघटनेचा जोर वाढण्यांत झाला. मुंबईतील 


अनेक कॉँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी मुंबई प्र. कॉंग्रेसच्या या! 


९१ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


व कि स्त री 
शक १ ७८ ६ 
चि अमृतमहोत्सवी ल 

न्ट< अमृतमहोत्सवी&जु 


९ र्र 
“प. वर्क 
भ्टी सकत कि > 


ग र र हर 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


७ 
»<९ 
4७ 
ज्र 


नवभारत 


घोरणाचा निष्रेध म्हणून राजीनामे दिळे असून ते 
या गटांत आळे आहेत. अर्थात्‌ ही संघटना संयुक्त 
महाराष्ट्राची आपली चळवळ स्वतंत्र रीतीनें चालविणार, 
ती कोणत्याहि कॉंग्रेस विरोधी पक्षाशी सहकार्य करणार 
नाहीं. मुंबई कॉँग्रेसने त्यांना बाहेर हाकलले तरी ते 
कॅग्रेसमन म्हणूनच काम करणार आहेत. आपला 
-कार्यक्रम आखतांना महाराष्ट्र-कग्रेसशीं अगर महारा- 
्रांतील प्रमुख कॉग्रेसजनांशीं अनोपचारिक चर्चा करून 
त्यांच्या सहकार्याने चालण्याचे या गटाचें धोरण दिसतें. 
कॉग्रेसच्या दिस्तींत राहून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रा- 
ची चळवळ महाराष्ट्र कॉंगेसळा अगर महाराष्ट्रांतील 
कॅग्रेसजनांना करतां येत नसल्यास त्यांनीं मुवईप्रमाणे 
महाराष्ट्रांतहि संयुक्त महाराष्ट्रवादी कॉग्रेसजनांची 
संघटना उभारून हें कार्य करावें असे या गटास वाटतें. 
पण महाराष्ट्रांतील परस्थिति पाहतां तसे होईल असें 
दिसत नाहीं, कॉग्रेसविरोधी पक्षा संयुक्त महाराष्ट्र 
'वळवळीबाबत हा गट सहकार्य करणार नसला तरी 
त्यांच्याशीं विरोध निर्माण होणार नाहीं. या दृष्टीनेच 
तो आपले कार्यक्रम आंखील असें दिसते. 

प्रजातमाजवादीपक्षाच्या मंडळींनींहि कायदेमंडळें 
व मुंबई कॉर्पोरेशन यामधील जागांचे राजीनामे दिले 
आहेत. महाराष्ट्रांतील बऱ्याच म्युनिसिपालिऱ्या, लोकल- 
बोर्डे व ग्रामपंचायती यांतील सदस्यांनीं राजीनामे द्लि 
आहित. महाराष्ट्रांतील कॅग्रेसविरोधी पक्षाच्या बहुतेक 
सदस्यांनी तसेंच कांहीं कॅग्रेस-सदस्थांनीं विधिमंडळाचे 
राजीनामे दिळे आहेत. महाराष्ट्र कॉँग्रेसच्या ता. २८ 
च्या ठरावाची आतां वासलात लागली असून त्यांना 
कॉंग्रेस वर्किंग कमिटी परवानगी देत नसल्यामुळे त्यांचे 
राजीनामे हे केवळ एक नाटकच ठरले, 
वहुभापिक राज्यांचे वारे ! 

यापुढे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचे भवितव्य 
कांहींहि होवो पण मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची 
निर्मिति ही गोष्ट अटळ आहे हें निःसंशय, मुंबई व 
भारतांतील या भाषिक दंगलीनंतर था पुनरंचनेच्या 
प्रश्नास वेगळीच कळाटणी देण्याचा आज कॉंग्रेसवरि्ठां- 
कडून प्रयत्न होत आहे. वंगाळ - बिहारचे एकीकरण 
करण्याचा त्या दोन प्रांतांच्या मुख्य मंत्र्यांनी 
घेतलेल्या निणेयानंतर त्या दिशेनें एकंदर भारतांतच 
तसे वारे वाहूबण्याचा प्रयत्न सुरूं झाळा आहे. ज्या 
बंगाळ - बिहारच्या मुख्य मंत्र्यांनी हें ठरविलें त्यांनाहि 


गोष्ट घडवून आणणें कितीसे शक्‍य आहे हा प्रश्नच 
आहे. दक्षिण प्रदेश, पश्चिम प्रदेश अज्शा बहुभाष्रिक 
प्रांतांचे भारतांत जोराने वाहूं लागलेले हे वारे बहुतेक 
लवकरच वरच्यावर विरून खालचा वस्तुस्थितीचा 
अथांग सागर तसाच शांत आहे अस हृद्य पहावयास 
मिळेल, वस्तुस्थितीपासून पळून जाण्याने वस्तुस्थितींत 
केसा बदूळ घडवून आणतां येईल ? या दृष्टीने श्री. 
जयप्रकादा नारायण व आचायय नेरेंद्रदेव यांनीं प्रगट 
केलेल्या विचारांची दखल घेऊन भाष्रिक भांडणाचा 
हा रोग समूळ नाहींसा करण्याचा कांहीं तर्कशुद्ध प्रयत्न 
करण्याचें कॉग्रेस वरिष्ठ ठरवितील काय? अमृतसर कॉँग्रे- 
सपुढें हा राज्यपुनरंचनेचा महत्त्वाचा प्रश्न होता. 'मुंबई 
महाराष्ट्रांत गेळी तर आम्हांस आनंदच होईल. आमचा 
त्यास विरोध असणार नाहीं ? असे उद्गार मो. आझाद 
यांनीं या अधिवेशानांतील भाषणांत काढले ते सूचक 
मानतां येतील काय ? राज्यपुनरंचनाविषयक पूर्वी 
घेतलेल्या निर्णयांत येथे प्रत्यक्ष कांहींच बदल करण्यांत 
आला नाहीं. पण मारताचें स्थैर्य; एकता व प्रगति 
घडवून आणण्यासाठी बहुभाषिक राज्यांचा सिद्धान्त 
त्यांनी आतां मांडला असून कॉंग्रेसने आजवर पुर- 
स्कारिळेला एकभाषिक .राज्याचा सिद्धान्त बदलू पहात 
आहेत. पण वस्तुस्थितीशी निगडित असणारे सिद्धान्त 
केवळ भावनात्मक प्रतिक्रियांनीं बदलतां येणार नाहींत. 
सयुक्तमहाराषट्राची गेल्या चार महिन्यांतील ही 
कहाणी येथे संगतवार देण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. ही कहाणी संपली आहे असें अजून 
म्हणतां येत नाहीं. किंबहुना मुंबईसह महाराष्ट्राचे 
राज्य निर्माण होईपर्यंत या कहाणीच्या घटना घड- 
तच रहाणार. पुढीळ महिन्यांत मुंबईराज्यविधि- 
मंडळांत तसेंच पाळमेटमध्यें राज्यपुनरंचनाविषयक 
विळ चर्चेस येईल म्हणून तूत ही कहाणी येथेच 
थांबविणे इष्ट होइल, या कहाणींतील घटनांशीं ज्या 
कर, वा पक्ष यांचा संत्रंध आला त्यांच्या 

धारणाची [नर्भाड व वस्तुनिष्ठ किः णे अ 
व्यक असन ती जती क ह डे 
हो प मिडनी ची पडन न गी मानस आह. पण 
याच ठिकाणीं ती चिकित्सा | वक नळ टा 
डे ण्यास अवसर 


नाहों. व वाचकांना आणखी ताण देणे कुद उरणार 
नाहीं. ती पुढील अं 


तां वि कीं एका स्वतेत्न लखां ण्याजँ 
आपल्या प्रांतांतील लोकमताचा पाठिंबा मिळवून ही योजिले आहे. वातज करण्या 
नद 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका "सी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५ केक. ण 
ह, अणित्णातू क 
ऱ्य रि 

न 


शस ७५ _:३०१९ 
न्ट< अमृतमहोत्सवी >२७ 


हि 
> र्त वर्ष 
क मया आलि क 
श् दी तु र्र ९; न 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. सुरेश म. डोळके 


के, विदद्रत्ल डॉ. केशव लक्ष्मण ऊर्फ भाऊजी दत्तरा 


रविवार ता. १९ फेव्चुवारो १९५६ रोजीं विद्दद्रत्न 
डा. केशव ढटब्त्मण ऊर्फ भाऊजी दप्तरी यांची 
जीवनयात्रा संपली. एक वर्ष हें जीवन - ग्रंथाचे एक 
पान मानलें तर माऊजींच्या जीवनग्रंथाचीं शहा त्तर 
पाने उलटल्यावर -सच्त्याहत्तरावें. पान उलटण्या 
पूर्वीच - त्यांचा जीवनग्रंथ आटोपला अस म्हणावें 
लागतें. जीवनाच्या सारीपटावरून काळपुरुषाने त्यांना 
दूर सारले | 

माऊजींच्या निर्याणदिनीं मीष्माष्टमी होती, 
गेळीं चार तपें ' ज्ञानान्मोक्षा'च्या साधनेंत भाऊ- 
जींनी आपल्या जीवनाचा कणनु कण वेंचला, 
आपल्पा तेजस्वी बुद्धीचा उपयोग त्यांनीं लखलखीत 
बुद्धीच्या तरवारीने वेदां- 


अद्या खड्डासारखा केला. 
तों धर्माच्या परिवर्तन- 


च्या अपौोरुब्ेयत्वापासून 
शीलतेपर्यीत आणि भारतीय्रयुद्धाच्या कालनि्णया- 
पासून तों पंचांगाच्या एकसूत्रीकरणापर्येत ज्ञान- 
विज्ञानाच्या विविध क्षेत्रांत त्यांनीं पराक्रम गाज- 
विळा, शरपंजरीं पडल्यानंतरहि त्यांची बुद्धि शेवट- 
पर्यत शाबूत होती. ते तर म्हणतहि असत: “ेश्वरा- 
नें माझी बुद्धि अजूनहि शावूत ठेवली ही त्याची 
माझ्यावर मोठी कृपा आहे. ती शाबूत असेपर्यंत 
मळा जगाची भीति नाहीं. 

पराक्रमाच्या दृष्टीने माऊजींची तुलना भीष्मा- 
चार्योशींच करितां येईल. भीभमाचायांचें उत्तरायणांत 
ज्य़ा दिवश्लीं निर्वाण झालें, नेमक्या त्याच तिथीला, 
उत्तरायणांतच, भाऊजींनींहि आपला प्राण सोडला, 
हा योगायोगहि किती सूचक आहे | 

शेल्या सात महिन्यांपासून भाऊजी अंथरुणाला 
खिळून होते. रोज संध्याकाळीं मी त्यांच्याकडे जात 
असे. तास दोन तास त्यांच्याजबळ बततत असें, विविध 
विषयांवर चर्चा करीत असे. आणि उठतांना “आतां 
उद्यां येईन, भाऊजी” असे म्हणून चर्चेने उद्दोधित 


झाळेल्या पण माऊजींच्या आजाराने भारावलेल्या 


अनुक्रमणिका 


अंत:करणानें त्यांचा निरोप घेत असं. भाऊजीहि 
हंसून ' ठीक आहे ? असें म्हणत, चेहर्‍यावर 
नेहमींचीच शांत प्रसन्नता, वृत्तीत बालकाची तीच 
निरागसता, ' ठीक आहे ? असं हळु आवाजांत 
म्हणतांना त्यांतून झलीकडे डोकावं पाहणारी असहा- 
यतेची सूद्षम छटा... ! न 

गेल्या सहा महिन्यांत माझ्या या कार्यक्रमांत 
सहसा खंड पडला नाहीं, आपल्या सूक्ष्म आणि क्रांति- 
दर्शी प्रतिभेने ज्ञानविज्ञानाचीं विविध क्षेत्रे उजळून 
टाकणारा हा ब्रह्मार्षि अगदीं शेवटल्या क्षणापर्यंत 
आपल्या बुद्धिनिष्ठेत धुंद होता, या शेबटल्या दुखण्यांत 
अंथरुणाला खिळल्यावरहि त्यांच्या शाब्दाशाब्दांत 
त्यांच्या उग्र आणि एकाग्र बुद्धिनिष्ठेचें तेज, व त्यांच्या 
ज्ञानप्रतीतीचा सहजोद्रेक ओसंडत असे. गेल्या सात 
महिन्यांत अलोपथीपासून आयुर्वेदापर्येत वैद्यकाच्या 
निरनिराळ्या द्याखांत निष्णात असलेले अनेक धन्वं- 
तरी त्यांच्याकडे आले, त्यांच्यापैकी कांहींनीं 
सतःच्या औषधोपचाराने भाऊजींना दुरुस्त करूं 
असा आप्मविश्वासहि त्यांच्याजवळ व्यक्त केला, पण 
भाऊजी त्यांना सांगत, “' तुम्ही मला कसें दुरुस्त 
करू शकतां, हें माझ्या बुद्धीला पटवून द्या,” धन्वंतरी 
युक्तिवाद करीत आणि भाऊजी त्यांना प्रतिप्रश्न 
विचारून निरुत्तर करीत. स्नेह्यांनीं या बाबतींत 
आग्रह केला तर ते म्हणत: “' त्यांनीं माझ्या बुद्धी- 
ला पटवून द्यावं, माझी बुद्धि शाबूत असेपर्यंत 
माझ्या घुडीला न॒ पटणारी कोणतीहि गोष्ट, सखवत:- 
चा. जीव वांचविण्याकरतांहि मी कधींच करणार 
नाहीं. ” स्नेह्यांनी अधिकच आग्रह केला तर ते 
निर्वाणीचें सांगतः * होमिओपथीवर माझा विश्वास 
आहि. तिच्या प्रतिष्ठेकरितां मी शेवटपर्यंत लढलों, 
तिचें संगोपन व संवर्धन ही माझी जीवननिष्ठा आहे, 
मी मेलो तरी चालेल, पण माझ्या जीवननिष्ठेळा 
स्वतःचे प्राण बांचावे म्हणून सुद्धां मी कधींच सोड- 


५९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


र 6 स्त । 
टच १ ७५  'खेत>** 
चि अमृतमहोत्सवी ल 
न्ट< हि पतमहोत्सवीच >, 
८ एर वर्ष किट 9 
*₹ पवत 


) र र हर क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


गार नाहीं,... ? 

सुमारें पंधरा दिवसांपूर्वी पुण्याला भरलेल्या 
साहित्य-अकेडेमीच्या त्रेठकींत भाऊजींचे अप्रकाशित 
ग्रंथ प्रसिद्ध करावे अशी अकेडेमीला विनंति कर- 
ण्यांत आली. वृत्तपत्रांतून ही बातमी प्रकाशित 
होतांच त्याच दिवशीं संध्याकाळीं मी ती भाऊजींना 
सांगितली, भाऊजींनीं ती ऐकली व “काय ते मला 
नीट कळलें नाहीं ? एवढेंच त्यावर म्हटलें, मलाहि 
त्या बातमीचा विशेष त्रोघ होईना, म्हणून मंगळवार 
ता. १४ फेब्रु« रोजीं मी व माझे स्नेही डा, मा, गो. 
देशमुख असे दोघेहि सौ, कुसुमावतीब्राई देशपांडे 
यांच्याकडे गेलों. बराच वेळ जोळणें झाल्यावर कुसु- 
मावतीबाईंनीं साहित्य-अकेडेमीकरितां भाऊजींच्या 
प्रकाशित व अप्रकाशित ग्रंथांची यादी तयार करून 
देण्याचें काम माझ्यावर सोपविले. मी आनंदानें तें 
स्वीकारलेंहि, 

ही संपूर्ण यादी स्वत: भाऊजींनींच सांगावी अशी 
माझी इच्छा होती. रोज संध्याकाळीं मी भाऊजींकडे 
जात होतों, -ही माहिती भाऊजींनाच विचारायची 
असा निश्चय घेऊन |! पण भाऊजींच्या खोलींत 
पाऊल टाकलें कीं त्यांना ती सांगण्याचा धीर मला 
होईना, त्यांना कमालीची अशक्तता आली होती. 
आवाज खोल गेला होता, कुणी कांहीं बोललं तर तें 
देखील ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितींत ते नव्हते. 
ही आनंदाची बातमीहि आपण भाऊजींना सांगू 
शकत नाहीं या विचारानें माझें मन विषण्ण झालें | 

१८|२॥५६ ला शनिवारी दुपारॉ २ वाजतां त्यांनीं 
त्यांच्या कुटुंबीयांमेकीं प्रत्येकाला त्याच्या नांवानें 
हाक मारून जवळ बोलाविळें व अखेरचा निरोप 
दिला. त्यानंतर त्यांना ताप चढला व तो रविवारी 
पहाटेपर्यंत तसाच राहिला, आतां आपण भाऊजींना 
साहित्य-अंकेडेमीची बातमी कधींच सांगूं शकणार 
नाही. अशी माझ्या मनाची जवळजवळ खात्री 
झाली, ब त्या व्यथित मन;स्थितींतच मी शनिवारी 
रात्रीं त्यांच्या घरून परतलो, 


शेवटीं रविवारी सकाळीं निश्चयच केला, आणि 
८॥ बाजतां भाऊजींकडे गेलों. “ कोण १ ' म्हणून 
त्यांनीं खुणेने विचारतांच मी सखत:चें नांव सांगि- 
तळे. आणि त्यांना कशी स्फूति आली कुणास ठाऊक, 
त्यांनी आदल्या रात्रीं पडलेळें एक सवम सांगितलें. 
आणि त्या स्वमतालां उद्देद्यून ते म्हणाले; “ 1॥ 18 
०१ 0प8, ७! ए००९ 18 पया... 

त्यानंतर मीं त्यांना साहित्य-अंकेडेमीची बातमी 
सविस्तर सांगितली, भाऊजींनीं ती ऐकली. मधून- 
सधून ते मान हलवीत होते. मीं त्यांना 
विचारलें: । तुमच्या ग्रंथांची माहिती सांगतां 
का, भाऊजी १? खुणेनेंच ते “ हो ? म्हणाले, 
आणि ९ वाजल्यापासून तों १०) वाजेपर्थेत त्यांनीं 
आपल्या अप्रकाशित व पुनसुंद्रित करण्याची 
आव्यकता असलेल्या ग्रंथांची माहिती विस्ताराने 
सांगितली, “ माझ्य़ा स्फुट निवंघांचा एक संग्रहहि 
प्रकाशित करणें राष्ट्राच्या दृष्टीनं अव्य आहे? असे 
ते म्हणाले, कांहीं स्फुट नित्रंघांची, त्यांचे प्रकाशन- 
सळ व प्रकाशानकाळ यांसह त्यांनीं घडाघड माहिती 
सांगितली, कागदावरळे टिप्पण वाचावे इतक्या 
वेगानें ते ही माहिती सांगत होते. त्यांच्या 
एका नित्रंधाविषयीं मी मधूनच त्यांना विचारले, 
“ हा  विविधज्ञानविस्तारां'त प्रकाशित झाला होता 
कां ! ते एकदम म्हणाले, “ नाहीं, बडोद्याच्या 
* सहविचार ? मासिकांत तो १ ९२५ सालीं प्रका- 
दित झाला आहे, ?? हें त्यांनीं इतक्या आवेगाने 
सांगितलें कीं त्यांना जणूं म्हणावयाचे होतेंः ““ काय 


विचारायचं असेल तें आतां विचारून घ्या, मी 
सारं सांगतों __, ” 


के. शिवराम गणपतराव ऊर्फ दादासाहेब पवार 
यांच्या “ ग्रहगतिसिद्वान्त ? या ग्रंथाचा उछेख 
करून ते म्हणाले; “ पवारांचा हा ग्रंथ प्रसिद्ध 
करणें हें माझें नेतिक कर्तन्य आहे. माझ्या ग्रंथां- 
च्या वादींत याहि ग्रंथाने नांव लिहून घ्या. तो 
प्रसिद्ध झाल्यानें मळा फार आनंद होईल, माझे ग्रंथ 


६० 
अनक्रमणिका ] मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमाणक नप कया मव ७. 
) राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


_/ ९ र र त्रै 
१०% येक 


» नवभारत ् ९ 
कच १ ७५ 20803. 


|) १८ र ठर क 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


के, वद्दूद्रत्ल डा. के. ल. द्प्तरी 


प्रकाशित झाले नाहींत तरी चालेल, पण पवारांचा 
हा ग्रंथ आधीं प्रकाशित न्हावा अशी माझी इच्छा 
आहे. 1) 

सर्व माहिती सांगितल्यावर ते म्हणाले: “भाऊ- 
जींचे ग्रंथ प्रकाशित करावे असे म्हणणें ही आज- 
काळ एक फॅशनु झाली आहे. तसें होऊं देऊं 
नेका..... 11) 
भाऊजींनीं उच्चारलेळें हेंच शेवटले वाक्‍य. 
बरोबर १०-१५ ला त्यांनीं हे वाक्य उच्चारले. 
नंतर त्यांनीं स्वतःच स्वतःची नाडी पाहिली व 
त्यांनीं स्वत:च सांगितलें £ “नाड्या गेल्या. 1. 80 
झंपातांगष्ट ” या शब्दांपाठोपाठ त्यांच्या तोंडांतून 
खोळ आवाजांत शब्द उमटले ' ग्रं.थ,..आ... 
टो. . .प. . .ला...? आणि असे दाब्द त्यांच्या तोंडां- 
'तून बाहेर पडतात न पडतात तोंच--- 

१०-४५ वाजतां त्यांचे प्राणोळमण झालें | 

शनिवारच्या दुपारच्या घटनेकडे पाहिले काँ 
ग्रंथांची स्वतः माहिती 


वाटतें- जणूं स्वतःच्या 
घोटाळत होते. ती 


सांगण्याकरितांच त्यांचे प्राण 
माहिती त्यांनीं सांगितली, 
: ज्ञानान्मोक्षः * 

सत्य-श्ञान हा माऊजींचा मोक्ष होता, 
न्मोक्षःःयाची साधना हा त्यांचा आनंद होता, रे 
ज्ञानमय़ो विज्ञामयो5सि? हैं जै परमेश्वराचे 
स्वरूप अथर्वशीषीत सांगितळें आहे, तेंच भाऊ- 
जींनी प्रमाण मानलें ब त्या स्वरूपाच्या उपासनेंत 
जीवनाची सफलता अनुभबिली. ' तपसा ब्रह्म विजि- 
ज्ञासस्व * या चैत्तिरोयोपनिषदांतील वचनांत तप 
ह श्ञानाचें साघन म्हणून सांगितले आहे. ज्योति- 
्गॅणित, वेदविद्या, धरमशासत्र, भारतीयांचा मौर्यपूर्व 
इतिहास, वैद्यक वगेरे शास्त्रांच्या स्वतंत्र व मूलगामी 
अध्ययनाच्या तपश्चयेत भाऊजींनीं तेच्या तपें 
घालविलीं होतीं. कै. तात्यासाहेब कोल्हटकरांनी 
£ एक तपस्वी श्ञांनी पुरुष १ या. अभिवेने भाऊन 


५ ज्ञाना 


अनुक्रमणिका 


जींचा जो गौरव केला होता, तोहि खरोखरी याच 
भावनेनं | 

जगांतळा कुठलाहि मोह भाऊजींच्या तपश्चर्येचा 
भंग करूं शकला नाहीं. किंबहुना, अनेकदां चाळून 
आलेली अधिकारपदें व प्रतिठ्ठेचे प्रसंग तिरस्काराने 
झिडकारून दारिद्याचें विरागी जीवन त्यांनीं स्वेच्छेने 
स्वीकारले. भर्तृहरीप्रमाणें भाऊजींना दारिद्य ह विद्वा- 
नांच्या हृदयांतळें शल्य न वाटतां उग्र आणि एकाग्र 
ज्ञानोपासनेचे स्वाभाविक भूषण वाटत होतें. या 
स्वेच्छार्जित दारिद्यामुळें भाऊजींच्या ब्यक्तित्वाला 
ब वाड्यव्राला निःस्यृहतेची व निभेयतेची प्रतिष्ठा 
प्राप्त झाळी होती. 'करण'ग्रंथ लिहवून घेणारे लो. 
टिळक असोत, अखिलभारतीय ज्योतिष - परिषदेचे 
अध्यक्ष पं. मदन मोहून मालवीय ' असोत, येरव- 
ड्याला अस्पृई्यतानिवारणाची चर्चा करणारे म, 
गांधी असोत किंवा अ. भा. पंचांग-समितीचे 
अध्यक्ष डॉ. मेघनाद सहा असोत, आपल्या प्रामा- 
णिक मतांचे निर्भयतेने प्रतिपादन करण्यांत भाऊ- 
जींनीं कोणाच्याहि रागालोमाची पर्वा केली नाहीं. 
'ज्ञानान्मोक्षः च्या साधनेत मम्न असलेल्या या तप- 
स्न्याने सत्यज्ञानाच्या प्रथ्यापनेकरितां आणि प्रतिष्ठे- 
करितां कसल्याहि प्रकारचा त्याग करायचा दिलक 
ठेवला नार्ही. 
ज्ञानप्रतीतीचा सहजोद्रेक 

€ त्रइतंभरा प्रज्ञे'चें योगक्यास्त्रांत जे अत्यंत गोर- 
बाने वर्णन केलेंळे आहे, त्या प्रज्ञेचा भाऊजींचे 
जीवन हा अल्येत क्रजु व मूर्तिमंत असा आविष्कार 
होता, ज्ञानाची केवळ उपासना करूनच भाऊजी 
थांबळे नाहींत, तर तप:प्रभावानें प्रतिसृष्टि निर्माण 
करणाऱ्या विश्वामित्राप्रमाणे, विविध सिद्धान्तांची वा 
प्रमेयांची प्रतिसृष्टिटि त्यांनीं निर्माण केली, यामुळें 
6: हाबरानें छिन्नभिन्न करून टाकलेली * जञैमिनीय 
संत्रे ? मीं पुन्हा मूळ खरूपांत विद्वानांपुढें ठेवली 
आहेत १. दोकराचार्यानीं ब्याससूत्रांचा अर्थ 
शुद्ध आणि प्रगल्भ बुद्धीने केळा नब्हता ?, “' उप- 


६१ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


व स्ट 
क़ 00७ 
७०२..4४ येळ 4 
र ही मला क 
क्य १ ७५ टू ७१ 


.) च ठर र 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


निषदांचा वस्तुनिष्ठ व वुद्धिप्रत्यायक अर्थ मी माझ्या धर्माचें खरें रहस्थ होय, अशी जीवननिष्ठा त्यांना 
“ प) 1३68115060 811 फ७1018118110 ब्यक्त करतां आली नसती आणि कर्मसंन्यासाचें: 
1800619100 ०1 06 0७५1181808? 

या ग्रंथांत पहिल्यांदाच करून दार्खावला आहे. !? 
इत्यादि भाऊजींच्या सहजोद्रारांनाहि आत्मप्रत्ययाचे 
तेज येई, स्वमावत:च. अत्यंत क्रज़ु आणि शालीन 


खूळ माजविणाऱ्या बुद्धावर ब शुंकराचायोवर “बुद्धि- 
वादाच्या भूमिकेवरून? त्यांना तुटूनहि पडतां आलें 
नसतें, वेदप्रामाण्यापेक्षा बुद्धिप्रामाण्याचें महत्त्व, 
असलेल्या भाऊजोंच्या असल्या उद्गारांत स्वत:च्या क कमली 'पात्याते अहेलली मानवतेची न 
तीव्र बुद्धिमत्तेचा उन्माद नाहीं, इतरांना अवमान- व तते त प भाडे; ह ह 
णारी तुच्छताहि नाहीं, तर ज्ञानप्रतीतीच; सहजोद्रेक कस रण्य नन 000 व 
आहे, तत्त्वनिपुर आत्मप्रत्ययाचा साक्षात्कार आहे. १ दी. रताधी, बोडी, 
शेकराचायोबद्दळ बोलतांना गेल्याच महिन्यांत ते. द इत्यादि वैद्यक - शाखांचा माऊजींनीं सांगो- 
मला म्हणाले होते : '“शांकराचायोनी * वी व पावन मूलगामी अभ्यास केला, आणि रोग्याला 
वरीळ आपला भाष्यग्रंथ ज्ञानाच्या प्रगल्मावस्थेत तिरिकपणें रोगमुक्त होतां येईल व हिंदुस्थानच्या 
डिहिल्ा नसावा. त्यांना आयुष्यच फार थोडं लामलें चारोम्याबा; ७. उलभ रोतीने सोडविता येईल 
होतें. त्यांची बुद्धि अत्यंत तीत्र होती. सितनानें शी खरी चिकित्सापद्धति कोणती हेंहि. . आपल्या 
त्यांच्या बुद्धीला प्रगल्भता आली असती तर त्यांनीं शोधक बुडीच्या पकाशकिरणांनीं त्यांनीं निश्चित केले 
ब्याससुघांचा असा अर्थ केला नसता. १? गरीबांना पाहून भाऊजींचें अंत; करण कळवळत. 
भाऊजींच्या वाड्ययाची स्फूर्ति : मानवता असे. एकनाथांना आपण भूतदयावादी म्हणतो-- 
भाऊजींचे व्यक्तित्व तेजस्ी असलें तरी हिऱ्या- सेत'च्या घरचे श्राद्वान्न त्यांनीं ्राह्मणांपूर्वी महा- 
हारले लक्ष नव्हतें. चंद्रकान्त-मध्यासारखें पाझरणारे रांना जेवू घातले होते म्हेणून ! भाऊजींच्याहि 
होते. त्यांच्या लोकोत्तर बुद्धिमस्ेला मानवतेची जीवनांत अशी एक आठवण आहे: ल्य़ाच्या 
असामान्य जोड मिळाली होती. किंबहुना, माऊजींच्या उल्स पंक्तीत पाहुण्यांच्या आधीं मिकारणील! जेवू 
सर्वे वाड्याची स्फूर्तिच मुळीं त्यांच्या मानवतेवरील (मची | भाऊजींच्या घरी एका लय़प्रसंगीं सुख्य 
निष्ठेंत होती असें मळा वाटते, भाऊजी धर्म- कीची तयारी चाळू होती, तितक्यांत एक भिका- 
शात्राच्या अम्यासाकडे बळावयाल् त्यांची ही मान रौोण भुकेने कळवळून दारांत विवळूं लागली. तेन्दां 
ताच कारणीभूत झाली, बंगालच्या फाळणींतून भाऊजी तिळा म्हणाले : “ काय, घळ. "गार 
उद्भवलेली देशाभिमानाची प्रचंड हाट ब॒ दींच थांबवत नाहीं १ मग जेवतेस का १ ” आणि 
तिच्यामुळे झालेली राजकीय जागति एकदम ओस- खरोखरीच त्यांनीं तिला एकटीलाच भरलेल्या पाना- 
रलेली पाहून खरा  घर्म * काय आहे हें लोकांना वर, पाहुण्यांच्या आधींच, जेवायला बसविलें | एक. 
सांगण्याची भाऊजोंना आव्यकता वाटली, ब॒ नाथमहाराजांची सहृदयता झाली तरी ती यापेक्षां. 
हेपून ते धमेग्रंथांच्या अभ्यासाकडे बळले. मानव- वेगळी कोणती जगार | 
तेबर माऊजींची खूप निष्ठा होती, ती नतती तर धर्म मानवतेच्या या मूळपेरणेनेंच भाऊजी अलिकडे 
परिवर्तनीय आहे असें क्रांतिकारक मत त्यांना प्रति- समाजवादी झाले होते. समाजवादी प 
पावत कर्ता आलें नसतें, इहलोकी म्हणजे मरणा- सद झाले होते असें नाहीं, त्यांचा समा 
पूर्वीच आत्यंतिक सुखाची प्रासि करून देणे हेंच 


क्षाचे ते सभा- 


जबाद्‌ वेगळाच 
होता--पानवतेच्या अधिक जवळचा ! 


६२ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
महता तहा राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क 
9 र र व 
%् बश्त्यत्क, वी 
ट्र अक ( 
व्ह्द १ ७५ '”** 


वड 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


के. बिद्वद्रत्ल डॉ. के. ल. दप्तरी 


६६ भक्ताहून मिन्न आणि भक्ताची इच्छा 
'युरविण्याकरितां आपल्याच जगाचें नियमन करणा- 
ऱ्या नियमांचा मंग करणारा असा ईश्वर कोणाहि 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यास मान्य होणार नाहीं व आम्हांस- 
हि मान्य नाही. ” [धर्म-विवाद-सरूप, प्र.२५१] 
या भाऊजींच्या खणखणीत घोषणेच्या मुळाशी 
भक्ताचा भाव आहे, जीवनावरचें प्रेम आहे आणि 
मानवतेवरली निष्ठाहि आहे, 

माऊजींच्या मानवतेवरल्या या निष्ठेमुळेंच साने- 
गुरुजीहि भाऊजींना खप मानीत असावे, १९४९ 
सालच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या ४, ५ तारखेला 
नागपूर महाविद्यालय़ांतल्या ज्ारदा-मंडळाच्या रोप्य- 
महोत्सवाकरितां सानेगुरुजी नागपूरला आले होते. 
समाजवादी-पक्षातफॅ त्यांचें येथील नगरभवनांत 
जाहीर व्याख्यान होतें. स्मेह्यांच्या आग्रहावरून 
भाऊजीहि त्या न्याख्यानाला हजर र!हिले, साने- 
गुरुजी आधींच येऊन बसले होते. भाऊजी येतांना 
पाहतांच गुरुजी खुर्चीवरून उठले आणि माऊर्जीं- 
च्या पायांवर मस्तक ठेवून त्यांनीं त्यांना वंदन केले, 

लो. टिळक व पुण्पाची पंचागप्रवर्तक-कमिटी 
यांच्या | आदेशावरून भाऊजींनीं लिहिलेल्या ५ करण- 
1? या ग्रंथाने भाऊजींची कीर्ति सार्‍या 
भारतांत पसरविली. ळो. टिळकांच्या मनांत थड 
लित करण्याविषयी फार कळकळ होती 
| त्यांनी मंडालेहून परत आल्यानंतर 


र] 
कट्पलत 


पंचांग प्रच 


ब त्याकरित त्या 
पुण्याला एक १ 'तांगळीळा एक अशीं दोन ज्योतिष 

] उ्य़ातेरू 
संमेलने भरविली. सांगलीच्या संमेळनांत ज्य़ा€न 


श्रमांत सूकष्म'णाने 
न्प्पिचि 


स्त 


झुद्ध पंचांगाचें गणित थोड्या 
करतां येईल असा एंक करणपग्रथ तयार क 
१ 


५) 

ठरुळें व तसा ग्रंथ करून देणारास ९१ र 
ी ऱ् , क्ले न 

बक्षीस देऊं असेंहि टिळकांनी । : तू 


टिळकांच्या आदेशांवरून माऊजींनी € करणकल्प- 
लता ? तयार करून १००० रु, चें बक्षीसहि मिळ- 
विळे, हा ग्रंथ १०)१॥१९२५ रोजीं ' केसरी ने 
प्रकाशित केला, 


स्वतःच्या ग्रंथांसंबंधीं मतप्रद्रोन करतांना ते म्हणत- 

£६ ५ करणकल्पलता ? या ग्रंथाची योग्यता लोकांस 
वाटते तशी मला वाटत नाहीं, मी माझ्या सर्व 
ग्रंथांत त्याची योग्यता कमी समजतों. ह्या ग्रंथ करण्या- 
करितां श्रम व वेळ फार लागला व बुद्धिहि फार 
खरच झाली; तरी हा दुय्यम प्रतीचा ग्रंथ आहे. 
कारण यांत नवीन असे कांहींच नाहीं. जुन्याचाच 
अनुवाद आहे, नावीन्य व उपयुक्तता या दृष्टीनं 
: घर्मरहस्य ?, ' धर्मविवादस्वरूप ? व “ जेमिन्यर्थे- 
दीपिका ? हे ग्रंथ श्रेष्ठ; “ चिकित्सापरीक्षण ? व 
: सच्चिकित्सा-प्रकाशिका ? त्याहून कमी, ' भार- 
तीय युद्धकालनिणय ? व : वैदिक कालगणनापद्धति 
त्याहूनहि कमी, “ भारतीय ज्योतिःशासत्रनिरीक्षण 
त्याहूनहि कमी, आणि *“ करणकल्पलता ? सवीत 
कमी असे मीं मानतों. लोक ह्याच्या अगदीं उलट 


र हें आश्चय आहे. ” 
प्रकाशित ग्रंथ 


भाऊजींचे अनेक ग्रंथ अप्रकाशित आहेत. त्या 
सर्वीत '1'18 1368118110 810 ॥॥९ 1१81011 8- 
118060 1116"070811001 ० ॥॥१७ (8 
1118511808 या इंग्रजी ग्रंथाला ते सर्वात जारू 
महत्त्व देत होते. भाऊजींच्या उग्र आणि एकाऱर 
ज्ञानोपासनेनें ळ3्ध होऊन नागपूर विद्यापीठाने 
त्यांना पंचवीस वषांपूवी डी. लिट . ही बहुमानार्च 
पदवी स्वयंस्फूर्तीने दिली व स्वतःला पुनीत आणि 
भूषित करून घेतळे, माऊजींचा एक एक ग्रंथ, 


जाहीर केळे. तेव्हां कै. तात्यासाहेब कौरहैटकरांनी कुठल्याहि विद्यापीठाने स्वपस्फूर्तीने त्यांना डी. 
स्मरणपूर्वक भाऊजींचें नांबर टिळकांना छचविळें ब॒ लिट, ही पदवी द्यावी अक्ला योग्वतेचा आहे. 
६३ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ब्र 


1 ुश्त्मतक य 


ग 4 “क 
् १ 
.) रट १! ही (र 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


: नवभारत * 


निधि 


विनंति 


नवभारत ? मासिक पुढें चाळे रहावें, त्याची 
कार्यक्षमता वाढावी, या दृष्टीनें त्यास कांहीं आथिक 
स्थेये लाभावे याकरितां किमान पन्नासहजार रुपयांचा 
निध्चि गोळा करण्याचा संकल्प व त्याकरितां जं एक 
विनंति-पत्रक प्रसिद्ध झालें ते विदितच आहे. त्या 
विनंतिपत्रकाखालीं सुमारें ७५बर सह्या असून सह्या 
करणारांमध्यें डॉ. घों. के. कर्वे, डॉ. मु. रा. जयकर 
डॉ. मा. श्री. अणे, श्री. बा. गं. खेर 
श्री, स. का. पाटील, प्रा. ध. रा. गाडगीळ, श्री 
केशवराव जेघे, श्री. भाऊसाहेब हिरे, न्या. मू. वा. रा 
पुराणिक, श्री. दिगंबरराव बिंदु, श्री. माघवराव बागल 
श्री. दा. वि. गोखले, श्री. ग. त्ये. माडखोलकर 
आचायय प्र. के. अत्रे, प्रा. शे. वा. दांडेकर, श्री, वि. 
स, खांडेकर, संत तुकडोजीमहाराज, श्री. ना. ग. गोरे 
इत्यादि महाराष्ट्रांतील निरनिराळ्या भागांतील निर- 
निराळ्या क्षेत्रांत काय करणारे थोर लोक आहेत. 


“ नवभारतःनिधि पुढें येते वर्ष चाळूं रहाणार आहे. 
मूळ विनंतिपत्रकांतील [र्वनंतीस मान देऊन "नवभारत 
निधीस सवोनीं आपल्या शकक्‍त्यनुरूप सढळपणें साहाय्य 
करावे, अशी आमची प्राथना आहे. ' नवभारत *- 
निधीस १०० रु. ची देणगी देणारास * नवभारत? 
मासिक दहा वर्षे मिळत राहील. 


* नवभारत * निधीला देणगी देणाऱ्यांची नांबें व 


पोहोंच * नवभारता *च्या दर अंकांतून कृतशतापूर्वक 
दिलीं जातील, 


पोहोंच व देणगीदारांचीं नांवें दिलींच आहेत. त्यानंतर 
आतांपर्यंत ज्यांनीं देणग्या पाठविल्या त्यांचे आम्ही 
आभारी आहोंत. त्यांचीं नांवें व रकमा पुढें दिल्या 
आहेत : 

डॉ. वायू , बी. दामले (पुणे) (दुसरा हसता) ५०--०-० 
श्री, सु. रा, दामले (मुंबई) (दुसरा हत) ५०-०-० 


श्री, दत्त गोरे ( पुणे ) २-०-० 
१०२-०-० 
मागील शिक ४८२१-५-३ 


एकूण ४९२३-५९-२३ 


“ नवभारतः*निघि जमविण्याकरितां पुढील समिति ' 


नेमळेळी आहे : त. ती. लक्ष्मणशास्त्री जोळी (अध्यक्ष), 
न्या. मू. भवानीरीकर नियोगी, श्री. देवकीनंदन 
नारायण, आचार्य स. ज. भागवत, श्री. बाबुराव 
जगताप, स्वामी रामानंदतीथ, प्रा. गोवर्धन पारीख. 
प्रा, म. अ. चान्सरकर, श्री. वि. म. बेडेकर 
( खजिनदार ), श्री, कु. ना. फडके व श्री. गा. प. 
मंगुडकर ( संयुक्त कार्यवाह ). 


* नवभारत ? निधिसमितीचे कार्यालय '* (/0 
'न॑ग्रमारतः मासिक, ९०६ शिवाजीनगर, पुणे ४” येथे 
आहे. देणग्या, “ खजिनदार ' नवभारत? निघि- 


समि / ते; ९०६ दिवाजीनगर पुणे ४ ” या पत्त्यावर 
पाठवव्यात अशी विनंति आहे. 


॥ा 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी (अध्यक्ष) 


* नवभारता'च्या गेल्या म्हणजे फेब्रवारी १९५६ २, ९९५६ कु. ना. फडके । डी 
च्या अंकांत त्या वेळपर्यंत मिळालेल्या देणग्यांची पुणे "४ मा. प. मंगुडकर ४ *िमेवाह 
ते 
अत्यंत का मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1 
क्श्टी 
णिव्पत्ू> 
र्क नवभारत डे द 
कद १ ७५ पै ३०१९ 
<< अमृतमहोत्सवी] >२७ 


०: 
र ऱ> 
सणा “१ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


